इतिहास ग्रंथमाला प्रकाशन ५ वे 


गोमंतकीय नियतकालिके 
( गोमंतकीय नियतकालिकांचा इतिहास ) 
> . 


७2// सवक 0 
नारायण भ्रास्कर नायक 
_ संपादक “* भारतमित्र? 
रिवण (गोवा ) 
 . ( 
प्रकाशक 
ना, भा. नायक 
सन १९६५ 
कॅब 


मूल्य रु, ३१-५० 


शी 


. (सर्वे हक लेखकाधीन ) 


युगांतर 
गोमंतक र 
वें गोंय ५० गोवा कामगार जर 
सवेसंग्रह ५ आनंदल्हरी .. २१५१ कला... 
देगसुधारणेच्छु  . ''  रैरे १ धरे ब्राह्मण 6५३ ज्वाला 
 जॉनेल द ना. कोंकीस्तस आमचे गोंय ५५ दीपगृह 
'गोवामित्र ९ गोवात्मा साद ५७ विंकास ५८ दूधसागर 
आर्यबंधु १०अ गोवापंच २६ । ५९ विसावा ६० उदय ६१ नवजीवन 
३ ज्ञानाददी ५२ गोमंतक १३ न्यायचध्ठु २७ ) ६२ दीपरावढी ६३ अर्चना 
॥४ गाझेत द पेने १५ .कालिंकादरीन २८ | ६४ 
नांजन १७ श्नीखंड १८ ज्ञानमित्र] र 
हितचिंतक २० सुदरीन 


रत्नदीप ६४अ गोठानीज 
.. कथासागर ६६ तरुग गोवा 
. गोअन 


२ पथ्यबोधे ।. २३०४ ६८. गोमंतक 
प्रदौप 
कोंकणी ७१ त्रिवेणी ७२ मांढवी 
वें गोय 


राष्ट्रमत : 


$ बाळयुग ७६ अपुर्वाय 
विद्याप्रसारा ३० स्वयंसेवक डू गोमंतवाणी 


३२ गायक्रमित्र ३३ नवजीवन ४४ ; ७८ वनिता ७९ प्रेरणा 
ति ३५ गडगडाट गेज. ८० गोमंतसूये ८१ लोकसंग्राम 
| र्जी :२ यंग गोवा व 
उजो ८४ जनगजना 
जयगोवा 
: फिरेग्यांचा वृत्तपत्र-कायदा 
संसार 
रोमन लिपींतील नियतकालिके २३४ 
देवनागरी लिपीतील नियतकालिके २५ १ 
हस्तलिखित नियतकालिके र 


८ णाणिणां"७--.--- 


>>>. 


 दिग्द्रन, 
“'गोमंतकी- सुःसद्दी आणि गोठ्य़ाच्या राज्य- 


<* भारतंमित्र ? प्रकाशनाच्या इतिहास-ग्रंथ- 
माळेचा हा पांचवा ग्रंथ आज आमच्या प्रेमळ 
“वाचकांपुढ॑ येत आहे. गोमंतक इतिहास 
गोमंतकीय देवालये, गतकालीन 


कर्त्योरची नॉर्णी अंशा मागील चार ग्रथांप्रमाणेच 
यो. पांचव्या गोमंतकीय नियतकालिकांच्या 
इतिहासाचेहि सुविचारी वाचकवर्गाकडून संहषे 
स्वागत होईल अंशी अपेक्षा आहे. 


निरनिराळ्या ग्रेथोत्तेजक संस्था व विद्वद्वर्य 


_ यांकडून सदरील चारहि ग्रेंथांस आर्थिक पुरस्कार 


“> 


व शुभाशीर्वाद आणि वृत्तपत्रांकडून प्रशसोदूगार 
लाभले. मर्मक्ञ वाचकवर्गोनेंहि फार कोतुक 


केलें. त्यामुळंच प्रस्तुत पांचवा ग्रेथंहि त्यांनां 
सप्रेम सादर करण्यास. फार उत्साह वाटंत 
आंहे. . 


गोमंतकीय वृत्तपत्रांच्या इतिहासावरील 


- स्वतंत्र.असा 'हा अगदी पहिलाच ग्रेथ आहे. 
"यांत पहिल्या प्रेकरणांत “ नियतकालिकांचा 


उंदेय *, दुसर्‍्यांत 'गोव्यांतील आरंभीच सुद्रण 


आणि तिसऱयापासून ए. ९ ते.२० पर्यंत पोतु- 
_ गौज वृत्तपत्रांची माहिती दिली आहे. आणि 
_ पुढें प्र. २१ पासून ९५ पर्यंत मराठी नियत- 


५, 


- कालिकांचा इतिहास लिहिला आहे 


'गीज पत्रांनींच झाला. 


-_ गोव्यांतील नियतकालिकांचा आरंभ पोठु- 
राज्यकर्ते पोतुगीज 


- आणि त्यांची भाषाहि पोतुगीज असल्यानें 


प्रस्तावना 


'पोठुंगीज पत्रांना पुढें पुढें डातावरण अनुकूल 
लाभत गेळें व त्यांतील कांहीकांचा जमहि नीट 


बसला. हली कांही कोंकणी पत्रांरीहि साथ 
मिळून त्या रोमन लिपीच्या वृत्तपत्रांचा ससार 


नियमीत चाळू झाला. त्यांत गोवा सुक्ती- 
नंतर जंन्म पावलेले व अल्पावर्धीत योग्य दर्जा 


पटकावलेळें रोमन लिर्पीतील गोव्यांतील प्रमुख शॉट 


पत्रा म्हणजें इंग्रजींतून निघणारे सवेश्री घेपे बंधु 
निक होय. कोंक- 
णींत आघाडीवर असलेलें आजचे पत्र मडगांवचें 


चें ' नवहिंदे टाइम्स 


सत्‌? हे. आहे 


गोमंतकीय मराठी नियतकालिकांचा आरंभ 


जरी सन १८६० सालापासून झालो असला; 
तरी प्रत्यक्ष :गोव्यांत सुरू झाळेलें पहिलें नियत- 
कालिक म्हणजे के. सूर्याजी सदाशिव महात्मे 


यांचे “आनंदलहरी ? मासिक हें होय. याचा 
जन्म संन १८७० साली माचे महिन्यांत 


झाला होता. त्यांवरून गोमंतकांतील मराठी 
नियतकालिकांच्या प्रपंचाला ९५ वषे पुरी होऊन 
सध्या ९६वें साल सुरू आहे असें म्हणतां 


येईल. १९७० साली त्याला.१०० वर्षे पुरी होत. 
असल्यानें त्याचेर्ळी. गोमंतकीय मराठी नियत- 
कालिकांचा शतक-महोत्सव साजरा होणें 


अवड्य आहे. 


गोमतकांत एखादें साप्ताहिक किंवा ल्हानस 


मासिक चालविण्याच्या कार्योत देखील चाल- 
«कांना नाना प्रकारच्या आपत्ति भोगाव्या 


लागत. त्रास सहन करावे लागत. पेसा वः 


क 


काल दवडावा लागे. अखेरीस प्रतिकूल परि- 
स्थितीपुढें हात टेकावे लागून नियतकालिक 
बंदहि करावें लागे. मराठी भाषेचा जाज्वल्य 


_ अभिमान आणि मराठी नियतकालिकांबद्दळची 
आवड यांसुळें गोव्यांतील नियतकालिकांच्या या 


- व्यवहारांत अनेकांनी खस्ता खाल्या. त्यांत 


_ प्रयत्न मुळींच फुकट गेला नाही; 


त्यांनां यश मिळालं नार्ही. आपलें नियतकालिक 
दीघधजीवि झालेलं पाहाण्याचे भाग्य लाभले 
नार्ही. आणि गोमंतकांत मराठी नियतकालिके 


चाळ शकतात याचे समाधानहि दिसले नाहीं ! 


तथापि एक गोष्ट खरी कीं, त्यांचा तो 
तर इष्ट 
दिने सल्कारणींच लागला. त्यांच्या नियत- 
कालिकां्नी जनतेत जागृति निर्माण झाली. 
लोकांत मराठी वाचनाची आवड उत्पन्न झाली. 
मराठी बातम्या वाचण्याची उत्कंठा वाढली. 
वृत्तपत्रे घेण्याची प्रथा सुरू झाली. आणि 
स्थानिक, प्रांतीय व जागतिक घडामोडी 
समजून घेण्याची जनतेत जाणीव झाली. या 
नियतकालिकांसुळे जसे वाचक निर्माण झाले, 


- तसेच आस्ते आस्ते लेखकहि तयार होत गेले. 


स्वत:चे वृत्तपत्र दीधंजीवि करण्याचे जरी 
त्यांनां साधले नार्ही; तरी त्यांच्या त्या 
प्रयत्नाने जें कार्य झाले ते वृत्तपत्रीय इतिहासांत 


अवश्‍य नमूद करण्यासारखं असून आजच्या . 


नियतकालिकांनां सहाय्यभूत असं असल्यानें 
त्याबद्दल त्यांनां मुक्त वंठानें धन्यवाद दिले 
पाहिजेत. 


गतकालीन गोमंतकीय मराठी नियतकालिक- 
कार हे आजच्या गोमंतकीय मराठी वृत्तपत्र- 
मंदिराच्या पायांतील मजबूत चिरेच आहेत. 
याच पायावर प्रभातकार, भारतकार, हिंदुकर्ते 
वगेरेंनीं गोमंतकीय मराठी वृत्तपत्र-मंदिराची 
इमारत उभारली आणि आजला गोमंतक, 
प्रदीप, राष्ट्रमत, गोमंतवाणी या मराठी देनि- 
कांनीं त्या इमारतीवर सुवणकळस चढविला 
याबद्दल अत्यंत समाधान वाटत आहे. ज्ञान- 
सूर्याच्या तेजोकिरणांनीं हा कळस अखंड चकाकत 
राहून त्याच्या प्रकाशाने आसमंतांतील तिमीर 
नष्ट होवो. जनतेंत सत्य, न्याय, नीति व एका- 
त्मता वाहून आपल्या उच्चतम राष्ट्राचा सदैव 
उत्कषे होवो. 


प्रस्तुत ग्रंथासार्ठी जुन्या नियतकालिकांचे 
संशोधन करून माहिती मिळविण्यास फार 
परिश्रम करावे लागले. ठिकठिकार्णी फिरून 
खासगी वृत्तपत्रसंग्रह धुंडाळावे लागळे आणि 
अनेक वाचल्यांतील फाटके तुटके अंकहि पहावे 
लागले. तथापि जुन्या वृत्तपत्रांचा त्यांतल्या 
त्यांत जास्त संग्रह पणजी येथील 1310110- 
[208 ॥श90०1011891 या सरकारी वाचनाल्यांत 
मिळाला. अर्शी ही माहिती षी विविध साधनें 


ज्यांच्याकडून प्रेमपूर्वक प्राप्त झालीं त्यांचे 
आभार मानणें योग्यच आहे 


रिवण (गोवा), दि. ५ डिसेंबर १९६५, 


-” ळेखक 


पणाच्या भाल... 


गोमंतकीय नियतकालिके 


(गोव्यांतील नियतकालिकांचा इतिहास ) 


(टप १ यप 
नियतकालिकांठा उद्य 


जगांतील नियतकालिकांचा जन्म किंवा 
उदय हा प्राचीनकालीन नसून अर्वाचीन 
कालांतीलच आहे. अति प्राचीनकार्लीं स्वर्ग- 
सृत्यु-पाताळ या तिन्ही लोकांत नारदमुनीची 
भ्रमंती चाळे आणि त्यांकडहून जनतेला विविध 
माहिती मिळे असा पुराणांतरीं उल्लेख आहे. 
' म्हणून नारद हाच वृत्तपत्र-प्रणेता असें मानतां 
येण्यासारख आहे. 


प्रत्यक्ष वृत्तपत्राचा जन्म ७व्या रातकांत चीन 


देशांत पेकीन येथ झाला. त्या वृत्तपत्नाचें नांव. 


“ पेकिन गॅझेट ! असें होतें. उपलब्घ माहितीवरून 
म्हणतां येतें कीं, "नच जगांतील पहिलें वृत्तपत्र 
आहे. यावरून वृत्तपत्राचा जन्म आपल्या 
आशियाखंडांतच पहिल्याप्रथम झाला असें 
सिद्ध होत आहे. ३त्तपत्राची पुढील एकंदर 
सुधारणा करण्याचं श्रेय मात्र पाश्चिमात्यांनीं 
मिळविलेले आहे. 

आरंर्भी फक्त बातम्याच देण्याचा वृत्तपत्राचा 
उद्देश असल्यान वृत्त देणारें तें * वृत्तपत्र ? असें 
त्याला नामाभिधान मिळालें. बऱ्याच काला- 
नंतर पुढें नियतकालिक्र असा त्यांत फरक झाला. 
“ नियतकालिक? याचा अर्थ ठराविक कालाच्या 
अंतरानें प्रसिद्ध होणारें. इंग्रजींत त्याला 
176110१181 म्हणतात. नियतकालिकांत 
दैनिक, अ्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक व पाक्षिक 


५ 


अश्या पत्रांप्रमाणंच मासिक, द्वैमासिक व 
त्रैमासिक अश्या पुस्तकांचाहि समावेश होतो. 
मासिक पुस्तकें व वर्तमानपत्रे हीं “ नियत- 
कालिके? या एकाच वर्गोतील असर्ली तरी 
त्यांचे उद्दंश, लेखनपद्धति व धोरण यांत अंतर 
असतें. - 

वृत्तपत्रांचा उद्देश ठिकठिकाणच्या बातम्या 
देगें व त्या बातम्यांच्या अनुरोधाने जगाची व 
स्वदेशाची सद्य:स्थिति कशी आहे याची वाच- 
कांना जाणीव देऊन योग्य जागृति उत्पन्न करणें 
हा आहे; तर मासिक पुस्तकांचा उद्देश जनतेत 
जुन्या व नव्या ज्ञानाचा प्रसार करून त्यांना 
विचार करावयास शिकविणं असा आहे. वृत्त- 
पत्रांना रोजच्यारोज होणाऱ्या राजकीय व 
इतर घडामोडींकडे विशेष लक्ष द्यावें लागत 
असल्यानें धर्म, तत्त्वज्ञान, साहित्य, कला इ. 
स्थायी महत्त्वाच्या विषयांसंबंधाचें काम 
मासिकांवर येतें. या भिन्नतेसुळेंच मासिकांतील 
लेखांना जसे साहित्यांत स्थान मिळूं शकतें तसें 
वृत्तपत्रीय लेखांना तें मिळणें बहुधा रक्‍य नसतें. 
हल्ली मात्र या गोष्टींत फरक पडत चाललेला 
दिसत असून वृत्तपत्रांतूनांहे कांहीं लेख स्थायी 
स्वरूपाचे दिसत आहेत. र 

इंग्लंडमधील पहिलं वृत्तपत्र स. १५८८ 
सालांत निघाले. त्याचें नांव “ इंग्लिश मिरर? 
असें असून दुसर्‍या पत्राचे नांव * विकली न्यूज ? 
असे होतें. 

“ पेकीन गॅझेट ? लांकडी ठक्यांवरील अक्षरांत 


लांकडी दाबयंत्रांतुन निचेः. तर * इ. मिरर? 
वि. न्यूज ' ही पत्रें धातूर्ची अक्षरें व 


लोखंडी दाबयंत्र यांच्या सहाय्यानें निघत. हो 
_ वृत्तपत्रे निघण्यापूवी इंग्लंडमध्यें सावेजनिक 


कॉफी हाऊस संस्था असत आणि तेथें सावेजनिक 


गी चळवळी व बातम्यांची देवघेव चाले. ठिक- 


ठिकाणचीं बातमीपत्रे तेथें येत व लोकांच्या 
वाचनासार्ठी तीं मांडून ठेवीत. 

_ “स्विफ्ट? व “डेफो? या पत्रकारांनी वृत्त- 
पत्रांतून अग्रलेख लिहिण्याची प्रथा सुरू केली. 


_ सतराव्या शतकाच्या मध्यापासून घृत्तपत्रांत . 
जाहिराती देण्याची सुरवात झाली. स.१८४९त 


ज्यूलिअस रूटर यानें न्यूज एजन्सी स्थापन 


. करून वृत्तपत्रांना बातम्या पुरविण्याचे काम 


केलें. 


सुरू केलें. पॅरिस, बिन इ. प्रमुख शहरांतून या 
एजन्सीने तारांनी बातम्या पुरविण्याचे काम 
व्झसेल्स, एक्सलाशापेळ इ. ठिकार्णी 
त्यावेळीं तारायंत्रं नव्हतीं म्हणून तेथील 
बातम्या कबुतरांमार्फत आणण्याची व्यवस्था 
केली. 

एकोणीसाव्या शतकाच्या आरंभीं वृत्तपत्रीय 
व्यवसायांत ज्या सुधारणा झाल्या त्यांतील 
महत्त्वाची अशी एक म्हणजे रणभूमीवर आपले 
बातमीदार पाठवून युद्धाच्या रम्य वार्ता 
लोकांना त्वरित वाचावयास मिळण्याची 
व्यवस्था .करण्यांत आली, ही होय. क्रॅब 
रॉबिन्सन हा रणभूमीवरून युद्धाच्या वार्ता 
पुरविणारा पहिला बातमीदार होता. 


वृत्तपत्र हें देशांत विचार वाढविण्याचे एक 
मोठें साधन आहे. त्या दृष्टीनं राजकीय, सामा- 


जिक्र, धार्मिक, औद्योगिक, व्यापारविषयक वगैरे 


न्य 


मडक्यात 2000000000 00202. 2. (0. त.” ७0 


हरएक प्रश्नासंबंधी वृत्तपत्रांत वरचेवर माहिती 


येऊन लोकांत त्यासंबेर्धीचं ज्ञान मिळणं अवश्य 
भाहे. 


पाश्चात्य राष्ट्रांत वृत्तपत्रांच्या बाबतींत 
आजला सर्वोगीण सुधारणा झालेली आहे. 
व्यवसाय या दृष्टीनेंहि तेथें वृत्तपत्रे चालविली 
जातात. चालक, संपादक, सुद्रक, व्यवस्थापक 
यांचीं निरनिराळीं खातीं तेथें व्यवस्थित चाल- 
विण्यांत येतात. 


पांश्वात्य राष्ट्रांत नियतक्ालिकविषय सर्व 
प्रकारचे ज्ञान देणार्री उच्च विद्यालय (१०112- 
टु७8$ र 3०ए1॥8911511 आहेत. शिवाय 
तेथील विश्वविद्यालयांत सुद्धां नियतकालिक- 
विषयक ज्ञान देण्याची नीट व्यवस्था आहे. 
लिहिण्याची आकर्षक्र पद्धत, अगर्दी वेळेवर 
बातमी देण्याची व्यवस्था, सत्यत्व इ. सुळे 
वृत्तपत्र वाचकांचे मन कसें वेधून घेतें हें तेथे 
प्रत्यक्ष दाखविलें जातें. वृत्तपत्राच्या न्याय- 
प्रियतेची जनसमाजांत कशी वाहवा होते याची 
जाणीवहि स्पष्ट देण्यांत येते. 


व्यक्‍्तिविषयक विचार शक्‍य तितके टाकून 
त्या व्यक्‍तीच्या योजनांचाच फक्त विचार 
वृत्तपत्रांनी कसा करावा. टीका सहानुभूतीची 
व विधायक स्वरूपाची कशी असावी. आपलें 
म्हणणे बरोबर असलें तरी दुसऱ्याचे म्हणणे चूक 
असलें पाहिजे अमा समज कां करूं नये 
अतिशयोक्ति न करतां परिस्थितीचे चित्र योग्य 
रीतीनें कसें रेखाटावें, मत्सरयुक्त व निंदाव्यंजक 
लेख न लिहितां आपल्या म्हणण्याची सत्यता 
जनतेस पटेल असें लेखन कसे लिहावें वगेरे 


माहितीचं उपयुक्त शिक्षण त्या विद्यालयांतून 
व्यवस्थित मिळत असतें. 


अलिकडे भारतांतहि वृत्तपत्रीय शिक्षण मिळ- 
ण्याची व्यवस्था झालेली आहे ही चांगली 
गोष्ट आहे 


आपल्या भारतांत अठराव्या शतकापासून 
वृत्तपत्र प्रसिद्धीस सुरवात झाली. भारतांतील 
पहिलें वृत्तपत्र कलकत्ता येथे सन १७८० सालीं 
सुरू झालें. त्याचे नांव “ हिक्रीज गॅझेट? 
पण 11015 (9०८७० असे होतें. हे इंग्रजी 
भाषेंत कलकत्ता येथें निघत असे. हें फक्त इंग्रज 
लोकांसाठीच जन्म पावलें होतें. 


सन १७८५९ सालीं मुंबई येथें * बांबे हेरल्ड ? 
13०1109 ९1891 हं पत्न सुरू झालें. हें 
देखील इंप्रजी भाषेंत व इंग्रज लोकांसाठीच 
असे. 


भारतांत देशी भाषेचें पहिलें वृत्तपत्र मिशा- 
नर्‍यांनीं सुरू केलें. सन १८२० त श्रनीरामपुरचे 
मिशनरी केरी व माशमन या दोघांनीं अत्यंत 
_ परिश्रमाने बंगाली अक्षरांचे खिळे बनविले व ते 
जुळवण्यासार्ठी जुळारू लोक शिकवून तयार 
. केळे. आणि कॉपिंग प्रेसवर मजकूर छापून 
पाहिला. आव्यक सुधारणेने तो पुन्हां जुळवून 
पुन्हां छापून पाहिला आणि मग तो छापखाना 
सुरू केला. 


सदर मिशनरी छापखान्यांत सन १८२३ 
सालीं केरी व माशमन यांनींच “ समाजदर्पण ? 
नावांचे वृत्तपत्र बंगाली भाषेंत सुरू केलें. 


सन १८२३च्या उत्तरार्धात “ दर्पण * नांवाचें 


निघाले र 


मराठी भाषेंतील जें पहिलें वृत्तपत्रा मुंबई 


येथें सुरू झालें, त्याचें नांव “ वृत्तदर्पण ? असें 
होतें. हे पत्न निर्भळ मराठी नसून इंग्रजी व 
मराठी अशा दोन भाषांचे होतें. याची मराठी 


गुजराथी भाषेंतील पहिलं वृत्तपत्र सुंबई येथे ठर 


बाजू गोविंद विठ्ठल कुंटे ऊफ भाऊ महाजन 


यांकडे व इंग्रजी बाजू बाळशास्त्री जांभेकर यांकडे 
होती. हं साप्ताहिक पत्रा सन १८३२ सालीं 
जन्म पावलें. बाळशास्त्र्यांचा मार्मिकपणा व 
महाजनांचा निर्भीडपणा यांमुळें हे. पत्र जनता व 
राज्यकर्ते या दोघांच्याहि पसंतीस उतरले. 


महाराष्ट्रांतील निर्भेळ मराठी नियतकालिक 
म्हटलें म्हणजे भाऊ महाजन यांचा * प्रभाकर ? 
हें होग्र. “ प्रभाकर? पत्राचा उदय सन १८४० 
सारली झाला. या पत्रांतील लेख निर्भीड असत. 
लोकहितवादी या पत्रांत वरचेवर लिहीत 
असत. 


“ लोकांत प्रेरणा व जागर्ति उत्पन्न करण्याचे 
वतैमानपत्रा हे एक भ्रेष्ठ साधन आहे.” सामान्य 
लोक पुस्तकांपेक्षा वृत्तपत्रे अधिक वाचतात. 
त्यांच्या मनावर कोणत्याहि गोष्टींचा परिणाम 
लवकर होतो. या दृष्टीनें त्यांना चांगलें वळण 
लाव'र्‍याचें महत्वाचे कार्य वृत्तपत्रकारांकडे येतें. 
हें कार्य करण्यास पत्रकाराची योग्यतांहि तशीच 
पाहिजे. ते लेखनांत पारंगत हवेत. लोकशिक्षण- 
कार्यीत ते पात्रा पाहिजेत. जन्मभाषा व जन्म- 
भूमि यांचा अभिमान व त्यांच्या सेवेची त्यांना 
तळमळ पाहिजे. ” हा त्यांच्या एका लेखांतील 
उतारा विचाराह आहे. 


_____देश्यांत राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करणे हें 
सुद्धां वृत्तपत्रांचेंच कार्य आहे. ” असें ते आपल्या 
दुसर्‍या एका लेखांत लिहितात. 


_ त्यानंतरच्या कालांत भारतांत अनेक नियत- 

-कालिके जन्म पावर्ली. त्यांपैकी कित्येक 
अल्पायु ठरलीं आणि कांहीं दीर्घायूहि झार्ली. 
तथापि उभयतांची सेवा वृत्तपत्रीय दरबारांत 
रुजू झाली असें म्हणण्यास हरकत वाटत नाहीं. 
कारण नियतकालिकांतून नवे विचार व भावी 
काल जन्माला येतात आणि त्यांच्याद्वारं भाषा 
नवेंनवे रूप धारण करीत जाते. भाषेंत विचार 
प्रगट करण्याचें किंवा मनोवृत्ति क्षुब्ध करण्याचें 
सामर्थ्य, वादविवादांत लागणारी चतुरस्ता, 
सुबोबता, वैचित्र्य, जोम, आवेश, विविधता 
इ. गुण वृत्तपत्रांसुळें वृद्धिंगत होत जातात. 


बराकींत शिपाई ज्या नित्य कवाइती 
करतात, त्यांचा जसा पुढें लढायांत उपयोग 
होतो, तसा वृत्तपत्रांतील लेखनाचा अभ्यास 
पुढें ग्रेथलेखनास उपकारक होतो. कित्येक 
ग्रेथकार प्रथमतः वृत्तपत्रांतून लोकांपुढे येऊन मग 
स्वतंत्रपणे प्रसिद्धी पावतात. 


कित्येक नामांकित लेखकांनी वृत्तपत्र 
लेखनांतूनच पुढें विचारांत क्रांति घडवून आणली, 
राष्ट्रांत नवचैतन्य निर्माण केलें व वाडूमयांत 
नवयुग सुरू केलें. 


सन १८७५ नंतर ज्यांनी आपल्या लेखांनी 
महाराष्ट्राला जागें केलें; त्याच्या विचाराला 
नवें वळण, नवा जोम, नवें राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त 
, करून दिलें त्या चिपळूणकर, आगरकर, लोक- 
मान्य योंचे कितीसें लिखाण नियतकालिकांच्या 


:] 


बाहेर दिसतें ९ जी गोष्ट थोरांची तीच थोड्या 
फार फरकाने इतरांची. म्हणून वाड्‌मयाच्या 
अभिवृद्धीचा, विचारविकासाचा किंवा परि" 
स्थितीच्या परिवतैनाचा विचार करतां नियत- 
कालिकांचें महत्व लक्षांत घेतलेंच पाहिजे. 


नियतकालिकांनी देशांत जाग्रति केली, 
चिकत्सकवुद्धि वाढविली, विचारस्वातंत्र्य 
निर्माण केलें, ज्ञानलालसा उत्पन्न केली, आत्म- 
निरीक्षणाची संवय लावली आणि नवे विचार, 
नवे लेखक, नवें लेखन उदयाला आणलें. 


देशांत वृत्तपत्रांची वाढ होणें इष्ट; पण त्यांच 
घ्येय मात्र अस्सल देशहिताचें व लोकहिताचे 
असलें पाहिजे. केवळ सटर फटर परत्रांमुळें 
देशांतील वृत्तपत्रांची संख्या वाढल्याचें समा- 
धान मानणें मात्र गैर आहे. जोपर्यत त्या 
पत्रांत सत्याची चाड नि तेजाची वाढ नाहीं 
तोपर्यंत त्यांत समाधानास यत्किचितहि जागा 
नाहीं. ती ठाढ म्हणजें रोगट सूज असून. केव्हां 
हानी करील याचा नेम नार्ही. 


वृत्तपत्रांची वाढ डोंगरासारखी न होतां 
वृक्षातारखी व्हावी म्हणजे तीं अधिक निघून 
त्यांचा प्रसार अधिक व्हावा व त्यांच्या शाश्व- 
तींत सुद्धां अधिक भरंवसा असावा. 


जातीजातींत वैमनस्य उत्पन्न करून समा- 
जांत अस्वास्थ्य निर्माण करणें आणि पर्यायाने 
देशांत फुटीर वृत्ति प्रसारित करून राष्ट्रास 
अंतर्गत धोका उत्पन्न करणें अशा हीन वृत्तीच्या 
पत्रांचा मात्र जन्मच न झालेला बरा, 


-णा>><:२>->३.--- 


२22 
गोव्यांतील आरंभींचें मुद्रण 

मुद्रणकलेच्या प्रवेद्यापूर्वी इतर देद्यांप्रमाणेच 
गोव्यांतहि मोठमोठे ग्रंथ देखील हातानेच 
लिहून तयार होत असत, एखाद्याला स्वतःच्या 
संग्रहासाठी जरूरी भासल्यास उत्तम अक्षराच्या 
ळेखकाकडून आवद्यक ग्रंथाची नक्कल करून 
घेत. त्यामुळें चांगल्या लेखकांची वर्णीहि 
ठीक लागे. 

इ. स. च्या पहिल्या शतकांत चीन दे्यांत 
मुद्रणाचा प्रथम प्रयत्न झाला. पण त्याबद्दलचे 
योग्य पुरावे मिळत नाहींत; मात्र स. १७५ 
या वर्षी तेथे ठशांनीं छापलेल्या एका ग्रंथाचा 
भाग सरकारी ऐतिहासिक दस्तरखात्यांत संग्रहीत 
केलेला आहे. इ. .स. च्या दहाव्या शतकांत 
चीनमध्ये छापण्याची कला जोरांत चाळू होती 
याचे मात्र अनेक पुरावे मिळतात. 


'इ, स, च्या १४व्या शतकापासून युरो- 
पांत छपाईची वाढ होत गेळी असली; तरी 
चीन देशाप्रमा्ण युरोपांतहि ल्या शतका- 
पासूनच मुद्रणाचे प्रयत्न चाळू होते. लांकडी 
ठोकळ्यांवर हवीं तीं अक्षरे कोरून ते ठसे 
शाई लावून दोन जाड कळ्य़ांम्ध्ये ठेवीत व 
त्यावर कागद ठेवून दाबून काढीत. पुढें 
लांकडावर मजकूर कोरण्यांत येऊं लागला व 
' त्याची छपाई सुरू झाली. त्यांत लोरेन्स 

ज्ञेन्सन या जमन कारागिरानें सुधारणा केली 
व एकेक अक्षर वेगवेगळे प्रथम लांकडी व नंतर 
शिद्याचें तयार केळे, 


पद्धतशीर टाइप पाडून त्याची जुळणी व 


॥४५५८& 


नंतर छपाईचे धातूचे साधन वनवून त्यांतून 
छपाई करण्याचा पहिला मान जमंनींतील 
५ मझ ? गांवच्या ' गटेंबर्श ! याला आहे. 


त्यानं सन १४४०त पहिल्याप्रथम छापलेल्या 


बायबल ग्रंथाची कांहीं पाने त्याचे स्मारक 


म्हणून तिकडे जतन करून ठेवलीं आहेत. 


मुद्रगकळेची पुढें वाढ होत जाऊन ती कला 
स. १४६६त फ्रान्स देशांत, १४७७त 
इंग्लंडांत, १५४४ त पोतुगालांत आणि सन 
१५५०त भारतांत गोमंतकांत आली. मुद्रण- 


रश 


कलेचा उपयोग निरनिराळ्या देशांत आरंभीं . 


जञसा मिशनरी लोकांनींच मोठ्या प्रमाणावर 
केला. ' त्याचप्रमाणं गोव्यांत. देखील जेजुईत 
मिशानर्‍यांनीं मुद्रायगकला प्रथम आणली. छाप- 
खान्यासोबतच त्यांनी टाईप-फोंड्रीदि आणली. 
त्या वेळीं पोतुंगालळच्या गादीवर तिसरे दों जुआंव 
असून गोव्याचा गव्हनेर दों फ्रांसिस्कु बाऱ्हेतु 
हा होता. खिस्ती मिशनऱ्यांनी गोव्यांत आण- 
लेल्या छापखान्यांतून आरंभीं धार्मिक पत्रर्केच 
छापीत असत. सन १५५६ सालीं सप्टेंबर 
महिन्यांत त्यांत ज्या पहिल्या ग्रांथाचे मुद्रण 


' झाळे त्याचे नांव * (ञाल[एञाया85 


1)11105011095 ' असें होते. या छाप- 


खान्यांतील छपाईचे काम आरंभी एच 


1315(8119811(2 या स्पॅनिश व॒ नंतर 
],. 0९11311665 या पोतुंगीज अश्या दोन 
इसमांनी केल्याचे उल्लेख मिळतात. 


जेजुईंत पाद्री तोमास इस्तेव्ह यांनी मराठी 
भाष्रेंत रोमन लिपींत लिहिलेला । पुराण- 
क्रिस्तांव * हा ग्रांथ पहिल्यांदां सदर छाप- 


1» 


७५/४४ 


खान्यांत रायतूरच्या काळेजमध्ये सन १६१६ 
सालीं छापला. हेंच फादर स्टिफन्सचे प्रसिद्ध 
. खिस्त-पुराण होय. याच छापखान्यांत छाप- 


_ . लेला तिसरा ग्रांथ म्हणजे पाद्रि क्रूज यांचे 


सां पेदूरु पुराण, इंग्ल्टा व फ्रेंच अद्या दोन 
 पाश्नात्य लेखकांचे व रोमन लिपींतील असले 
तरी हे दोन पुराण ग्रांथ गोव्यांतील मराठी 
भार्प्रेतीळ पद्दिळे दोन छापील ग्रांथ असं अवद्य 
म्ड्णतां येईल. 

सन १८२१ सालीं गोव्यांत * इम्प्रंत 
नासियोनाळ ? हा सरकारी छापखाना सुरू 
झाला, 'त्य़ात्र छापखान्यांतून * गाझेत द 
गोअ ? हँ सरकारी पोतुंगीज पत्र निघाले, 
त्याचा उपय्रोग फकत सरकारी कामकाजा- 
साठींच होई. हें कांहीं काल चालछें व सन 
१८२६त बंद झालें. यानंतर दोन तीन 
पत्रांमागूऩ स. १८२३७ त ' वोळेतीं डु गोव्हेनु 
दु. इस्तादु द ईदिअ ? हें सरकारी गॅझेट याच 
छापखान्यांत पोर्तुगीज भारग्रेत सुरू झालें, 
आरंभीं त्यांत अग्रलेख, बातम्या वगरे येत व 
त्याचा संपादकदि स्वतंत्र असे; पण पुढें 
कायद्यानेच त्याची संपादकीय जबावदारी चीफ 
सेक्रेटरीवर टाकण्यांत येऊन ते फक्त सरकारी 
कायदे, जाहिरनामे, नेमणुका, बातम्या देणार 
सरकारी गॅझेट म्हणून ओळखण्यांत येऊं 
लागलें, 

सन १८०४ सालीं कलकत्ता येथे पॉल्य़ा- 
नेच देवनागरी टाईप तयार करण्याचा प्रयत्न 
सुरू-झाळा. पुढं त्यांत आस्ते सुधारणा होत 
होत सांधारणसा टाईप तयार होऊं लोगला 
आणि त्यामुळे हिंदी, बंगाली, गुजराती वगेरे 


द 


छपाईची सोय झाली. तथापि अस्सल व 
पद्धतशीर मराठी टाइप पाडण्याचे श्रेय, मुंबईचे 
जावजी दादाजी चौधरी यांनाच आहे. 


डेट जावजी दादाजी हें अल्प वेतनावर 
वयाच्या अवघ्या १२९व्या वर्षी एका इंग्रजी 
छापखान्यांत नोकरीस लागले. मराठी टाइप 
स्वतः पाडण्याची त्यांना प्रबळ इच्छा, नोकरी 
करतां करतांच त्यांच्या कुटालतेनं टाइप कसे 
पाडतात याचे त्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान मिळालें. 
पुढें त्यांनी १८५३ सालीं नोकरी सोडली 
आणि स्वतंत्र टाइप फोंडरी सुरू करून तेथे 
शुद्ध मराठी टाइप पाडण्यास आरंभ केला. 
ही बातमी जाहीर झाली आणि त्याच सालीं 
मुंबईहून पणजी येथ सरकारी इम्प्रेस नासियो- 
नालमध्ये मराठी टाइप आणण्यांत. आला. 

(8 [गफाला5 शिवलंजाची तट. 
]॥९०५१६-(>68. िााळ€ त2 उिठ्या- 
॥8111, 8111853, 0 1130 (१९ए६॥- 
शव्षाटठ (0891000 8 ) [8 8 
॥॥॥७॥०8टब्र० 005 ध्यापालटा05 € 
ठा 85 गठटलांच$, होया गावाचा, 
10 1301हॉंगा त0 (१०१७10. (--()5 
1०1१९11705 110105 शाव्ा्लाचिऊ 1गा- 
1182505 टार्‍ (0६. -" डॉ. पिसुळेकर. ) 

तारीख २७ मे १८५३ च्या  बोलेतींच्या 
अंकांत ब्रालबोध लिपींत जो पहिला मराठी 
मजकूर प्रकारानांत आला तो असा--- 

“: जाहीर करण्यांत येत आहे कीं छाप- 
खान्यांत माहाराष्ट्‌ छापेचीं अक्षरं आणिली 
आहेत--जो सरकारी बोलेतींवर माहाराष्टर 
लिट्रिण्याचीं हर येक प्रकरणी जाटरीर खवर 


क 


छापून प्रसिद्ध करणार असेल त्याणे दर 
ओळीस येक तांग ( ६०रेस ) प्रमाणे खचे 
फारीग करितां जाहीर खबर शुत्य भापेने 
लिहुन आली पाहिजे ती प्रसिद्ध करणेत अड- 
चण नसेळ तर छापून प्रसिद्ध केली जाईल. 


अक्षरं वनावणार याणे हे काम प्रारंमिळे 
आहे त्यांत तो तयार होतां सदरहू खर्च कमी 
केला जाईल. !? ( सदर पुस्तक प. १६) 
_ सदरील सरकारी छापखान्यांत देवनागरी 
टाइपांत ज॑ पहिले मराठी पुस्तक सन १८५ ४ 
सालीं छापण्यांत आले त्याचे. नांव 
“८ (तटूठ त०$ (1205 ९ (008॥- 
118९5 १०5 1191125 085 ]०- 
ए95-(>017त15(85, ९8 उवा) टा22 
8 ॥॥818198 '' असं असून त्यापुतल्तकास 
५३ प्ष्टे होतीं. 

ता. १३ सप्टेंबर १८५४च्या बोलेतींच्या 
अंकांत सदर पुस्तकाची पहिली जाहिरात 
प्रसिद्ध करण्यांत आली होती. 
_ पुढें सन १८५८ सालीं एक मृत्युपत्रिका 
मराठींत छापण्यांत आळी. आणि दुलर्‍्या 
. वर्षी म्हणजे १८५५९.साळीं एक ल्म़पत्रिकाहि 


पा््ति 


» ळाप 1. 


सन १८६१त (-0तटळ त05 (1505 
९ (_05(॥11६5$ या पुस्तकाची दुतरी 
आवृत्ति छापण्यांत आली. 

सन १८६७ त सरकारी छापखान्यांतून 
मराठी वाराखडीवे पुस्तक छापून निघाले. 
त्यावर लेखकास नांव नसले तरी ते के. सूर्याजी 
आनंदराव यांनींच तयार केलें होतें. 


। 


7, 


सदर पुस्तिकेची जी जाहिशत बोलेतींच्या 
२२ मायच्या अंकांत प्रसिद्ध झाळी तिचा 
मजकूर असा होता--- 

“: ब्राराखड्या व लॅकरांस वाचनाचे कांहीं 
वेचे यासुद्धा शालोपयोगी पोथी नवीन गोव 
येथें तरकारी छापखान्यांत छापिली. किस्मत 
३ तांगे. ** र 

सन १८६७ सालीं । इसाप-नीति कथा 
ही मराठी पुस्तिका सदरील सरकारी छाप- 
खान्यांत छापण्यांत आली. या पुस्तकाची 
जादिरात खालील प्रमार्गे बोळेतींमध्ये २० 
सप्टेंबर १८६७ च्या अंकांत प्रसिद्ध झाली --- 


“६ इ्साप-नीति कथा. हा ग्रंथ इंग्रेजी ग्रांथा-- 
वरून माजी सदाशिव काशीनाथ छत्रे याणी 
मराठी भार्षेत केला तो अजम मेजर तोमत 
क्यांडी याणी तपासला त्याचे चवथे आव्रु- 
त्तीच्या पोथींतून कांहीं गोष्टी .निवडून घेऊन 
एक लहान पुस्तक मुंबईत तयार झाळें आहे 
त्यास आणखी कांडी गोष्टी चढवून ह पुस्तक 
केलें. 

हा ग्रंथ मराठी शाळे करितां छापून तयार 
झाला आहे. तो मादाराष्टू शालोपयोगी असून 
ल्यांत बहुतेक सुबोध गोष्टी असल्यावरून 
आवबालवृद्धांस वाचनास फार उपयोगी आहे. 
ज्यास पाहिजे त्यार्ने सरकारी छापखान्यांत 
विकत घ्यावा. किम्मत २ असफी. /? 
( (35 111705 1 ए105 च 5 
7. 18.-- डॉ. पिसुलेकर ). 

या पुस्तकावरद्वि कर्त्यांचें नांव नव्टते 
तथापि ते पुस्तक सरकारी दुभाप्री सूर्याजी 


२) 


ति 7०09 


.* 


यांनी तयार केल्याची मा£िती 


-सन १८६८ नंतर * इम्प्रेस नावियोनाल ? 


छापखान्यांत कित्येक सुधारणा झाल्या, 

___ सन १५५१० सालीं जो. मिशनरी छापखाना 
'गोव्यांत सुरू झाला तो गोव्यांतीलच नव्हे; 
तर सबंध भारतांतील पहिला असल्याने त्याला 

. विशेष मदृत्व असलें, . तरी 


त्यांत छपाईचीं 
साधन अपुरींच होतीं. त्यांतल्या त्यांत सुधा- 
रणा करून १५५६ त मिदानर्‍्यांनी त्या 


__ छापखान्यांत ग्रंथमुद्राटि केळे; तथापि मिरानरी 


व त्यांचे कार्य यांच्यापुरतीच त्या छाधखान्याची 


न्न ठराविक मर्यादा असल्याने इतरांना त्यार्‍चा 


_ उपयोग होणं राक्‍य नव्ड्ते. 
- छपाईसाठी सोयिस्कर असा छापखाना गोव्यांत 
_ तयार होण्यास सन १८२१ सालच यांव 


सवे प्रकारच्या 


___ लागलें. या वर्षी जो सरकारी : इम्प्रेस नासि- 


__ योनाल ? छापखाना गोव्यांत सुरू झाला तो. 


. व्यवस्थापकाला सरकारी परवानगीडि 
. त्यामुळे पुढील कालांत तेर्थे बाहेरची छपाई वीं 


तत्कालीन दृष्टीने व्यवस्थित होता. 
सदरीळ *। इम्प्रेस नासियोनाळ ? छाप- 


खान्यांत सरकारी पत्राचे अंक छापून निघाले 


म्हणजे बाहेरचे काम घेण्यास त्याला सवड 
मिळे आणि तसें काम घेण्यास छापखान्याच्या 
असे. 


कार्मे येऊं लागलीं. 
वास्तविक सर्वसाधारण लोकांना त्यावेळीं 
आजच्याप्रमाणे मुद्रणालयांवी जरूरी भासत 


नव्हती; कारण खासगी किंवा व्यापारी छ्पाई 


-_ कामें त्यावेळीं फारशीं न्इतींच. कां अवघेच 


लोक. आपल्या अत्यंत जरूरीच्या कामांपाठीं 


"> ४४ ३.1) 


छापखान्प्राकडे जात असत. 

८ (०8? नांवाचे एक पोतुगीज स्वतंत्र 
वृत्तपत्र सुरू करण्याचा कांहीं गोमंतकीय खिस्ती 
तरुणांचा ज्या वेळीं विचार ठरला त्यावेळीं 
त्यांनी आपल्या प्रत्राच्या छपाईसाठीं स्वतंत्र 
छापखाना उभारण्याचाहि विचार केला; पण 
बरेच दिवपत प्रयत्न करून त्यांत त्यांना यदा 
येण्या 4. न दिसल्यांन तो नाद सोडून त्यांनी 
सरकारी इम्प्रेस नासियोनाळ छापखान्यांत 
छपाई करून घेण्याचे ठरविळें; पण स्वतंत्र 
पत्र म्णून त्याचं काम सरकारी छापखान्यांत 
स्वीकारण्यांत आलें नाहीं, त्यामुळे हँ पत्र 
हस्तलिख्वित स्वरूपांत सुरू झाले. ते पत्र 
पोतुंगीज भाषेंत निघत असून त्याचा प्रसारहि 
अवघ्याच. मॅबर लोकांत होता. आरंभीच्या 
अंकाचा जोम पुढे टिकला नाही. आणि अल्प 
काल चाळून तं लगेच बंद पडलें. 

सरकारी छापखान्यांत ' गाझेत द गोअ :, 
* क्रॉनिक कोस्तितुतियोनाळ द गोअ ?, यॅकु 

ल॒झितानीअ, व्हिजिलांति, बिब्लियोतेक दे 
गोअ, ऑओकव्पेव्हादोर अक्की अठरा वीस 


नियतकाल्कि त्या त्या वेळीं छापून दिल्याचा 

ह्रख मिळतो व 

सन १८२१ पासून १८५९ पर्यंतच्या 
मडगांवच्या * उल्न्रामार ! छापखान्याचा जन्म 
होईपर्थतऱ्या ३८ वर्षांच्या काळापर्यंत गोव्यांत 
सरकारी हाच एकीं एक छापखाना असल्याने 
आपल्या कामासाठीं त्याच छापखान्याकडे धांव 
घेग गरजू लोकांना अपरिहार्यच होते. पण पुढे. 
तो छापखाना सुरू होतांच गोव्य़ाऱ्या दक्षिण 
भागांतील गरजू लोकांची सोय झाली. >> 


२ 


प्या प व्यय 
पोतुगीज वृत्तपत्रे १ 

गोमंतकांन पहिल्या प्रथम वृत्तपत्रे निघाली 
तीं पोतुगीज भाषेंत. आरंभींचीं कांहीं पत्रे 
सरकारतर्फेच सुरू झालीं आणि पुढें कांहीं 
कालानें लोकांनीं त्या कार्यीत भाग घेतला. 

गाझेत द गोअ -- गोव्यांतील हें अगदीं 
पहिलें पत्र. हॅ पत्र पूर्णीशानें सरकारीच होतें. 
ता. २२ माहे डिसेंबर सन १८२१ रोजीं 
नवीनच स्थापन केलेल्या सरकारी इम्प्रेस 
नासिओनाल या छापखान्यांत छापून पणजी 
येथें त्याचा प्रथमांक प्रसिद्ध झाला. हें 
साप्ताहिक होतें. अंक १ ते ८ पर्यंत याचे 
संपादक लीम लेतांव हे असून ९ ते २७ पर्यंत 
आल्मेंद आल्चुकेक व पुढें जुझे आनिसेत सिल्व 
असे होते. ह॑ऑगस्ट सन १८२६ पर्यत 
चाललें. अखेरपर्यंत तें सरकारी छापखान्यांतच 
छापून निघे. या पत्रांतून राजकीय हालचालींची 
माहिती येत असे. 

क्लॉनिक कोस्तितुसियोनाळ द गोअ- 
हें साप्ताहिक सरकारीच असून त्याचा आरंभ 
१३ जून सन १८३५ रोजीं आणि शेवट ३० 
नोव्हेंबर सन १८३७ रोजीं झाला. याची छपाई 
इम्प्रेस नासियोनाळ या छापखान्यांत होई 
आणि जुझे आनिसेत सिल्व त्याचे संपादक 
होते. हें पणजी येथेंच निघत असे. 

द छुझितानीअ -- या पत्राचा 

जन्म सन १८३६ सारली जानेवारीच्या ७ 
तारखेत पणजी येथें झाला. याचे संपादक 
लौझादु द आराअझ्यु या नांवाचे पंणजीच्या 
हायकोर्टाचे जज्ज होते. हें पत्रा साप्ताहिक 
असून “ इम्प्रेस नासियोनाल ? छापखान्यांत 


छापून पणजी येयें प्रसिद्ध करण्यांत येई. हेंच 
गोव्यांतील पहिलें राजकारणी पत्र. तथापि 
यांत सरकारविरुद्ध मात्र कांहीं येत नसे, कारण 
तें सरकारीच होतें. सन १८३७च्या माजर 
महिन्याच्या ५ तारखेस निघालेला याचा अंक 
शेवटचा ठरल 


बोळेतीं दु गोव्हेनु ढु इस्तादु 


१-१. 


शहोंदेअ -- हं पत्न ता. ७ डिसेंबर सन १८३२७ 


रोजीं पणजी येथें सुरू झालें. याचे आरंभीचे 
संपादक आंतोनियु मारियानु द आझेव्हेदु 

कॉनिगु कायतानु जुआंव पेरिस व छाउदियु 
मोंतेरु वारवूद हे होते. त्यानंतरच्या कालांत 
त्याची संपादकोय जबाबदारी सरकारचे जनरल 
सेक्रेटरी ( सेक्रेतारियु जेराल ) यांकडे गेली. 
आरर्भी हं पत्र साप्ताहिक होतें; नंतर सन 
१८४३ चे पहिले पांच महिने द्विसाप्ताहिक 
होऊन पुढें साप्ताहिकच निघू लागलें. पुन्हां 
सन १८५६ पासून १८७९च्या ऑगस्ट महि- 
न्यापर्यंत तें द्विसाप्ताहिक स्वरूपांत प्रकाशनांत 
आलें. त्याच सालच्या सप्टेंबरपासून एप्रिल 
१८८२ पर्येत पुन: साप्ताहिक स्वरूपांत निघून 
लगेच ता. १ मे पोसून तें देनिक झाळें आणि 
तसंच ते ता. ३० नोव्हेंबर सन १८८७ पर्यंत 
प्रसिद्ध होत राहिलें. त्याच सालच्या १ डिसेंबर 
पासून पुन्हां बदल होऊन तहत १८९७ पर्यंत 
तें आठवड्यांतून तीनदां प्रसिद्ध होऊं लागलें. 
यानंतर सन १८९८ च्या सुरवातीपासून बदल 
होऊन पुन्हां हें पत्र द्विसाप्ताहिक स्वरूपांत प्रगट 
होऊं लांगळें, पुढें सन १८८९ मधील ऑगस्ट 
महिन्यापासून या पत्राच्या नावांत बदल 
करण्यांत आला आणि त्याला ' बोलेतीं 
ओफिसिआल ? असें नांव मिळून तें पुन्हां 

9) 


९ 


साप्ताहिक झालें. बराच कालपर्येत तें असें 
साप्ताहिक स्वरूपांतच निघू लागलें; तथापि 
प्रजासत्ताक प्रशासनांत पुनः एकदां बदल होऊन 
तें द्विसाप्ताहिक झाळें आणि नंतरच्या कालांत 
तें साप्ताहिक स्वरूपांतच निघू लागलें. पुढें त्यांत 
निरनिराळ्या विषयांचे तीन विभाग येऊं लागले. 
प्रथम विभागांत कायदे व सरक्रारी फर्माने, 
द्वितीय विभांगांत सरकारी कामगारांच्या नेम- 
णुका, रजा, बदल्या इ. आणि तृतीय विभागांत 
सरकारी व बिनसरकारी नोटिसा, जाहिराती इ. 
अशी व्यवस्था झाली. याच पद्धतीनं तें आतां 
स्वातंत्र्य कालांतहि चाळू आहे. भाजचा 
बदल म्हणजे अग्रभागी सिंहमुखी भारतीय 
राष्ट्रचिन्ह, (0४९1111181. (39260 
हीं ठळक अक्षरें आणि मूळची पोतुगीज दुग्यम 
असून प्रमुख स्थान इंग्रजीला आहे. या पत्राची 


आजची तिन्ही विभागांची एकूण वार्षिक 


वर्गणी ४० रु. आहे. 
,ऊ व्हिजिलांति-र्‍या साप्ताहिक पत्राचा 
जन्म ता. १५ जुळे सन १८३८ रोर्जी झाला 
याचे संपादक मेजर जुआंव द सोज माशादु हे 


' होते. .हृं पत्र इम्प्रेस नासियोनालमध्येंच छाप- 


ण्यांत येई व पणजी येथेंच प्रसिद्ध होई. यांत 
राजकीय हाळचालींचीहि माहिती येई. या 
पत्राने आपल्या २२ ऑक्टोबर १८३८ च्या 
अंकानंतर लागलाच कायमचा विसावा घेतला. 

बिब्लियोतेक द॒गोअ -- हें पत्र 
वाड्मयीन स्वरूपाचे काढण्याचा संपादकांचा 
एक विशिष्ट दृष्टिकोन होता; परंतु कांहीं कारणानें 
त्याचा दुसरा भऊ्च निघाला नाहीं. प्रथमांक 
२४ प्रष्ठांचा होता. याचे संपादक जुआंव 
आंतोनियु आव्हेळार हे पणजीचे ग्हस्थ असून 


१० 


त्याचा अंकर अखेरचा ठरला. 


त्याची छपाई इम्प्रेस नासियोनालमध्ये झाली 
होती. 

ऊ ऑब्सेवांदोर -- हे पत्र पणजी येथें 
ता. १५ फेब्रूवारी सन १८२३९ रोजीं सुरू 
झालें. आरंर्भी हे पाक्षिक होतें; पण नंतर 
मासिक होऊन ता. ३१ ऑक्टोबर १८४न्चा 
याचे संपादक 
कॉनेगु जुआांव पेरिस्‌ व जुझे आ. सिल्व हे असून 
त्याचे कार्यालय पणजी येथें असे 


ऊ एन्लिझापादिकु -- सन १८४१त 
जुळेपासून हें पत्र पणजी येथें सुरू झालें. याचे 
संपादक मोंतेरु बावूद हे होते हें जून सन 
१८४२ नंतर लगेच बंद झालें 

ऊ कोंपिलादोर -- हं मासिक सन 
१८४३ त सुरू झालें. त्याचा प्रथमांक ७ 
ऑक्टोबर रोजीं निघाला आणि पुढें त्याचा 
पाक्षिप स्वरूपांत बदल होऊन ३१ डिसेंबर सन... 
१८४७चा त्याचा अंक शेवटचा ठरला. याचे 
संपादक जुआंव आं. आव्हेलार हे होते. हे. 
पणजीला प्रसिद्ध होई 

ऊ कुऱ्हेयु द नॉव्ह गोअ -- या साप्ता- 
हिकाचा पहिला अंक ता. ४ जानेवारी सन 
१८४४ रोर्जी निघाला. याचे संपादक आल्फोरे । 
वेंतु मासेदु हे होते. पणजी येथेंच याचें कार्याल्य 
असे. या पत्राचा अखेत्चा अक ता. २४. भ 
सप्टेंबर सन्न १८४४ रोजीं प्रसिद्ध होऊन तें 
बद झाल. २१ 
आपसु आड बोलेतीं दु गोव्हेर्यु -_ 
ह साप्ताहिक ता. २२ मे १८४४ पासून 
पणजी येथें. सुरू झाळं, पण त्याच सालच्या 
डिसेंबरांत अखेरचा अंकर प्रगट करून त्यानें 
आपली जीवनयात्रा संपवली 


अ व्हॉज दुश पोव्हुश द इेंदिअ -- 
या साप्ताहिकाऱा प्रहिला अंक ता. ३ जुळे सन 
१८४'५ रोजीं पणजी येथे निघाला. संपादक 
जुझे.आ. सिल्व याच्या मनांत तें द्विसाप्काहिक 
करावयाचे होते, पण तें न साधतां त्याच 
स्थितींत त्याला ता. ३ माचे सन १८४६ रोजीं 
त्याचा अखेरचा अंक काढावा लागला. 

जॉर्नाळ द सांत इग्रेज लुझितान ढु 
ओरियंति -- हें साप्ताहिक धार्मिक स्वरूपाचे 
अळून त्याचे संपादक आरबिशप सिल्व तोऱ्हिश 
हे होते. छपाई इतर पत्रांप्रमाणेंच इम्प्रेस 
नासियोनाळ या सरकारी छापखान्यांत होई. 
कार्याळय पणजी येथें असे. सन १८४६च्या 
जानेवार्रींत याचा जन्म झाला आणि १८४९ 
च्या माथमध्यें यानें अखेरचा विसावा घेतला. 


“गाहिनेति लितेरारियु दश फांताई- 


- ज्यॅशू -- हें मासिक वाड्मयीन स्वरूपाचं 
: असून त्याचे संपादक फिलीप नेरी शाव्हियेर 


हे होते. हें ता. १५ जानेवारी स. १८४६ रोजी 


. पणजी येथें सुरू झाळें आणि स. १८४८ च्या 


> 


१४ 


| १) 
” 


डिसेंबरांत याचा अखेरचा अंक निघाला. 


. सदरील सर्व नियतकांत मासिक असूनहि नांव 


घेण्यासारखी कामगिरी याच नियतकालिकाने 


. बजावली आहे. यांत बरीच ऐतिहासिक माहिती 


प्रसिद्ध झालेली आहे. स्वत: संपादक हे विद्वान. 
व इतिहासतज्ज्ञ होते 
ऊ भॉझाइकु -- हें वाड्मयीन स्वखूपाचें 


मासिक पणजी येथें सन १८४८च्या जानेवारी 


महिन्यांत सुरू झालं. याचे संपादक कॉस्त 
कांपुश हे होते. जानेवारी ते जूनपर्यंतचे सहा 
अक निघतांच हें बंद पडलं, . 

ऊ देफेसोर द ऑंद इ द्‌ व्हॅेदोदि-- 


या पाक्षिक पत्रांचा जन्म सन १८५२ सालीं 
ऑगस्टच्या २४ तारखेस झाला. कार्याल्य 
पणजी येथें असून संपादक जुझे आं. ओलिव्हेर 
हे होते. हं जेमतेम वर्षेभर चाळळें आणि ता. 
३१ ऑगस्ट १८५३ रोजीं त्याचा अखेरचा 
अंकर निघाला. 

ऊ देकेलोर दु रेयाल पाद्रोआदु -- 
सन १८५३ च्या सप्टेंबरांत हें मासिक पणजी 
येथें सुरू झालं. ओलिव्हेर, फिलीप नेरी 
शाव्हियेर व कामील मेंदिश असे याचे तिघे 
संपादक होते. १८५४ चा माचेचा अंक 
निघतांच हें बंद पडलें. 

रेव्हिस्त इल्ुस्त्रातिव्ह -- हें वाड्मयीन 
मासिक पणजी येथे स्थापन झालेल्या एका 
संस्थेतफे निघत असे. सन १८५४ सालच्या 
नोव्हेंबर महिन्याच्या ६ तारखेस याचा पहिला 
अक प्रसिद्ध झाला. हे जास्त काल चाळू शकले 
नाहीं. संस्थेच्या सभासदांत आरंभीचा उत्साह 
पुढे टिकला नाहीं, त्यामुळें या मासिका- 
संबंधींच्या त्यांच्या सुरवातीच्या सार्‍या कल्पना 


'व योजना फोल झाल्या. याची छपाई इस्प्रेस 


नासियोनाल या सरकारी छापखान्यांत होई. 
पुढें पुढें छपाईची विळे भरण्याइतकीहि आर्थिक 
व्यवस्था नसल्याने आणि इतरहि कांही अड- 
चणीमुळे संस्थेने मासिक बंद करण्याचा निर्णय 
घेतला 


ऊ उल्त्रामार --सन १८५९ सालच्या 


एप्रिलच्या ६ तारखेस मडगांव येथे या साप्ताहिक 


पत्राचा पहिळा अंक प्रसिद्ध झांला. आजपर्यंत 
निघाळेलीं सदरील सवे पत्रे सरकारी, निम- 


. सरकारी व सरकार धानिर्णी होतीं. गोव्यांतीलं 


लोकपक्षीय पहि पत्न ते हेंच. मागच्या सवे 


११ 


०-6 


पत्रांची छपाई सरकारी छापखान्यांत होई; पण 
या पत्रासार्ठी छापखानाहि स्वतंत्र थाटण्यांत 
आला. या पत्राचे संस्थापक व आद्य संपादक 
वेर्नादु फ्रांसिस्कु द कॉउत हे असून ता. १५ 
ऑगस्ट स. १८६७ पर्यंत संपादकीय जबाबदारी 
त्यांच्याकडे होती. त्यानंतर सर्प्येंर १८६७ 
पासून १५ माचे १९११ पर्यंत आंतोनियु 
आनाउइताझियु व्रत द कोरत हे त्याचे संपादक 
होते. पुढे त्यांचा सुल्गा ब्राझ आंतोनियु 
व्रत द कॉरत हे संपादक झाले. १९११च्या 
एप्रिलपासून फेब्रुवारी १९३०पर्थेत संपादकीय 
जबाबदारी त्राझ द कॉइत यांकडे होती. 
फेब्र्वारींत त्यांच्या निधनानंतर आल्व्हरु 
व्हियेगश्‌ हे त्याच्या संपादकीय खुर्चीवर आले. 
या पत्राचा आकार मोठा असे. 

ता. २ नोव्हेंबर १९०५ पासून या साप्ता- 
हिकाचे द्विसाप्ताहिकांत रूपांतर झाळें. ब्राझ 
द कॉरत हे संपादक असतांना त्यांचे कनिष्ट 
बंधु रोबेतु द कॉरत हे या पत्राचे सहसंपादक 
होते. यांची लेखणी सडेतोड होती. गव्हर्नर 
जनरल फ्रेतश रिबेरु यांच्या कारकिर्दीत कौसिल 
बहिष्काराच्या चळवळींत यांनीं प्रामुख्यानें 
भाग घेतला होता व त्यासंबंधी आपल्या 
पत्रांतून सडेतोड लिखाण प्रसिद्ध केळे होते. 

या पत्रांतीळ लेख पूवी नमेवेडापासून 
अलिप्त व निर्भीड असल्यानें आथविशप्नी 
एकदां त्यावर बहिष्कारहि घातला होता. पण 
पुढें त्याच्या त्या वृत्तीत फरक पडत गेला. 
अखेरच्या कालांत संपादकीय जबाबदारी 
आंतोनियु द कॉश्‍्त यांकडेहि होती. पुढे 
लवकरच हे पत्र बंद पडळें आणि त्याचा छाप- 
खानाहि विकून टांकण्यांत आला. 


ग्र 


अ ईदिअ .पुर्तुगेझ -- हें साप्ताहिक 
एम्‌. एल्‌. मिरांद फ्रांकु यांनी ता. ४ जानेवारी 
१८६१ रोर्जी मडगांव येथे सुरू केलें. पुढें 


.ता. १३ मे १८६६ ते ता. १७ मे १९०२पर्थत 


जुझे इनासियु टॉयॉल हे त्याचे संपादक झाले 
व त्यांनी त्याथें कार्यालय ओडली येथें नेले. 
त्यांनी लगेच त्या प्रकाशन ह्विसाप्ताहिक 
केलें. त्यांच्या निधनानंतर ता ४ जून १९०२ 
ते २१ ऑगस्ट १९११ पर्यंत त्यांचे बंधु 


आव्हेतानी द लॉयॉल यांनी ते चालविले. 


त्यांच्यामार्गे २२ ऑगस्ट १९११पासून ९ 
ऑगस्ट १९१२पर्यैत ते बंद राहिळें. पुढें १० 
ऑगस्ट १९१२ ते १४ सप्टेंबर १९१८ पर्यत 
है पत्र मिगेळ लॉयॉलु फुर्तादु यांच्या संपा- 
दकत्वाखालीं चाललें भाणि १५ सप्टेंबर १९१८ 
ते १८ एप्रिल १९१९ पर्यंत पुन्हां बंद पडलें. 
यानंतर ता. १९ एप्रिल १९१९ पासून २६ 
नोव्हेंबर १९२१ पर्यंतच्या कालांत व्हि्सति द 
ब्रागांस कुंज्य यांनी त्याची संपादकीय जबाब- 
दारी स्वीकारली. पण पुन: ते बंद पडळेच. पुढे 
१९२२पासून १९२०पर्यंत माजोडे येथे पाद्रि 
आंतोनियु ग्रॅगॉरियु द कॉउत यांनीं ते चालविले 
आणि त्यानंतरहि तें चौथ्यांदा बंद झालें. 
कार्ही कालानंतर माजोडें येथून या पत्राचे 
मडगांवला स्थलांतर झालें आणि सध्या ते 
साप्ताहिक स्वरूपांत मि. लेवोनॉर्‌ द लॉयॉल 
फुर्तादु इ फेनोदिश यांच्या संपादकत्वाखाली 
मडगांवळला लहान आक्रारांत निघत आहे. 
गोमंतक मुक्त झाल्यापासून शेवटच्या “ पुुंगेझ ? 
या अक्षरांना काट दिली असून “अ ईंदिअ? 
एवढेंच नांव त्या पत्रावर येत आहे. 


गोमंतकीय गोमंतकीय नियतकालिक 


->>> ५० >" 
पोतुगीज वृत्तपत्रं २ 


अ फॅनिक्स द गोअ -- हें साप्ताहिक 
पत्र बा्देशा येथील कळंगूट गांवांत सन १८६१ त 
एप्रिलच्या ६ तारखेस सुरू झालें. याचा 
आकार लहानसाच होता. याचे मुख्य 
संपादक दियोगु आलेशु गाइश्‌ आणि जबाब- 
दार संपादक बॅंझ्यामीं प्रोग्रेस हे होते. हें पत्र 
फार काल टिकूं शकलें नाहीं. दुसऱ्याच वषी 
ता. ३०-१२-१८६२ रोजीं ते बंद झालें. 


अ आर्मोनीअ -- हें पत्र पणजी येथें 
ता. १२ एप्रिल १८६२ रोर्जी सुरू झालें 
आणि त्याचा अखेरचा अंक २७ आक्टोबर 
१८६४ रोजीं कसा तरी निघाला. याचे 
संपादक गुस्ताव्ह आदोल्फु फ्रीअम हे होते. 

अ आउरार द गोअ -- हें साप्ताहिक 
बेंस्यार्मी प्रोयँंस यानें ता. ६ जानेवारी 
१८६३ रोजीं सुरू केळे आणि ता. १ जुले 
१८६५ रोजीं त्याचा अखेरचा भक निघाला. 
याचा आकार लहान असून हें पत्र कळंगूट 

येथे निघत असे. 

'अ संतिनल द लिअरदोदि -- हें मोठ्या 
आकाराचे साप्ताहिक पत्र बाणावली (सासषट्टी ) 
येथें आगोस्तिज्यु का. ब्रा.को. आफोंसु यांर्नी 
ता. ७-१०- १८६४ रोजीं सुरू केळें आणि 
ता. ३११-१२-१८६९ रोजीं. निघालेला 
_ त्याचा अंक शेवटचा ठरला, याचे मुख्य 
: संपादक जुआंव ज्यो. राकि कुर्‍हेयु हे होते. 

झ्यार्नाळ द्‌ नोतीलिअ -- हें साप्ताहिक 
_ ता. १-१०-१८६८ रोर्जी रायबंदर येथें सुरू 


झालें आणि ता. ३०-४-१८६९ रोर्जी 
त्याचा शेवटचा अंक निघाला. याचे संस्था- 
पक बारांव द॒कुंभारजुअ आणि संपादक 
छासिदु द कास्त कांपुशध व तामास द आकिनु 
मोरांव गारसेज पाल्य हे होते. 

अ इस्प्रेंस -- हे साप्ता!हेक पत्र तामास 
मौरांव व इपालितु गार्सेज यांनीं तौ. १८-१० 
१८७० रोजीं रायबंदर येथें सुरू केलें आणि 
१८७६ सालच्या एप्रिल महिन्यांत बंद केलें. 


अ गाझेत द॒गोअ -- पणजी येथें 


ता. १६-७- १८७२ रोजीं सॅतोरियु कुयेल्यु अ 


यांनीं हें साप्ताहिक सुरू केलें. याचे संपादक 
सोज फ्रांद्धीन व पेऱ्दु आंतोनियु कुयेल्यु हे 
होते. हें ता. ३०-१२-१८७२ रोर्जी बंद 
झालें 


ऊ मैसाझ्येरू -- हे साप्ताहिक पत्र 
म्हापशं येथे ता. १६-८-१८७२ रोर्जी सुरू 
झालें व त्याचा अखेरचा अंक ता. १२-११- 
१८७२३ रोजीं निघाला. व्हिसेंति शाव्हियेर 
व्हाज हे याचे मुख्य संपादक असून इनासियु 
कायतान कारव्हाल्यु व व्हिस्कोंदि द बादेरा 
हे सहसंपादक होते. 

ऊ पाईझ -- याचे संपादक आरिस्ती- 


दिद्यू द कोस्त हे असून प्रकाशक कायतानु 


मानुयेल रिवेरु हे होते. हें साप्ताहिक पत्र ता. 
४-२-१८७३ रोजीं सुरू झालें व ता. २७ 


१० -१८७४ रोर्जी त्याचा शेवटचा अंक. 
प्रसिद्ध झाला. हें पत्न मडगांव येथें निघत 


असे. 
ऊ प्राश्रेसु -- नवीन काबिजारदीत॑ सुरू 


झालेलें हेंच प्रथम पत्नर. या साप्ताहिकाचा 


१३ 


शं 


४ 


ग 


आकार लहान असून त्याचे संपादक ळुहज 


कुऱ्हेय द तिल्व हे होते. हें पत्र ता. ७-४- 
१८७२३ रोर्जी पेडणे येथें सुरू झालें आणि 
त्याचा अखेरचा अक ता. २१-६- १८७३ 
रोर्जी निघाला. 

ओपिनियांव पूब्लिक -- सासष्टीतींळ 
ओडली येथें ता. २-७-१८७२ रोर्जी' या 
साप्ताहिकाचा जन्म झाला. याचे संस्थापक 
ब्राझ पेरेर आलेमांव व संपादक आव्हेतानु द 
हायाल हे होते. याचा आकार लहान होता. 
ता. २२-१२-१५८७५ रोजीं या पत्राचा जो 
अंक निघाला तो शेवटचा ठरला. 


ऊ ओर्यिंति -- हें साप्ताहिक ता. 
७-३-१८७४ रोजीं बादेशच्या कामुर्ली येथें 
संपादक इनासियु कायतानु कारव्हाल्यु यांनीं 
सुरू केलें. ता. २७-११ - १८७४ रोजीं याचा 
शेवटचा अंक निघाला. 
गाझेत दे बार्देझ -- हें साप्ताहिक, पत्र 
ता. १७-१०-१८७४ रोजीं आससगांव 
( बादेंश ) येथें सुरू झालें. याचे संपादक 
जुआंव कायतानु आव्हेलिनु रुझारियु नाझारेत 
0 होते ता..२२, १ ५८० च्या अका 
नंतर ते॑ विसावले व पुन: १८८७ च्या 
जानेवारींत सुरू होऊन जूनच्या सुमारास बंद 
झालं. 
नाव्ह गोअ -- पणजी येथे आंतोनियु 
घनिश्‌-ओलिव्हैर यांनीं हें साप्ताहिक पन्न 
ता. ४८ ५ - १८७६ रोजीं सुरू केळ आणि 
त्याचा शेत्रटचा अक १२- ३ - १८७८ रोजीं 
निघाला. 


अ करूझ -- पाद्रि मानुयेळ आगोस्तींज्यु 


१४ 


शं 


कारव्हाल्यु आणि पाद्री आ. आल्व्हरिश यांनी 
हें पत्र पणजी येथें ता. १५-७- १८७६ 
रोर्जी सुरू केलें. २६-७- १८८२ रोजी 
याचा अखेरचा अंक निघाला. 

अ पात्रिअ -- हें पत्र ता. १० - १- 
१८७७ रोर्जी म्हापश्षे येथें सुरू झाळें आणि 
ता. १३४-१२-१८९४ चा अँकर निघतांच 
बद॒ पडलं. कायतानु फ्रां. येंम्हीकिश व इनासियु 
कायतानु कारव्हाल्यु हे त्याचे संपादक होते. 
जुझे मारिअ लोबु यांनीं ६- १० - १९०० 
रोजीं तं पुनः सुरू करून २७-९- १९०१ 
रोर्जी त्याचा अखेरचा अक प्रसिद्ध केला. 

अ सिव्हिलिझासांव -- हें साप्ताहिक 
ता. ६- २- १८७७ रोजीं रायबंदर येथें 
छासिदु द कास्त कांपुद्य व आंतानियु द सोझ 
यांनीं सुरू केलें. २८- ११ - १८७८ रोजी 
याचा शेवटचा अंक प्रसिद्ध झाला. 

ऊ इम्पाखंयाळ -- तालेतिनु गाव्रियेळ 
फेर्नोदिश यांनीं म्हापश येथें ता. १-७- १८७८ 
रोजीं हें पाक्षिक पत्र सुरू केलें. पुढें मासिक 
स्वरूपांत निघून आगस्ट १८९९ चा त्याचा 
अंक शेवटचा ठरला. 

अ उनियांव -- हें साप्ताहिक 
येथें ता. ५-९- १८७८ रोजी सुरू झालें 
१८-१०- 


कळंगूट 
व ता. 
१८८० नंतर बंद पडल. व्हॅसेस्लाव 
प्रोयेंस व मा. द. सौझ हे त्याचे संपादक होते. 

अ समान -- हें पत्र मडगांव येथें ता. 
४-३ - १८८८ रोजीं सुरू झालें व ता. १०-९ - 
१८८० रोर्जी बंद झाले. आंती नियु जुआंव 
र्दीगिशू हे त्याचे संपादक होते. 


अ व्हेदादि -- एफ्‌. एल्‌. रेगु यांनी हें 


पत्र ता. १६-७- १८८२ रोर्जी सुरू केलें 
याचा आकार मोठा होता. या पत्राचा 
अखेरचा अंक ता. ३१- १२- १८८५ रोजीं 
निघाला. 

ऊ यॅकु पोपुलार -- कळंगूट येथें ता. 
७- १- १८८२ रोजीं हें सुरू झाळे आणि ता. 
७-८ - १८८४ रोजीं होवटचा अंक निघून 
बंद झालें. एस्‌. सोझ याचे प्रकाशक होते. 

ऊ कुव्हेयु द ईंदिअ-- हें पत्र 
साप्ताहिक स्वरूपांत पणजी येथें ता..७-८- 
१८८३ रोजीं सुरू झालें. याचे संपादक बॅ. 
आदेलिनु सांतुश्‌ फेर्नोदिश व्हाज हे होते. ता. 
२८- १२- १८९२ च्या अंकानंतर यानें 
विसावा घेतला. ता. १४-९- १९११ रोजीं 
हें पत्र पुनः सुरू झालें. यावेळीं त्याचे संपादक 
जुझे ईल द सोझ फ्रांळीन हे होते. याचा 
आकार मोठा असून त्याचें देनिकांत रूपांतर 
झालें होते. ता. ३१- ११- १९१२ नंतर 
तें पुन: साप्ताहिक झालेंव ता. ८- ४-१९१३ 
नंतर कायमचे बंद झालें. 

ऊ कुऱहैयु द गोअ -- हें पत्र पर्वरी 
(बार्देश ) येथें ता. ७-८- १८८३ रोजीं 
इपालितु कायतानु पिंतु यांनीं सुरू केलें. पुढें 
२१ जून १८८४ पासून तें म्हापशें येथें निघू 
लागलें आणि 
अकानंतर तें बंद झालें / 

ऊ क्रॅति -- पाद्रि आल्मैद यांर्नी ता. 
९-८- १८८२३ रोजीं ह साप्ताहिक फोंडें 
येथें सुरू केलें व पुढें अल्पावर्धीतच तें बंद झालें. 
. पेरियादिकु दु पोव्हु--हॅ पत्र सां 
: तीमे येथें ज्योआर्की द कों. आंतांव यांर्नी ता. 
२५- १०- १८८२३ रोजीं सुरू केले. ता. ७ - 


१४-४- १८८८ तारखेच्या 


१०- १८८५ नंतर त्याची संपादकीय जबाब- 
दारी पाव्होटीनु आांतांव याकडे आढी आणि 
११ - १२ - १८८६ नंतर तें बंद झालें. 

ऊ प्राश्रेसु द॒ गोअ -- हें साप्ताहिक 
पणजी येथें १८८३ सालीं जानेवारीत सुरू 
झालें व त्याच सालच्या नोव्हेंबरांत बंद झालें. 


दि टाइम्स आफ गोवा -- गोव्याचे 
हें पहिले इंग्रजी साप्ताहिक असून तें ता. २१ - 
९ - १८८५ रोजीं पणजी येथें सुरू झालें. 
याचा आकार मोठा होता. चार वर्षे कसें 
तरी चाळून १८८९ सारली या पत्राने आपली 
जीवनयात्रा संपवली. 

अ दिस्कुसांब -- हें साप्ताहिक पणजी 
येथें ता. १२- ८- १८८६ रोजीं सुरू झालें 
आणि १८८९ सालीं तें बंद पडे. याचे 
राजकारणी संपादक मातिज्यु मिनेझिस आणि 
वाड्मयीन संपादक क्रिस्तोव्हं पिंतु असे होते. 

अ कॉंव्हिक्सांव -- हें पत्र साळगांव 
येथें ता. १५- ?- १८८७ रोजीं सुरू 
झालें व ९ वर्षोनीं म्ह. १८२५ अखेर बंद 
झालें. गुस्ताव्हु फ्रिअस्‌, लॅवापोल्दु गाम व 
पास्कोआल गामिश्‌ असे याचे तिघे संपादक 
होते. | 

फाप्से -- लहान आकाराचे हे साप्ताहिक 

मडगांव येथे १८८७ सारली सुरू होऊन 
१८८८ त बंद पडले * 

ऊ रेपोर्तेर द ईंदिअ -- या साप्ताहि 
काचा जन्म ता. ३- १० - १८८८ सालीं 
पणजी येर्थ झाला आणि ता. २२- ३ - 
१८८९ चा अक निघून तें बंद पडलें. 


अ देमोक्रासीअ -- मडगांव येथें ता. 
११ - £०- ९८८८ रोर्जी या पत्राचा आरंभ 


१५ 


- चा -३-१० - १८८९ च्या अंकार्ने दोवट 
झाला. कातांव द कास्त याचे संपादक होते. 
ओतींगश -- ज्योआरकी  व्हितोरिनु 
बाऱ्हेतु मिरांद यांनीं हें पत्र मडगांव येथें ता. 


१-१ - १८८९ रोर्जी सुरू केळे आणि 
१८९० सालींच ते बद पडले. 


$.' 

; मांदोव्ही -- जुझे मारीअ पेरेर यांनीं 
१८९० च्या जुले महिन्यांत हे पत्र पणजी 
येथे सुरू केळे आणि १८९१त ते बंद झालें. 

ऊं व्हिति इ ऊं द सेतंब्र -- हें 
वृत्तपत्र २८-१०- १९८० रोर्जी पणजी 

1 येथे सुरू झाळे आणि २९-१२ -१८९२ 

१” क ला बंद पडळ. 


अ व्हाज दु पोव्ह - हें पत्र ता. ७ 


७ ही१३- १८५० रोजीं कळंगूट येथे सुरू झाठे, 
> आणि १९०७ सार्ली बंद झालें. याचे 


1१ 


0. : १ यर्थ ह्‌ 


आरंभीर्चे संपादक पियेदादि सॅर्तोरियु मातीस 
-_ हे असून १८६८ पासून फ्रांसिस्कु शान्हियेर 
__ द आंसुंसांव हे होते. 
काऱ्हास्पादेखिअ द॒गोअ -- पणजी 
हें साप्ताहिक १८११ सारली जानेवारीत 


सुरू होऊन फेब्रवारी महिन्यांत अचानक बंद 
झाले. न 


गाझेत द ईंदिअ -- हें पत्र ता. £- 


(> येने 


२ - १८९३ रोजीं कांदोळी येथे सुरू झाळे व. 


ता. २६ - ५ - १८९४ नंतर अडफडे येथे 
प्रसिद्ध होऊं लागले. ता. १८ - ८ - १८९४ 
रोजीं हें बंद झाळे. फ्रांसिस्कु पिंतु याचे संपादक 


0४११ होते. 


ऊ इंव्हेस्तिगादोर -- या पाल्षिकाचा 
आरंभ मडगांव येर्थे ता. २९ - ? - १८१४ 
रोजीं सोआरिश रेवेळ यांनीं केला आणि २८- 


१ 


७ - १८१४ रोजीं त्याचा अंत झाला. 

नोतीसिअस -- ज्योआकीं व्हि. 
बाऱ्हेतु मिरांद यांनीं मंडगांव येथे ता. ? - £ 
१८१४ रोर्जी हे पत्र सुरू केले. आरंभीं 
आकार म£्प्रम होता. नतर १८१७ पर्यंत छोट्या 
आकारांत हे त्रैमासिक स्वरूपांत निघू लागले. 
पुढे द्विसाप्ताहिक, साप्ताहिक आणि नंतर पाक्षिक | 
होऊन ११३५ सालीं संपादकांच्या मृत्यूनंतर 
बंद पडले. 

ऊ ब्रादु इंदियानु -- हें पत्र १५ - ?२- 
१८१४ रोर्जी पणजी येर्थे सुरू झाले. याचे 
संपादक बॅर्नार्दु द सिल्व हे होते. या साप्ताहि- 
कांचा शेवटचा अंकर ता. १२ - ?०- 
१८१५ रोजीं प्रसिद्ध झाला. . 

ऊ लिपराल -- आलेझु काझिमिरु लोबु 
यांनीं हें लहानसे मासिक १८१५ च्या जाने- 
वारींत कळंगूट येथे सुरू केळ आणि त्याच 


सारली आक्टोबरांत शेवटचा अंक निघून ते 
बंद पडले, 


७") आह. आह आ 


ऊ पाईझ -- या पाक्षिकाचा जन्म £- 
९ - ९८१५ रोर्जी पणजी येथे झाला आणि 
त्याच सालच्या आक्टोबरांत त्याचा अखेरचा 
अंक निघाला. 

अ येव्होळुसांव -- हें साप्ताहिक पत्र. 
कोंदि द॒ म्ये यांनीं ? -  - १८१५ रोजीं 
पणजी येथ सुरू केळेव ते १२-११ - १८१५ 
रोजीं बंद केळे. त्याचे कार्यकारी संपादक 
लेओपाल्दु सि. द गाम हे होते. ( 

विब्लियातेक द नोतीसिअस्व -- र. 
मासिक १८१५ त आगस्टमध्ये सुरू होऊन 
नोव्हेंबरांत बंद झाले. 


> षु ८या 
पोतुगीजवृत्तपत्रे ३ 


अ थेर नाव्ह--या साप्ताहिकाचा 
जन्म पणजी येथें १८९७ सालीं नोव्हेंबरच्या 
३ तारखेस झाला. १९०२ पासून हें दैनिक 
स्वरूपांत निघून दुसऱ्या सालच्या एप्रिलांत बंद 
पडलं. हँ पत्न कांदि द मय यांच्या तर्फे चालत 
होतें. 

ऊ पोतुंगेज -- फ्रांसिस्कु मोरांव गार्सेज 
पाल्य यांनीं हें पत्र पणजी येथें १८९७ त सुरू 
केलें आणि १९०१ च्या नोव्हेंबरांत वंद केलें. 


ऊ आथलेत -- हें साप्ताहिक म्हाप्शे 
येथे १८९९ त सुरू झाळें आणि १९०६च्या 
डिसेंबरांत बंद पडलें. ज्योआर्को काझिमिरु 
द आराऊझ्यु हे याचे संपादक होते. 


ऊ अँंराल्दु -- दि. २२ जानेवारी १९०० 
रोर्जी हें देनिक मेसीअश्ू गामिश्‌ यांनीं पणजी 
- येथे सुरू केलं. १९०१ सालच्या सप्टेंबरपासून 
मे १९०८ पर्येत आंतोनियु. मारीअ द कुंज्य 
यांनीं त्याची धुरा वाहिली. १९१० ते १९१४ 
पर्यंत सालिश द आंद्रादि हे त्याचे चालक 
होते. पुढें १९१९ पर्यंत झ्याकारिभश दीअश 
यांकडे त्याची जबाबदारी आली आणि त्या- 
नतर बदल होऊन दो. आमादेव प्राजेरिश द 
कीस्त हे त्याचे संपादक झाले. सध्या या 
दैनिकाची जबाबदारी कार्यकारी संपादक या 
नात्यानें दो. कार्मु आझेव्हेदु यांकडे आहे. 
आरभींच्या कालांत तीन खेपा आणि १९२०- 
२१ या कालांत एक अश्या चार खेपा हें दैनिक 
बंद पडलें होते. गोव्यांतील स्वतंत्र असें हे 


या पत्राने त्यावेळीं वेशीवर टांगल्या; 1 
तें सरकारबाजूने कललें. पोतुगिजांच्या अखेरच्या 
कालांत तर तें सरकारधाजिणेंच बनलें होतें. 
गोमंतकाच्या सुफ्ततेपासून पुन: या पत्रांत जरा 
नि:स्पृहपणा दिसत आहे. आजच्या चारहि 
गोमंतकीय पोतुगीज देनिकांत हेंच पत्र सध्या 
आघाडीवर आहे. 


ऊ नासियोनालिस्त -- हें साप्ताहिक 


सां तामे येथें १९०४ ते १० पर्यंत लिगारियु 


द कुंज्य यांनीं चालविले. याचा आकार मोठा 
असून. त्यांत दो. मिनेझिस ब्रागांस हेहि लिहीत 
असत. 


ऊ वार्देझानु -- म्हापशें येथें रोबॅतु 


कत 


जुआंव लोबु यांनीं १९०४ सालीं हे ळी “5: ल क 
सुरू केलें व तें लगेच बंदहि झालें. - जीर 


. ऊ इेंदियु-- १९०४ ते < पर्यंत हें 
साप्ताहिक पत्र चिचोणें येथें राइसुंदु तोऱ्हिश 
दीअशू यांनीं चालविले. र 

ऊ ओरियंति -- हें साप्ताहिक म्हापशें 
येथे आलेशु झ्येरीनिमु ब्रागांस यांनीं माचे 


१९०५ पासून फेब्रवारी १९०६ पर्यंत 


चालविले. 


दिआरियु द गोअ-- हें दैनिक 


एलिझातरेत स्द्रीगिश यांनीं आक्टोबर १९०५ 
पासून फेव्र्वारी १९०६ पर्यंत पणजी येथें 


चालविले. 


यैकु द ईदिय -- १९०५ सालीं सप्टेंबरांत 
दैनिक स्वरूपांत सुरू झालेलें हें पत्र पुढें 
साप्ताहिक होऊन १९०७ च्या जूनमध्ये बंद 
झालें. याचे संपादक प्रथम बॅर्नादे गीमिश 


श७ 


७) 
/* 


0 


$ 


> 


> 


“ 


ह... 


-व नंतर दामास्थॅनु कास्त हे होते. 
अतत डं नार 
अ रॅफामे -- दो. तामास नोौरीज्य 
यांनीं हें साप्ताहिक पणजी येथें आक्टोबर 
१९०५ ते जानेवारी १९०६ पर्यंत चालविले. 
हें निर्भीड होतें, त्यामुळें ते सरकारी रोबासबळी 
पडळ. 


ऊ इंपा्सिआल -- १९०६ सालीं माथे 
ते आगस्ट पर्यंत पणजी येथें हें साप्ताहिक 
चाललें. याचे संपादक फ्रॅदरिकु दिनिज हे होते. 


ऊ पिग्मेड -- १९०८ च्या फेब्र्वारींत 
पणजी येथें जे. एम्‌. कास्त यांनीं हें दैनिक 


७ सुरू केलें व दोन वर्षें चालविले. पुढें जुझे 


कास्त्रु यांनीं जून १९१० त त्रिसाप्ताहिक 
स्वरूपांत त्याचें पुनरुज्ञीवन केलें; पण ते॑धड 


७ पांच महिनेहि चाललें नाहीं. हें टारगट होतें. 


' - 0 हि. 


. अराल्दु -- ता. २१ मे १९०८ रोजीं 
हें दैनिक पणजी येथें सुरू झालें. हें ख्रिस्ती- 
धर्मवादी होतें. तर्थापि त्यांत कांही अभ्यात- 
पूणे लेख व चुरचुरीत बातम्या येत. याचे आद्य 
-संपादक दो. आंतानियु मारीअ द कुंज्य हे 
होते. त्यांच्या मागें गोवासुक्तीपर्यंत तें 
सांतारितु व्हाज यांनी चालविळें आणि मुक्ती- 
नंतरचा काल त्यांनां उदासवाणा भासल्यानें 
त्यांनीं पोतुगालकडे प्रयाण केले. पोर्तुगिजांच्या 
अखेरच्या कालांत हें दैनिक पूणतया सरकार- 
घार्मिणें बनलें होतें. / 
ऊ आरियानु -- जुळे १९०८ ला हे 
साप्ताहिक चिचोणे येथें सुरू झाले, व तीनच 
वर्षोनीं बंद झालें. पुन: १९१४ त मडगांव येथें 
सुरू होऊन ५९१५ च्या डिसेंबरांत कायमचें बंद 
झालें. याचे संपादक दो. लौरेंसु कायतानु 


4-4 


आगस्ट मध्यें तें बंद झालें. 


मोतैरु हे होते. 

ऊ फुतूरू -- बा्देशच्या वाडें गांवांत जुझे 
फ्रांस एंऱ्हीक यांनीं हें पत्र १९०९ च्या एप्रिल 
पासून १९१७ च्या जानेवारीपर्यंत चालविले. 


ऊ कीार्मेसियु ऱ्ह पत्र. १९८० 
सालच्या आकटोबरांत दो. गामिश पेरैर यांनी 
पणजी येथें सुरू केलें. पुढें दैनिकांत रूपांतर । 
होऊन ते १९१२ च्य़ा ढिसेंबरांत बंद झालें. 

ऊ दूबाति -- हें साप्ताहिक १९११ च्या 
एप्रिळांत सुरू झालें व १९२१ च्या फेरूववारींत 
बंद झालें. याचे संपादक दो. मिनेझिशू ब्राम्रास 
हे होते हें निर्भीड व उच्च विचारांचे होतें. | 


ऊ पोपुलार -- या साप्ताहिकाचा जन्म ् 
१९११ च्या आकटोबरांत वार्के येथें झाला, 
आणि १९१२च्या मे मध्यें त्यानें विसावा 
घेतला. याचे संपादक आव्हॅर्तानु द लायाल हे 
होते. 


ऊ पोव्हु -- हे द्विसाप्ताहिक १९१२त 
तेआ फिल आल्व्हरिश यांनीं मडगांव येथें सुरू 
केलेंवतें १९१३ त बंद पडलं. 

इये्नाळ द इंदिअ -- दो. जुले इनासियु 
लायाल यांनीं हें साप्ताहिक ओडली येथे १९१३२ 
च्या मार्चमध्ये सुरू केळे आणि त्याच सालच्या 


बोलेतीं दु कीर्मेसियु -- पणजी येथें 
फोठुंनातु द ब्रागांस यांनी हें साप्ताहिक १९१३ 
च्या मार्चमध्ये सुरू केले. बरोबर दोन वर्षोर्नी 
तें बंद पडलें, पुढें १९२ २त नव्यानें एक 
महिना चाळून मग कायमचे विसावले. 


अ पाज़िअ -- १९१३ सालीं आगस्टांत 


यांचा जन्म झाला आणि १९१४ च्या आक्टो- 


बरांत ते अंतर्धान पावलें. यांत मराठी विभागहि 
येत असून त्याचे संपादक के. रा. म. देदापांडे 

हे होते. य़ा पत्राचे पूर्व संचालक आल्बॅ्तु 
मिनेझिस्‌ स्पिनाल हे असून १९१९ च्या 
पुनर्जीवनाच्या अल्प कालांत आदोल्फु कीस्त 
हे होते. _ 

रॅयाति -- ओडली येथें जुझे इनासियु 
लायीाल यांनीं १९१३ च्या आकटोबरांत सुरू 
केलेळें हें साप्ताहिक १९१४ च्या जूनमध्ये 
अंतर्धान पावलें. 

व्हिद नाव्ह -- हें साप्ताहिक १९१३ च्या 
नोव्हेंबरांत सुरू झालें व १९१७ च्या सप्टेंबरांत 
बंद झालें. याचे संपादक प्रथम सिप्रियानु द 
गाम व नंतर राझु द गाम हे होते. 

झ्यार्नाल दु पोव्हु -- पणजी येथें १९१४ 
त सुरू होऊन १९१८ त हें बंद झालें. या 
साप्ताहिकाचे संपादक प्स्देंति द मिनेझिस्‌ हे 
होते. 

लांत॑ने -- जुझे इनासियु ठीयील यांनी 
हें साप्ताहिक १९१४ त सुरू करून १९१६ त 
बंद केलें. 

ऊं लिबेराल -- साळगांच येथें मार्सेल 

'फेनोदिश यांनीं १९१६ ते १९ पर्यत हें 
साप्ताहिक चालविले. 

अ तेऱ्ह -- उल्न्रामार पत्नाच्या संपादक 
मंडळांतून निघून लिबॅरियु पे रैर यांनीं हें द्विसा- 
प्ताहिक मडगांव येथें १९१७ च्या जानेवार्रीत 
सुरू केलें. हिंदुविरोधक- लिखाण यानें बरेंच 
प्रसिद्ध केलें. बरींच वषें चाळून हें पुढें बंद पडलें 

ऊ प्राश्रेस्सु -- म्हापशं येथें कायतानु 


र ७ आ. .1,' 


, दु रोझारियु फारीअ यांनीं हें साप्ताहिक 


१९१७च्या माचे मध्ये सुरू केळे व १९१९ 


च्या नोव्हेंबरांत त्याचा अखेरया अक निघाला. 
ओपिनियांव -- (आरंभ १९१७ व 


शेवट १९१९५ ). जुझे इ. लीयाल यांनीं प्रथम 


ओडली व नंतर वास्को येथून हे पत्र चालविले 


ऊं पोतुंगेज -- हें भाप्ताहिक राफायॅल 
द मिरांद यांनीं १९१९ च्या जूनंमध्यें पणजी 
येथें सुरू केलं. १९१९ च्या सप्टेंबच्या २६ 
तारखेच्या अंकानंतर तें बंद झालें. 


नालियांनाळ -- १९१९ च्या नोव्हेंबरांत 
राफायॅल द मिरांदं यांनीं पणजी येथें हें 
साप्ताहिक सुरू केळे आणि १९२० सालीं 
माचे मध्ये बंद केलें. क 

दिआंरियु द नोइति -- ता. ? डिसेंबर 
१९१९ रोजीं हें देनिक पणजी येथें सुरू झालें. 
याचे आद्य संपादक लईज द मिनेझिस्‌ हे होते. 
भरमसाट विधानें व परधमेद्वेष या बाबतीत 
याचें वैशिष्ट्य असे. पोर्तुगिजांच्या गोव्यांतील 
अखेरच्या कालांत हें पत्र पूर्णपणे सरकारेनाजिण 
वनलें होतें. त्यावेळीं पणजीच्या तिन्ही 
देनिकांना सरकारी मासिक ग्रँट मिळे. आद्य 
संपादकांचा मुलगा लइज द मिनेझिस चया 
पत्राचे आजचे संपादक आहेत 


अ त्रिबून -- लिन व्हालेरियु द सोज व 


-आंतोनियु सौज प्रोयेंस यांनीं हें साप्ताहिक 


कळंगूट येथें १९२० च्या जानेवारीत सुरू केलें 
पुढें १९२० नंतर तें बंद पडलें 

प्रोब्हांसिअ -- पोतुगीज पत्रकार पेसेर 
बाताल्य हे या साप्ताहिकाचे संपादक असून 


'त्यांत निर्भीड व सडेतोड लेख येत असत. 


१९ 


2? 
मी (श्‌ क 
१: पाद्रीश्याह॑ 


___ मार्मिक असत. हें १९२०त सुरू झालें व 


ज्य 
ष्श १७ 


> क 
मि “4 


| र 
|” 


न्न 
1 


“> 


१९२२ च्या मार्च महिन्यांत बंद झालें. 
इंदिअ पोतुगेज़ -- हें दैनिक पणजी 


. येथें १९२६ त सुरू होऊन अल्पावंधींत बंद 
् झालें. 


अ लूज दु ओरियंति -- हें पोतुगीज 
मासिक भि. रा. पां. वेद्य यांनी १९०९ सालीं 
. फोंडें येथें सुरू केळे व १९१४ त तें बंद झालें. 
याचे जबाबदार संपादक के. सीताराम वि. 


केरकर हे होते. पोर्तुगिजांना हिंदी संस्कृतीची 
______ जाणीव देणे हे याचें ध्येय होतें. 


प्रकाश -- पणजी येथें हिंदु पुढार्‍्यांकहून 
"२२ मार्च १९९८ रोजीं या द्विसाप्ताहिकाची 
सुरवात झाली, उच्च विचार, सुंदर भाषा 
निर्भीड चर्चा व लोकहिताची दृष्टि यांमुळे हें 
पत्र अल्पावर्धीत लोकप्रिय झालें. दो. व्यंकटेश 
विनायक सूर्यराव सरदेसाई हे याचे संपादक होते. 
१९२९ च्या_नोव्हेंबरांत सेंसरच्या जाचांमुळें 
तें बंद करण्यांत आलें. / 
प्रदीप -- प्रकाश वंद होतांच डी. बाळ- 
कृष्ण दृ. साखरदांडे यांनीं ४ डिसेंबर १९२९ 
रोर्जी हें साप्ताहिक सुरू केलें. याचेंहि धोरण 
“ प्रकाश ? चेंच असल्यानें सरकार, सरकारी 
कर्मचारी व सरकारधाजिंणे यांना त्याचा फार 
चचक वाटे. सरकारशी कायदेशीर झुंज देतां 
देतांच पुढें या पत्राने विसावा घेतला. 


_ अ व्हिद -- हें पूर्ण लिस्ती दैनिक आज 
२३ वषें मडगांव येथें सुरू आहे. 

ओरियेंति पोर्ठुगेज, बोलेतीं द मेदिसीन, 
२० 


ही व धर्मवेड यांवरील यांतील लेख 


1 र. 
बोलेतीं सानिता रियु, गाझेत द रेलासांव, बोलेत॑ 
द आम्रिकुलतूर अर्शी कांहीं मासिकेंहे पणजीस 
निघत असत. 

इश्यै्नोळ दस कोमुनिदादिश -- केपें 
येथें बाबासिअर बाऱ्हुर्‌ यांनीं हें सुरू केळें व 
कारही काल चालविले. 
वावगाड्यां दा इष्ट -- सासष्टींतील, कांही 
लोकांनीं हें प्रथम चालविळें व आतां तें पिला- 
रच्या सें. फ्रां. झेवियर संस्थेतर्फे पोतुगीज, 
कोंकणी व इंग्रजी भाषेंत सुरू आहे. ी 
पोर्जची आधार -- हें म्हापरे येथे 
कोंकणी भाषेंत कांहीं काल चाल होतें. 


अ व्हीज द ईंदिअ --हें तडफदार दैनिक 


मडगांव येथें १९४७ त सुरू झालें व कांही. | 


कालानंतर सरकारी रोषामुळें बंद झालें. याचे 
संपादक दो. आंतोनियु सिके( हे असून 
सहाय्यक शती. गजानन विदठ्ठळ प्र. देसाई हे. 
होते. 

अ वांग्वादे -- हें साप्ताहिक म्हापरी 
येथें दह्या वर्षापासून-चाळू असून त्याचे संपादक | 
रा. प्रभाकर तेंडुलकर हे आहेत. / 

नवहिंद टाइम्स -- हे इंग्रजी दैनिक 
पणजी येथें १८ फेब्रवारी १९६३ रोजीं सुरू 


झालें. याचे मालक श्री. वसंत श्री. थेंपे हे 
आहेत. | 


दिआरियु द गोअ -- हे देनिक 
मडगांव येथें सुरू आहे. 
ह दुक हॅ पहिलें कोंकणी दैनिक तडफदार 
सपादक श्री. फेलीसियु कार्दोझु यांनी गतसा- 
छापासून मडगांव येथें सुरू केलें आहे. 


य द पप्य 
जुनीं मराठी वृत्तपत्रे 
सळंसग्रह 

हें हस्तलिखित त्रैमासिक पुस्तक कळंगूट 
येथील वै. चंद्रोबा शेणवी डुकळे यांनीं हौस 
म्हणून सुरू केलें होते. हें काव्यमय होतें. 
याचे किती अक निघाले हे कळत नार्ही; पण 
पहिला अंक म्हापसें येथील के. श्रीपाद शेणवी 
वागळे यांच्या संग्रही होता. आंतील कांहीं 
पानें वाळवी लागून गेलीं होतीं. मलपृष्ठ नव्हतें. 
मुखपृष्ठावर *“ कवितांचे त्रैमासिक सवेसंग्रह* 
असें लिहिले होतें. खालीं “ शालिवाहन शके 
१७४७ चेत्रमास ” असें लिहिले होतें. त्या- 
वरून तें सन १८२५ सालचे असावे असें 
दिसतें. आंत ओवी, अभंग, दिंड्या, साक्‍या 
अशा निरनिराळ्या वृत्तांत मजकूर होता. हेंच 
नांव पुढें मुंबई येथें सुरू झालेल्या माधव 
चंद्रोबा डुकळे बंधु यांच्या मासिकास देण्यांत 
आलं असें दिसतें. 


माधव व अनंत हे दोघे चंद्रोबा शेणवी 
डुकले यांचे चिरंजीव. या दोघांनांहि घेऊन ते 
सन १८३३ च्या सुमारास मुंबईस गेले. त्यांचें 
शिक्षण सुरू असतांच वडिल वारळे. संसाराचा 
- भार माधवावर पडला. त्यानें ओषधी दुकान 


व फोटोग्राफीच्या व्यवसायावर प्रपंच चालू 


केला आणि बंधूला योग्य शिक्षण देऊन डाक्टर 


होण्यास मदत केली. पुढ उभय बंधूंना संत- "> ी 
काव्याकडे आकर्षित होण्यासारखे कांहीं. 
प्रसग उपस्थित होऊन त्यांनीं एक कवितांचे 
मासिक सुरू करण्याचें ठरविळे आणि आपल्या 
या योजनेसाठी एक शिळाप्रेस मुंबईला चालू * 
करून सर्वेसग्रंह या मासिकाचा संसार उभारला. ' 


सन १८६० सालच्या मार्वे महिन्याच्या ! 
१५ तारखेस सर्वसंग्राह मासिकाचा प्रथमांक : 
हें मासिक ८ वर्षे चाललें: 
आणि १८६८ च्या आरंभीं बंद झालें. यांत 


प्रसिद्ध झाला. 


रामायण, भारत, केकावली इ. काव्यें आली 
असून श्रीज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, मुक्तेश्वर 


यांच्या सटीप कविता प्रसिद्ध झाल्या. प्राचीन : 
मराठी काव्याचे संशोधन करून तें शुद्ध स्वरू-। 


पांत छापण्याची महत्वाची कामगिरी या 
मासिकानें केली आहे. या कामी डुकले बंधुंनां 
परछुरामपंत गोडबोले या पंडितांचे संपादकीय 


सहाय्य लाभलें होतें. या मासिकासाठी डुकले 


बंधूंनी बरीच झीज सोसली 


आनंद लहर 


पणजी येथील एक सुसंस्कृत नागरिक आणि: 
तत्कालीन रसिक वाचकांचें मन वेधून घेणाऱया; 
“वेषधारी पंजाबी? या कादंबरीचे उत्साही 
लेखक के. सूर्याजी सदाशिव महात्मे यांनीं 
आपल्या मित्रमंडळीच्या सहाय्यानें “आनंद 
लहरी? मासिकाला जन्म दिला. कित्येक 


2.34 


ती. ५ 
न >” 
"“ 


१17 
मशी 


कक त ग 


पोर्तुगीज नियतकालिकें गोव्यांत निघत आहेत 
त्याचप्रमाणें एक मराठीहि नियतकालिक 
असावें अशा इच्छेनें त्यांची त्याबद्दल सित्र- 
संड्ळींत चर्चा झाली. साप्ताहिक किंवा पाक्षिक 
सुरू करावें असा आरंभीं त्यांचा इरादा होता; 


पण नवीन प्रयत्न आणि जास्त भांडवलाचें. 


काम म्हणून त्यांनीं मासिकच सुरू करण्याचें 
निश्चित करून सन १८७० सालीं माचच महिन्यांत 
आपल्या “ आनंद लहरी? मासिकाचा पहिला 
अक प्रसिद्ध केला. या मासिकाचा आकार 
क्रॅऊन असून प्रष्टे ९४ व शिवाय कव्हर होतें 
यांत कविता, लघुकथा, लघुनिबंध आणि स्फुट 
विचार असा मजकूर येई. कव्हर प्र. २ वर 
वतेमानसार असे. स्फुट विचारांतून प्रचलित 
टिका येई. हें मासिक जेमतेम एक वर्ष चाललें. 


२. व्ॅशसु धारणेच्छ > 
च्छ 


हें नियतकालिक सुरू करण्यास त्याचे 
संपादक के. आत्माराम पुरुषोत्तम शेणवी 
सुखठणकर यांना रायवंदर येथें राहाणारे 
तीमाज मोरांव गारसेज पाल्यस्‌ (वारांव द 
कुंभारझ्यूअ ) यांचें वरेंच सहाय्य झालें. यापूवी 
यांच्याच सहाय्यानें दोन पोतुंगीज पत्रें निघत 
होतीं. “देशसुवारणेच्छु” मासिकाचा पहिला 
अंक रायबंदर येथें ता. १ जुळे 
रोजीं प्रसिद्ध झाळा. याचीं पानें 


सन १८७२ 


आठ होतीं. 
हें मासिक फक्त तीन महिने चाललें आणि 


तिसर्‍या अंकाच्या प्रसिद्धीनंतर सप्टेंबरांतच बंद 


ऱ्रर 


ज्म 


पडले, 


आरंभीं 
“ओरिर्येताल? नांवाच्या पाल्यस्‌ यांच्या खास 
छापखान्याची व्यवस्था झाल्यानें तें त्या 
वर्षापासून वृत्तपत्र रूपानें पुन: प्रसिद्ध होऊं 
लागलें. देशसुधारणेच्छु वृत्तपत्राचा पहिला 
अंक ता. ३ जानेवारी सन १८७७ 
प्रसिद्ध झाला. या साप्ताहिकाचे मराठी 
व पोर्तुगीज असे दोन विभाग होते. पोर्तुगीज 
विभागाची जबावदारी गारसेज पाल्यस्‌ 
यांच्यावर असून मराठी विभागाचे जबाबदार 
के. यशवंत फोंडबा नायक दणाईत हे होते. 
वृत्तपत्राच्या स्वरूपांत पुन: प्रगट झालेल्या 
“देशसुधाणेच्छु ” साप्ताहिकासहि दुदैवाने अधिक 
आयुष्य लाभले नाहीं. एकाच वर्षाने तें वंद 
पडलें. त्याचा ७ जानेवारी सन १८७८ चा 
अक शेवटचा ठरला. याचा आकार लहानसाच 
होता. या वृत्तपत्राची कामचलाऊ कचेरीहि 
रायबंद्र येथेंच होती. 


पुढें सन १८७७ सालच्या 


देशसुधारणेच्छु. साप्ताहिकाच्या पहिल्या 
सालच्या चौथ्या अकांतील अग्रकेख असा 
होता :-- 


“पोतुंगेज लोक जेव्हां 
व्याख्याने देत अस 


गोमांतकसंबंधीं 
तात, तेव्हां हा प्रांत ते 
केवळ परोपकार बुद्धीनें चालवीत आहेत असें 


प्रसिद्धपणें म्हणत असतात. इतकेंच नव्हे, 


परंतु त्याहीपेक्षा त्यांची परोपकारीक वासना 


रोजीं 


नक्का 


आपल्या मनांत बिंबण्यास्तव असेंहि म्हणतात 
कीं, “आम्हीं हा देश सुवारूं व नाना तर्‍हेच्या 
शाळा स्थापून येथील लोकांना विद्यासृत पाजू. ? 
ही गोष्ट आम्हीं पदरची सांगतों असें नाही, 
परंतु ह्याच पोतुगेज अधिकाऱ्यांची जीं व्याख्याने 
प्रसिद्ध झालीं त्यांत पाहिलं असतां द्टोत्पत्तीस 
येईल असे नाना तर्‍हेचे उद्गार वाचकांच्या 
लक्षांत बहुतेक वेर्ळी आळे असतील हें नि:संदाय 


आहे. 


पोतुगेज लोकांनीं एतहेशीय लोकांस विद्या- 
मृत पाजिले व पुढेंही पाजितील आणि त्या- 
पासून लोकांस सांप्रत काळच्या लाभापेक्षां 
अधिक लाभ प्राप्त होतील हं आम्हीं नाकारीत 
नाहीं, परंतु येतद्देशीय लोकांच्या सुधारणुकेचीं 
साधनें जीं त्यांनीं येथें उपलव्य करून ठेवलीं 
आहित त्यांपासून आपल्या हिंदु लोकांस प्रायः 


उपयोग होत नाही, असें म्हटलें असतां 


चचाळेळ याचें कारण सांप्रत ज्या येथ शेंकडों. 


सरकारी शाळा आहेत त्या सर्वे सांप्रतच्या 
राज्याधिकार्‍यांच्या भाषेच्या आहेत. आणि 
त्यांत कांहीं हिंदु सुलें रिकावयास जातात पण 
त्यां मुळीं आपल्या देशभाषेच्या व्याकरणाचें 
ज्ञान नसल्यामुळें परभाषेच्या व्याकरणांतील 
नियम त्यांच्या ध्यानांत पूण ठसत नाहींत. 
तेणेकरून ती भाषा त्यांना लवकर बोलण्यास 
कठीण पडते. तेव्हां अर्थातच मुळें एक दोन 


__ वर्षे तीं काय, पण कोठें चार पांच महिने 


पयत अभ्यास करून लागलींच शाळेकडे पाठ 


करून सोडून जातात. तर या गोष्टीकडे दयाळू 
असे म्हणविणारे सरकार कसें लक्ष देत आहे £ 


हिंडु लोकांनी अज्ञानीच होऊन राहावें अशी 
इच्छा आहे काय £ अहाहा ! सरकार तुझा 
दयाळूपणा व न्याय तो कशांत राहिला १ 


येथील सुमार एक लक्ष हिंदु प्रजेचा कर जो 
वर्ष प्रतिवषी तुझ्या खजिन्यांत जात आहे 
त्याचा आपल्या लोकांसाठी कां योग्य उपाय 
योजित नाहींस £ पहा, प्रजेचें अज्ञान दूर करन 
तौस ज्ञानरूप सूर्याच्या प्रकाशांत आणणें हा 
धम राजाचा आहे. वस्तुतः लोकांस ज्ञान 
नसल्यास अनेक तऱ्हेची राज्यांत दुव्येसनें 
निपजून लोक खराबीस पोंचतात. कां की, 
मनुष्यमात्राची स्वाभाविक ओढ सद्युणांपेक्षां 
अधीक दुर्गुणांकडे असते. 


तर आम्हीं ज्याच्या अंमलांत आहों त्या 
गोष्टीचा चांगला विचार करावा हें योग्य 
आहे आणि ह्या तर्‍हेचा प्रकार दिसून न 
येईल तर असा तक होतो कीं, हें सरकार 
आमचे पालन करण्याच्या उपयोगी नार्ही, 
केवळ प्रजेकडून द्रव्य घेण्याच्या संबंधानें आहे. 
उगीच हजारों रुपये फुकाचे खथे करून शाळा 
स्थापाव्या आणि तेणेंकरून आपली कमत 
करून घ्यावी यांत काय हांसल ? 


हे दयाळू सरकार, त्वां पाठीस गळ लावून 


२३ 
शक 


५७३३ 


बॉनात दश नब्हशू । 
कॉँकींस्तज्लू्‌ ह | 


नवीन काबिजादीचें वर्तमानपत्र म्हणून 
याचा पेडणें महालांतील पार्स येथें जन्म झाला. 
नवीन काविजादींतील हेंच पहिलें दृत्तपत्र 
होय. हें साप्ताहिक असून मराठी व पोर्तुगीज 
असे याचे दोन विभाग होते. ता. ९ एप्रिल 


______. सुज्ञ सकारास आमची इतकीच विनवणी 
- आहे कीं, आपल्या लोकांचें उपर्युंक विद्येकडे 
अगर्दींच दुलक्ष होऊन जी सध्या कस्पटाप्रमाणें के 
क: दींच दु » हो त काटोस सार्थ सन १८८२ रोजीं या वृत्तपत्राचा पहिला अंक ; 
___ निदृष्ट स्थिति झाली आहे तिची खरी कळकळ निघाला. के. गोविंद भास्कर पार्सेकर हे 
__ व लाज धरून येथें लिहिलें आहे. तें न्याय 0000. त >. 
हिल भाहे. त्याचे संपादक व प्रकाशक होते. या वृत्तपत्राचे 
दृष्टीनं आपले अनाथ लोक अभज्ञानांध:कारांतून कार्याल्यहि पार्स येथेंच होते. नवीन काबि- 
ज्ञानकिरणांत येण्याकरतां एतद्देशीय जी महाराष्ट जा रीतोल पा नत वा 
य प्रसार 
भाषा तिच्या प्रिमार्य शाळा स्थापाव्या व अशी चालकांची इंच्छा होती व त्या ढीनें ९ 
न््छु ट्रीनें 
जीवन पाजून, परतंत्ररुप सागरा त्यांनीं क 
विद्येचें क. ा सागरांत जे जें र भयत्नहि “चागला वेळा होता; पग 
गचकळ्या ख त त्यांस स्वतंत्रतेच्य र 
१ > ज्र 7 त्यावेळी नवीन काबिजादींतील टपाळ वितरण 
| मार्गीत आणण्यास आपला परोपकारी हस्त व्यवस्था ठीक नसल्यानें त्यांत त्यांना तितकेसे. | 
१. ., येणे व ल्यानें त्यांत त्यांन | । 
____. पसरावा. येणें कून जो आपल्या ं द हि. : 
र्त ऱ ४ क्या यहा आलंनार्ही. या पत्राचा आकार मोठा _। 
गळ्यास अनिर्वाच्य प्रेमबंधनाचा फांस पडेल असून नवीन काविजादीसंबंधीच का. . 
नऊ दीसंबेर्ध अनेक 
त्याचे आपण कर्धीहि उतरायी होऊं शकणार प्रश्नांची यांत विस्तृत चर्चा ये ध्य अमर्य वी 
» र्‍ऱ्च तत ,. ख्मम्न 080... !: 
0. “नार्ही. ” ् न्भ 
४, १ स्फूट विचार व वर्तमानसार असे लिखाण यांत. 
नियमीत येई. अधून मः । 
ू धून पत्रें व इतर लेखहि 
देशसुधारणेच्छु नियतकालिकाचे आरंभा- येतसे १2: पासन ८८६ याती 
पासून अखेरपर्यंतचे मुद्रक व प्रकाशक गार्सेज जानेवारीपर्यंत चार वष की व. र” 
पाल्यस्‌ हेच असून पुढील साप्ताहिक प्रकाशनाचे 


ं १७-)-१८८६चा या पत्रादा अक्र अखेरचा 
-मालक व चालकहि तेच होते. ठरला षे 


6000: 
जुनीं मराठी वृत्तपत्र - २ 
'गोंबा - स्त्रि 

मडगांव येथील जुन्या कालांतील एक 
विचारवंत सट्ग्रहस्थ, बिद्वानूसमाजधुरीण 
आणि मराठी भाषेचे अभिमानी. भि. सुब्राव 
लकमण नायक हेच “ गोवा - मित्रः मातिकाचे 
संस्थापक,चालक,मालकव संपादक होते.इतस्ततः 
पोठुगीज वृत्तपत्र निघत आहेत, पण त्यांतून 
हिंदुसमाजाच्या गरजा वेशीवर टांगल्या जात 
नाहींत; त्यांचा विचार होत नाहीं.. आपल्या 
समाजाविषयी तीं पत्ने कदर करीत नाहींत. 
. तेव्हां त्यासंबंधींच्या विषयास वाहिलेले आपल्या 


_ समाजाचे एक नियतकालिक चाळू करावें व. 
_ तंहि मराठींतून असं त्यांनीं ठरविळें. त्यामुळे 


आव्यक विष्रयांची हिंदुसमाजांत जागति 


देण्यांचंद्रि एक महत्वार्चे साधन उपल्ध 


होईल अक्का विचाराने त्यांनी नियतकालिक 


* _ सुरू करण्याचा विचार निश्चित केला. 


____. स्वतंत्र छापखाना स्थापन करणें सहज- 
साध्य नसल्यार्ने त्यांनी ओडली येथे 
 ओपिनियांव पूतलिक ? पत्राच्या छापखान्यांत 
आपलें मासिक छापून घेण्याचे ठरून त्यांत 
मराठी टाइप आणविण्याची जबाबदारी स्वत: 
स्वीकारली. कंपोज कामासाठींडरि केणी 
_ उपनांवाचा एक ह्यार मुंलगा 
. दिला आणि अक्ा रीतीनं सन १८८२ 
सालच्या सुरवातीस * गोवा - मित्र * प्रकारानांत 


आळा, हे प्रकादान मालिक अभले तरी 
होत, सगळीकडे 


* त्याचे स्वरूप ' वृत्त०वार्चे 


त्यांनीं नेमून 


टपालवितरणाची सोय ठीक नसल्याने खेडवळ 


भागांतून दरमद्दा याच्या प्रती ठराविक खाजगी 
इसमांकडून पाठविण्यांत येत असत. 


हे प्रकारान पुढं पाक्षिक व सास्तादिकहि 


1. 
२ 


करावें अश्नी चालकांची फार इच्छा होती. 


तथापि प्रतिकूळ परिस्थितीमुळे आणि मुद्रण 
व इतर गेरसोयी सतावू लागल्याने मासिक 


वाळू ठेवणें 
दुसऱ्याच 


प्रकारानहिं 
होऊन 


च्रासदायक 


वर्षी म्हणजे 


सन १८८३ सालीं *गोवा - मित्र? मासिक 


बंद करण्यांत आले. 
गोंवतत्मा 
गोवा - मित्र मासिकांचे संपांदक मि. 


सुत्राव लक्ष्मण नायक यांचे भागिनेय आ, 


व्यंकटेश रामचंद्र नायक यांनीं ' गोवात्मा ? 


वृत्तपत्ने काढण्याचे ठरवून त्यासाठीं . स्वतंत्र 


मुंद्रणांठयहि थाटलं, याचा आकार “भारत! 
पत्रासारखा लहानसःच असून त्यांत अग्रलेख, 
स्फुट. विचार, वृत्तसार इत्यादि सदरं होतीं. 


५ शोवात्मा ? पत्रांचे प्रकारान सामाहिक होते, 


याचा पहिला अंक ता. ३२ ऑगष्ट सन १८८५ 
रोजीं प्रगट झाला. 


कित्येक सद्गृहस्थ उपस्थित होते 


५ गोवात्मा * साप्ताहिक मडगांव येथें निघे, 
त्याचे मुद्रणालय व कार्यालय कोंब वाडीत. 
संपादकांच्या निबासस्थानाजवळच असल्याने 
घरांतील विद्यार्थी मुळांपेकींहि कांहीं मोठ्या 
हौसेने कार्यालयांतील अल्प स्वल्प कार्यास 
व्यंकटेश नायक यांचे 
कनिष्ठ बंधु रायू नायक यांचा या पत्राच्या 


हातभार लावीत, आ, 


(व्र 


याच्या प्रकाशनाच्या 
सुप्रसंगीं भि. सुत्राव लक्ष्मग नायक बघ इतरं 


व्यवस्थापकीय क्षेत्रांत बराच हातभार लागे. 
नवीन काबिजादींत 
- प्रचार करून त्याला, वर्गगीदार मिळविण्याच्या 


५ गोवात्मा ? पत्राचा 


_ कार्यात त्यांनीं बरेच श्रम घेतले. ठराविक 


करून ते 
हातीं यावे 


इसमांकडून वृत्तपत्रांचे अक रवाना 
दर आठवड्यास. वर्गणीदारांच्या 


- अशी व्यवस्था त्यांनीं केली होती. त्यावेळीं 


टपालवितरण व्यवस्था सगळय़ाच खेढ्यांतून 
यथातथाच होती. त्यांत नवीन काबिञादींत 
तर विचारूच नये, इतके सारे केळे, पण 


वर्गगी वसूल होण्याच्या बाबतींत मात्रा जुनी 


काबिजाद असो; नवीन काबिजाद असो 
सगळीकडे एकच अवस्था असे. ' त्यामुळे 
खर्चाच्या वेळीं कांहीं तरी वर्गणी हाती येईल 
अशी अपेक्षा करणंच चुकीचे ठरे. जाहिरातीहि 
नव्हत्या. हल्कीच्या प्रमाणं जाहिराती देण्याची 
पद्धतच त्यावेळीं नव्ह्ती असं म्हटल्यास 
वावगे होणार नाही.  , 

अशा परिल्थितींतहि “गोवात्मा * साप्ताहिक 
चार वर्षे पर्यंत चाळळ. आणि सन १८८९ 
सालीं त॑ बंद पडलें. सन १८९१ सालीं ते 
पुन्हां चाळू करण्याचा आ. व्येकटेश रा. 
नायक यांचा विचार होता, पण प्रत्यक्षांत 
तसें कांहीं घडून आलें नाहीं. *।गोवात्मा ! 


_.. हेंच मडगांवचे पहिलें मराठी वृत्रापत्र दोय. 


आर्यंबधु 
आयबधु ? हृ मासिक असून त्यांत मराठी- 
बरोबरच पोठुंगीज विभागहि 
साळच्या आगष्ट महिन्यांत 
प्रथमांक प्रसिद्ध झोला, 


हाता. सन १८ ट्‌५्‌ 

या मासिकाचा 
चालक वर्गात आरंभीं 
रट 


रा 


१ १७ 0 // ७ 243.” 3. झप. शिरत 6 
४ ५10७४१५... ७३. ; 


ठीक उत्साह होता आणि याचें मराठी व 
पोतुंगीज प्रकाशन पुढे निरनिराळे करावें 
असाहि विचार होता; पण पुढे तो उत्साह 
टिकला नाहीं. त्यामुळे पुरते एक वर्णदि 
आयुष्य न लाभतां सहा महिन्याच्या अल्य- 
कालांतच ' आर्यबंधु* मासिक कालवश झाले, 
त्याचा ता. १६ जानेवारी रोजीं निघालेला 
अक अखेरचा ठरला. हे मासिक म्हापरा येथे 
निघत असे, 


गोवा - पच 

“ गोव - पंच? हे पत्रा साप्ताहिक असून 
पोतुगीज व मराठी असे त्यांत दोन विभाग 
होते. दणाईत, जोशी, वागळे, सावकार 
तेलंग, खलप वगेरे म्हापर्शे येथील तत्कालीन 
पंच मंडळीच्या प्रमुखत्वाने : गोवा-पंचाचा * 
जन्म झाला होता. त्यांच्या सामाजिक व 
राजकीय मतांचे ते दर्शीन-पत्रच होते असें 
म्हणण अवास्तव नाहीं. सन १८८५ सालीं 
स्हापश येथ या_ सात्पाहिक पत्राचा जन्म 


झाळा, रा. श्रीपाद व्यंकटेश वागळे हे या प्र 


पश्ाचे आद्य संपादक होते. त्या क्रालांत 
या साप्ताहिकाने बरीच लोकजाग्रति करून 
लोकप्रियताहि मिळविली, : आरंभीं यांत फक्त 


मराठोच ठेखन येत असे, पुढें सन १८८८ 


ालापासून त्यांत पोर्तुगीज विभाग सुरू 


झाला, कांही अडचणींमुळे -१८८९'त है 
पत्ने बंद पडले 


पुढाऱ्यांना त्य़ाच्री पुन 
आवड्यकता भासळी आणि सन ग 
चाळा त क, खछघुबोर लक्ष्मण संजगिरी यांच्या 
क्षपादकत्वाखालीं पुन; सुरू झाळे, यावेळीं 


र] 


मोठ्या तडफेनं त॑ वर्षभर चालल आणि त्या- 
नंतर चालकांचा उत्साह उतरत चालल्याने 
आणि अनेक अडचणींनां तोंड देगे त्रासदायक 
होऊं लागल्याने एकाच वर्षानंतर म्टणजञे सन 
१८९२ सालीं त॑ कायमच बंद झाले. या 
पत्राचें कार्य भरीव स्वरूपाचे असून जनतेला 
त्याचे विस्मरण होऊं नये अशा प्रकारचे 
होतं. पुनः ते सुरू व्हावे अशा इराद्याने के. 
काकासाहेब दणाईत यांनीं बरेच परिश्रम केले; 
पण अनेक प्रतिकूळ कारणांमुळे तं तसें घडून 
आलं नाहीं. 


ज्ञानी 
पणजी येथे, सन १८८६ सालीं “ज्ञानादशे 
मासिकाचा जन्म झाला. या मासिकाच्या 
चालक मडळार्ने आरंभीं ते॑ पाक्षिक स्वरूपांत 
प्रसिद्ध करावें असे ठरविले, पण मागाहून तो 
विचार बंदळून त्यांनीं मासिक प्रकारानाचाच 
बेत अंमलांत आणला आणि ता. १५ 
जानेवारी सन १८८६ रोजीं त्याचा प्रथमांक 
प्रसिद्ध झाला. याचा आकार क्राउन होता. 
त्याच सालच्या आगष्ट मदिन्यांत या मासि- 
- काचा सहावा अंक प्रसिद्ध झाला आगि 
दुर्देवाने तोच अखेरचा ठरला. 


ग्गेमां ७९ 

तक 
.सन १८९ ०सालीं.पणजी येथें * गोमांतक ! 
._ मासिकाचा जन्म झाला, याचे संपादक व 
चाळक कै, व्यंकटेश यावत दिंगबाळ हे होते. 


>* 


. चालकांच्या: मनांत हे पाक्षिक स्वरूपांत प्रिद्ध 


करांवें अस होतं; पण अडचणीमुळे परिस्थिति 
अनुकुल 
त्यांनीं निणेय घेतला. या कार्यांत चालकांना 
मित्रमंडळीचे बरेच सहाय्य असे. ते त्या 
प्रकारानांत भागिदारहि असावेत असा अंदाज 
करणें अनाठायी नार्ही. 
आकार ल्हानसाच असून मराठी व पोर्तुगीज 


असे त्यांचे दोन विभाग होते. पोर्तुगीज 


विभागाचेहि जबाबदार संपादक दिगबाळ हेच 


असले, तरी सारें पोर्तुगीज लेखन संपादणारा . 


दुसरा कोणी तरी होता; पण. अंकावर त्याच 


नांव येत नसल्यानें तो अमूकच असे निश्चित 


कळत नाहीं. 


._ “गोमांतक? मासिक पहिल्या सहामार्दीत 
जोरांत “चाललं; तथापि दुसऱ्या सहामाहीच्या 
सुरवातीपासून चालकांचा उत्साह ओसरत 
चालला. अंक वेळेवर निघणे कठिण होऊं 
लागलें आणि कसेबसे एक वर्षे पूण करून 
दुसर्‍या वर्षी म्हणजे सन १८९१ सालीं त्यानें 
कायमचा विसावा घेतला. 


न्याय्च्क्ु 


सन १८९० सालीं पणजी येथे “न्यायचक्षे ! व 


मासिकाचा जन्म झाला. सवंश्री खाडये, 


* कोलवाळकर आणि काकुले हे या मासिकाचे 


चाळक होते. या मासिकाचा पहिला अंक 
१८८९ च्या डिसेंबरांतच तयार झाला होता, 
पण कांहीं कारणार्ने (ह कारण संरकारी परवाना 
वगैरेचे असणें संभवनीय) तो १८९० च्या 
जानेवारींत प्रसिद्ध झाला, तीन -अंक निघा- 


4) 


होईपर्यंत मासिक प्रकाशनाचाच 


“गोमांतक? चा 


१ (४ 9 > 


४४, 


गाझत द पेरनें 


_ “गाझेत द पेरने! (पेडणे गॅझेट) हे 
._ पाक्षिक पत्र पेडणे येथे रा. रामचंद्र पुरुषोत्तम 


आकार लहानसाच होता. या 
हा: _ पत्रांत मराठीप्रमार्णेन पोतुगीज विभागहि 
____ असून सरकारकडे करावयाच्या मागण्या वगैरे 
हॉ; मजकूर बहुधा पोतुगीज मात्रेत येत असे 


करावं असा चालकांचा विचार होता. पण 


आणि ता. २७ मार्चेसन १८९३ रोजीं * पेडणे 
_ ॅझेट ? पाक्षिकाचा प्रथमांक प्रसिद्ध झाला, यांत 
सामाजिक प्रशासबंधींचीच चर्चा अधिक 


येत असे, -_ 


- 9 परिस्थिति अचानक दत्त म्हणून पुढं उभी 
ठाकली. तथापि देदप्रभु यांनीं 

[माच्या सहकार्याने त्या परिस्थितीला बगल 
देऊन आपल्या पत्रांचे एक वर्ष पुरे केले, 


श॑ 


_ उञ्ञाडइला आणि *गाझेत द पेरनें? पत्राचा 


आरंभीं हे पत्न साप्ताहिक स्वरूपांत सुरू. 


लागला आणि त्यामुळे रा. नागवेकर यांनी. 


ऐन वेळीं. तो बदलला जाऊन पत्र सध्या :। 
मग पणजी येथीळ एका मित्राच्या सहकार्याने, शि 


दा महिन्यानंतर हे पाक्षिक बंद होण्याची 


सहाध्यायी 
व नाहीं 


सन १८९४ सालचा मार्च महिना 


कायमचा अत झाला, 
८. 202069 
काटळ्का वद्छझान 
रा. आर्‌. पी. शेट नागवेकर यांनीं पणजी । 
येथें सन १८९८ सालीं  कालिकादरीन? या 


मासिकास जन्म दिळा. स. १८९७ त कांहीं आ 
तरुणांच्या सहाय्यानें मडगांव येथे जुन्या | 


ते पणजी येथेच सुरू केळे, यांत सुवर्णकारा- 
गिरांसंबधीं बरीच माहिती येई, अखिल णि 
गोमंतकीय सुवर्णकारागिरांचे मुखपत्र व्हावे. 
अशी संपादकांची सदूइच्छा होती पी 
सर्वाच्या सद्कार्याच्या अभावी ते त होऊं र 
शकले नाहीं. रा. नागवेकर यांनीं फार श्रम नी 
घेतळे, तश्रापि मासिक दौर्घजीवीद्रि झाळे 
सन १८९९ त ते कायमतें वंद झाळ, “> 


छापखान्यांत मालकांकरतां छापिल ?? 


<->>> (3.> 


जुनी मराठी वृत्तपत्रं ३ 
ज्ञानांडन 
हें मासिक पणजी येर्थे निघत असे. यांत 


पोतुगीज व मराठी अश्या दोन भाषांतून . 


मजकूर प्रसिद्ध होई. याचा आकार लहानच 
होता. पणजी येथील कांहीं मित्रमंडळी एकत्र 
येऊन हे मासिक चालवीत. संपादक व 
प्रकाशक यांचीं नांवे कळत नाहींत; पण अव- 
लोकानांत आलेल्या एका फाटक्या अंकाच्या 
मलपुष्ठावर “ ह॑ पत्र पणजी येथें ' हिंदु- 
पोतुंगेज ? प्रेसचे मालक यांनीं आपल्या 
असा 
मजकूर आहे. याची सुरवात व अखेर कधीं 
झाली हंहि समजून येत नाहीं. सदर अंकावर 
सन १८९८ असें वर्ष मात्र दिसून आले. 
रॅखंड 

मडगांव येथील कांदीं मंडळी हे मासिक 
चालवीत असे. संपादक. व प्रकाशक क्रोण 
होते हे कळत नाहीं; पण याचा प्रथमांक पणजी 
येथील * हिंदु-पोर्तुगीज ? छापखान्यांत छापून 
निघाला असण्याचा संभव दिसतो. हेंहि 
मासिक स. १८९८ सालीच सुरू झालें व 
त्याच साळीं बंद पडले, असे कळून येते, 

ज्ञानम्त्रि 

सन १८९९ सालच्या एप्रिळ महिन्यांत 
निघालेला या मासिकाचा एक 'जीर्ण अंक 
दिसून आला. त्यावर वर्षर अंक शला 
असें असल्याने मागील अंक मिळविण्याचा 
प्रयत्न केला; पण तो साधला नाहीं. तथापि 


याच मासिकाचे सन १८८६ साली निघाळेळे 


सहा अक अति जीर्णाव्स्थेत उपलब्ध झाले. 


त्याचा पहिला अंक १८८६ सालीं जानेवारीत 
प्रसिद्ध झाला असून सहावा अंक जूनमध्ये 


निघाल्याचे कळून येतं. या मासिकाचा 
आकार लहान असून फ्रष्ठेंहि अवधींच होतीं. 
अखेरच्या अंकावर *' पुस्तक १ ले. अक ६, 
वा ? अर्से छापलेळें आहे. वा. वर्गगी २॥ 
रुपये. या मासिकाचे १ ते ६ अकसन १८८६ 


सालीं निघून सहा महिन्यांनींच त वर्ष पुरं झाल. 


असावें व १८९९ सालीं दुसऱ्या सालचा 
१ला व शेवटचा एकच अंक निघून तं 
कायमच बंद झालं असावे असं वाटते. हें 


मासिक कुठें प्रसिक्क होई व त्याचे संपादक 


किंवा प्रकादाक कोण, हें कांहीं उपल्ध अंकां- 
वरून कळून येत नाहीं; तथापि ““ पणजी येथें 
छापून ? इतकाच अर्धवट मजकूर एका 
फाटक्या अकाच्या मलपुष्ठावर दिसला. 


हिव्चितक 


पणजी येथील तत्कालीन सुधारणाप्रिय 
सदूग्रहस्थ मंगेश मुकुंद राव देडापांडे यांनीं 
हें सासतादिक पत्र सन १९०० सालीं पणजी 
गाहरांतच सुरू केळे. तथापि त॑फार काल 
न चालतां दुसऱ्याच वर्षी म्हृणजे सन १९० १ 
सालीं बंद पडले. 
_ सुद्शैन | 
कविवर्य भिमाजी मुकुंदराव देशपांडे यांनीं 
वृत्तपत्रीय व॒ साहित्यिक, मजकुराने युक्त असें 
एक मासिक पत्र चालवावे अक्या हेतूनं या 


पत्राची पणजी येंश्रं सुरवात केली; पणु. 


<९२ 


दुसरा अंकहि . न: निघतां . पहिलाच दुर्देवाने 
शेवटचा ठरला 

सत्सग 
-__ स॒त्संग? मासिक पुस्तक कुमारजुर्वे येथे 
- निघत. असे. याचा आकार क्राउनम आठ 
:. पेञजी असून अंकाची फरठें २० पासून २४ 
द व कित्येकवेळां २८ असत. सन १९०२ सालीं 
म्हणजे शके १८२४ च्या चेत्रा महिन्यांत गुढी 
_ पाडव्यादिवशीं या मासिकाचा प्रथमांक थाटाने 
प्रसिद्ध झाला. सत्संगाचे कायदेशीर 
संपादक रा. श्रीनिवास लखू भांडारी हे होते 
तथापि- प्रत्यक्ष सारी संपादकीय जबाबदारी 
बेद्य रामचंद्र वामन नायक करंडे शास्री उर्फ 
फोंड्रक्यास्त्री यांकडे होती यापूर्वीच्या साऱ्या 
- मराठी नियतकालिकांत या मासिकाचा 
वाड्मयीन दर्जा भ्रष्ठ असून इतर दृष्टीनंहि 
धे; याची मांडणी उल्लेखनीय होती 


सत्संगा * ला श्री. द्यांबा कृष्णाजी सूर्य- 
ग राव सरदेसाई, के. दत्ताराम जगन्नाथ गेणवीं 
द जु _ बोरकर वगेरे विचारवंत लेखकांचे सहाय्य 
_ लाभल्याने त्याचे अक एकापेक्षा एक उपयुक्त 
न निघत असत 
ठेवतां सत्य तेच विचार निर्भीडपणे वाचकां-- 
समोर मांडण्याचे दुर्घट कार्य. सत्संगाने केले 
_ यांत येणारी सुचरित गलंतिका वाक्‍्कुठार 
प्रहार, मोठ्यांचे छोटे दोघ वगैरे. चाळू 
-____ संदर छान होतीं. सदरील गळंतिकेत :आफोस 
७. ८. आल्यकेके,2.*व्हास्कु द ग्राम? अशा 


पोतंगीज तरदारांचीड्रिं चरित येऊन गेलीं 


[चा उत्साह न ठिकल्यानें या मासिकाचा 


कोणाचीहिं भीडभाड न 


आहेत ! तत्कालीन जमार्न्यांत त्या चरितांना । 
महत्व असणं साहजिक आहे; तथापि आजच्या 
दृष्टीनं मात्र ते ठीक दिसत नाहीं. , 
सत्संगांत अधून मधून “तोच मी? या । 
नांवाने येणाऱ्या उपहासात्मक कविता खोंच- 
दार व लक्षवेधक असंत. या कविता खुद्द 
संपादक करंडेश!स्रीच लिहीत, संत्संगमंध्ये 9 
“अवतार रहस्य? नांवाची एक लेखमाला 
क्रमराः येत असे. “जुना इतिहास * या सदरांत. 
ती येई. त्या लेखमालेतून प्राचीन . अवता- 
रांवर भारतांतील तत्कालीन इंग्रजांचे राज- 
कारण रंगवण्यांत आले होते. या . अवंतार- 
इस्यांतील मजकुरानें भारतांतील इंग्रजी 
अधिकाऱ्यांच्या नाकास मिर्च्या. झोंबल्या; 
त्यामुळें ब्रिटिश रिंदुस्थान सरकारने आपल्या 
दंदींत येण्याची सत्संगाळा कडक बंदी केली, 
इतकेच नव्हे तर पुढें लवकरच गोव्याच्या >. | 
फिरंगी सरकारकडे अत्याग्राहाची मागगी । 
करून त्याकडून त्यांनीं सत्संगाचे प्रकागनच । 
बंद पाळे. या मासिकाचा अखेरचा अक 2. | 
सन १९०८ मध्ये प्रसिद्ध झाला र 
भन १९०२ पासून ' ९९०८. पर्यंतच्या 
सात वषांच्या कालांत सत्संगाने आपला एक 
ठराविक वाचकवर्ग तयार. केला. तत्सेंगाचे 
जमाखचोचे मान मात्र समाधानकारक नव्इते. 
नेटर्मी जमेपेक्षां 9 अधिक होता 


- पथ्यबोध्य 
गतकाठांत सामाजिक क्षेत्रांत ज्यांनीं. 
विविध प्रकारची अविस्मरणीय कामगिरी 
कमावली आणि लोककल्याणारय तनुमनधनाने 


* झीज सोसली ते गोगेतकाचे एक प्रेमळ पुढारी 


' निघाला, 


मि. रामचंद्र पांडुरंग वैद्य ऊफ दादा वैद्य 
यांनीं फोड येथ सन १८८८ सालीं या 
आरोग्य विषयक मासिकास- जन्म दिला. या 
सालच्या नोव्हेंबर महिन्यांत यांचा प्रथमांक 
प्रसिद्ध झाला. 
“पथ्यबोध? असें असून त्याखाली बारक्या 
टाइपांत “: अथवा आरोग्याची मेजवानी !* 
अशीं अक्षरें होतीं. 

पहिल्या वर्षां पथ्यवबोधाचे अक पणजी 
येथील हिंदु-पोर्तुगीज छापखान्यांत छापून 
निघत. दुसर्‍या वर्षापासून मराठीबरोबरच 
या मासिकाच्या अकांतून पोतुगीज मजकूर 
येऊं लागला. 
चालकांच्या मनांत घोळू लागला, पण तो 
मूर्तस्वरूपांत न आल्याने सन १८९१ च्या 
एप्रिळच्या अंकापर्मंत छपाई पणजी येथील 
छापखान्यांत होऊन प्रसिद्धी फोंडें येथे होऊं 
लागली. 


सन १८९४ त आक्टोबर, नोव्हेंबर 


व डिसंबर हे तीन अक मुंबई येथून मुद्रण - 


करून आणण्य़ांत आले. पुढें कांहीं दिवस हें 
प्रकाशन बंद होऊन पुन्हां स. १९०० पासून 


सुरू झालें. या सालच्या जुलेपासून १९०१ 


सालच्या . जूनपर्यंत * पथ्यब्रोथ ) - ख!नापूर 
(बेळगांव) येथीळ रा. दत्तात्रेय गोबिंद 
संडेकर यांच्या * धनंजय छापखान्यांत छापून 
१९०२ व १९०३ सालीं बंद 
राहून पुन्हां सन १९०४ पांसून फोंडें येथें 
स्वत:च्या : आत्माराम मुद्रागार ' छापखान्यांत 
छापून तो प्रत्िद्ध होऊं 'ळागळा. यावेळीं 


मासिकांचे ठळक नांव. 


स्वंतत्र छापखान्याचाडि विचार 


त्याचा आकार डेमी पुस्तकाचा होता 


आरोग्यविषयक विविध लेख व सुबोध 
* कविता यांमुळे “ पथ्यबोध? त्यावेळीं बराच 
“लोकप्रिय झाला होता. 


£ सखि रात्र दिवस 
रडवि मज हि सवत गुडगुडी, ' खरे सांगा 
तेथें अनुचित असे काय घडलं १? वगेरे मि. 


द्वादा वैद्यांच्या त्यांतील कविता मजेदार होत्या. 


सन १९०८ सालीं ' पथ्यबोध? मासिक 
कायमचे बंद पडलं. 


चिचाकर्षाण 


क्रांउन सोळा पेजी छोट्या आकाराचे हें 
मासिक पुस्तक पणजी येथ निघत असे. याचे 
मालक कोण होते हे कळत नाहीं; पण संपादक 
शिवराम बळवेत राव देदापांडे हे 
होते. ते कायद्याच्या अभ्यासासाठी पोतुंगालला 


जाण्यापूर्वी सार्वजनिक चळवळींत मन:पूर्वक 
भाग घेत असत आणि त्या त्यांच्या -स्वयं- 


सिद्ध उत्साहामुळच त्यांनीं या मासिकाला 
जन्म दिला असं वाटतें. स. १९०६ सालीं 


हें मासिक सुरू झाळें आणि अल्प काळ चाळून 


१९०८ सालीं बंद पडलें. हें मुंबई येथील 
निर्णयसागर छापखान्यांत छापून घेऊन इकडे 

एणण्यांत येई, केवळ मंनोरंजन हाच या मासि- 
कावा उद्देश होता. या मासिकाच्या दर अंकाची 
प्रष्ठें २४ असत. के. जिवाजी दत्तु महात्मे 
यांची स्वदेशी चाकू? ही दीधेकथा आणि 
के. कारापूरकर यांची * मालिनी! कादंबरी या 
याच मासिकातेफे प्रकादानांत आल्या. या 
मासिकाचा कागद गुळगुळीत व मुद्रग छान 
असे. 


४ 1-4 


00... यहकीमथर 

_ पोठुंगीज लोकांना हिंदी संस्कृतीची माहिती 
_ नसल्यांनें येथील चालीरीतींचें त्यांनां मुळीच 
__ महत्व नव्हतें व त्यामुळें ते सारच थोतांड 
_ असें मानून वेफिकीरीनें वागत असत, 
__ हे लक्षांत आणून त्या लोकांनां दिंदी संस्क- 
तीची ओळख करून देऊन हिंदुधर्माचें वैशिष्य्य 
_ त्यांनां पटविणे हें या मासिकाचे मुख्य ध्येय 


प्राचीप्रभा मासिकाचे संस्थापक . व॒ मुख्य 
ग्र संपादक मि. रामचंद्र पांडुरंग वैद्य तथा दादा 
___ वैद्र हे असले; तरी संपादकोय जवाब- 
दारी श्री. सीताराम विश्वभर केरकर यांकडेच 
होती. त्याकालीं अंत्रूज महालांतीठ अनेक 
सावजनिक चळवळींत दादा वैद्य व सी. वि. 
केरकर यांची जोडी कृष्णाडुनाप्रमाणे वावरलेली 
दिसे. 


““प्राचीप्रभा ! 
ष्ठावर अग्राभागीं 


>> 


हे नांव मासिकाच्या, मुखपु- 
असून त्या खालीं १५ 112 
। १० छैयला असें पोतुगीज नांव असे. 

_या मासिकांत इकडील व पोतुंगालम'धील. 
निरनिराळ्या लेखकांचे लेख येत असत. 
॥ हिंदुघर्म व सुधारणा? या . सुप्रसिद्ध ग्रंथाचे 
_____ सी. वि. केरकर यांनी केळेळे पोतुगीज भाषां- 
____ तेर या मासिकांतून केमश: येत होतें. मासि- 
-_ कांचा आकार पुस्तकाचा असून तें फोंडें 

__ येथें स्वतःच्या आत्माराम मुद्रागार छापखान्यांत. 


'प्राचीप्रमा! :मासिकाची निळ मराठी 


१४२१११५ ५१७ ० 
तत शा 
ल शश ॥११५१॥/॥/// 


वर्गणी यो 


प ग 
आदृत्ति निराळी निवे. त्या आवृत्तीच्य 
संपादिका सो. सरस्वतीबाई या होत्या. शि 

प्राचीप्रमा मासिक सन १९०९ साली | 
फोंडें येथें सुरू झालें आणि १९ १४ सारला 


तें बंद झालें, 


वि. रा. राजवाडे यांचे व॒ इतर महाराष्ट्रीय 
लेखकांचे बरेच लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. 
पुढें हें साप्ताहिक स्वरूपांत प्रसिद्ध ह 
लागळें, त्याच्या अंकाच्या मुखपठाय 
“प्राचीप्रमा ? ],12 त 0112112. फवा- 
९० छह्या2. 1) ठा € फएता- 
ि--यरेदा1000101त-5 एफ. वाता. 
8€९८"6138116- जिचा ए. ()एलटा- 
९९7 अशीं अक्षरे होती. वा. व, ३ स, 
वाचनाल्यांत २ रु, क कचा टर पोर्तुगीज 


वर'“जीवित संरक्षणानंतर शिक्षण, हीच 
जनतेची पहिली गरज होय? हे ब्रीदवाक्य 
असे. ० 


हें साप्ताहिक . पत्र देखीळ फोंडे येथे 
आत्माराम मुद्रागारांतच छापून प्रसिद्ध होत. 
असे. प्राचीप्रमा साताहिक पत्र सन १९२६ 
सालीं बंद पडले, . कशि र, 


र, 

प्राचीप्रभेने आपल्या घ्येयाप्रमाणें योग्य 
कार्य बजावले; पण वर्गणीदारांनीं मात्र आपली 
॥ भ ग्य वेळीं पाठवून साथ न केल्यानें या. 
कायात चालकांना बरीच आर्थिक झीज 
सोसावी लागली, ; १ 


र 1 
3 प्ग्््ा 5 


हट श्‌ यी 
जुनी मराठी वृत्तपत्रे ४ 
हिंमत 


हें पोतुंगीज-मराठी साप्ताहिक पत्र पणजी 
येथें दि. १२ डिसेबर सन १९१० रोजीं सुरू 
झालें. दि. ५ भक्टोबर रोजीं पोलुंगीज राजांची 
राजवट संपुष्टांत येऊन पोतुंगिजांच्या सत्तेखा- 
लील साऱया प्रदेशांत अर्थात्‌ गोव्यासारख्या 
वसाहर्तीतहि प्रजासत्ताक राज्यपद्धति सुरू 
झाली, व तेव्हांपासून हिंदुसमाजांत जें एक 
विशिष्ट नवचैतन्य स्फुरले त्यांतूनच विविध 
नव्या वृत्तपत्रांचाहि उदय झाला. “ हिंदुमताचा ? 
जन्महि त्यांतूनच झाला. 


हिंदुमताचे संपादकं श्री. मंगेश मुकुंद राव 
हे असून प्रकाशक श्री. शिवराम बळवंत राव 
हे होते. हें पत्र हिंदुसमाजाच्या सर्वोगीण 
विकासाच्या दृष्टीने अस्तित्वांत आलें होतें. 
प्रथमांकावरील तारीख “नवीन-गोवें, १२ 
डिसेंबर १९१०” अशी होती. या पत्राची 
दोन एष्ठें पोतुगीज मजकुराचीं व दोन मराठी 
मजकुरारचीं असत. आकार मोठा होता. पहिल्या 
एष्ठाच्या अग्रभागी पोतुगीज भाषेत व रोमन 
लिपींत असा मजकूर असे :-- 


0 ७लाचा606 पाषा७षा 


5282118110 ०012०00100 ९2 1012050, 
ऱिकाठा- 5, 8. ए8॥. १51888 [॥- 
वाघ्र टण25च रेड. 1-12-00, एतीद्र 
एट [२७5. 2-12-00. 

रिट टट्व्लेठ 2 &त॥1111150.टव्वेठ - रिघ 


(टव्चाट्पा, ॥४१०५१.-(909. 


5०७ ० ७॥३(॥"००॥॥110 6० 
छठ>डणा०. 8". ७७1] 8पा चा 10९1116 
130120 ९2 1२०1129110 
काघयाटपट>च पिटत रिव 


011001-:-.000:5160050104-0 0: ०११५-७०, 
12 तट 1222९11070 १९ 1910 


या वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादकहि श्री. 
शिवराम बळवंत राव हेच होते. यांतील 
पोतुगीज विभाग कांहीं काल श्री. गो. पु. हेगडे 
देसाई यांकडे होता. बांधकाम खात्याच्या 
व्यवहारावर टीका केल्यामुळें सरकारनें या 
पत्रावर खटला भरून संपादकांना शिक्षाहि 
दिली. हें साप्ताहिक दोन वर्षे नियमीत 
चाललें व नेतर अनियमीत प्रसिद्ध होऊन पुढें 
बंद पडलें. ॅ न 


सन १९१४ सारली ' हिंदुमत? पुन्हां सुरू 
झालें आणि तें १९१६ सारली कायमचें बंद 
पडलें. या पत्राचा प्रसार गोव्याच्या सर्व 
भागांतून आणि वबेळगोंव, . चंदगड, सुंबई 
इत्यादि ठिकार्णीहि होता. तथापि त्याची 
आर्थिक बाजू मात्र समाधानकारक नव्हती. 
वगणी वसूल होणें फार कठिण होई हेंच त्याचें 
कारण असे. 


दळ्दकुकू 


फोंडें येथें सन १९१० सारली हे मासिक 
पुस्तक भि. रामचंद्र पांडुरंग वेद्य यांनीं सुरू 
केलें. याचा आकार क्राऊन सोळा पेजी होता. 
या- मासिकाच्या संपादिका श्री. सो. सरूबाई 


द्र 


या होत्या. याचे सुरवातीचे कांहीं अक 


'तच छापण्यांत येत असत. यांतील विषय 
स्रियांच्या विकासासंबंधींचेच असत. अतएव हें 
मासिक आमूलामय्न स्र्रियांकरतांच होते. या 
. मालिकाचीहि आर्थिक स्थिति कठीणतर 
झाल्यानें सनं १९१२ सांलीं तें कायमचे वंद 
- करण्यांत आलं. 


दीन 
प 


प्रभात 


____ हिंदुसमाजाच्या हितसंरक्षणासाठीं आणि 

__ उन्नतीसाठी हिंदूर्नी हिंदूंकरतां चालविलेले 
हिंदूचे एक प्रभावी पत्र सुरू असावें अज्ञा हेतूने 
पणजीचे एक तंत्कालीन पुढारी डौ. पुरुषोत्तम 
___ वा. शिरगांवकर यांनीं “प्रभात? साप्ताहिकास 
सन. १९१५ सार्ली पणजी येथें जन्म दिला. 


'प्रथमांक प्रसिद्ध झाला. या कार्यात डीक्‍्टर 
_____ महाझयानां कै. जिवाजी दत्त्तू महात्मे, दत्ताराम 
.- __ जगन्नाथ बोरकर, हेगडे देसाई प्रति मंडळीचे 
मोठें सहाय्य असे. प्रभातचे प्रकाशक ढी. पु. वा. 
____ शिरगांवकर व संपादक डी. गोविंद पुंडलीक 
__ हेगडे देसाई हे होते. 


४ “प्रभात? चा स्वतःचा छापखाना नसल्यानें 
_____ आरंभीचे त्याचे अंक बरेच अनियमीत निघत 
___ असत. पोठुंगीज विभाग हेगडे देसाई यांकडे 
४७५, अंतून . तो व 


' तडफदार . असला तरी 
मराठी बाजू तितकी प्रभावी नव्हत्ती, ती 


प्रभावी व्हावी. येतदर्थ सहकारी तरुणांनी 
की >: बरीच खटपट. चालविली. आरंभीं त्यांनी 
____ स्वतंत्र छापखाना उभारण्याचे ठरवून त्या 
9 ७! प ३४ 


“२४ 


खानापूर येथें छापून निघत व नंतरचे गोव्यां-_ 


दि. २३ मे सन १९११ रोजीं या पंत्राचा 


दृष्टीनें प्रयत्न सुरू केला. डी. हेगडे देसाई 
यांनीं एका ख्रिस्ती स्नेह्याकडून एक प्रेस व 
_ आवश्‍यक असा पोतुगीज टाइप मिळविला. 
यानंतर “प्रभात? मधील सहक्ताऱ्यांनी आप- 
सांत पंचवीस पंचवीस रुपयांचे शोअर काहून 
मराठी टाइप च इतर आवश्‍यक सामुग्री 
जमविली आणि ' प्रभात? चा स्वतंत्र छापखाना 
उभा केला, 


_ मराठी विभागाकडेहि विशेष लक्ष देऊन 
ती बाजू सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला; 
आणि अक्शा रीतीनें * प्रभात*? आकार घेऊं । 
डागा. "प्रभात? संस्थेला सार्वजनिक स्वख्प 
येतांच इतरांचेंहि तिला सहकार्य लाभले. 
आणि तेव्हांपासून एक विचारवंत लेखक श्नौ. रश 
शांबाराव सरदेसाई हेहि प्रभात? मध्ये निय- 
मीतपणें मराठी लेखन कहूं लागले, ऱ 


तथापि डी. शिरगांवकर व श्री. शांबाराव 
यांचीं मतें एकमेकांना पटणारी नसल्याने. 
डीक्‍टरनां त्यांचा “प्रभात? मधीळ प्रवेश न 
.झावढून त्यांनीं एके दिवशीं “प्रभातचे अक 
आपल्या संमतीवांचुन छापू नयेत” अशी 
सहकार्‍यांना नोटीस दिलौ. प 


नोटीस देण्यापूवी त्यांनी वे . पुंडलीक 
अनंत केणी यांकडून मंदत मिळवून ' प्रभात” 
सार्ठी स्वतंत्र छापखानाहि उभारला होता: 


भात. प्रकाशनास पुरते सहा महिनेहि 
झाळे नाहींत आणि अल्या स्थितीत अशी 
नोटीस ' पाहून सहकाऱ्यांना वाईट वाटले. 
दत्ताराम जगन्नाथ बोरकर, गोविंद पुंडळीक 


._ हेगडे देसाई, संदाश्षिव शेणवी सुखठणंकर,- 


घनःश्याम शेणवी मळकर्णेकर, सोयरू शेणर्वी 
मळकर्णेकर, शिवराम महादेव देसाई, रा. वा. 
नां. करंडेशासत्रो, जिवाजी दत्त्तू महात्मे, 
बाळेक्षष्णं वा. सांवडेकर, पुरुषोत्तम शेणवी 
सांळकेर, रामा नाईक, शांबाराव॑ सरदेसाई 
वगैरे ज्या गृहस्थांनी ऐकत्र येऊने विचारविनि- 
मय केला, खर्चासाठींहि संहकार्ये केळें आणि 
उत्साहाने ' प्रभोंत? ला गंति दिली त्यांचा, 
नोंटीस पाहून वराच विरस झाला. 


हेगडे देसाई यांचा पोतुगीज विभाग, 
शांबाराव, बोरकर, स्वतः डी. शिरगांवकर 
यांच्या नेतृत्वाखालील मराठी विभाग अशा 
रीतीनें प्रभात नुकतताचं नांवारूपांस येऊं लागला 
होता; तथापि मतभेदांसुळें नोटीस निघाल्याने 
इतर सहकारी मंडळी “प्रभात? संस्थेतून फुटून 
निराळी झाली आणि प्रंभातची सारी जबाबदारी 
एकट्या डौक्टरनांच स्वीकारावी लागली. 


असें जरी असलें तरी डाक्टर शिरगांवकरांनीं 
सर्व जैबाबदारी स्वीकारून प्रभात पत्रा चार 
वर्षॅपर्थेत नियमीतपणे व्यवस्थित चालविले. 
या कार्यात पुढें त्यांना अन्य मित्रांचे चांगलें 
सहोय्य लाभले. 


प्रभातमध्ये शिरगांवकरांचे विविध मराठी ' 


लेख येत असत. त्यांची भाषा अगर्दीं घरगुती, 
_ साधी व सरळ होती. दिसिलें तें सांगावें व 


वोटलें ते बोलावें असा त्यांचा उघडा स्वभाव 
असल्याने लेखांनहि वाचकाला तेंच प्रतिबिंब 


दिसे. कोणाच्यांहि बऱ्यावाईट बोलण्याकडे 
किंवा टीकेकेडे पाहून दबणार्‍यांपैकीं ते नव्हते. 
त्यांच्या मनानें घेतलेले कृत्य प्रामाणिकपणे 
बजावण्याच्या कार्यात त्या टीका कांहींच 
कह शकत नसत. 


“प्रभात? पत्राच्या प्रपंच्यांत त्यांनां अनेक 
प्रकारचें नुकसान सोसावें लागलें. त्यासुळें 
त्यांचें स्वतःच्या प्रपंच्याकडेहि दुलेक्ष होऊन . 
संकोच झाला. न 


त्यावेळीं वृत्तपत्राच्या डायरेक्टरळा निदान 


-पोरतुगीज प्राथमिक शिक्षणाच्या परीक्षेचा तरी 


दाखला हवा होता, आणि डीक्टरांचें शिक्षण 
गोव्याबाहेर इंग्रजी हद्दीत झाल्यामुळें त्यांच्या - 
जवळ तो दाखला नव्हता. अशा वेर्ळी मुद्दाम 
दमण येथें जाऊन उतार वयांतहि त्यांनीं पोर्तु- 
गीज प्राथमिक शिक्षणाची परीक्षा देऊन 
दाखला मिळविला आणि 'प्रभात* पत्र 
स्वतःच्या नावांने रजिस्टर करून घेतलें. ता. 


२९ आगष्ट सन १९१२ पासून सन १९१५ 


पर्थेत डी. शिरगांवकर प्रभातचे कायदेशीर 
संपादक होते. 


प्रभात वृत्तपत्र डा. शिरगांवकर यांनीं चार 
वर्षे पर्यंत शिकस्तीच्या प्रयत्नाने व्यवस्थित 


३५ 


चालविले आणि सन १९१५ सालीं सें बंद 
पडलें. ता. १२ आगस्ट सन १९१५ चा 
“ र॒भात? चा अंक शेवटचा ठरेला. 


सन १९१६ सालीं डी. शिरगांवकर यांची 
जीवन यात्रा संपली. त्यांच्या पहिल्या 
स्मृतिदिनानिमित्त पणजी येथें महालक्ष्मीच्या 
सभामंडपांत जी जाहीर सभा भरली त्या 
सभेत शिरगांवकरांच्या स्मारकाबद्दल अनेकांनी 
अनेक योजना पुढें मांडल्या. त्या सर्वात 
शिरगांवकरांचे निस्सीम भक्त उरी. जनार्दन 
नारायण पै अस्नोडकर व नरसिंह राया भोसले 
यांनीं डीक्‍्टरांचे स्मारक म्हणून “ प्रभात पत्र 
सुरू ठेवण्याचीहि एक योजना पुढें आणली. 
तथापि त्या वेळीं तिला चालना मिळू शकली 
नाहीं. पण पुढें कांही दिवसांनंतर हौ योजना 
त्यांनींच अमलांत आणण्या ठरवून उभयतांनी 
"भात? मासिकाला उत्साहाने जन्म दिला. 


हें मासिक कांही काल चाललें आणि पुढें 
विशेष आर्थिक तोऱ्यामुळें त्यांना तें बंद करावें 
लागलें. 


यानंतर रा. विनायक सखाराम शेणवी 
पिसुलेकर थानी “पभात* 'पकाशनास भारंभ 
: केलां. आकार क्लीऊन सोळा पेजी कून पृष्ठ 
संख्याहि वाढविली, गोमंतकांतील व गोव्या- 
बाहेरील लेखकांचे विविन विषयांवरील लेख, 
कथा, कविता मिळवून प्रत्येक अक सजविण्याची 
३६ 


खटेपट केली. तथापि पुढें त्यानांहि त्यांत 


नुकसानच सोसावे लागलें. 


वगणीदारांची संख्या वाढविण्यासाठी पिसु- 
लेकर यांनीं दुसराहि एक पएयत्न आरंभला. 
एत्येक अंकावर निरनिराळे नंबर छापून ते 
नंबर द्र महिन्याच्या अंकाच्या प्रसिद्धीनंतर 
सोडतींपमाणें वक्षिसाला टाकावयाचे व ज्याला 
निकालांत बक्षीस लागेल तो नंबर ज्याच्या- 
जवळच्या अंकावर असेल त्याला लागलेले 
बक्षीस पाठवून द्यावयाचें. पण हा त्यांचा 
प्यत्नहि यशस्वी होऊं शकला नाही. 


अखेरीस “भात? मासिकाच्या पार्यी | 
त्यांना कल्पनेबाहेर नुकसान आल्याने त्यांनी. 
तें पकाशन निरुपायानें मग बंद करून टाकलें. 


अशा रीतीनें डीक्टर शिरगांवकरांचें स्मारक 
म्हणून सुरू झालेले « प्‌भात? मासिकहि अखे- 
रीस बंद पडले ते कायमचेंच. 


वास्तविक हा. शिरगांवकर यांचें कार्य. 
इतर्के न्यापक व सार्वत्रिक होतें कीं, परत्येक 
गोमंतकीयांच्या अत:दरणांत त्यांची स्मृति. 
सतत रहावी; पण जसजसा काल जाऊं लागला 


तसतशी त्यांची स्टृतीहि बुजत चालळी ही. 
खेदाची गोष्ट होय ! 


> 
(2८/4/74 


प्रभात संस्थेतून मतभेदामुळे विलग झालेल्या 
मंडळीने सन १९१२ सालीं * भारत * साप्ता- 
हिकास जन्म दिला. “ भारत? पत्राचा पहिला 
अंक दि. ६ नोव्हेंबर १९१२ रोजीं प्रकादनांत 
आला. याचा आकार मोठा असून पहिली 
दोन प्रष्ठें पोतुगीज व दुसरीं दोन मराठी असत. 
- प्रथमांकाच्या मुखपृष्ठावर डावीकडे वर्ष, अंक, 
संपादक, प्रकाशक व॑वर्गणी असा मजकूर 
पोतुंगीजमध्यें असून उजवीकडे तोच मराठी 
' होता. “ गोविंद पुं. हेगडे देसाई-- संपादक. 
जिवाजी दत्तू महात्मे-- प्रकाशक. वा. व. 
पोतुंगीज हिंदुस्थानांत रु. १-८-० व इंग्रजी 
हिंदुस्थानांत रु. १-१२-०. कार्याठय--नवीन 
गोवे. ” 


प्रथसांकाच्या मुखपृष्ठावर डावीकडे [)91६- 
ए95.1)1/60185 आणि उजवीकडे (01585 
९ 101585 अश्या मथळ्यांखार्ली पोठुंगीज 
'मजकूर होता. 


मराठी विभागांत “ गुंजारव? ( विविध 


चर्चा ), अग्रालेख, स्फुट विचार इ. विषय होते. 


अप्रकेखांत ' मुस्व4ध ! या मथळ्य़ाखार्ली 
पुटील मजकूर होता :-- 


* नव्यानेच जन्म पावलेल्या “ भारत 
पन्नाचा हा प्रथरमांक आज वाचकांच्या हार्तो 
' जात आहे. अशा प्रसंगी या कार्मी सर्वसंमत 


होऊन बसंलेल्या रुढीस अनुसरून प्रथम परि- 
चयादाखल आपली दिशा, हेतु, कार्यक्रम इ. 
वाचकांसमोर मांडणे हें आमचें पहिलें कार्य 
होतें, परंतु असे कांही योगायोग येऊन 
“ भारताचा ? जन्म झालेला आहे कीं, त्यासुळें 
वरील प्रमाणें वाचकांस आमचा प्रथम परिचय 
करून देण्याची आव्यकता आज राहिलेली 
नाहीं. “ भारत ) कां निघाला हं आज 
गोमांतकांतील लेखनवाचनाभिरूचि असलेल्या 
ज्यांच्याशी भारताच्या मुलाखती होतील अशा 
सर्वास आर्धींच ठाऊक झालेलें आहे...” इ. 


“ तुकी बाल्कन युद्ध, युद्धाची कारणें, न्याय 
कोणीकडे £ खरे कारण, तुर्की राज्यकारभार, 
घर्ममुफ्ततेचे प्रयत्न व आशेचे चिन्ह ” अर्शी. 
सहा फुटें स्फुटविचारांत होतीं. 


त्यानंतर वस्तुस्थितिदर्रीन, ख्रिस्तेतर लोक, 
वतमानसार, इहवृत्त इ. 


प्रथम सालचा ५१ वा डोवटचा अंक ता. 
२९ ऑक्टोबर १९१३ रोजीं निघाला. भारत- 
पत्र एक वर्ष ठीक चाललं आणि १९१४ सारली 


भारत संस्थेतून . इतर मंडळी निघाल्यानें सर्व : 


जबाबदारी एकटे हेगंडे देसाई यांच्यावरच आली. 
त्यांनीं तें पत्ता तारीख ८ मांचे १९१७ पर्यंत 
उालबिळें आणि बेसुमार नुकसानीमुळें नंतर बंद 


“३ 


केलें. 


पुढे पणजी येथून सुदणाळ्याचें सामान: 
आणण्यांत आलें. मुंबई येथून नंवीन टाईप 
आणला आणि डॉ. हेंगडे देसाई यांनीं सन 
१९२० सालीं ता. २५ मा रोर्जी केपें येथें 
* भारताचे पुनरुज्ञीवन केले आतां भारताचे 


कश 


२३७ 


प्रकाशक व मालक हे तेच झाले. 
कारांत व वर्गरणींत बदल करण्यांत आला. 
भींचे कांहीं अक नियमीत निघू शकले 
होत; तथापि पुढें संपादक हेगड देसाई 
यांनीं नियमीतपणाकडे विशेष लक्ष देऊन भारत 
- प्रकाशनाचा गुरुवार हा दिवसाअखेरपर्यंत 
__ कर्वीच चुकवला नाही. 


ह 


कांही कालानंतर ठरेडल आणण्यांत आलें व 
. पानें वाढविण्यांत येऊन चार पानें पोर्ठुगीज व 


. प्रकाशनहि सुरू होऊन बरेच दिवस . डाललें 
_ अक्या रीतीनें “ भारत पत्रांचा वाचकवर्ग हि 
_ हळूहळू वाढला. केपें येथे प्रकाशन सुरू झाल्या- 
. पासून न्यायाल्याच्या 
लागल्याने आर्थिक्र स्थितीत तेवढी सुधारणा 
झाली व त्यामुळें साधारणसें स्थेर्यहि लाभत 
गेले. जेम तेम खर्चाची तोंड मिळवणी होऊं 
/__ लागली- .तथापि खरें आर्थिक स्वास्थ्य भारत- 
__ कारांना अखेरपर्यंत लाभळेंच नाहो 


-_ डॉ. हेगडे देसाई हे पोतुंगीज फडे लेखक 
असल्याने भारताची पोतुंगीज बाजू अखे: पयत 
स्प्रृह व बाणेदार होती. या नि स्पृह्दतेमुळेंच 
न पोरठुंगीज सरकारनें निरनिराळ्या 
_ त्यांच्यावर जे छोट मोठे खटले भरले त्यांची 
____ एकूण संख्या सहज वीसापेक्षां अधिक भरेल 
त्यांपैकी तीन खटल्यांत त्यांना केदेची आणि 
शिक्षा भोगावी लागली जनततनेंहि 


४. या प्रसंगी त्यांनां आपुडकीनें सहाय्य केळे 


डु ५ 


जाहिराती मिळू 


प्रसरण. 


त्यानें सहकार्य केळे 


श्री. शांबाराव प्रति भारत मंडळाचे सहकारी 
भारताचो मराठी बाजू पहात असत; तथापि 
पुढें ती मंडळी सुटल्यावर दुसर्‍्यावषी त्यांतील 
फक्त एकटेच राहिळेले रा. दत्ताराम जगन्नाथ 
वोरकर यांचें मराठी लेखन भारतांत येऊं लागलें 
पण दुदवाने १९१४ सालीं वंडवाल्यांकहून 
त्यांचा अमानुबपणें अंत झाला आणि भार 
ताच्या मराठी विभागाचा त्यांचाहि संबंध 
अचानक सुटला, त्यानंतर भारतकारांना असे 
कारही मराठी लेखक मिळाले की, पुढें पुढे 
त्यांनीं ऐनवेर्ळीं दगा द्यावा, आणि अश्या या 


वळविणे डॉ, हेगडे देसाई यांना भाग झाले- 

बास्तविक गोव्यांत नियतकालिक सुरू 
करतोंनां सवेच वावतींत, स्वत:च्या तयारीची 
जरूरी असे. पेसा, व्यवस्था, लेखन इ. इ. 
एखाद्या गोष्टीत दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्याचा 
मूखपणा केळा_ तर झुल कारणासाठींहि मग | 
अडून राहाण्याचा प्रसंग यायचाच ! 


भारताच प्रकादान केपें येथें सुरू झाल्यानंतर 
मराठी लेखनांत सहकार्य करणारे श्री ज.घ- । 
सळकर्णेकर हे भारतकारांना मिळाळे आणि 
त्यांनी आपुलकीने व एकनिछ्र्ने " भारत 
पत्ाच्या अंतापर्यंत त्यांच्याशीं .विविध-सा हिर 


सन १२९२१ सालीं महात्माजींच्या स्वदेशी? 


ळवळीचा प्रतिध्वनि गोसंतकांत उठळा आणि 


| 'पणजीच्या लिसेवमधील हिंदु विद्यार्थ्योर्नी गांधी 
टोपी वापरण्याचा निश्चय केला. ही गोष्ट 
लिसेवमधील बहुतेक प्रोफेपरांना आवडली नार्ही. 
त्यांनीं हा “ गांधीझम्‌ ? असून गोव्यांत धोका 
उत्पन्न करणारा असल्याचा टाहो फोडला 
त्यांनीं गांधी टोपी न वापरण्याची विद्यार्थ्योना 
तंबी दिली. “ गांधी टोपी वापरणारास वर्गोत 
प्रवेश मिळणार नाहीं? असेंहि निळून सांगितलें. 
तथापि दुसर्‍या दिवशीं राहिलेल्या विद्या- 
्थ्योनींहि; इतकेंच नव्हे, तर कित्येक्र ख्रिस्ती 
- विद्यार्थ्यानी देखील गांधी टोपी धारण केली व 
ते लिसेवमध्ये आले. होतां होतां वर्ग 
न आ्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू झाला. एकमेकांच्या 
अनुकरणानें पणर्जींदील गांधी टोप्या संपल्याने 
मडगांव, स्हापसें येथूनहि त्या आल्या आणि 
. प्रकरण वाढत गेलें. यावेळीं पोतुगीज विभागांत 
_ भारतांत जो सडेतोड लेखं डॉ. हेगडे देसाई 
योनी लिहिला त्यामुळें प्रोफेसर मंडळी व 
_ कांही सरकारी अधिकारी प्रक्षुन्य होऊन 

भारत ? पत्नावर खटला भरण्यांत आला 
_ तेथापि वरिष्ट कोर्टोत त्यांतून भारतकार दोषमुक्त 
. झाले. 
मधील कडक लेखामुळे डॉ. हेगडे देसाई 
__ यांच्यावर खटला भरण्यांत आला होता; पण 
न्यायालयांत ते दोष्मुक्त होऊन सरकारनें ती 


| /प-ड्यूटीहि रदु केठी. 


आसाम प्रकरण, वास्कु द गामाचे श्राद्ध, 


कावरे प्रकरण, राष्ट्रीय भावना वगैरे 
४ 
डु 
दि शी 


10721), 


ताश द गॅऱ्ह ? या प्रकरणांतहि भारत- 


त्यांचे अनेक्र लेख आक्षेपाहे ठरविण्यांत येऊन 


त्या त्या प्रकरणावर वेळोवेळीं त्यांच्यावर 
खटले भरण्यांत आले. तथापि कर्धी खालच्या 
कोर्टात तर कर्धी वरिष्ट कोटीत अपिलांत ते 
निर्दोषी ठरले. आणि अपिलांतहि ज्या 
खटल्यांना मूठमाती मिळाली नाहीं झो 
कित्येक खटल्यांना राष्ट्रदिनाच्या . वार्षिक 
जाहोरनाम्यांतील कलम लागून सार्वत्रिक 
सूट॒मधून ते गडगडले गेले. 


भारताचा वृत्तपत्रीय व्याप केप येथें सुरू 
झाल्यानंतरच्या कालांत अखेरपर्यंत र्डा हेगडे 


“देसाई यांच्याशी ज्यांनीं साहित्यिक सहकार्य 


केलें त्यांत वे. वासुदेव भास्कर नायक तथा 
रंगनाथ नायक यांचा 


करण्यासारखा आहे. ' मार्मिक? या नांवानें 


यांच अनेक टीकालेख भारतांतून आले आहित. 


“चिंतामणी? या नांवानें लिहिलेल्या मानिफेस्त 
पुराण व ब्लॅक माकेट पुराण या त्यांच्या 
मार्मिक खंडकाव्यामुळें ' भारत? पत्राचे किरकोळ 
झक्रहि दर गुरुवारी. मोठ्या कौतुकाने वाचक 
घेऊं लागले. गोमंतकीय मराठी वृत्तपत्रांच्या 
जीवनांत वार्षिक वर्गणीदारांखेरीज किरकोळ 
अंकांचा जादा खप म्हणजे एक महत्वाडो 


गोष समजली पाहिजे; आणि तिचा फायदा 


पहिल्या प्रथम भारतालाच लाभला होता 
ब्लॅक मार्केट पुराणांची वाचकांना इतकी' ओढ 


लागलेली होती की, त्याचा अध्याय वाचण्या- 


साठीं भारताच्या अंकांची त आतुरतेने वाट 
पहात. 


व्शा 
*? > 


20; 

9 
9: 
3... 
री हि 


प्रामुख्यानें उल्लेख . 


ह. ० त्री“. 


नद त 2 ६. ८१ 


महत्वाचा अग्रलेख 


* लोकशाही सज्ञान हवी ! ” 


* एकतंत्री राज्यकारभारापेक्षां लोकशाही 
क्रारभार जनतेला जास्त पसंत असणें स्वाभा- 
विक आहे. तथापि ज्या तमाज घटकांची ही 
लोकशाही बनळेली असते ते घटक सज्ञान, 
सुबुद्ध व स्वयंविचारी असले तरच लोकशाहीचा 
कारभार सुखद होऊं शकेल आणि ते विचारी 
व सज्ञान नसले तर लोकशाही व हुकुमशाह 

यांत फरक तो काय राहणार? ' 


लोकशाहीची तत्त्वे गाण्यापू्वी लोकशाहीची 
लायकी आर्धी अवलोकन केली पाहिजे. लोक- 
शाहीर्ची उच्च तत्त्वे अंमलांत आणण्या डी 
जबाबदारी लोकशाहीला पार पाडता येत 
नसेल व * गरीब बिचारी कुणी हुंका ” अशा- 
पेकी ती असेलतर त्या अप्रवुद्ध लोकश। होपेक्षां 
"हर्‍्या राष्ट्रकल्याणाच्या भावनेवर न 
झाळेळी हुकूमशाही काय वाईट? जिला 
स्वत:चे हित समजत नाहीं, सारासार विचार 
करण्याची बुद्धी नाहीं, इष्टानिष्ट पडताळण्याचा 
समंजसपणा नाहीं आणि कुणाहि बे 
व अधिक्ारलोळप लोकांच्या मागें 
जी कचरत नाहीं ती 
उपक्रारक न टरतां 


जबाबदार 
जाण्याला 
ळोकशादही राष्ट्राला 
उल्ट घातकच होते. 
2० 


' चालणारी शेंकडों निवुंद्द व अज्ञानी माणसें | 


अधिष्ठित - 


अशा दिखाऊ पुढार्‌ 
लोक 
न र 


आणि परिणाम कायचे काय होतो. शिवाय 
पर्यायानें त्याला एकतंत्रीच स्वरूप प्राप्त होते. 
केवळ लोकशाहीचे दिखाऊ संस्कार मात्र 
होऊन जातात. एकच माथूस एकाकी आला 
काय, किंवा एकच माणूस आपल्याच तंत्राने 


आला काय, परिणाम एकच. 


पुष्कळदां वहुजन समाजाचे पुढारी म्हणून 
जे मिरवतात त्यांची राहाण्याडी पद्धत, वाग- । 
ण्याची तऱ्हा, आहार विहाराचे षौक मोठ्या 
भांडवलदारांनाहि लाजविणारे असतात. 
गरीबांना भरपूर अन्न मिळत नाहीं, पुरेसा कपडा 
मिळत नाही, म्हेणून केव्हां कोणी त्यांचा , 
पुढारी अधवस्रानें फिरलेला किंवा अर्धपोर्टी । 
राहिलेला दिसळा नाहीं. गरीब जनता झोंपर्डीत | 
राहते, पायांनी वणवण फिरते व. त्यांचे पुढारी 
मोठाल्या घरांत किंवा बंगल्यांत राहून तेथूनच | 
श्गीभंतांनां खतम करण्याची भाषा बोलतात! 


र्‍यांच्या अनुरोधानें चालणारी १ 
शाही ही खरी लोकशाही होऊंच शकत | 
:४4०४ 


1, 


>'११ ८. 
भ्रारत 8 
ब्लॅक मार्केट पुराण अध्याय २९वा 


पोळे नामक गांवांत । जिथें फिरंगी हद्द 
संपत | तेथें दोता राहात | खारवी एक जा- 
तीचा |१॥| नांव तयाचें खेमू तारी । तयासि 
असतो दोन नारी । दोघीही सवती जरी । 
प्रेमभर नांदती |॥२॥| वडील जायेसी नव्हतं 
संतान । म्हणोनि केळं दुजे लयन । परी खेमू 
तारी निविघ्न । संसार चालवी आपुला |॥॥३॥ 
सुका कायदा.कारवारवर । लादित झालें कॉग्रेस 
सरकार | खेमूचा तयी वाढला जोर । झाला 
गवर खारवी तो ॥४|॥| भरोनी रायभार्‍्यांची 
भर । गोमंतकाच्या हृद्दीसमोर । थाटिळे दोन 
गुत्त थोर । गांवटी दारू विकण्यासी ॥५॥ 


.... खुद्द कारवारचे प्रतिष्ठीत नर । सुकेरी सदाशिव- 


गडचेहि इतर | करोडीबाग माजाळीचे सटर 
फटर | गुत्यावरी नित्य येती |॥६॥ अस्तास 


_ जातां. अंद्ुमाळी । पोळ्यांत नित्य चाले 


_ दिवाळी | ब्रह्मानंदी लावोनि टाळी । लोक 


करिती सुरापान |॥७॥ एक मागे फेणी । दुजा 


र म्हणे येती घाणी । मिसळोनियां सोडा पाणी | 


उच्च मासियेर देई जे |॥८॥ उकळलेले वाटाणे । 
त्याच परी कवठे जाणें । कोंबडी बकरीच मट्टण 


खाण | नित्य चाळे तया ठायीं ॥९॥ रात्री 


साडेआठ वाजतां | घरीं जाण्यासी निधतां | 


हेळकाविती सरळ रस्ता । जणू घेती मोज 
मोप |१०|. ऐसा करितां व्यापार । खेमू 


क 


चिन 


झाला गबर । पता. मिळविला अपरा 


झाला कापितालीस्त हदीवरी ॥११॥ लगेच 


मग ब्लॅक बाजार । सुरू झालां दुनियेवर | 


५" 


र 


तांदुळे खरिदण्या वारंवार । पोळ्यांत जाती. 


लोक सारे ॥१२॥ खेमूची व्यापारी नजर. | 
स्थिरावली त्या गिऱ्हाइकांवर | मग करिता 
झाला ब्छॅक बाजार । उभय युत्त सांमाळोनी 
॥१३॥ काणकोणांत मिळणारी दारू। तो 
लागला पिपांत भरूं | इकडे केला जोरांत 


सुरू । व्यापार चोरटा दारूचा ॥१४॥ 


पोळेंच्या पोस्तासमोर । दर्याच्या विस्तीर्ण 
वेळेवर | चिरेबंदी असे घर । तया खेमू खार- 
व्याचें ॥१५१॥ माजाळी कारवारकडील लोक | 
अचूक येती खेमूसमीप । पीपावरी पीप । 
वरचेवर खरिदतीं ॥ १६॥ सवें येती घेवोनि 
तांदुळ । परत निघतांना नेत्ती नारळ । किना- 
ऱ्यावरीलळ नावा सकळ । असती अनुकूल 
तयालागी | १७॥ तया नोकांत भरून । मद्य- 


पीर्वे नेती चोरून । खळ्बळणाऱ्या दुर्यातून |. 


संकर करिती काळरात्रीं ॥१८॥ ऐस चालतां 
अहर्निश । खेमू. झाला द्रव्याधीशा, | तांबडा 
रुमाळ डोकीस । बांधोनी गुंगे ब्हॅकामाजीं 


॥१९॥ अडले लोक दीनवदने येती | ब्लॅकीस्त 
खेमूचे पांय धरिती । म्हणती आगिली गाडी 
रिती । ती परती करूं नको |॥२०॥ वाटेल तं. 


मोळ घेई । परी गाडी भरोनी तांदुळ देई । 
अरे खेमू ईश्वराठायीं पुण्य तुजसी लाभेल 
॥२१॥ ऐशा अडत्यांच्या माना ।- खेमू 
चराचरा कापी जाणा । दीडीदुप्पटीने पैसे 


जाणा । रोखठोक घेई मोजुन ॥२२॥ एंवळ्या- 


* 


४१. 


१ 


र ५ त... ॥॥७॥४४ 
१ ॥॥/५.,” 


-__ वरी चाले नळ बरे | परी पुढें पडळें काळ- 
वारे । खेमूसद घरदार सारें । गेढें नष्ट देबोनी 
॥२२॥. तयास घडलें एक कारण | खेमूस 
सेटल नष्ट कारकून । हिहव राखण्यासाठी 
जाण | येत होता तद्ग्रहीं |२४|| कारकून 
'म्हणे लेमूी | सरळ व्यवदार कां करिसी ? । 
.___ जाबोनी पहा तपणासी । केसी ळूट चालली ! 
; ॥२५॥| गरजू. गिऱ्हाईक अडल्यावरी | त्याचा 
विचार ढकलावा उद्यांवरी । त्याच रात्रीं- 
१; ") तांडळ फ्रळळोे ब्र्ळ्द २६6 
०2600. कररता. वायदा । फरयव्हेसीर 


स्स्स > २ :स्वस्व्सस्कस्ळा स्की , खचच्छ . 
न्न क्क स ्स्ल्स्स सर २*२०्ज लयात चरी 


देशी दारूत । पन्नास टक्‍के पाणी ओत | 
चक्षुपात लवत न लवत | कुत्रेर येथळा होशील 
॥२८॥ आपोआप संधि आढी | ती जर 
ऐशी गमविळी | खास पिढी पुढली | खदखदन 
हंसेळ |२९|| खेमूसही हा विचार | दार 
असे वारंवार | 


ताना पारे तया नव्हता घीर | 
बदकमे तसले करावया ॥३०॥| परी कारकुन 
'शिकवितां मंत्र. | पटले 
कॅम करण्या स्वतंत्र । पिटाळोनी 
' कारकुनासी ॥३१॥ दोघ्रेषी तो 
“ ओफेंदेर ? होतांची जाण | 
“आणून ॥' : देनूंस * 

 रेरिमे 


स्‌हृ 
रकोंज्येसिमेंतासहीत | 


* 


स्वयें घेवोनी 


र 


8२ 


'प्रभूसी एक 


देहावसान झाल्याने 


घर । केलें खेमूचे ॥२५॥ तांदुळ ढं 
चोरटा माळ | तिथे सांपडला विपूल | १ 
घेती ताब्यांत सकल । भरली शांभर र 
॥२३६॥| मग करितां * आप्रेसांव  । . न - 
चेहि नांव । 6९ 
: कुरासांव ? | देवाचेंदि न वेतां 
गेला यमपुरी |३७॥ तया ल 
- त रोनी । मागा 
पत्नी | स्वग्रहाचा त्याग करान अरिवी ॥२४ 
व्हळेच्ी ४ कळ अण्ण्येळी फ्रोट 4 ४: 
करन्व्कर्का ७ केतकर » खेळू 7 
* छ्तित्तांच ? । अंतीं तयाचे जुल्ते नांव । ल. 
काता विसरळे ||३९॥ ब्जेकाचा हा परिणाम । 
गवुफे भांगल्यावांचुन | सर्व 5छॅकिस्तांसी ! 
करोनी नमन । तत्त्वसार सांगितळें ॥४०॥ 
र जते. ग्री 
कवि चिंतामणी यांनीं एकंदर तीत. 
“यायांत हें पुराण पुर केळे आहे. ते पुरे 
नांना अखेरच्या (३ ८्या अध्यायात 6 
लिदितात--- ** लिहिले मानिफेस्त पुराण । 
स्वरस ते देमांद पुराण । आता. लिहून," 
अण ।, लेखणी खाली ठेवितो || आता त 
मागणें | आणीक पुराण खरडण्या- भं 
गोद्या पन्दा दाती कटम घेणे | प्राप्त न 
कण कबोसी ॥ दु शिष्टां करोनी नमन | | 
सर्वोरशी * दिशकुल्प ? मागोन । बंद करिता. . 
€ पुराण | म्हणे चितामणी || ०, 
आणि यानंतर अल्पावधींतच कवीचे . 
हें त्यांचे काव्य दुदवाने 


त्रा 


्‌ 


अखेरचे ठरले, 


£ जनसेवा ही ईश्वरसेवा ! हॅ॑उच्च ध्येय 


दृष्टीपुढे ठेऊन डॉ. गोविंद पुंडलीक हेगडे 


देसाई हे भारत पत्राच्याद्वारे वृत्तपत्र व्यव- 
सायाच्या कठिण कार्यांत शिरळे आणि अनेक 
संकटांना धडाडीने तोंड देत देह पडेपर्यंत 
त्यांनीं ते असिधारात्रत एकनिष्ठपर्ण चालविले. 
स्वत:ची प्रकृति, परिवार, संसार यांकडेटि 
दुलंक्ष करून निष्ठापूर्वक आपलें कार्य करतां 
करतांच सोमवार दि. १५ ऑगष्ट सन १९४९ 
रोजीं त्यांनीं अखेरचा श्वास सोडला. 

“: मळा जरा उठवून बसवा म्हणजे पोर्तु- 
गीज प्रे तेवढी बघून टाकतो ” हे त्यांचे 
अखेरच्या अत्यवस्थ स्थितींतील दाब्द ' भारत! 
पत्राशी ते किती तादात्म्य पावलेले होते, हें 
स्वच्छ दशोवीत आहेत. 


मोठ्या कठिण प्रसंगींहि.न डरणारी आपली . 


. निःस्परूद लेखणी फक्त अखेरच्या दिवशीं त्यांनीं 


खालीं ठेवली, 


दुर्देव अर्से कीं, त्यांच्या , अंतासोबतच 
* भारत > पत्राचाहि अंत झाला. दिनांक ११ 
ऑगस्ट” सन १९४९ रोजीं प्रकारानांत आलेला 


_ “भारत! चा ३४व्या सालचा १९वा अंक 


क्ट 


दुदैवाने अखेरचा ठरला. 


0१.३८ 


विह्याप्रसार 


हे पाक्षिक पत्र सन १९१५ सालीं फोंडे 


यर्थ सुरू झालं. “लीग द प्रोपागांद द इंस्त्र- 
सांब *या फोंडे येथील शिक्षण प्रसारक संस्थेचं 


य 


ते मुखपत्र होते. 'प्राचीप्रभा ! नियतकालिकाची 
पाक्षिक पुरवणी म्हणून हे॑निघत असे. 


शिक्षणविषयक व इतर विविध सामाजिक 


विष्रयांवरीळ लेख यांत येत असत. आरंभीं 
याचा आकार मोठा असे, पण नंतरचे अंक 
छदान आकारांत निघूं लागले, 


या पाक्षिकाचे संपादक, मि, रामचन्द्र 
पांडुरंग वैद्य तथा दादासाहेब्र वैद्य . हे असून 
सेक्रेटरी कै. सीताराम विश्वंभर केरकर हे होते. 
या पत्राची वार्षिक वर्गणी अवधी १ रस्पया 
होती. ठ 


उत्तरार्धांत कांहीं काल या पत्राच्या संपा- 
दनकार्याकडे वै. दत्तात्रेय व्यंकटेश पे हे लक्ष 
देत असत. 


विद्याप्रतार पत्र ५ वर्षे चाललें आणि सन 
१९२१ सालीं त कायमचे बंद पडले. 


८११.३५४ 


स्वर्यसेबक 


: स्वयंसेवक ? त्रेमातिकांचा जन्म फोंडे 
येथे सन १९१५ सालीं झाला. व्यवहारी 
कार्यालय फोंडे येथ असक, तरी कायद्याच्या 
बाजूने तें केपें येथीळ “ भारत ' पत्राची पुरवणी 


'म्हणून निघत असे. याचे संपादक श्री. वि. 


का, प्रियोळकर हे असून प्रकाराक रा..दां, 
का. प्रियोळकर हे होते. तीन वर्षांनंतर याचं 
स्वतंत्र रजिस्टेशन होऊन सनं १९१८ पासून 
त्याचें प्रकारान मालिक स्वख्पांत फोंडे येथे 


1-4 


3 


-__ तो कित्येक वेळां साधलाच नाहीं. स्वयं- 
_ सेवकाच्या कार्यांत आर्थिक तुटीमुळें संपादक 
. प्रियोळकर यांना बरीच झीज सोसावी लागली 


त्यांचे फार लक्ष असे. महाराष्ट्रांतील कां 
. प्रसिद्ध लेखकांचे 'ठेखहि स्वयंसेवकांत प्रसिद्ध 
_ झालेले आहेत. मातृअंक व वृहन्महाराष्ट अंक 
हे स्वयंसेवकांचे दोन्ही विशेषांक वाचकांचे 
लक्ष वेधून घेणारे होते. यांत क्रमदा: प्रसिदध 
७९.0 ाळेल देमांदमहात्म्य * खंड काव्य तर 
कित्येकांना फार आवडले. 


-_ * स्वयंसेवक ? मासिक बंद पडठें तथापि 
' मासिकासाठी थाटण्यांत आलेळे 
होतं; आणि त्याच सुद्राणालयांतून श्री 
प्रिय्रोळकर यांनीं पुढे सन १ ९२३० सालीं लह 
आकाराचे * स्वयंसेवक * सासादिक सुरू केले, 
आ पत्राचे अंतरंग व बहिरंगह्रि नवीन पद्धतीचे 
तरी जमाखर्चाचा मेळ वरोबर बसर्ण 
अदाकय होऊं लागल्याने स्ववंसेवक *. नियत 
काळीक कांदीं काळानें कायमचे बेद पडळे, . 


सन १९२६ सालीं आर्थिक तुटीमुळे 


मुद्रगालय सुरू 


र होतें 


* - कारक रा. नरतिह' रा. भोंसुळे हे. होते. 


: वाढत गेल्यास साळ्कांनीं तं बंदच करण 


पोर्ठुगीज ठेख येत असत आणि नंतर काही 
मजकूर मराठींत येई. अल्य कालांतच म्हणजे 
सन १९१८त हे पत्र बंद झालें 


02,826 शी 


गायकरज्िक्र 


गोमंतकांतीळ गायक समाजाच्या पुढाऱ्यां- 
तफे हें मासिक केपें येथील * भारत * पत्रा 


जुळ महिन्यांत सुरू झाळं आणि १९१९ सालीं 
अवघेच अंक निघून नंतर बंद पडळ 


०1 ज्र ज़ ज्र १ - १ 
नवनवन र 

नवजीवन पत्र पणजी येथे तन १९२० साठी. 
सुरू झाळ. आरंभीं याचें प्रकारान सातताहि ' 


साप्ताहिक स्वरूपांत त॑ १९२१ १ 
चाळळ आणि नंतंर त्याचा आकार बदडून 1 


सासादिकाचा आकार भारत पत्नाचा असून 
मासिकाचा लहान असे मासिक मोठ्या | 
स्वरूपांत दीर्घकाल चालवावे अशी संपादकाची 

उत्कट इंच्छा असली तरी ञ्मेपेक्षां 


निणय घेतळा 81 प । 


व, 
€_ 


न 
3 


प्रगति 

गोमंतक-मराठा समाजाच्या सर्वांगीण 
सुधारणेसाठी झटणाऱ्या त्या समाजांतील कांह 
तरुण पुढाऱ्यांनी आपल्या संकल्पित कार्याचे 
एक साधन म्हणून ' प्रगति ' पत्रास जन्म 
दिला. सन १९२० सालीं पहिल्या प्रथम हें 
पणजी येथें सुरू झालें. या साप्ताहिकाचा 
आकार ' भारत ? पत्राच्या नंतरच्या आकारा- 
एवढा असून प्रे चार होतीं. कै. मोतिराम 
बा. जांबावळीकर व क्रे. सखाराम रामनाथकर 
असे जांबावळी व॒ रामनाथी येथील दोघे 
पुढारी या वृत्तपत्राचे संपादक होते. उत्तरार्धांत 
: प्रगति *चें कार्यालय व छापखानाहि राम- 


 नाथीं येथे थराटण्यांत आला होता. 


प्रगति पत्राचा खप मर्यादित असल्यार्ने या 
पत्राच्या प्रकागान कार्यात चालकांना बराच 
* भ्र 
तोटा आला आणि फार काल न ठटिक्‍तां ते 


अल्पावधींतच म्हणजे १९२१ साली कायमच 
बद पडल 
०0,308 


गडगडाट 
सदरील प्रगंति पत्राची पुरवणी म्हणून 
£ गडगडाट ! पाक्षिक पणजी येथे सुरू कर- 
ण्यांत आळे. या पाश्चिकाचे संपादक रा. जे. 
के. देसाई हे होते. याचा आकार लहानपाच 
असून पृष्ट ४ होती. सन १९२१ततच यांचा 


आरंभ नि अंतह्वि झाला... अवघेच अंक 
धकादनांत आले होते, 
"0. 60.8 


१.७ 


। नापितोद्य 


नाभिक समाजांतील कांदीं पुढाऱ्यांच्या 


प्रयत्नार्ने पणजी येथें सन १९२१ सालीं हे 


मासिक सुरू झाले, याचा आकार क्रॉऊन_ 


सोळा पेजी होता. एर. १६ शिवाय कव्हर. 


मासिक अगदीं छोटें असलें तरी त्यानं 
ज्ञातिसेवा यथाशक्ति बजावण्यास कुचराई केली 
नाहीं. चालकांनी याच्या छपाई कामांतहि 
फार त्रास सहन करून कुदाळता दाखविली 
आहे. नापितोदय़ हें नांव २ र्‍या वर्षी बदल- 
ण्यांत येऊन त्या ऐवजीं पुढें * नाभिकोदय * 
असे नांव या मासिकाला प्राप्त झालें. या 
मासिकाचे संपादक रा. व्ही. एफ्‌, कालेलकर 
व आमोणकर हे होते. 
चाललें व नंतर बंद पडलें. 


>: 


सन १९२१ सालच्या महाशिवरात्रीच्या 


दिवश्लीं खिग येथोल भ्रीविमलेश्वर देवस्थानांत 
भारतकार हेगडे देसाई यांच्या ह्स्ते 


५ भारतोदय मासिकाच्या प्रथर्माकांचे प्रकादान र; 


झालें. या मासिक पुस्तकाचा आकार डेमी 
आठ पेजी होता. केपं येथील * भारत * प्रंसांत 
याचें मुद्राण करण्यांत येत असे. भारत पत्राची 
पुरवणी म्हणून हें निघत असले तरी भारताशी 
त्याचा अन्य कोणताच संबंध नसून त पूणपणे 
रिवण येथील * हिंदु समाज ' संस्थेच्या माल- 
कीचे होते. शेतकी आणि उद्योगधंदे या 


2५ 


हें मासिक दोन वर्षे, 


'विष्रयांना वाहिलेले 


त्याच बराच वष मुद्रण झाल पुढ 


|./१६५-//; अ 


हें गोमंतकाचें पहिलंच व 
एकमेव मासिक होतें. अंकाची प्रष्ठसंख्या २४ 
व शिवाय कव्हर असे 


श्री. ना. भा. नायक व वा. 
हे भारतोदयाचे संपादक होते. व्यवस्थापकीय 
जबाबदारी देसाई यांकडे असे. भारतोदयाच्या 
प्रथमांकापुरताच खच हिंदु समाज संस्थेकडून 
करण्यांत आला. दुसर्‍या अंकाचा खश्रे वा 
वि. देसाई यांकडून ज्ञाळा आणि तिसर्‍या 
अंकाचा खच ना. भा. नायक यांनीं केला. 
प्रती फक्त ५०० निघत. अवघ्या तीनच 


वि. प्र. देसाई 


- अंकांनी भारतोदयानें दीघ विश्रांति पत्करली. 


या मासिकाची बा. वर्गणी दोन रुपये होती. 


य य 
क्रारतक्रित्र 


भारतमित्र मासिकाचे मुंब्रई सरकारांत 
रजिस्ट्रेशन होऊन खानापूर ( बेळगांव ) येथे 
त्याचा नमुना अंक १९२१च्या डिसेंवरच्या 
५ तारखेस प्रसिद्ध झाला, आणि जानेवारी 
१९२२ पासून त्याच्या प्रकारानास सुरवात 
झाली. खानापूरच्या धनंजय छापखान्यांतच 
यांग्य वेळीं 
झालें , तरी 
३ धनंजय छापखान्यांतूनच 


त्याचें गोवा सरकारांत रजिस्टेगन 
बरींच वर्षे पर्यंत छपा 
करून घेण्यांत येई 


भारतमित्राचा आकार आरभापासून आज- 
नत डेमी अष्टपेजी आहे. सुरवातीला ८ 


पष 
कव्हर, नंतर २० आणि पढें २ 


इवरट अगा 
द 


टक...) 


वाढ होऊन प्रष्ठं २ २पर्यंत झालीं. अलीकडे जाने- 
वारीच्या अंकाची प्रे ५२ व ६० ते ६४ पर्यंत 
असतात. यांत सामाजिक, सांस्कृतिक, | 
कोय, धार्मिक, औद्योगिक इ. विविध विप्रयां- 
वरील लेख, कथा, कविता, इतिहास इ. सादित्य 
प्रकाशीत होत असतें. प्रती ५० ० पासून सुरू 
होऊन ८००, १०००, २००० अक्षा वाढत 
गेल्या, वगणी आरंभीं वा दोन रपये, श्र्‍या 
वर्षापासून अडीच रुपये, २० व्या वर्षांपासून 
तीन रुपये आणि २७ व्या वर्षांपासन वार्षिक 
साडेतीन रुपये करण्यांत आली, ती आज 
परवडणारी नळी तरी चाळू आहे. भारत- 
मत्राच्या वाचक वर्गांत हिंद आहेत, खिस्ती 
आहेत आणि इस्लामीद्वि आहेत 


भारतमित्राचे प्रकारान सासताहिक व पुढें 
दैनिकहि करावें अक्ा प्रवळ इच्छेने सन 
१९७५८ सालीं स्वतंत्र छापखाना उभारला, 
ठापखान्याच्या स्था ।नेसाठीं सरकारी परत्रा- 
न्याची जरूरी असल्याने गोव्याच्या तत्कालीन 
पातुगाज सरकारांत अज केला ; पण * भारत 
पाठागजञांच दात्रुराष्ट॒ झाल्याने भारतमित्र | 
मासिकाच्या छापखान्याळा भारतमित्र है : 
नांव देण्यास मंजुरी मिळेना. एक अर्ज 
नामजूर झाल्यावर दुसरा अर्ज केळा, पण. 
त्यालाहि मंजुरी मिळण्याचे चिन्ट्‌ न दिसल्याने. 
पुनः प्र्रल्न केला आगि त्यानंतर फक्त 
* मित्र ! हे नांव वापरण्यास परवानगी मिठून 
ठापखाना अस्तित्वांत आळा. भारतमित्रारचे. 
कायालय रिवण येथे असलें तरी छायखान्याचा 


संसार धंद्याच्या सोयीसाठी मडगांवला थाटावा 
लागला. १९५८ ते १९६१ अक्लीं चार 
व्ष छापखाना चालविला , ' तथापि) अनेक 
कारणामुळें देनिक तर सोडाच; पण सासताहिकडि 
काढणं कठिण होऊं लागलें. त्यांत महा भयेकर 
अडचण आलो ती संसरची ! 


कार्यालय रिवणला, छापखाना मडगांवला 
आणि सेंसर कमिटी पणजीला ! सेसरच्या 
जाचांमुळें खर॑बोळणारे पत्रच नव्हे; तर 
मासिकहि टिकविणे कठिण होऊन बसलें आणि 
अशा रीतीनें छापखान्याचा प्रयत्न कोणत्याच 
' दृष्टीने फायद्याचा न होतां दरमहा जबरदस्त 
नुकसान येऊं लागल्याने निरुपाय होऊन 
१९६१ च्या ऑक्टोबरांत छापखाना 
करावा लागला. पुढें दोनच महिन्यांनी गोवा 
मुक्त होऊन मुद्राणाल्यांनां चांगळे दिवस दिसू 
लागले. 


कार्याची पंचवीस वर्षे पूण झाल्यावर 
भारतमित्राचा जो रोप्यमदोत्सव समारंभ झाळा 
त्यावेळीं निघालेला रौप्यमहोत्सव अंक साहित्य 
नि सजावट था दोनही बाबतींत सरस 
निवाल्यावद्दल अनेक वृत्तपत्रांचे व विद्वानाचे 
अभिप्राय प्रगट झाळे आहेत. यानंतरचे गोमंतक 
छो न्य-अक, संस्कृति-अंक, त्रितप महोत्सव- 
अंक वगैरे वाचकांना फार आवडले. 


संचालन, संपादन, संगोपन व संवधन 
अशीं सव सूत्रे संमाळीत श्री. नारायण भास्कर 
- नायक यांनीं भारतमित्र मालिक सतत २३६ व्ष 
चालवून आज त्याचें  ३७वें वर्ष सुरू आहे. 


अत अक 3५1८... १॥५/१. 


टी 


इतके दीर्घ काळ चाललेळें गोव्याचे दैच 


एकमेव मासिक आहे. आरंभापासून भारत- 
मित्राचे संपादक, चालक; मालक व प्रकाशकहिं 
तेच आहित. र्‍ 


१९५५ ते १९६० या सहा वर्षांत 
भारतमित्राळा सरकारी त्रास फार सहन करावे 
लागळे. भारताविरूद्ध मजकूर, पं. नेदरूंना 
दिव्या, महात्माजींची थट्टा अशा विष्रयांच्या 
सरकारतर्फ आलेल्या मजकुराला प्रसिद्धी न 
दिल्याने आणि उलट इतिह [सकालांतील पोतु- 
गिञञांच्या अत्याचारांना साधार प्रसिद्धी 
दिल्याने _ संपादक नायक यांना सरकारी 
काळ्या यादींत नोंदण्यांत येऊन प्रत्यक गोष्टींत 
पोलिसी अडथळा येऊं लागला. एकदा तर 
पणजीला पोलिस कमांडरच्या कॅबिनमध्यें चार 
तासपर्यंत स्थानवद्ध होऊनदि बसावें लागलें, 


यानंतर ' भारतमित्र ' हें नांव बदलू ल्न 
: गोवामित्र ? करण्याबद्दलचा ससेमिरा संपा- 
दकाच्या पाठीशी लागला. हे सांगण सकृत्दरानीं 
हास्यास्पद असलें, तरी तं सबलांचे असल्यान 
काय करावें हेंच समजेना, फार सावधानतेने 
हळुवारपणे. हा प्रश्न हाताळावा अस ठरवून 
दिवस घालविले. तथापि एकदां गव्हनेरच्या 
प्रायव्हेट सेक्रेटरीकडून आमंत्रण आठच 
पणजीला जाऊन विचारासाठीं मुदत मिळविली 
आणि इतक्यांत अखेरचे गव्हनेर जनरळू ज 
व्डासाळु सिल्व इकडे आल्यावर त्यांना सपा- 
दकां्चे निवेदन पटून पुर्ढ मूळचेच नांव बदल 
करावे न लागता कायम राहिले, 


1:33) 


०२ न 
। टा द 


२३ ७१३ 
__ “भारत? पत्राच्या विश्रांतीनंतर सन १९५ ० 
'पासून १९६० पर्यंत दहा अकरा वर्षांच्या 
कालांत. गोमंतकीय हिंदूंना आपले असें 
म्हणण्यास एकहि मराठी नियतकालिक नहत. 
__ अक्या वेळीं भारतमित्राशिवाय ते अन्य कोणा- 
कडे आपुलकीने बोट दाखविणार ? त्यावेळीं 
____ भारतमित्राने त्यांचें यथाशक्ति प्रतिनिधित्व 
.____ केलें आणि जनतेनेंहि त्याचे आपुलकीने 
0१९५ . कोतुक केलें. 


संकल्पित इच्छेप्रमाणे स्वत: भारतमित्राला 


___ होतां आलें नाहीं; तरी त्याची गोमंतकीय 
_ दैनिकाची इच्छा आजच्या चार दैनिकांनीं 
___ साकार केली आहे. 


काळ कोणत्याहि कारणाकरतां न थांबता 
_____ असा भराभर निघून जातो कीं, कित्येक वेळां 
त्याकडे कोणाचे अवधानहि राहात नाही. 
__ > पळे, घटिका, तास, दिवस, मास, वर्षे व त्य 
____ निव्रून जाऊन कालाच्या विश्याळ उदरांत गडप 
क. . होतात आणि त्यांतील एखादे पळटि आप- 

ल्याहा परत मिळत नाहीं. पण त्या कालांत 
जं कांही सत्कृत्य घडलें त्याचा फायदा मात्र 
__ देशाला सतत मिळत राहातो. :? 


१९-४८ मारतमित्रांच्या लोकसेवेच्या तीन तपांच्या 
स्ट कालांत त्याचे एकूण ४३२ अंक प्रसिद्ध झाले, 
पै त्यांतून काव्य, कथा, निबंध, 


' इतिदास, 
12”. समानकारण, राजकारण, 


कायदे, स्थळर्णने, 
विषयांवरील ळेखन 


4५0 


__ प्रचलित माहिती इ. विविध 
4:77 " अ 


जरी साप्ताहिक किंवा दैनिक स्वरूपांत प्रगट . 


प्रकाशनांत आलें. या साहित्यसेवेबद्दळ वाचक 
वर्गाने व हितचिंतकांनी आपली ठीक सहानुभू 
दाखविली. अतएव त्यांच्या सहानुभूतीमुळेंच 
“मित्रा 'सहि स्वीकृत कार्यास स्फू्ति मिळाली 
आणि अश्शा रीतीने त्रितप महोत्सवाचे भाग्य 
त्याला लाभळें याबद्दल आमच्या प्रमार्णेच 
त्यांनांहि फार समाधान वाटेल यांत ठका 
नाही... 2 


“ देशाची संस्कृति चिरंजीव करून राष्ट्रे- 
त्तजक विचार, उत्साह व स्फूति वाढविण्याचे 
सामर्थ्य नियतकालिकांतच विशेष असतें, म्हणून 
देशाच्या उत्कर्षाशीं विलक्षण संबंध असलेल्या 
या नियतकालिकांच्या बाबतींत औदासिन्य पा 
दाखवितां त्यांध्या उत्कर्षासाठी मनःपूर्वक 
हातभार लावणें स्वाभिमानी नागरिकांचे आद्य- 

आहे. या आपल्या कर्तव्यास ते. 
खुकणार नाहींत अशी आक्रा आहे, ...... 


ह ४200. 
वहिंटुस्थ7न (इस्तादु द ईदिअ) 


€ पाक्षिक पत्न पोतुगीज व मराठी अद्य र 
दोन भाषांतून प्रसिद्ध होई, आकार लहानसाच 
असून पृष्ठं चार असत. पहिल्या दोन पृष्ठांवर 
पोठुंगीज मजकूर व तिसर्‍या पानावर मराठी 
लेखन येत असे. चोथरे पष्ठ बहुतेक जाहि-_ 
रातींना देण्यांत येई. याचे संपादक श्री. 
दिवेस्कर हे जेते | 


1 


ऱ्च्यी १ प: प्ऱ्र 


व्ह्दृ 


| सन १९२४च्या २७ जानेवारी रोजीं 
प मडगांव येथें * हिंदु? साप्ताहिकाचा प्रथमांक 
प्रसिद्ध झाला. या पत्राचे संस्थापक व संचालक 
. पारोडें येथील विचारवंत कार्यकर्ते वे. पुरुषोत्तम 
श्रीनिवास शेणवी सुकेरकर हे असून प्रकाशक 
वै. जयवंत श्रीनिवास सुकेरकर आणि कार्यकारी 
. संपादक वे. दत्तात्रेय व्यंकटेश पै हे होते. या 
:__ पत्रासार्ठी स्वतंत्र छापखाना थाटला होता व 


र त्याचें नांव “ हिंदु छापखाना ? असं होतें. 


रामि हिंदु फक्त मराठी भावत दर रविवारी 
' निघे व त्याची वार्षिक वगणी ३॥ रुपये असे. 
"9 9 “ भारत ? पत्राएवढा लहानसाच असून 
श्र भथमांकार्ची पृष्ठे फक्त चार होतीं. पुढें तीं दुप्पट 
र करण्यांत आलीं. या साप्ताहिकाची मांडणी 
_ व्यवस्थित व लेखनपद्धत ठीक होती. आपल्या 
__ सात वर्षाच्या आयुष्यांत * हिंदू नें हिंदुसमाजां 

र युष्यांत “ हिंदू”नें हिंदुसमाजांत 
त उल्लेख नीय काये केलें. 


॥ 
211 


ह 
( 
1 
«३ 
४ 


ह्डु 


७४-. 

/ पस पत्राच्या प्रथमांकांत प्रसिद्ध झाळेला 
णि हेला अग्रलेख असा होता :-- 

ली १ 

ौ उद्दिष्ट काय 

___ वेतेमानपत्राच्या द्वारे विशेषत: गोमांतकाची 
_ पेपर्यायानें कक रि 

ग हिं आपला मायंदेश जो आसेतुहिमाचल 
ी “ र्ड त्याची शक्‍त्यनुसार अल्पस्वल्प सेवा 
1 ्ी कित्येक वर्षाची मनीषा आज मूत 
_ भैश््पांत येऊं लागल्याबद्दद समाधान वाटणे 


न्य, साह र ४ 
यी जिक्र आहे ! अश्या प्रसंगी ज्या सत्संकल्प- 


७ लॅ 
वक .:: 


(८ (१५-४५ १:४१ -> “येही शय; "१९४ ५५५. 


(अ. | "५९ 
ण ४२११४६ 


५॥-4<४/£ 


. *3 


दात्या भगवंताच्या कृपेनें तें समाधान लाभळे ड 
त्याच्या कृपाप्रसादाची पुढील कार्योतहि यश 9 


देण्याबद्दल याचना करणें हें आमचें पहिलें 
कतेव्य होय. का 


१९% ८ 


कोणतेंहि नियतकालिक म्हटलें की, त्याचा 
उद्देश स्वसमांजाच्या अगर देशाच्या उत्कर्षास 


हातभार लावणें हाच असणार. पण समाजाची 


अंगे अनेक आहेत. आणि त्याचा खरा उत्कषे 


म्हटला म्हणजें त्या सर्व अंगांचा उत्कषे होय. 
परंतु एकाच व्यक्तीला अग्र संस्थेळा या सर्वे 
अंगांच्या उत्कर्षाथे सदोदित सारख्याच. ममा- 
गात झटतां येणें शक्‍य नाहीं. सबब जिला 


ज्या अंगांची विशेष महती व आवड वाटत . 


असेल तिनें त्या अंगाच्या उत्कर्षाथ झटणे हेंच 


आपलें मुख्य उद्दिटट ठरवून इतर अंगांकडे फक्त 


प्रसंगविशेषीं नजर पुरवणें साहजिक असते. 


“ हिंदूरला गोमांतकाच्या सद्यपरिस्थितीत 


राजकारणाचे महत्व सर्वोत अधिक वाटतें. या 
बाबतींत त्याचीं कार्ही विशिष्ट तत्त्वें ठरलेली 


आहित. तीं लोकांना पटवून द्यावी व तदनुरोधानें . 


त्यांना कायेप्रवृत्त करावें एतदर्थ आपलें शक्ति- 
सर्वस्व वेंचण्याची उमेद बाळगून तो आपल्या 


कर्तव्यक्षेत्रांत आज पहिले पाऊल टाकीत आहे. 


“राज 
अपेक्षा असते. राष्ट्राशिवाय, राजका 


संभवतच_ नार्ही. गोमांतकाचें राष्ट्रीयत्व सध्या 


अनिश्चितावस्थेत 
स्थिरत्व प्राप्त झाल्याशिवाय आमची खरी 


राजकीय ऊन्नति केव्हांहि होणें शक्‍य नाहीं. हें 
आमचें पहिलें तत्व आहि. 


४७९ 


कारण म्हटलें. कॉ, त्याला राष्ट्राची 
रण मुळीं 


भ्रमण करीत आहे. त्याला 


- प्रत्येक राष्ट्रालो इतर राष्ट्रांपासून मिन्न 
करणारें म्हणजें अँनन्यसोमान्य किंवा व्यवः्‌ 
च्छेदेंक असे कांही गुणधमे असतात. यां 


: युणधमेससुचयाला त्या त्या राष्ट्रांतील लोक 


* स्वत्व * अशी व्यापक संज्ञा देत असतात. या 
स्वत्वाच्या - अंस्तित्वावरचे राष्ट्राचे जीवन 


अवलंबून असतें. स्वत्वेनांश हाचे राना 


___ असतो. संबॅब आम्हा गोमातकीयांना अर 


रांष्ट्रीयदष्ट्या जगावयांचें असेल तर स्वत्वाची 
ओळख पटवून घेऊन त्यांच्या संरक्षणाची 
तरतूद करणे अपरिहार्य होय हें आमचे दुसरे 
तत्व आहे. 

झासित वर्गाच्या कल्याणातच शास्त्या- 
वगर्चिहि कल्याण असतें. सबब पहिल्यानें 


- आमचें चवथें तत्व असें आहे को, काहो 
विशिष्ट कारणामुळें गोमांतकाचें राजकारण इष्ट 
वळवणावर नेण्यास फक्त हिंदु किंवा परधर्मी प्ण 
हिंदूंच्या विचारांचे लोकच समथ आहेत. तथापि 
ओज अशा लोकांची चलती नसून *इतरेजनांतच 
त्यांची गणना 'होत असते. 'ही स्थिति 'बदळा 
वयाची असली तर हिंदु "प्रथमत: 'सतेज “झाले 
पाहिजेंत. च यार्चसाठी राजकीथ ' विषयांची 
मराठींतून केलेली 'चर्चा सरकारी अधिकाऱ्यांवर 
विशेष परिणामकारक होणार नाहीं र्‍हें जाणत 
असूनहि आम्ही मराठींतुनच पत्र 'कांढार्‍यांचा 


9 


विचार केला. हिंदूंत पाहिजे तितके | 
उत्पन्न झाल्यावर त्यांच्या संघटित शक्तीने 
राज्यकारभारांत इष्ट सुधारणा घडवून आणण्या- 
करतां पुर्तुगेज भा षेंतूनहि स्वतंत्र पत्र काढण्याचा | 
आमचा मनोदय आहे. । 


या चारहि तत्वांना अनुसरून लोकमत त्यार 
करणें, त्यांनां पोषक अशा चळवळींचा जोरानें 
पुरस्कार व मारक असणारांना कतून विरोध 
करणें एतदर्थ * हिंदु ” आपलें शक्तिसर्वस्व वेंच- 
ण्यास कसलीहि कसूर करणार नाहीं. वाचकांना 
शोब्यांतील पुरुगेज रांजकारणाचे यथाथ ज्ञान 
व्हावें म्हणून :पुर्तुगाळचें 'राजकारण, सुठुगेज 
राज्याची रचना, गोव्याचा इतिहास वगेरे 
विषयांवर भरंपूर माहितींचे स्वतंत्र लेख मधून शि 
मंधून प्रसिद्ध होतील. 


._ “हिंदू च्या सर्वसामान्य धोरणाची कल्पना 
येण्यास ओज जितके 'लिंहिळे आहे त्याच्या” 

पेक्षां अधिक लिहिण्याची गरज नाही, असें | 
आम्हास वाटतें. 


या अप्रलेखावलून “ हिंदु ? 'पत्राचे ध्येय व 
धोरण यांची सहज कल्पना येते. 

'भंग्रलेखानंतंर ““ स्फुट 'विचार ; 'पुढें "एंक ी 
स्वतंत्र 'ळेखभाणि-नंतर'त्रोटक' * वर्तमान सार र 
देण्यांत येई, 


अथमांकांतील स्वतंत्र लेख अंसा:होता;- 


> 


२ 


. गोव्यांत तयार झालेलीं मराठी व्याकरणें 


पोतुगीज मिशनरी प्रथमत: जेंव्हां गोव्या- 


व मम डक क ३» ५ 
मध्यें आले, तेव्हां धरमप्रसाराचें खरें साधन जी 


एतद्देशियांची भाषा, ती हस्तगत करून घेण्याचे 
थोडेबहून प्रयत्न त्यांनीं केल्याचें आढळून येत; 
परंतु हे प्रयत्न योग्य रीतीनें केले गेळे नाहींत 
आणि खुद्द भाषेच्या ज्ञानापेक्षा भर्मप्रसाराकडे 
त्यांचें अधिक लक्ष असल्यामुळें त्यांच्या हातून 
एतंदूविषर्यी फारच मोठ्या चुका झाल्या. एका 
पाद्रीने उठावे आणि 3180118114-(29118- 
एग] असे नांव देऊन एक मराठी भाषेचें अथ्यद्ध 


- व्याकरण 'लिहावें; दुसऱ्याने उठावे आणि 


त्यच्चयाचॉयट8. तैज्च आटण काचा8- 
॥108. असें कांहीं तरी नामांमिधान देऊन 
रोमन लिपींत कोंकणी भाषेचें म्हणून एखादें 
य लिहावे, आणखी कोण्या सोम्यानें पुढे 
चे आणि (8118108. (0010६1६ 
अशी संज्ञा देऊन आपली भाषांभिज्ञता प्रगट 
करावी. असा प्रकार कित्येक वषँपर्येत चालू 
होता. परंतु एकाहि मिशनऱ्याला भोमांतकाची 
खेरी भाषा कोणती याचें वास्तविक ज्ञान झाले 
नेसून केवळ खालच्या वर्गीतील अन्न लोक जी 
भाषा बोलत, त्या भाषेच्या. निरनिराळ्या 
सवस्पार्चीच त्यांनीं अशुद्ध व्याकरणें लिहिलीं, 
या संबर्धी 1119 लाह यानें 


आपल्या [४1001 5 (टण्णा- 


0०३९त ७४ लढ ऐळााटण€९5€ या 
र 
उल्तकांत पुढील उद्‌गार“काढळेले आहेत :-- 


शि. )...1.14- जा 


"6 ताद्याह्ल० पाककाच (05 ९- 
९६तळल€$ ९ ट्पाऱिए9तखा€5 त8 (2682 


101 8१०७११० ९105 11155101181108 7 


0०एँॅपण€९585 8९ 1827618९11 €9- 
छठिट० द्ोटटूण्या ७88 0 ९९एच्ा ठप 


515(8९1181591. 


इ. स. १८४२३ सालीं पणजी येयें जेंब्हां एक 
नवीनच सरकारी मराठी शाळा सुरू झाली 
( तटा तच िट्टपव गावारद्रा8 € 
(74 ) तेव्हां त्या शाळेंत कोणतें मराठी 
व्याकरण श्िकविलें जावें हा वाद होता. सुंबई 
पुण्याकडे देखील मराठीची व्याक्रणें तयार 
झालीं नव्हतीं. खुद्द दादोबा पांडुरंगी व्याकरण 
१८४३ च्य़ा नंतर तयार झालें ह प्रसिद्ध आहे. 
अंका स्थितींत वरील शाळेच्या उपंयोगाकरितां. 
म्हणून १८५४ सालीं फिलिप नेरी पीरिश॒ 
"नावांच्या एका ग्रहस्थानें एक मराठी व्याकरण 
प्रसिद्ध केलें ( (ध81०9-९३1110908 
हण यिप गावा 8०1109४ 
1854) आणि सरकारनेंहि त्याच वर्षी सदरहू 


व्याकरणाला मंजुरी दिली. याच्या पूर्वी हस्त- 


लिखित खर््योच्या द्वारें त्या शाळिंत शिक्षण. 
दिळें जात.असे. 

"फिलिप नेरी “याचें “वरील व्याकरण ह 
गोव्यांत पोतुगीज भाषेतून प्रसिद्ध झालेलें 
थोडेंबहूत शुद्ध व पद्धतशीर असे पहिलेच 
व्याकरण होय. 

पीरिश्ू याचें अशा . प्रकारचें व्याकरण हे 
प्रथम प्रसिद्ध झालेलें पहिलें व्याकरण असलें” 


ष्श 


त्याच्या पूवी म्हणजे इ. स. १८१९ सालीं 
__ सखाराम वाघ या नांवांच्या एका ग्रहस्थांनीं 
__ मराठी भाषेचें फार चांगलें _नमुनेदार असें 
-_ पोठुंगिजींत एक व्याकरण लिहिळें होतें. तें ते 

प्रसिद्ध करूं ाकळे नाहींत, याचें कारण गोव्यांत 
१८२१ पर्यंत एकहि छापखाना नव्हता आणि 
यावेर्ळी खुद्द मुंबईकडे देखील मराठी टेप पाडले 
जात नसत. त्या व्याकरणाची एक हस्तलिखित 
_ प्रत के. सूर्याजीराव देशपांडे यांच्या संग्रही 
_ : होती असें स्वत: सूर्याजीरावांनीच लिहिलेलें 
. आढळतें. १ 


भटा 


ग््न््र 


___ स.१८१९सालीं म्हणजे दादोबा पांडुरंगाच्या 
पुष्कळच पूवी मराठी व्याकरण लिहिणारे के. 

_ सखारामपंत वाघ यांजविषयीची थोडीशी 
मनोरंजक माहिती येथें देतों. ते पणजी नजिक 
_ पानवेल येथें रहाणारे असून त्यांचे संपूर्ण नांव 


_____ सखाराम नारायण वाघ असें होतें. हे चांगले 


. होत्या. त्यांची विद्वत्ता पाहून सरकारनें “ ठिंग्व 
ध् द इस्ताद "च्या जागेवर त्यांची नेमणूक केळी 
___ होती; परंतु कांहीं कारणामुळें या जागेला 
____ सुक्रावें लागल्याने पुढें त्यांना फारच विपत्तींत 
_____ दिवस कंठावे लागले. ह्या त्यांच्या स्थितीबहर 

कोंव येऊन (81062 81 


॥४ नांवाच्या 
'एका सेकेतार जेरालनें १ ८४२ 


त्यांची मानसिक स्थिति बिघडली, ते १८५ 
सालीं वारले. | 


भाषांतर केलं होते. त्याचा हस्तलिखित एव 
भाग के. सूर्याजीराव देशपांड्यांच्या सं 


सहन न होऊन श्रीकृष्ण परमात्म्यानें त्य 
बुद्धीचा भ्रेश केला ! ऱ् 


> 


वाघांनंतर के. सूर्याजी आनंदराव देशपांडे यांची 
२५ असूर्प्यीच्या पगारावर नेमणूक झ 


नेरीचें व्याकरण या शाळेंत शिकविळें जा ; 
असे, हें मागे टिहिळेंच आहे. तथापि सुर्याजी । 
रावांना पीरिशच्या . व्याकरणांत फार 


त्यांना दिसून आलें. रं 


ही अडचण दूर्‌ व्हावी म्हणून के. 32. 
आनंदराव देशपांडे यांनी स्वत: एक मराठी, 
व्याकरण पोतुंगीजीमध्यें लिहिलें. ी 


कै. देशपांडे यांनी लिहिळेल्या त्या व्या 
रणाची माहिती आमच्या वाचकांना पुढें के» 
तरी अवऱ्य देऊं 


५ ९०७.० ७.७ 


व्हिंदु 2 
 व्हास्कु द गाम याचा सरकारतर्फे चतुर्थात 
सांवत्सरिक उत्सव साजरा झाला त्यावेळीं 
हिंद पत्रा 
हंदु * पत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाबद्दल 


खटला होऊन हिंदूचे प्रकाशक या नात्याने 
चे, जयवंत श्री. सुकेरकर यांना सजाहि झाली. 


नबीन कायद्यामुळें पुढें हिंदूचे कायदेशीर 
डायरेक्टर म्हणून कांदीं काळ डॉक्टर मदादेव 
मंगेश शिर्विकर व नंतर रा. उपेंद्र गोविंद जोशी 
हे असून संपादक वै. दत्तात्रेय व्यंकटेश पे हे 


होते. पुढें अल्प दिवस या पत्राची संपादकीय 


हह दारी श्री. दामोदर अच्युत कारे व 
श्री. महाबळेश्वर प्रतापराव सरदेसाई यांकडेहि 
होती. 


द हिंदु 
मिर हंदु * परत्रापायी चालक व मालक 
सुकेरकर बंधु यांना बरीच झीज सोसावी 
लागली, पत्रा न्यवस्थीत चालणारं व॑ आवश्यक 


जैस असतांहि अखेरीस तें फार नुकसानीत 


ञअ “९ ऱ्य री र) *९ 
ल आणि त्यामुळे चालकांना ते बंद करावे 


ह ला >२५ ४ लं 
2 गळे. ह पत्र फक्त सात वर्षे 'पाललें. ' दिंदु 
पत्राचा ता, १० माचे १९३१ चा, सातव्या 


या ४८ वाःअंक दुर्देवाने अखेरचा ठरला, 
“५ अंकांत गोमंतकीय जनतेस उद्देद्यून चाल- 
कांनी पुढील विनंती केली होती :--- 


टु हद 
च्या जीविताचा प्रश्न 


सोडविण्याचा अखेरचा प्रयत्न करण्या- 


साठीं तीन महिने विश्रांति. | क री 


_ अगत्याची विनंति--- 


:< चाळू अंकानें * हिंदू ? चं. ७वें वर्ष संपर्ते, 
त्या काळांत ' हिंदू ने कांहीं इष्ट कार्य 
केलें की काय हे सांगण्याच काम त्याच्या 
वाचकांचे आहे; आमचें नव्हे. आम्ही स्वतः 
इतकेंच सांगू शकर्तो की, “हिंदूंरत जें जे 
काय लिहिलें तै केवळ लोककल्याणकर वाटलें 
म्हणून लिहिलें. त्याचप्रमाणे * हिंदु वृत्तपत्र 
शास्त्राच्या नियमांनुसार चालवला जावा, 
ह्याबद्दलहि आम्हीं नेहमीं प्रयत्न केला. 


पण, दोष कोणाथा असेल तो असो, . 
: हिंदू ची आर्थिक स्थिति दिवसे दिवस 
ब्रिघडतच गेळी आणि आज ती इतक्या थराला 
पोंचळी आहे कीं, त्याचें जीवितच धोक्‍यांत 
सांपडळें आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं. 
हिंदु? व त्याचा छापलाना ह्यांच्या डोक्यावर 
असलेल्या. कर्जाचें व्याज आणि वर्ष अखेर 
पडणारी तूट यांची भरपाई करणें यापुढें 
त्याच्या चालकांस केवळ अशक्य होऊन बसलें 
आहे. । 


तथापि, हातीं घेतलेळें कार्य मर्ध्येंच बंद 
पड्टें नये अशी आमची मनापासून इच्छा 
असल्याने, ' दिंदू ?च्या जीविताला शाश्वती 
आणतां येईल कीं काय ह्यासंबंधी शेवटचा 


_ प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. हा प्रयत्न 


म्हणजे  टिंदू ₹ची वर्गणीदारांकडे बाकी 
असलेली सुमारे ३००० रुपये वर्गगी वसूळ 
करगे आणि नियमीत वर्गणी देणारे नवे व 


षड 


५१७१0४, ५५ ४३७४५५ ५१ ४१,१०४ ४५ ५040103): 1/011:/ 
११६. 1079: यी 


अक्ट 


___ कायम वर्गणीदार मिळविणे, तो करण्यासाठीं 
._ येत्या अंकापासून तीन महिने * हिंदू बंद 
_ ठेवण्याचं आम्हीं योजिळे आहे. आम्हांस 
_ आक्रा आहे कीं, गोमंतकस्थ, परस्थं गोमंतकीय 
_ ब महाराष्ट्रीय लोक. ' हिंदू ? च्या जीवितास 


छाश्वती आणण्यासाठी रक्‍्य तो स्वार्थत्याग 


____ करण्यास कमी करणार नाहींत. तरी ज्या 


कोणी '* हिंदू? ची वरगेणी बाकी आहे त्यांनी 
ती त्वरित पाठवून द्यावी आणि ' हिंदू ' चे 


. स्वतः वर्गणीदार राहून आणखी वर्गणीदार 


मिळवून द्यावे अश्शी विनंति आहे, 


ही विनंति प्रसिद्ध करून त्याप्रमाणे चालकां- 


_,__ कटून प्रमत्नदि बराच झाला; पण त्याचा 
___ ... योग्य उपयोग न झाल्यानं दिंदूर्ने घेतलेली अल्प 
-____ विश्रांतीच दुर्देवाने पुढें खरी ठरली, 


कार्यकारी संपादक या नात्यानें वै, दत्तात्रेय 


. व्यंकटेश पे यांनीं संपादकीय क्षेत्रांत आणि 


पत्राच्या टापटिपींत तत्कालीन. परिस्थितीच्या 
मानानं चांगली कुरालता दाखविली; तथापि 
त दीधंजीवि होण्याच्या बाबतींत त्यांचा कांहींच 
उपयोग झाला नाहीं आणि अश्शा रीतीने 


_ गोमंतक एका चांगल्या साप्ताहिकास कायमचा 
.- मुकला ! न 


(हिंदू'चा अखेस्चा अग्रलेख ) 
_ संघटना हाच तरणोपाय. 


- आपल्या ह्या गोमंतक प्रांतांत स्वातंत्र्याची 
किंबा स्वराज्याची दि आकांक्षा पाहिजे तितकी 
ष्8 


सावंत्रिक व व्हावी तितकी. तीव्र झालेली नाहीं. 
ही गोष्ट सिद्ध आहे. इतकेंच काय, पण 
रिपब्लिकव्या राज्यघटनेने जे हक्क आम्हांस 
मिळाले होते ते तोडले जात असतां. आणि 
राजधानींतील महालपाल्किसारखी संस्था अ- श्र 
न्यायाने खालसा केली गेली असतां सामुदायिक 
रीत्या नुसता शाब्दिक प्रतिकार करण्याइतका. : 
मनुष्यपंणाहि आमच्यामध्ये शिक राहिलेला 
दिसत नाहीं ! ' 


सुप्रसिद्ध तत्वज्ञ अरिस्टॉटल यानें 'मनुण्य ? 
शब्दाची व्याख्या : राजकारणी जनावर ? अशी 
केलेली आहे. ह्या व्याख्येचे विशादीकरण असे 
कीं, राजकारण करण्याची इच्छा व पात्रता ी; 
हे दोन गुण जर वगळले तर मनुष्य आणि. 
पथ्चु ह्यांच्यांत अंतर असं शिल्लकच उरत नाहीं. 

पण आमच्या गोव्यांत पहावें तर * मळा. 
तुमच तें राजकारण नको १. असें म्हणण्यांत 
शिक्षित समजले जाणारेदि कांहीं लोक भूषण 
मानीत असलेले आढळतात ! अऑरिस्टॉय्ठ प 
जिवत असते व त्यांची व्याख्या त्यांना कबूल | 
राहती तर या लोकांना त्यांनी * पश्च ? म्हणून 
संबोधळें असते हे उघड आहे! | 


कारण म्हणून पोतुगीज. राज्यकारभाराच्या 
चोंगुलपणाचा जो मुद्दा पुढें केला जातो तो. 
कता अर्थशून्य आहे हें आम्ही अनेक वेळा 
दालविळें असून त्याची संक्षित उजळणी 
गतांकींद्रि केली आहे, श् 


ब्रिटिश हिंदुस्थांनावरं परकी अंमल स्थापन 
झाल्यास दोनशें वर्षे पुरी झालीं नाहींत व 
काच्या पायांत दास्यकुंखला अडकल्यास 
शतके लोटून गेलीं & त्यामुळें तेथील 
गातत्र्याकांक्षा जिवंत राहिली व आमची 
; 00 कित्येक समजतात.- पण 
न्यासा तथ्य दिसत नाहीं. कारण, 
१. तकाचे सारेच भाग. पारतंत्र्यांत 
त्त्य > वर्षे होऊन गेलीं आहेंत असे 
व ज्य काबिजादी पोुंगीज सत्तेखाली 
क्व स दोन शातकेंद्ि पुरीं झालीं. 
०: थे तरी. काय स्थिति आहे १ 
चारणे बवे ११ स्वातंत्र्य नाशाला हीं जीं 
मी वर रती कांही एकाएकीं झालेलीं 
व. ठांभर, मग दीडरो; नंतर 
जे ह हा चार शतकांचा काळा-. 
जा प्सवो मग ज्यावेळीं. स्वातंतर्य- 
गच शतक्रे झालीं होतीं त्यावेळींदि 
. कारणे काय र हालचाल जी केली नाहीं त्याच 
व्वा तांत्पय हेच कीं, हा दीर्घकालीन 
0 कारा कद मुद्दादि आमच्या लांछनीय स्थितीचे 
च्य; स्त पुढ करतां येत नाहीं. पण पुढे 
> खोटीं आहेत, एवढेंच सिद्ध 
त त तर. खरी कारणें कोणतीं 
9९.नेसपाप ठरते, 


र पोतुगिजाची त व व्यापक कारण म्हणजे 
राष्ट्ह न्न हेचं होय. स्वतः पोतुंगांल 

धि र व व॑ हलगर्जी असल्यानं त्यांच्या 
शर देशांतदि तेच दुर्गुण शिरले 


असल्यास नवल. नाहीं. इंग्रजी राष्ट्रास 
कोणतेहि दुगुंण असतील 


तर तितकेसे बिघड' 


अन्य 
हुद्यारी. 
संमयशीलता, दूरदरित्व, रिस्त इ. गुणसंपन्न 
आहे आणि त्या गुणांचा ठसा त्यांनी दिंदु- टे 


स्थानांवर उठवला आहे हें नाकबूल करण्यांत 


१ 
दभ 


पण 
2 


अर्थ नाहीं. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे 
इंग्रज लोक स्त्रभावतःच जीवंत असून पोर्तुगीज __ & 
छोक ऐदी आहित. आणि ब्रिटिश दिंदुस्थानांत गु 
जींवंतपणा व गोव्यात मुमूर्ष स्थ्रिति दिसून र 
येण्याचे मुख्य़ कारण हेच होय. क्य 


पोर्ठुगिजांच्या संगतीप्रमाण त्याच्या राज्य 
कारभाराच्या पडतीच्या मार्थीदि गोमतकाच्या ठे 
आजच्या पद्युवत्‌ जीवनाचा दोष येतो 
त्यांच्या वृत्ति आत्मसात करण्याच्या पद्धतीने 
गोमंतकीय लोक स्वत्वभ्रष्ट झाले आणि त्यांच ्ै 
पर्यवसान स्वामिमानद्यूर्यतत होणे हे स्वाभाविक _ 
होय. ज्या लोकांना त्यांनी खिस्ती धर्माची 
दीक्षा दिली त्यांच्या स्वत्वनाश्याची गोष्ट तर 
पुसूच नये. त्यांचा घंपेच केवळे तुटला असता 
ठ नसते. पण घेर्मावरोवरच 
दीव, राष्ट; परंपरा पार शि 
त्यांची स्थिति त्रिशंकूमांरखी झाली ह. 


आणि सर्वांत दुःखद गोष्ट हिंदु, व. 229 
खिश्चन या समाजाची तोर्डे परस्पर री र 
दिज्ञांकडे होऊन बसली, त्यामुळ एक दुसऱ्या 

विंष्रयी अज्ञान; सार्क) किब्रहुना विरोधीदि 
बंनला. ' राष्टरस्वरातंत््यासारखी महत्कार्य री 


डग राकय, तीं हातांत. 


. क्विश्चन समाजाचा हा जो मतिभ्रंश झाला 
त्यानें अनेक खोट्या कोटिक्रमांस जन्म द्स्लि 
आणि खिश्चन समाजाच्या वैभवाने दिपून 
किंवा भुळून जाणाऱ्या हिंदु लोकांतहि त्यांतील 
कांहीं शिरले. हे कोटीक्रम परकी राज्य- 
कर्त्यांच्या तोंडांत एक वेळ साजतील ; पण 
त्यांनीं बतवलेला त्यांचा पगडा आमच्या 
मनावर इतका उमटला कीं, तो आजतागायतहि 
निघून गेळेला नाहीं. उदाहरणार्थ हिंदी 
लोकांच्या हातांत त्यांच्या देशाचा राज्यकारभार 
आला तर ते आपसांत भांडून देशा पुनः 
बुडवतील असं परकी राज्यकर्ते 
- वे आम्हींदि त्यांचीच री ओढू लागलो, 


राज्यकारभार हाती आला असतां दिदी 
लोक आपापसांत भांडतील ही गोष्ट घटकाभर 
खरी मानली तरी तिच्यावरून त्यांचें राज्य 
परक्यांनी हातांत घेऊन लरावें असा सिद्धांत 
कसा निघतो १ हा सिद्धांत जर खरा माना- 
वयाचा तर दोघे भाऊ एकमेकांत कलह करूं 
लागले असतां व त्यामुळं त्यांच्या मालमत्तेची 
नुकसानी होऊं लागली असतां ती तिसऱ्यानें 
गिळंकृत करावी हा न्यायहि योग्य कां मानू 
नये १ पण कोणत्या न्यायाल्यानं व कोणत्या 
सरकारनें असला न्याय वा कायदा अंमलांत 
आणलेला आहे ? मग घरगुती किंवा वैयक्तिक 
बाबतींत जी गोष्ट आपण अन्यायाची व 
जुलमाची मानतो तीच राष्टाच्या . 
न्यायाची मानतो हे आश्चर्य नव्हे य 
राष्ट्हित हं व्यक्तिहितापेक्षांहि मौण मानण्याची 
जी वृत्ति आमच्यांत खिळवली गेली तिचेच हे 
ष्द्‌ 


का ७.७ .-- 


- निर्माण करण्यांत आली तर तिचा फार 


म्हणू लांगळे 


आमचा नेभळटपणा घालवून देऊन गेलेली 
माणुसकी कमवावी अश्या इच्छेचे कित्येक लोक 
गोमंतकांत आढळून येतात ही आडोची गोष्ट 
होय. पण त्यांकडून प्रयत्न एकाकी होत. 
असल्याने ते निष्फळ. ठरतात.. ..... .. ...... प 
तेव्हां जर एखादी संघटित राजकीय संस्था री, 


- क 


उपयोग होण्यासारस्वा आहे. 


या संघटनंत हिंदु, खिस्ती, मुसलमान असा 
धर्मभेद ; ब्राह्मण, मराठा, क्षूद्र असा जातिभेद. 
किंवा अन्य पक्षभेद पुढें येतां नये. आपण 
आधीं गोमंतकीय किंबहुना इिंदी आहों आणि 
गेळेळें कमावणे व योग्य ते नवे संपादन करणें. 
आपलें कर्तव्य आहे अद्गा बुद्धीच्यान लोकांचा 
या. संघटनेत झाला पाहिजे. ध्येय- 
सिद्धीच्या मार्गाचें सर्वसामान्य धोरण याच्या 
बाबतींत मतभेद होणार नाहींत. आणि तुरळक 
स्वरूपाचा तो झाला तरी संघटनेंतून फुटून 
जाणार नाहींत अशाच लोकांत ही संघटना 
प्रथम घडवून आणली पाहिजे. तिचें सूत्रचालक श 
मंडळ सुटसुटीत, विनयसंपन्न, कार्यदक्ष असें 
अवट पाहिज, अशी संघटना घर वम 
आणली गेळी, तर आमची असदाय्य स्थिति. 
उवार्न “मनुष्येशया, सतव पात, ठरण्याचे, 
पवत्न यशस्वीपणे करतां येतील असा अ म्दांला 


विश्वास वाटूं लागला आहे. ईश्वर करो आणि 
तो खरा ठरो | 


"४ 


0. ॥)..५).४ 


र १ षु ह 


भारयातबज्ञान 


सांगे येथें सन १९२६ सालीं ज्योतिषी 
नारायण अनंत नाईक पाटणकर यांनीं * आर्य- 
विज्ञान) मासिक सुरू केलें. हे मोठे प्रयत्नवादी 
मनुष्य होते. शिकस्तीच्या प्रयत्नाने यांनी 
पिक भांडवलावर एक लटड्ाानसा छापखाना 
सांगे येर्थ सुरू केला आणि त्याला * संगमोदय 
छापखाना ? असं नांव दिलं. याच छाप- 
| खान्यांनून ' आर्यविज्ञान' मासिक छापून निघे. 
अतएव या मासिकासाठींच हा छापखाना 
उभारण्यांत आला होता. 


' आर्यविज्ञाना *चा आकार डेमी अष्टपेजी 
हे हकती पृष्टें १६ असत. या मासि- : 
द भारतीय संस्कृतीचे वेरिष्स्यदरान 
| | त्या दृष्टीनें यांत शास्त्रीय व तात्विक 
ष्ट निरनिराळे लहान लहान लेख 


असत. 


- क यया निवेदनांत संपादक 
र ्का--- 

पा वश संस्कृतींचें वदिष्स्य ! 
महि ह व येविशाना दि जन्मकार्य 
6 दोता य प्रका एका काळीं अत्युच्च स्थितींत 
। प्रकारचे जान क या भरतखंडांतूनच सर्व 
 केबूल केळे ळत असे, हें पाश्चात्यांनींच 
पा व प्राचीन अर्वाचीन भारतीय व 
' भारतीय १ अतुल ज्ञानव्यवसायपरिश्रमानं 
| _ झालेअ कृतीचे यथार्थ श्रेष्ठत्व संवंत्र प्रसृत 
त सळ तरी उभय देक्यांत असाहि एक 


* शोचनीय आहे 


(५१४ १ 0- 
वगे आहे कीं, 
उदासीनच आहे. याच्या उलट आधुनिक 


सुश्रिक्षितांत व प्राचीनाभिमान्यांत पहावें तो. _ 


: सवव कांहीं आमः्यांत आहे. दुसऱ्याचे 
आम्टांला कश्याला पाहिजे £ ? असं म्हणणारा 
एक वर्ग आहे. तर दुसरा एक * न वदेद्यावनी 
माषाम्‌.! म्हणून स्वमताव्यतिरिक्‍त दुसऱ्याच्या 
मतास तिरस्करणीय मानितो. ही स्थिति 
या उभयतांच्या तुलनात्मक 
मिश्रणाने दोषत्याग करणें व गुणग्रहण करणे 
* आमचे वरील प्रमा्गेच एक कतेव्य आह. _ 
५ पुराणमित्येव न साधु सव न चापि काव्ये 
नवमित्यवंद्यम्‌ जुनें तैच सोनं किंवा नवे तेच हवे 
न म्हणतां ' ज्ञानोच्छिष्ठं जगतूसवे ! म्हणून उभव 
तत्त्वांचे सार घेणेंपे योग्य आहे. या पद्धती- 
नुसार दुरमिमान किंवा फाजील चिकित्सा न 
करतां आर्यविज्ञान हे आमच्या जगद्वद्य; 
प्रतिभावान्‌ व ज्ञानसंपन्न अशा आर्य पूर्वजांचं 
ज्ञान त्यांच्या थोर कृतीसंबंधीं सप्रमाण व 
सोपपत्तिक असें विज्ञान इ. त्याच्या नांवायमाण र 
सर्वांपुढे ठेवणें आणि स्वत्वाची ओळख करून 
देणे हेदि आर्यविज्ञानाचे एक ध्यय आहे. 
एक काळ असा होता कीं 
स्कृतीची आठवण आम्हालाच नव्हती. अद्य 
काली कै. विष्णुद्यास्री चिपळुणकरांसारखे. 
ब्रागेदार व ओजस्वी पुरुष निपजून त्यांनी 
आपल्या तडफदार लेखणीनं राष्टू व संस्कृति 
यांची ओळख पटवून दिली लो, टिळक है 
जसे राष्टाचे नेते झाले तसेच भारतीय 
वर आपल्या विद्रत्तेन प्रकाश पाडणारे 


संस्कृती 
ते एक तेजस्वी सूर्यच होते 


ण 


तो भारतीय संस्कृतीसंबंधी __ 
>. 


आमच्या 


__ विद्वदूवर्य डॉ. भांडारकर प्रति. भारतीय 
* पंडितांनी आर्यसंस्कृतीये महत्व व श्रेष्ठत्व अनेक 
प्रकारें विशद्‌ करून दाखविळें आहे. सध्याहि 
अनेक विद्वान्‌ हें कार्य करीत आहेत. सें 
असतां पाश्चात्यांच्या वरपांगी देखाव्यास भुळून 
_ आमच्यांतील कांहीं महाभाग स्वतःची व 
समाजसंल्थेची अध:पतनावस्था करीत आहेत. 
कालिदासाचे शाकुंतल कितीहि श्रेष्ठ ठरळे तरी 


गटे यांच्या शब्दांत सांगावी लागते तेव्हां कोठे 
.त्याचे डोळे उघडतात ! , 


* नदी कस्तूरिकामोद: शपथेन प्रब्तते * हे 
खरं असळें तरी वास येत असतां त्याला घाण 
म्हणणाराळा. “ रिझावूं शकेना विधाता तयाला ? 
ही मर्तुदरीची उक्ति यथाथ लागू होते. म्हणून 
आज आमच्या. संस्कृतीची कितीट्रि थोरबी 

 असळी. तरी ती युरोपियनांच्या वेदवाक्यांनी 
सिद्ध करून दाखवावी लागते ! व हे प्राप्त कार्य 
स्हणून उभय विद्याविशारदांच्या ओजस्वी. 

वाडमय प्रकाशनाने. आर्यविशान हळुःळू सप्रमाण 

____ दाखवून देणार आहे. ड्‌, 


_____ प्रथमांकांत * मीमांसा शास्त्रम्‌ , आर्य- 
रश - संस्कृत, भारतीय आये विज्ञान, संस्कृत 
साहित्याचे महत्व इ. विप्रयांवरील लेख 
1... आले होते. य र 
९.” “या मासिकाची वार्षिक वर्गणी २ रु, होती 
पहिला अंक १९२६ सालीं फाल्गुन (माच) 
महिन्यांत प्रतिद्ध झाला. २रा एप्रिहांत, ३रा 
मे; चौथाजून, एवा ऑगस्ट, ८ व ऑक्टोबर, 
ह. _ ७-८वा फेब्रवारी १९२७, ९-१७- १श्मे 


अदा परप्रत्ययनेय झालेल्यास त्यात्री महती 


आणि १२वा अंक जुळ माटेत प्रभिद्ध शोऊन | 
मासिकाचे प्रथम-बर्ष पूर्ण झालें. २ र्‍या सालचा | 
प्रथमांक ऑक्टोबरांत, २रा अंक १९२८ च्या हे 
जूनमध्ये, ३ रा नोव्हेंबरांत, ४था १९२ दच्याळू 
मे महिन्यांत, ५ वा ऑगस्टांत, ६-७ वा : 
ऑक्टोबर महिन्यांत, ८-- ९ वा जानेवारी १ 
१९२० आणि १०-११-१२ आ जोड अंक 

१९३१ सालच्या सप्टेंबरांत प्रकाशनांत आला. 
हाच या मातिकाचा अखेरचा अंक होय. ी 
पहिल्या ॥सून शेवटच्या अंकापर्यंत प्रति फक्त 
५०० निघत असत, 


या अंकांत संपादकांनी * पुनश्च इ्रि3 ! *' र 
या मथळ्याखालों लिहिले आहे कीं-- 
“ आर्यविज्ञानाचा पोष्य शके १८५८१चा अंक 
निघाल्यानंतर पुढील अंक वेळेवर देण्याचें. 
वाचकांना आश्वासन दिलें होते. पण या 
आद्वासनाळा भवितव्यता प्रतिकूल दृष्टीनें पदात 
होती म्हणून अथवा यहच्छाच तशी होती 
म्हणून, एकाएकीं परिस्थितीच अशी उद्‌भवली 
कीं प्रयत्नांची पराकाष्टा केलो असतांना सुद्धां. 
आजपर्यंतच्या अवधींत भबीन अंकास जन्म 
देणें अशक्यप्राय होऊन बसलें ! तथ्रापि, 
परमेश्वरावर भरंवसा टाकून आमचा असा 
विश्वास होता कीं, उच्च ध्येयाने प्रेरित होऊन 
ब आर्यसंस्कृतीच्या प्रेमाल्टादाने उभारलेले कार्य 
होतां होई तों बंद करावयाचें नाहीं आणि या 
दरम्यानच्या काळांत मासिकाच्या पुनश्च उद॒- 
याचे शकय ते यत्न झाळे, इष्टमित्र, चाहते व ी. 
हितेषी यांच्या झद्दानुभूतीचाहि उपयोग झाला. 
व मनाच्या उल्हासाप्रमाण सर्वच दृष्टींनी नाहीं 


४-१. 


ऱ्टा 
“२७ 


आ तितर्‍्या वर्षाच्या सुरवातीयासून अंक निय- 
सोत काढण्याचा संपादकांनी संकल्प. केला 


4) 


. कोणत्याहि स्वरूपांत आणखी अंकच निघू 

केला नाहीं आणि अद्ा रीतीने या माति- 
. काची इतिश्री झाली 

या संगमोदय! छापखाना आणि 'आर्यविज्ञान? 

सक यांच्यापायीं झालेल्या कर्जामुळे छाप- 


शेताव 
र त्याचा बोजा राहिला आणि. पुढे 
या ज्योतिषी व्यवसायाने त्यांना हात 


हे बऱ्याच कालानें आयुष्याच्या अखे- 
कर्जातून कसेबसे मुक्त झाले 


सुबोध 

यी र कंटक यांनी सन १९२८. 
ह... य सुबोध वाड्मय प्रत्तारक 
हिज 1 एका पुस्तकमालेस जन्म 
र त्या मालेतून “आर्य त्री ! ही 
कादंबरी, एक कथा संग्रह आणि इतर 
रें १९३० पर्यंत प्रकाशीत केलीं 
क. प्रथम वर्ष पूर्ण झाल्यावर सन 
या नोव्हेंबरांत माळेचे. मालिकांत 
फैरून द्वितीय वर्षांचा प्रथमांक मुर्गाव 
कळ. केला. या अंकाचा आकार 
व पृ. ४८ होतीं. मासिकाची 


(7१ |) छा 


खाना न 
; 1 'विकूनहि पाटणकर यांच्या खासगी 


बाँ, वर्गणी ३” रु. असे. प्रथमं 


अंकांनंतर दोन जोड अंक निघून ऑक्टोबरांत 
सुब्रोधरचे दुसर व्ष पण झाल *7:»1्ध< 


लेख, गोष्टी, कविता इ. रीतीनें संपादकॉर्न 


साहित्याची संजावट यथादाक्ति ठीक केली; पणं 


मासिकाची वर्गंणीच वेळेवर न आल्यांन त्य़ांना . 


आर्थिक बाबतींत बरेच त्रास सहन करावे 
लागले, त्याबद्दळ त्यांनी दुतर्‍्या वर्षाच्या 


१र्‌व्या अंकांत पुढीळ मजकूर प्रसिद्ध केला --- 


: गोव्यांतीळ वर्गणीदारांनी अद्याप आपली 


वर्गणी दिली नाहीं; त्यामुळें आंमची स्थिति 
अत्यंत बिकट होत चालली आहें. गोव्यांतील 


७२५. वर्गणीदारांपकीं हा वेळपर्यंत २२ 
वर्गणीदारांनी काय त॑ आपले कतेव्य बजावळ 
आहे व बाकीचे “आज उद्या *चे घडे आम्हांस 
शिकवीत आहित. ' सुबोध * ची सेंवा लक्षांत 
घेऊन त्यांनी कृपा करून आपली वर्गणी 
पाठंबावी अशी मी त्यांजजवळ ही शेवटची 


' विनेति करी आहे. ” 


तथ!पि या विनंतीचा कांहीं फारसा उपबोग 
झाला नाहीं. नोव्हेंबर व डिसेबर असे १९२२ 
मधीळ दोन महिने गेल्यावर जानेवारी १९२२३ 
पासून ' सुबोध! च्या ३ र्‍या वर्षास सुरवात 


झाली, पणे त्याचे. पुढील अंकहि नियमीत 
ठाकले नाहींत, २२ा अक एप्रिलमध्ये, 
] मे, ४था जून, ५-६वा आगस्ट, 0 वा 
सप्टेंबर, ८वा ऑक्टोबर, €वा नोव्हेंबर, 


निधूं ट्‌ 


०वा डिसेंबर, १श९वा १९३४च्या माचे 
मध्ये आणि १२वा अंक जूत माहेच्या ता. 


१८ रोजीं प्रसिद्ध होऊन तिसऱ्या सालची 
: समाप्ति झाली 


च 


>: 


वः 


| शल 

र 

3५7 
य 


७१% 
री त 
न 

यी 


८: 
पी 
»' 
यी 

व 
र. 


४५ 


नर्क 
>» 


र 


£ सुबोध च्या प्रथमांकांत श्री, 'शं. वा. 
किर्लोस्कर, वि. कृ. नेरूरकर, ताम्हनकर, 
शिखरे, तिवारी इ. नामवंत साहित्यिकांचे ळेख 
आले होते. २ र्‍या पासून पुढील अंकाचाहि 
ळेखकवर्ग ठीक होता. अंकाचें मुद्रण बेळगांवच्या 
“ तरुण भारत ? छापखान्यांत व्यवस्थित होई. 
तर्थांपे * सुबोध ला. आरंभापासून अखेरपर्यंत 


आर्थिक स्येर्य लाभळेंच नाहीं आणि नुकसान 


बेसुमार झाल्याने श्री. कंटक यांना मासिक 
बंद करावें लागलें, री 

. तृतीय वर्षांचा सुत्रोधचा अखेरचा अंक 
निघाला त्यावेळीं तो शेवटचा ठरेळ अते 
संपादकांना मुळींच वाटलें नव्हते. तर त्याच 
अंकांत त्यांनी मासिकाचा आकार वाढवून 


सुधारणा करण्याचाहि आपला मनोदय प्रगट 
केळा होता. 


त्या अंकांत * सुबोध ? साठीं त्यांनी वाच- 
कांना अद्यी विनंति केली होती :___ 


“* सुबोध ! ला साह्य करा 

“ येत्या अंकापासून * सुबोध ! चवथ्या 
वर्षांत पदार्पण करीत असून त्याचा आकार 
मनोरंजन मासिका एवढा करण्यांत येणार 
आहे. शिवाय बाह्यांगांत वित्ताकप्रेकता आण- 
ण्यांत येणार व अंतरंगाचें महत्व त्याहिपेक्षां 
सरस होणार, यासोबत वर्गगीदारांनी भरून 
पाठविण्याचा तक्ता आहे. तरी ज्यांना वर्गणी- 
दार व्हावयाचे असेल त्यांनी तो उपयोगांत 
आणावा. ' सुबोध! च्या हितचिंतकांनी वर्गणी- 
दार वांढविण्याची मदत करावी अशी विनंति 
आहे. जे कोण पांच वर्गणीदारांचे र. १५ 
वर्गणी आगाऊ पाठवतील त्यांना ' सुबोध ? 
वर्षमर मेट देईल, "ण चाढक सुबोध ?? 


० 


तथापि सदर विनंतीचा कांडरींच उपयोग । 
झाला नाहीं. सुधारणा तर राहिलीच ;. पण 1 
आहे त्याच स्थितींत नियमित वा अनिय्रमित 
अंक प्रसिद्ध करगेंदि जेव्हां कठिण होऊं लागलें १ 
त्यावेळीं .सुबोधकारांनी निरुपाय होऊन सुबोध 
बंद केला. | 

* सुबोध मध्ये जुळे १९३२च्या अंका- | 
पासून : गोमंतकांत मराठी नियतकालिके | 
अल्पञीवि कां ११ या विषयावर संपादकांनी . 
एक लेखमाला देण्यास सुरवात केली होती 
आणि त्या लेखमालेत पहिला लेख वृत्तपत्रकार 
भिषग्र्य रामचंद्र पांडुरंग वैद्य तथा दादा वैद् 
यांचा आला होता. 
त्यांनी लिहिले होतें कीं ____ 

“ सारांश गोमांतकाचा प्रदेश फार लहान. 
येथील हिंदु बाचकांची संख्याइहि फार अल्प. 
त्यांतदि मराठी वाड्मयाचे व्यतनी असलेले 
बाहेरील वाड्मयानें तृप्त करून घेतात. शोजा- 
रची मुलगी शेंबडी असेंहि कांहीं जणांना वार्यते. 
नियतकालिके नेट धरून त्यांजवरील आपत्ति 
टाळून तीं जगविण्याइत्के द्रव्यबळ, चिकाटी 
आणि, परिभम (प्रयत्न) ही. संपादक 
नसतात, म्हणजे असलेलीं कमी पडतात, 
यामुळें त्यांचें जीवित अल्प होत आहे. असे 
जरी असलें तरी निरा] होणें योग्य नाहीं. 
उद्योग्यांनी विचारपूर्वक उद्योग नेटाने चाल- 
विला पाहिजे. उत्तरोत्तर यश मिळत जाणार, 
अस बराच उश्यीर लागला तरी पुढें साफल्य 
मिळणारच. !? - 


मि, दादा वैद्य हे प्राचीप्रमा, हळददुकू, 
९ र र 
पथ्यबोध, विद्याप्रसार -या नियतकालिकांचे  / 
सचालक होते आणि त्या व्यवनायांत त्यांनी 


बराच पेसा खद केला होता. 


त्या लेखाच्या शेवटी । 


(1: -- 4 
गोमंतकांत मराठी नियतकालिके अल्पजीवि 


का? रट 
1£) या लेखमालेत दुसरा लेख ' भारत कार 


0 अ. गोविंद प 
__ अ. गोविंद पुंडलिक हेगडे देसाई यांचा आला 


की 
शू 


होता. तो असा -- 


(11 मरू मांत क 

-“ आमच्या गोमांतकांत अनेक नियतकालिके 
जन्मलीं व तीं अल्पावधीतच विराम पावली. 
अस्तंगत झालेल्या नियतकालिकांत सगळींच 


तब टाकाऊ नव्ह्ती. सत्संग, स्वयंसेवक, 
. हिंदु हीं तर साहित्यर्ठ्या बर्‍याच योग्यतेची 


तीं. त्यां 

क "पण त्यांनाहि कोणत्या ना कोणत्या 

क आपला साहित्य व देशसेवेचा पसारा 
त रेंगाळत आटोपून घ्यावा लागला. 


मझ्शा “१, थ्‌ प 1.3 1 ७ 
शा स्थितींत ' गोमंतकांत नियतकालिके 


अल्पजी : 
वि कां होतात ?? या प्रश्नाची पायाथुद्र 


छा 
ननी व्हावी, अशी स्वाभाविक जिज्ञासा 


(>| घ 
घुबोधकारासारख्या एकाद्या होतकरू तरु- 


णाच्या अ री 
क त:करणांत जाग्रत झाली असल्यास 
नार्ही. 
गोमांतकांत 


नियतकालिके अल्पजीवि 


कि न ण्याः ४: “तू 
ै षे प्रमुख कारण म्हणजें पात्र संपादकांचा 


शि न होय. कित्येकांस. हें माझें विधान 

डा ह ताचा संभव आहे. पण पात्र 

प व. अर्थीकरण होतांच त्यांचा तो 

वाळबाल को नष्ट होईल अश्शी माझी 
श्वति आहे, 


पान 
येच . या विशेषणादी अर्थमर्यादा ' उत्कृष्ट 
बिडी असती, तर ' संत्संग » स्वयं- 


ऱ्ज " 


ह... आ तीत.10 “ह. र्व क्य 
९७७११॥५४-॥६ ६३) 
१ त. 


सेवक, “ हिंदु? यांचे संपादक . उत्कृष्ट लेखक 
नव्हत काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता. 
पण पात्र शब्दाचा अथे उत्कृष्टता पार ओलांडून 
बराच दूरचा पेढा गांठीत असल्यानें त्या प्रश्नाचे 
महत्व आपोआपच लय पावतें. 


पात्र या विद्दोषणांत लेखनपट्टत्व तर संभव: 
तेंच पण त्याशिवाय पात्र संपादकाचे अंगांत 
पुढील गुण असावे लागतात :-- स्वार्थत्याग, 
चिकाटी आणि धनोत्पादक जोड धंदा. स्वत:च्या 
व स्वकीयांच्या भविष्यकाळासंबंर्धी पूर्ण बेफिकीर 
वृत्ति म्हणजे स्वार्थत्याग; कितीहि कठीण 
संकटांशी झगडावे लागलें तरी हरकत नार्ही, 
पण वृत्तपत्र किंवा मासिक्र वंद झठेवायचें नाहीं 
म्हणजें चिकाटी आणि आश्रयदात्यांच्या अना- 
स्थेमुळें प्रकाशनाच्या बाबतींत पडत असलेली 
द्राग्यिक तूट भरून काढण्यासार्ठी करावी 
लागणारी खटपट म्हणजेच धनोत्पादक 


जोड धंदा. & 


पात्र संपादकाच्या अंगांत इतके हे गुण 
असावे. लागतात. स्वतः व स्वकीयांपेक्षांहि.- र्‌ 
स्वंदेशावर विशेष प्रेम असल्याविना मी वर्णन 
केलेली संपादकीय पात्रता प्राप्त होणें कदापिहि 
शकय.नाहीं हें शर्थोत्‌. उघड होय. 


गोमांतकाचे क्षेत्र आकुंचित असल्यानें येथील 
नियतकालिकांची संपादकीय पाऱाता विस्तृत 


होत असते तर नकळे ! पण बहुजन समाजांत 
खऱ्या शिक्षणाची व स्वदेशम्रेमाची दृद्धि 


होतांच, नियतकालिकांचे अस्थित्व यापुढ 


तितकॅसें अस्थिर होणार नाहीं, असा माझा 
होरा वाहतो. 


4 


पण, हो ! संपादकीय पात्रतेचा आणखी 
एका गोष्टीशी ओझरता का असेना, संबंध येतो. 


त्याचा उल्लेख करून प्रस्तुत लिखाण पुर करतों. 


स्तुतीने हुरळणें किंवा निंदेनें विगतथेर्य होणें 


संपादकाला बिलकूल कामाचे नाहीं. परमेश्वराला 


स्मरून अंत:करणाच्या सद्‌भावनेनें त्याने आपलें 
प्रकाशनकार्य करीतच राहिलें पाहिजे. मग 
कोणी बंदो किंवा निंदो.” 


या विषयावर एकूण अकरा लेख आले आणि 
संपादकांचा समारोप प्रसिद्ध होण्यापूवी 


. मासिकाचें प्रकाशन वंद झालें. 


0१.१, 
- गोमंतक 
डिचोली येथील एक मराठी साहित्यसेवक 


आणि समाजकार्यकर्ते स्व. वामन नारायण 
पाळेकर यांच्या मनांत फार दिवसांपासून 


गोव्यांत वृत्तपत्रा सुरू करण्याची उत्कट इच्छा * 


होती; तथापि त्यांची ती इच्छा बराच काल 


. पर्यंत मूर्तस्वरूपांत येऊं शकली नव्ह्ती. 
. गोमंतकाचा भूगोल, इतिहास, पाद्रींचें बंडे अशी 


. खान्यांत छापली. त्या पुस्तकांच्या मुद्र 


त्यांनीं कांहीं पुस्तके लिहिलीं आणि र्ती 


खानापूर 
येथें वे. द. 


भो. सडेकर यांच्या धनंजय छाप- 
णाच्या 
वेळी सडेकर यांच्याकडे साप्ताहिकाच्या मुरणा- 
बहलहि त्यांचीं बोळणीं होत; पण त्यांच्या- 
कडून पालेकरांना अनुकूळ जवावच न मिळाल्याने 
साप्ताहिकाची त्यांदधी योजना पुढें पुढें जात 


» होती. 


*. 


शे.” र. 
2 


कार्ही कालानंतर अन्य ठिक 
बघून डिचोली येथें त्यांनी * 


द्र 


णी मुरणसोय 
गोमंतक साप्ता- 


१ 
“रॅ 


२ (४) 


१. "शं >. 4३ 
॥॥५॥०॥॥१॥00॥-७५८०५५॥ १५१५७ ३११ 0 
1 जॉ ॥- ४ क क * ह“ 

भ्‌ 


त." च 


हिकास जन्म दिला. सन १९२८ च्या | ी 
हें साप्ताहिक पत्रा सुरू झालें. याचा आकार 
भारत पत्राएवढ असून पृ. ४ व कागद सफेत 
गुळगुळीत असे. पोतुंगीज व मराठी अश्या दोन 
भाषांत यांत मजकूर प्रसिद्ध होई. मराठी बाजू 
ठीक होती, पण पोतुगीज साधारणच होती. या 
साप्ताहिक पत्राचे संचालक स्व. वामन नारायण 
पालेकर हे असून संपादक श्नी. महावळेश्वर 
र्द्राजी प्रतापराव सरदेसाई हे होते. 


गोमंतकांत प्रसिद्ध होणारा मजकूर विशेषतः | 
सामाजिक व साधारणसा राष्ट्रीय अश्या 
स्वरूपाचा असे. ऱ्ह 


दोन तीन अंकानंतर दुदवाने हें साप्ताहिक 
पत्न वंद पडलें, 


मनमोहन 


डेमी अष्टपत्री आकाराचे हें * मनमोहन ? 
मासिक खानापूर येथें धनंजय छापखान्यांत 
छापून तेथेंच प्रसिद्ध होई. या मासिक ,पुस्त- 
काचा पहिला अंक दि. २१ जून १९२९ रोजीं 
मकाशनांत आला. दुसरा जुलेचा अक दि. ६ 
ऑगस्ट रोजीं, ७ सप्टेंबरला ऑगस्टचा तिसरा | 
अक, १५ ऑक्टोबरला सप्टेबरचा चौथा अकर 
आणि ता. ३१ ऑक्टोबर रोजीं ऑक्टोबरचा 
पांचवा अक्र प्रसिद्ध झाला. 


आरंभीं याचे संपादक रा. महादेव-कृष्णाजी.. 
अभिषेकी हे असून आत्माराम मि. अभिषेकी 
हे सहसंपादक होते. दुसऱया अंकाच्या वेळीं 
म. कृ. अभिषेकी, आ. भि. अभिषेकी व रा. गं. 
अभिषेकी हे चालक झाले. तिसऱ्या व चौथ्या | 


अंकाचे पहिळे दोघेच चाळक राहिळे आणि 
सर्व व्यवस्था मे. एम्‌. के. अंभिषेकी आणि कं 

आली. पुढे पांचव्या अकाच्या वेर्ळी 
क॒म. कृ. अभिषेकी व सहसंपादक 


2 'मनमोहनर्ची प्र. २२ असून वार्षिक वर्गणी 
_ २ रु. होती. 

गक द परथमांकांत मासिकाच्या ध्येय धोरणाबद्दल 
ते असे लिहिलेलें कारही. आढळत नाहीं. 
_  प्रथम-दर्शनीं' या मथळ्याखाली थोडा 
ी:.) मजकूर असून त्यांत असे लिहिलेले आहे 


रं 
प >. दरीनीं काय होत असतें, हें कादंबरी 
- ना तरी सांगावयास नको. साधारण 
- क नियम अत्यंत घाईघाईने पहिला अंक 
__ हसद्ध करणाऱ्या “ मनमोहन मांसिकासहि 
र ह सी प्रकाशनाच्या कार्यात अत्यंत 
र क्ती असल्यामुळें आमच्याकडून प्रथमांकांत 
तरी चुका घडलेल्या असणारच. त्याबद्दल 


_ सुवा 

. खैवाल्च व त्याशिवाय नवीन योजना अंमलांत 
घडलेल्या चुकांची दामदुप्पटीनें भरपाई 
लेख 
1 वरात लघुकथा, चरित्रें व कविता यांच्या 
२. माजांत नवजीवन उत्पन्न करणारें महा 
1 १ ष्ट्राचे एकऱव मा सि 1 

अग्रभागी [सिक ” या प्रथम एष्ठावर 
यमाची असलेल्या मजकुरानें मासिकाच्या 


म न | 8 लवक 
शोडाग पर मनमोहन दुप्पट आकारांत निघू 
खळ तरी त्वरित वर्गणीदार व्हा ” असा 
“* मजकूर दिसतो, त्यावरून मासिकांत 


नमो 
हनच्या पांचव्या अंकांत पृ. १२२ वर 


येते; पण दुदव असें कीं, सुंधारणेशिवा 
स्वरूपांतहि सहावा अंक निघू शक्तला 


ग्‌झ्य :। 

| 
सन १९३१ सालीं जानेवारी महिन्यांत 
“वैय? मासिकाचा प्रथमांक पणजी येथें प्रसिः 


झाला. या मासिकाचे संपादक र 


रा. दांभू अन 
शेट केसरकर हे असून पत्ता * सं. वेरय 2 


सीताराम गणपति मणेरकर, पणजी * असा 
होता. कागद गुळगुळीत व मुद्रण सुंदर भेसूर 
मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु. १-॥ १-० असेः 

« वेश्‍्य ? मासिकाचे कार्यक्षेत्र सकृत्ददनी 
वैरय समाजापुरतें मर्यादित दिसलें तरी त्याची 
दृष्टि व्यापक, उदार व सहिष्णु होती, भाषा व 
विषयांची निवडहि ठीक होती. या मासिकां 
कमरा: प्रसिद्ध होत असलेलें प्रवासवर्णन नमुनेदा' 
व वेधक असें होते. अशा वृत्तीची ज्ञा तिविषयक 


नियतकालिके देखील समाजांत चांगलें १ 
करूं शकतात. या हृटटीनें ' वैद्य” चाळू राहल 
गोग्य होतें तथापि प्रतिकूल कालाच्या 

तडाक्यांत तेंहि दुसर्‍याच सालीं अंतर्धान 


७", 
पावलें... 


चिंबल येथील शुद्धि प्रकरणांत असामान्य 


श्रम घेतलेले आणि गोमंतकात 


ण 


_ इतिहासांत ठळकपणे झळकणारे वे. रामचंद्र 


नारायण लंवदे यांनी रायवबंदर येथें “* पतित- 
' पावन? मासिकास जन्म दिला. या मासिक्राचा 
आकार क्राऊन सोळा पेजी असून पृ. २४ 
होतीं, विषय विशेषतः शुद्धि व नवहिंडु वर्गाची 
सुनारणा याबद्दलचे असत. या मासिकाबद्दलच्या 
विविध सुधारणा, स्वतंत्र छापखाना, नव- 
हिंदुंच्या जोड उद्योग धंद्याची योजना अशा 
. विविध कल्पना. लंवदे यांना प्रत्यक्षांत आण- 
ण्याची उत्कट इच्छा होती. तथापि त्या 
दृष्टीनं त्यांना ज्या आर्थिक सहाय्याची सक्रीय 


_ सहानुभूति हवी होती. ती लाभली नाहो 


आणि सगळ्या कल्पना हवेंत विरून गेल्या, 


वै. ल॑वदे हे प्रयत्नवादी मनुष्य. मासि- 
काच्या बावरतींतहि त्यांनी अनेक प्रयत्न केले ; 
पण त्यांत त्यांना यद मिळालें नाहीं आणि 
भअवघ्याच 
झालें, 
भ्‌ 3. 
पुयातर 
फोंडें येथें सन १९३४ सारली * युगांतर 
द्वेमासिकाचा जन्म झाला, कांहीं कालापूवी 
तेथे “ विद्यार्थी ' नांवाचें एक हस्तलिखित 
नियतकालिक निघे. त्याच्या उत्साहि चाल- 


कांनी ह >>“ य 
च युगांतरास जन्म दिला असें म्हणण्यास 
हरकत नार्ही. 


- युगंतराचे मुख्य संपादक भाजचे ' प्रदीप * 
पत्रकार श्री. जनादन. जगन्नाथ प्रमु शिकरे हे 
असून त्यांच्या सहकारी मंडळांत श्री. विष्णु 
यर. शिक्के. गोपाळ ग्र शिक्रे, नरसिंह शोणवीं 


ने 


- अंक्रांनंतर . पतितपावन कालवश 


सुखठणकर, बाळकृष्ण जोशी, रघुवीर धुमटकर, 
फोंडू केरकर, वसंत केरकर वगेरे कित्येक उत्साहि 
इसम होते. 


युगांतराचा आकार क्राउन अष्टपेजी असून 
कागद सफेत व मुद्रण ठीक असे. मजकूर 


निवडक आणि ललित विषयाला प्राधान्य १) ४ 


असे. 


“ युगांतर फक्त एक वर्ष चाललें. या एका । 


वर्षाच्या काळांत प्रकाशनांत आळेळे सहाहि 
अंक उत्साही तरुणांना विशेष आवडले, कारण 
ते त्यांच्या दृष्टीने एकापेक्षा एक तडफदार होते. 


युगांतर केवळ साहित्यविषयक होस म्हणून 


सुरू झाल्यानें ती ओसरू लागल्यावर ठ्वेमासिका- । 


बद्दलचे सहकारी लोकांचें अगत्यहि कमी होत. 
चाललें, शिवाय गोमंतकांतील नियतकालि- ॥ 
कांच्या राशीस असलेल्या प्रतिकूल कालाचीहि | 
आंच बसू लागल्याने चाल्कांत पूवीचा नेट 
राहिला नाहीं; आणि अशा रीतीनें युगांतर | 


र्र निं ह 
द्रेमासिकहि एकाच वर्षाने कालाच्या उदरांत 
गडप झालें. 


युगांतराचे संपादक श्री. रिंक्रे आपल्या 
निवेदनांत म्हणतात-__« होस ही कांहीं झालें 
तरी क्षणिक वा विरिष्ट मुदतीपुरती असते. 
ती सर्वकाळ सोडाच पण दीधैकालहि टिक्रत 
नाहीं. कोणतेहि कार्य, त्याच्या मागें श्रद्धेचे 
अधिष्ठान नसले, त्याच्या मागें पोटतिडिके 
नसली तर टिकाऊ ठरत नाहीं.” (प्रदीप) 


- १७ - 


गोमंतक 

गामत्क 

ज्ञ व केलेल्या “गोमंतक हिंदु विद्यार्थी मंडळ! 

1 यर सुवषपत् म्हणून “ गोमंतक? षण्मासिक 

7.जक हि झालें. याचा पूर्वाक सन १९३३ 

ज्या व रांत दिवाळीच्या सुमारास प्रसिद्ध 
व्यि ]दक मंडळांत पुढील नांवें होतीं :-7 
न ब जी श्री. स. पु. दणाईत, 

| १ शां. प्रियोळकर, श्वी. जी. एन्‌. लवंदे, 

१... का द. सातोस्कर. आकार डेमी अष्टपत्री 
ऱ्् ग ५१ व उत्तरांकाची ४४ 

शि १९३४ ह्न्यां 

वषप्रतिपदेदिवशीं यी न्य 


र गोम 3." 
ह तक चें जन्मवृत्त, उद्देश व धोरण 
पूर्वाकांत पुढील मजकूर होता :-- 


“सुंबईत 
याता गोमंतकीय विद्यार्थ्यीची 
मंडळा “चें घ्येय आहे. हें घ्येय साध्य 
करण्याकरता पितत 
विद्यार्थी ऱ्य प कार्याप्रमाणे, * गोमंतक 
इ म एक हस्तलिखित द्वैमासिक 
0॥| छापील “र असे. “ गोमंतक 7 हे त्याचेच 
स मीक निर रूपांतर होय. मात्र 
हि गोम. यी विद्यार्थ्योकरतांच होता, .तर 
गोम, चें क्षेत्र विस्तृत झालें आहे. 
आबालवृद्धांस उपयुक्‍त होईल. 


व गो, हि हि 
या (य विद्यार्थ्यांची संघटना करावी व 

_ यशस्वी टनेच्या जोरावर कोणतीहि चळवळ 
शं केरून दाखवितां यावी अश्या दिशेनेच 


मंडळ व गोमंतक प्रयत्न करील. गोतका १ 


विषयीं गोमंतकीयेतरांत परंपरागत चालू 


काही > 2 न 
असलेल्या कांहीं गेरसमजांस जोराचा धक्का र! 
क़ ठी क ह! 


देऊन त्यांचें निमूलन करावे. आणि त्यांना व 
गोमंतकीयांनाहि गोमंतकाची खरी ओळख 
करून द्यावी हाहि “ गोमंतक 'चा उद्देश आहे, 
गोवा हा हिंदुस्थानचाच अविभाज्य भाग असून 
तो संस्कृति, साक्षरता, कला, शास्र इ. बाबतींत 
इतरांच्या मार्गे नाही. इतिहासकालीं मोंगलांच्या 
सिंहासनावर मराठ्यांचा शिक्का मारण्यांचेकामी 
गोमंतकीयांनीं युद्धकळेंत प्रावीण्य दाखविलें 


आणि मोठाले ग्रंथ निर्माण करून गोमंतक 


विद्वत्तेचेंहि केंद्र होतें हे सिद्ध करून भोमंतकाचे 


नांव दिछी, आग्रा, काशीपर्यंत नेलें; तर वत" 


मानकालीं चित्रकला, शिल्पकला, वगेरे कलांत 
हिंदुस्थानांत सिमल्यापर्मैत आणि परदेशी लंडन, 
पॅरिस, रोमपर्यंत हिंदी कलेचा शेंडा फडक 
विण्यास पुष्कळ अंशीं गोगंतकीय कलावान्‌ 
कारण झाले. हें आपलें उज्ज्वल स्वरूप 
गोमंतकीयांना स्पष्ट दिसावे व इतरांना दाख- 
वावे म्हणून ' गोमंतक “चा जन्म आहे. 
सध्या गोमंतकीय हेखकवर्गोकडे पाहिलें तर 
त्याचे पुढील तीन वर्ग स्पष्ट दिसतात, पहिला 
ज्यांनी दोन तीन दशकांमागे वाड्मयीन 
चळवळी केल्या, अशा प्रथितयश व सध्या 
वाडमयसंन्यास घेतलेल्या ज्ञानग्रद्ध लेखकांचा; 
दुसरा महाराष्ट्रांत व गोमंतंकांत थोडीबहुत 
प्रसिद्धी मिळाळेल्या तरुण छेखकांचा; आणि 
तिसरा प्रतिभासाधन व छेखनकला संपादन 
करू पाहणार्‍या झप्रसिद्ध अशा नतोडित 
ळेखकांचा. पहिल्यांचे वाड्मयीन, ढ्यावहात्कि 
व सामाजिक अचुभव, दुसम्यांच्या ललित. « 


दप, 
द्‌ र 


_ कलाकृति, व तिसऱर्‍यांचें आश्यादायक लिखाण 
यांचा त्रिवेणी संगम “ गोमंतक “च्या दर अंकांत 
होईल. गोमंतकीय लेखकांचे लेख महाराष्ट्रांतील 
ज् निरनिराळ्या नियतकालिकांतून प्रत्यही प्रसिद्ध 

होत आहेत. परंतु त्या सर्वोर्चे दर अंक्रांत 
_ संमेळन भरवून ते वाचकांस खुलें करावें व 
गोमंतकाची हो वाड्सयतपश्चर्या किती तरी 
मोठी &ाहे हे मराठी जगाच्या निदरीनास 
आणावें अश्शी * गोमंतक? ची महत्वाकांक्षा 


- आहे. 


“ गोमंतकां ?त फक्त गोमंतकीयांचेच, क्वचित्‌ 
'गोव्याविषयीं आस्था वाटणार्‍या गोमंतकी- 
येतरांचे गोव्याविषयीं लिहिलेले लेख प्रसिद्ध 


लेखकाचा एखादा लेख येईल. “ गोमंतकांत ? 
या सदरांत महत्वाच्या घडामोडीवर टीकात्मक 
चर्चा प्रसिद्ध होइल. ' गोमंतकांतील आजकालची 
मराठी नियतकालिके? या शीषकाखालीं गोव्यां- 
तील जिवंत व स्वत नियतकालिकांचा इतिहास 
व कामगिरी यांचा आढावा घेण्यांत येईल, 
“गोमंतकचे सुपुत्र? हें सदर गोव्यांतील कर्शवगार 
व्यक्‍तींचा परिचय करून देईल. बालळवाचकां- 
साठीं दोन ए्टें दिलीं जातील. एकंदरींत 
गोमंतकाचें अंतरंग व वैशिष्ट्य दाखविणाऱ्या 
ळेखांस व ललितरम्य कलाकृ्तीस गोमंतक 
स्थान देईल. 


गोमंतक चें वैशिष्य्य दाखविणारी व 
गोमंतकीय कलावंतांनी चितारळेली चित्रे, 
दिल्पक्ारांच्या उत्कृष्ट कृतीची छाय़ाचित्र, 
- वास्तुद्यास्राचे नसुने यांनीं प्रत्यक अक स 


आहे. 


जणार्‌ 


वट 


होतील. दर अंकांत जुन्या पिढींतील अधिकारी 


 कोर्यकत्योना ठाभले नाहीं आणि अक्या रीतीनँ 1 


गोमंतकीय व गोमंतक्रीयेतर जनतेच्या । 
सहानुभूतीने “ गोमंतक? पण्मासिकाचें येत्या | 
वर्षी त्रैमासिक झालेलं दिसेळ अशी आम्हांस 
पूर्ण खात्री आहे... ... 


* गोमंतक चे प्रकाशक श्री. बा: द. 
सातोस्कर हे असून प्रकाशनस्थल. त्रिभुवन रोड, 
मुंबई ४ हे होतें. 


या नियतकालिकाच्या पूर्वोकांत गोमंतक, 

विजेची कोर, गोड स्मृति, संपादकीय, पतित; । 
चुरगळलेलें फूल, कारागीर, शारदेच्या पायाशी, 
सासूबाई, गोव्यांतील वाड्मयविषयक उणीव, 
परिवतन, गोमंतकाचे सुपुत्र, मुकुंद, घाई, 
गोमंतकांत इ, विषय होते आणि उत्तरांकांत  । 
पतंगास, संपादकीय, गोमंतकाविषयीं मठा काय 

वाटतें, दत्तक, गोमंतकांतील आजकालची 
मराठी नियतकालिके, जनदृष्टि, जीवनविराम, | 
शिल्पकार रा. पां. कामत, अप्रिय पण पंयथ्कर 
हिऱ्याची कुर्डी, अखेरची आस, वाललेखक.व 
बालवा'चकांसाठी, गो. हि, वि. मंडळाचा ' 


अहवाल, शारदेच्या पायांशी वगैरे विषय जी 
आले होते. “ञ 


उत्साही तरुणांनी मोठ्या उमेदीने हॅ । 
नियतकाळीक सुरू केळे; पूर्वाक व उत्तरांक 
प्रसिद्ध करून प्रथम साळ्यी कामगिरीहि व्यव- र) । 
स्थित नि यशस्वीपणे पार पाडली ; पण त्याचें. 
तरैमाधिकांत रूपांतर होण्याचें भाग्य मात्र 


ह षण्मासिक एकाच वर्धानिं बंद झालें. 


' गोमंतक च्या उत्तरांकांत प्रसिद्ध ाळेटा 
् ४ 


१ परेवेत सूर्यराव सरदेसाई तथा भाई देसाई 
_ यांचा उपयुक्त लेख -- 
> 


. गोमंतकाचें वैरिष्ट्य 


. येईल. सत्य, सौजन्य, सौंदर्य व सेवा या चार 
ला घरून जें जें कार्य होतें त्याला 
ह. कांत यश व वृद्धि आहे. याला सोहून 
र म्ही दजा कयी ही त 
र हा गी रचा जुन्या काळापासून चालत 
ह तासा मय उदाहरणांनी तो सिद्ध 
र याक . गोमंतकाच्या वृथाभिमानानें 
१. "कु प्रेमानें मी हें सांगत नाहीं, तर 
; टल क हें म्हणतों. जरा खोल 
लार व डोळ्याचा.. डोळा उघडून 
हि ह की म्हणजे या म्हणण्यांत अथे 
त्येकाच्या प्रत्ययास येईल. 


- वमल ना आपला प्रांत प्रत्येकाला 
च: व्य यांत नवल नाहीं. मग या 
भाग्या जार तोतरमणीय प्रांतांत जन्म घेण्याचे 
_ या मूमीचे व वांठ्यास आलें आहि, त्याला 
अभिमान ीहारि स्वरून पाहून आनंद व 
हाः विद साहजिक नाहीं काय € पण 
इतर प्रांतांशी भमानापुरता सुद्दा नाही; 
सर्वस्वी धरून तय क्ल्न आणि सत्याला 
. एकंदर स्व त ह झाल्यास गोमंतकारचे 
प चौकटीत रप वर सांगितलेल्या वैशिष्ठ्याच्या 
ह.” बसते. सत्याकरतांच येथील वारि 


"वतात ग 
हि”. सोजन्याकरतांच येथील पक्षी गातात, 


१ ही 
१८41: 


सोंदर्याकरतांच येथील पहाड पालवतात 
सेवेकरतांच येथीळ नद्या वाहतात. निसर्गाची 
ही शिकवण मनन करण्यासारखी आहे. सुक्या 
प्राण्यांची ही हाळचाळ लक्षांत झवण्यासारखी व 


पदोपदी दिसत असतां त्या. नाकारून त 
चालणार ? ( की 


गोमंतकाची .भूमि महाराष्ट्रांतील स्वरू 
संपन्न अशा कोंकणपट्टींत हृदयाच्या ठिकाण 
आहे. कोंकणची भूमि बुद्धिमत्ता व कर्तबगारी 
या दोन्हीं दृष्टींनी महाराष्ट्राच्या इतिहासांत 
प्रसिद्ध आहे. आपली लेखणी आणि तरवार - : 
या दोन्हीं नात्यांनी महाराष्ट्राचाच नव्हे 
हिंदुस्थानचा . इतिहास बनविण्याचे कार्ये 


लोकांकडून झालें आहे. अशा या को 
छेल्या. गोमंतकानें 


रेथेंत मध्यगत ठाणें दि 
बरोबर भावनेची जोपासना १ ८. 
कारकुनी लेखणीसोबत मुत्संदेगिरीची वाढ 
केळेढी आहे. तरवारबहादरीवरोबर "निष्ठावंत 
गुणांची पराकाष्टा आणि समरांगॅणावरील ्त्रू > 
नेस्तनावूद करतांना मनोजयाच्या द्टीनेंहि 
प्रशासनीय कामगिरी बजावलेली आहे. मर 


केळे तर त्यांत गोमंतकीर 


न 2- 


सत्याचा पक्ष धरण्यांत काय,” य 
भर 


क्रण्यांत. काय 
य, गोमेतंकीरयांनी कि 


चर्वा धरळेली नार्ही, जिवाची कदर बा री र 
नाहीं अंगर सत्ताधारी व्यक्तीचा मुलाहिजा. 
ऊर खं 6. ठी 

६७ 

3 2 


धर» 0) णी 


राखलेला नाहीं. स्वतःचा वळी दिला, पण 
निष्ठावंत भाव मरू दिला नाहीं. स्वाभिमानावर 
तिलांजली दिली पण राष्ट्राभिमान वुटटं दिला 
नाहीं. राज्य मिळवून दिलें पण राज्यंलोभ 
घरला नार्ही. नव्या धन्याची सेवा केली पण 
जुन्या धन्याचा विसर पट्टूं दिला नाहीं. सबंध 
हिंदुस्थान .ही आपली कर्मभूमि केळी पण 
आपल्या जन्मभूमीचा अभिमान पुसू दिळा 
नाहीं. हा. इतिहास केवळ कहाणी नव्हे, 
तत्यकथा“ाहे. शेंकडों वर्षे नव्हे तर हजारों 
वर्षोपासून तो हेंच बोलत आहे. मनापासून 


सांगत आहे अन्‌ वेऱयाच्या तोंहून देखील हीच 


__ कबुली देत आला आहे! 


मागच्या काळाकडे पहा, त्यांत घडलेल्या 
बनावाचें स्वरूप न्याहाळा. त्यांतील अनेक 
व्यक्तींच्या हालचाली लक्षांत आणा आणि 
_ वरील विधान यथोथे आहे कीं नाहीं याची 
प्रचीति घ्या. सत्यासाठी गोमंतकीय आत्म- 
घातकी ठरला असेल. सौंदर्याच्या लोभाने 
तो वेडावून गेला असेळ, सोजन्यापार्यी त्याची 
स्थिति हास्यास्पद झाली असेल. सेवा धर्म 
बजावण्याच्या भरांत तो स्वत्वहि विसरला 
असेल. तथापि मार्मिक परीक्षकाच्या कसोटीला, 
चिकित्सक इतिहासकाराच्या प्ररासेला व 
सहृदय माणसाच्या मान्यतेळा तो पात्र. झाल्या- 
वांचून राहिलेला नाहीं हें देखील तितकेच 
खर्‌ आहे. 


द्ट 


गोमंतकीयांची ही वृत्ति महाराष्ट्रीय थोर 
पुरुषांनी वाखाणलेली आहे, महाराष्ट्रांतील 


 राजकुलोत्पन्न थोर विभूतींनी या गुणांची चहा 


केळी आहे आणि हिंदुस्थानच्या इतिहासांत या 
ृत्तीचे प्रतिबिंब सर्वत्र उमटळेळें आहे. कपट, 
द्रोह, उन्मत्तपणा, नाकशकवृत्ति, अधर्म या 
दुर्गुणांचीं मुळें या भूमीवर पडलीं तरी वाढ 
घेत नाहींत. संसर्गानें कांहीं भेसळ झाली तरी 
ती टिकून राहात नाहीं. आणि टिकली तरी 
तिला मान्यता नाहीं. साधा सरळ व्यवहार, 
प्रामाणिक उन्नत विचार, काळजाच्या कप्प्यांतून | 
उघडलेला जीवनाचा झरा आणि एकमेकांनां 
सहाय्य करण्यांत आयुष्याचा झालेला वेंच 
हींच गोमंतकाच्या मनोरचनेला प्रियतर लक्षणे 
आहेत. या व्यतिरिक्त झालेला प्रकार तो 
आघुष्याचा तमाशा होय. त्याला यश नाहीं, . 


स्थैर्य नाहीं, मान नाहीं आणि इतिहासांत 
थाराहि नार्ही. 


गोमंतक राव्दन्रह्माच्या जाळ्यांत अडकून 
पडत नाहीं, तो कृतीवर भाळून जातो. त्याला 
पांडित्याचा सोस नाहीं, तो प्रेमाचा भुकेला 
आहे. त्याला शास््रालंकाराची मातबरी नाही, 
तो गुणांचा भोक्ता आहे, त्याला वकिलीरचे 
तर्कट नको, सरळ न्यायाची अपेक्षा आहे. 
जाहिरातीचा हेदोस तो घालीत नार्ही, 


*वत:च्या विश्वावर संतुष्ट राहाण्यांत त्याला 
आनंद वाटतो. 


अक 


1. >/१८८- 
__ गोमंतक ४ 


____ गोमंतकाला मागसलेला प्रांत म्हणून कोणी 
_ नांव ठेवो; तो मागसळेळला असला तर स्वतःची 
जाहिरात करण्यांत, जीवनाच्या लटपटी कर- 

प क व॒आजकालच्या संभावित दाब्दांची 
क करण्यांत ! श्रीकुष्णांनी वणिलेल्या 
वक बाबतींत त्यांचा आढावा अजून 
रक नाही. त्रण्रींनीं महत्व दिलेल्या 
रया बाबतींत तो. अजून ' क्रंगाल 
पग आणल्या. सांगितलेल्या 
वावी तून तो अजून उठलला 
वा रामांनीं केलेल्या किष्णुदासांच्या 
तो अजून गळलेळा नाहीं. आणि 


भे 


येय ८८>>.-- 5 आ. 


ध्‌ जेव्हां -% 
_ गव्हा जेव्हां या गोष्टींपासून तो दूर सरकू 


लाः 

| हा तेव्हां थप्यड खाऊन त्याला 

: प स्थानीं यार्बे लागते, आपल्या 
व्या ळ राहाण्याची जणू काय सर्वदमक 
ँ डरून त्याला इद्यारत मिळते ! 


भ. द गोमंतक साधा भोळा आहे अर्से बाहेरचे 

१0॥/>?१५ म्हणोत 

(च ; ती बाब महत्वाची ना 
1 उपेक्षणीय आहे. तो साधा भोळाच 


| राह हो 
१4 ९ अस मं 
ती म्हणेन इणेन, पण अहंकाराचा वारा ' 


र त्य 
। - ९५ दंभाची पीडा त्याला न 
1 असलेळे अंगचे गुण घालविण्याची 
क न येवो ! इतर लोकांकडून शुण 
भी रे पण त्याबरोबरच असलेले 
री इतर लोकांच्या वर्तनापासून 
यावा, पण त्याबरोबर आपली 


$ 
७३१.) 


ह आर 


इतर लोकांचे डावपेच टे. 
पण ते सावधगिरीने 


रेषा धरून असावे ; 
आम्हीं ओळखावे, . 
वागण्यासाठीं 


इतरांचा फायदा आम्हीं घ्यावा पण तो. 
प्रेमाचा मोबदला देऊन, इतर लोकांत आम्हीं 
मिसळून जावें पण स्वत्वाची जाग्रति ठेवून 
इतर लोकांकरतां आम्हीं सुखनेव राबावे, पण 
ते कर्तब्यबुढीरने आणि इतर लोकांचा इतिहास 
वनविण्यांत आम्हीं मदत करावी पण ती 
स्वतःचा इतिहास न गमावतां, आमच्या एले- :! 
जांची आंखलळेली रेषा ही आणि ती तशीच 
पुढें ओढीत नेणे हच आमचें खरें तत्त्व ! 


घोषगा गोमंतकची यम) ९ 7 
कणाकणांतून. करीत आहे. या ध्येयाची ६ र 
इद्यारत उंच मान करून उभे राहिलेले माड ” 

झावळयांच्या शिराशिरांतून देत 
गोखाळण्याचा संकेत पिवळया 
चिमण्या आपल्या मोहक सुरा सुरांवून 
दिवसानुदिवस काढीत आहित आणि दै केतव्य 
बजावण्याची गर्जना पर्वतांच्या दरी गुढांतन 
रातवेरात ऐकूं येत आहे ! माणुसकी राखून 
काम करावें. माणूसपण ६ पहिलें, (8 
पेक्षा नंतर, तो इमाने इतब्रार कर्वव्यता बुद्धीने. 
सजवावा, पण अंतरीचा ज्ञानदिवा सदेव. 
प्रज्यळित असावा, निज हृदर्यींची खूणगाठ 1 
अंशी दढ बांधळेळे झठेवावी, स्स्त्याच्या आंखीव 
जागिंतून प्रवास करतांना घ्येयाच्या सुकामाकडे 


दृष्टि असावी, 


या तत्त्वाची 


आपल्या 
आहेत. हा मार्ग चे 


अनेक थोर पुरूग्रांनीं व महात्म्यांनी आपल्या 
कर्तबगारीचा शिक्का मारळेला आहे. सर्ववंद्र- 
कषिसुनींच्या आध्यात्मिक साधनाला या 
भूमीचा आश्रय मिळालेळा आहे. बुद्धिमान 
अश्या शेकडों माणसांच्या कार्याचा इतिहास 
या भूमीवर रचला गेला आहे. अनेक कवींच्या 
कल्पनेचीं बीजे या' भूमीतील ओलाव्याने 
उगवून प्रसन्नपणं भरारळीं आहेत, शँकर्डो 
लोकांच्या तरवारींनीं या भूमीवर आपली क्रीडा 
केळी आहे. शेकडों लोकांच्या ळेखण्यांनीं या 
भूमीचा ज्ञानपट चित्रित केळा आहे. आगि 
शेकर्डो लोकांच्या सदूभावनेने 'या भूमीतील 
नीतिधर्माची जोपासना झाली आहे ! 


ही भूमि पुण्यभूमि नाहीं असें कोण म्हणेळ १ 
भगवान परशुरामाच्या वास्तव्यास पुनीत 
झालेली, योगेश्वर श्रीकृष्णाच्या पादस्पर्शाने 
भूषित झालेली, कदंबकुलाचें माहेरघर बनलेली, 
: विद्यारण्य माधवाचें मस्तक नम्र करणारी, 
शिवाजी महाराजांनां पाहून धन्य झालेली, 
संभाजींच्या पराक्रमाची साक्षीदार बनलेली, 
नारोराम, रामचन्द्र मल्हार, जिवबादादा, 
'छखबादादा असे शेंकर्डो मुत्सद्दी वीर प्रसवळेली, 
_ जगांतल्या केंकडो प्रदेशांतून भ्रमकळेल्या व 
| युरोप अमेरिकेंत आपल्या बुद्धिमत्तेचा प्रमाव 

गाजविणाऱ्या -अनेक खिस्ती बांधवांना जन्म 
देणारी ही भूमि, पुण्यभूमि नाहीं असे कोण 
म्हणेल १? ' 


इतिह्वासांतीळ कोणताहि भाग वाचा आणि 
त्यावरून तुम्शंठा समजुन येईल कीं, गोमं- 
तक्काय माणूस सल्यासाठीं ज्ञगडला आहे 


(3 


७० 


त्याची समजूत चुकीची झाळी असेळ, पण 
जी झाली व त्यावरून त्याम जो मार्ग आंखला, 
तो पाहिला तर सत्याकरतांच. त्याची धडपड 
होती असं आढळून येईल. 

सोंदर्य हे तर त्याच्या जन्मभूमीचे महत्वाचं 
अंग. त्याचे संवधन करणे हा गुण त्यान 
मातेपासून उचळळा आहे यांत नवल कसले ? 
चित्रकळा घ्या, दिल्पकळा घ्या, काव्यरचना 
घ्या, अगर,साध्यासिध्या आयुष्यक्रमाची संगति 
लक्षांत आणा, त्यांत महत्वानें डोळ्यांत 
भरण्यासारखीच गोमंतकीयांची कृति.असेल. 

सोजन्य हा भाग गोमंतकीयांचा गुणधर्म 
आहे, आणि सेवा ही तर त्यांची उपास्यदेवता 
होय ! 

यापासून जो ढळला गेला त्याच्या कार्यास 
यश नाहीं आणि महत्वहि नाहीं, या गुणांवरच . 
गोमंतकीय माणसाचें वैशिष्ट्य आहे. 

सत्य नीति, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, 
वात्सल्य हे गुण मूर्तस्वर्पार्ने ज्या भूमीत 
नांदतात, वावरतात, वाढतात व सुखाची देवघेव 
करतात ती भूमि पुण्यभूमि नव्हे तर काय १ 

स्टणून गोमंतकीश्रांनीं याच गुणांची वृढ्ि 
करणें, याच गुणांचे मडत्व वाढविणे आणि 
याच गुणांचे पोक सर्व भमीतन क्राढणे हाच. 
खरा पुरुषार्थ होव ! 3११ न 

गोमंतकाच्या भूमीत मळत्या बियाची पेरणी 
उगवणार नाहीं. या भूमीत नतत्या झाडांची 
ळागवड केळी तर तो वृथा होईल. त्या. 
खटाटोप)यासून कांट्ींच निष्पन्न न होतां उळट 
अपेद्याचे भाभीदार ब्यावं लागेल, ्यश्तीची) न 


स्वभाव पाहून उपदेश, तसा भूमीचा गुण 
पाहून लागवड केली' पाहिजे. हिंसेचा उठाव 
इकडे होणार नाहीं. असत्याचा बाजार इकडे 
| भरणार नाहीं. गर्वाचा ताठा इकडे टिकणार 
: नाहीं. कर्मठपणारचे बाह्य सोंग इकडे मिखतां 
येणार नाहीं. शुष्क विदरत्तेचा उग्र वास इकडे 
महत्व पावणार नाहीं. आणि व्यवद्वारापासून 
अलिप्त असलेलें तत्त्वज्ञान इकडे जीव धरणार 
नाहीं. या भूमीचाच तो गुण आहे. 


02 'रेणून या आपल्या पूज्य व पवित्र गोमंतक- 

या भूमींत जे गुण विशेषत्वाने नांदत आहेत 
- तयांचा अस्यास करणें, त्या गुगांशीं तादात्म्य 
/; पावणे, त्या गुणांचा प्रसार करणें आणि त्या 


उद्यान 


आकाशी 


ये जेव्हां मधुमास, भृंग दुरुनी 
हये गुंजुनियां सुगंध, मधु यां सवे 
, कटॅ.तो मग सोख्यकाळ सरतां जाताति 
पुष्पांतील पराग वैंचुनि सवे नेती परी 
उडतां दिसे मग जधी ओसाड 
देती कॅकुनि पुष्यरेणु; रुजतां ते ब्रि होबोनियां 
तेथ वृक्षलता वसंतिं धरिति पुष्पांस अंकांवरी 
भूमी रुक्ष जरी, सुरम्य मग ती उद्यान 


४:/शॉप आम्हीही दुरुनी असेच जमतो विद्या 
| ऱ्याया ज्ञानसुमांतुनी मधु सुखे गंथास 
जातां येथुनि पुण्परेणु परि का शिंपील 
कोठेही कधि रुक्ष भूमि बनण्या उद्यान; 


.! (१ 


गुणांचा उत्कर्ष करणें हेंच आपर्ले काम आहे. 

जी जी गोष्ट सत्याच्या कर्श्षत येईल ती ती 
करणे हें आपले ब्रीद आहे. जी जी गोष्ट 
सौजन्याच्या मर्यादेत असेळ ती ती करणें ही 
आपली परंपरा आहे. जी जी गोष्ट सौंदर्याच्या 
स्वरूपांत दिसेळ ती ती करणें ही आपली 
शिकवण आहे. आणि जी जी गोष्ट सेवाधर्माने 
मुद्रांकित असेल ती ती करणें, मनापासून 
करणे निरपेक्ष बुद्धीने करणें, किंब्रहुना जिवाचा 
जोवदेळा देऊन करणे हे. आपलें क्तेब्य आहे. 
आपल्या थोर पूर्वजांचा हाच संप्रदाय आहे 
आणि तो आपण पुढें चालविणे यांतच आपल्या 
जस्मार्चे सार्थक्य आहे ! 


०-४ 
वा ग ग "९ कांती 
गोमंतक * षण्मासिकाच्या पूर्वाकांतीलएक कविता --- 


सोडल्यावर 


ष्‌ 


उद्यार्नि संमेलती 

च्छे तिथे सेविती 

ते तेथुनी 
वाहुनी 

ड भूमी तयां 


शोभा वरी ! 


लयोद्यार्नि य़ा) 

ही सेवण्या , 
कोणी तरी 

मुंगांपरी १ 

-- बि. स. सुखठणकर 


७९ 


"१७ ४६० 
नवगाय 

घेद्यानिमित्त मुंबई येथें वास्तव्य करणारे 
कोंकणी वाड्मयाचे अभिमानी . व कोंकणी 
साहित्यिक श्री, काशिनाथ श्रीधर नायक यांनीं 
अत्यंत प्रेमाने मुंबई येथें * नवेंगोंय ! तेमासिक 
सुरु केळे. हे कोंकणी भाष्रेंत व देवनागरी 
लिपींत निघे. या त्रेमासिकाचा प्रथमांक सन 
. १९२४ सालीं निघाला. १९३४ ते १९३७ 

अशीं चार वर्षे हे चाललें. 


: नवेंगांय ! चे संपादक, मुद्रक व प्रकाशक 
या नात्यानं आपली कामगिरी श्री, नायक 
यांनीं अत्यंत जबाबदारीने पार. पाडली, 
: नवेंगोय चें सुद्रण इतर्के सुदर व आकर्धक 
होतें कं, कोणत्याहि वाचकाचे लक्ष ते त्वरित 
खंचून घेई. 


कोंकणी वाड्मय, समाजकारण व क्वचित 
राजकारण अद्या विषयांवर यांत लेख येत 
असत. या त्रैमासिकाचा आकार डेमी अपएपत्री 
व कागद स्वच्छ गुळगुळीत असे. 
१ 


गोवा कामगार 


मुंबई येथ १९३४ सालीं “गोवा कामगार * 

हें हस्तलिखित स्वरूपांत दर दोन महिन्यांनी 

प्रगट होई, यावेळीं याचे संपादक कोण होते 

१! है निश्चित कळत नाहीं. तथापि सन १९३९ 

सालीं हे सात्ताहिक स्वरूपांत मुद्रीत नित्रूं लागले 

. त्यावेळीं याच्या संपादकांच्या जागीं श्री, ज़. 

एसू. देसाई यांचे नांव असे. प 
बेद झालें, 


१ न 


।; ८-४ 
ह... 


हे अल्पावधीतच 


- एकटेच * कले : चे संपादक, मालक, मुद्रक व 


- कळा 


श्री, सामत, श्री. शेट्ये व श्री. फ. बा. 
आगशीकर अशा मित्रत्रयांनीं हे मासिक पणजी 
येथें सन १९३५ सालीं सुरू केलें. आरंभीं | 
याचा आकार लहानसाच असे; पण पुढें तो 
वाढविण्यांत आळा. या मासिकाचें कायदेशीर 
रजिस्टूडान न झाल्यार्ने पुढील कालांत एखादी | 
स्वतंत्र गोष्ट देऊन तिचेंच नांव अंकाला देण्यांत 
येई व॒अंक पुस्तक म्हणून प्रसिद्ध होई. 
अवघ्याच वर्षानंतर त्याचें मासिक प्रकारान 
बंद झाळें आणि दर दिवाळीला त्याचा 
* कळा दिवाळी ? अकद्या नांवानें दिवाळी | 
विशेषांक तेवढा निचे ळागळा, सर्वश्री सामंत 
व शेट्ये यांचा संबंध कांहीं अंकांनंतर 
सुटल्याने नंतरच्या कालांत आगद्यीकर हे 


प्रकाशक राहिले, मुद्रणाच्या सोयीसाठी त्यांनीं र 
' प्रफुल्ल ) प्रेसहि उभारळा होता; तथापि ी 
त्यांतहि त्यांनां यशा लाभले नाहीं. / 


१; 

* कले २ चे वार्षिक वगेणीदार फारसे नव्ह- १ 
तेच... कलाकारांचे लक्ष कलेच्या किरकोळ 
खपाकडेच विशेष असे. * कला ? वार्षिक १ 
स्वल्पांत दर दिवाळीस निघे; तथापि खप १ 
बेताचाच असल्याने त्यामुळे आयव्ययाचे £ 
प्रमाण नीट राहूं शकले नाहीं, - 


अखेरीस प्रफुल प्रेस विकून टाकून * कठे "वे. 
प्रकाशन आगशीकरांनीं बंद केलें, 
- 


१8 । 


| किया मासिकाचे संपादक, मालक व 
म क श्री. रामकृष्ण नारायण केळकर हे 


षी त्य पृष्ट सोळा असत. विषय सामाजिक, 
| क, वैदिक व कधीं कधीं ऐतिहासिकडहि 


_ असत 
म्ह त द 
ह: थापि श्री. केळकर हे प्रयत्नवादी 
ही त्यांनीं हें मासिक तीन चार वर्षे 
आणि सन १९४९ सालीं तें बंद 


कक शे 

लवाळला 
र ण पोलुंगीज, मराठी, गुज- 
कणी अक्षा चार भाषांतून “ज्वाला 


कालि 
या क अंक चोहोंबाजूंनी धडाडू 
त्रानें फिरंग्यांची तारांबळ उडविली. 


थे रवाना होत 


न्हे पोस्टल शिक्का मारतांना त्याचं 


__ स्वात । 
१ य॒ लढ्याची गोव्यांत सुरवात झाली 


ति 


घडोघडीच्या वदलीवरून पोस्टल नोकरांनांदि 


नसे. मजकूर तर इतका जहाल आणि 
दुर्दैशा कहून टाकणारा होता 
त्यांचं रक्त त्पत होई. याचे 
कार्‍्यांकडे, त्यांच्या बगलबच्च्यांकडे, 

ल्यांनां व इतर ठरांविक ३ तच... 
खाना होत जिवावरील प्र पु 
पत्राचे प्रकारन करण्यांत गोमंतक 
दाखविलेले घेर्य व चिकाटी 
“ज्वाला? नियतकालिकाबद्दल प्रदीप" द 


आलेला मजकूर असा आहे 


क १! “य 


>“>).* 


आ 11 


५ कर वा. ट्ट हि अ. 


क 


(44६. १०. » 


| क 


आर "5 वी 
१101442. 1. ्..5 आत, आ ह ह ल. क य. अही. हे». “जी. 
कह. मि ३ ७ <. 3.4 ड भ ह जं 
क ५ > र > क 
र बँ ५ 


डु __ कोंकणी मधून निघणाथ्याया निंगतकालिकॉची 
सेवा अजून त्यावेळचे वाचक आणि स्वातंत्र्य- 


__. वांदी विसरळेळे नसतील. » 


कं 


>. धी. 4 
भामच गोय 


-__ आमचें गोंय? हें देवनागरी लिपीतील 
कॉकणी पाक्षिक पत्न मुंबई येथे निघत असे, 
भाषा काँकणी असली तरी व्यवस्थित आणि 

_ याची मांडणीहि ठीक होती. आकारंहि 
आटोपशीरच होता. “आमचें गोंय? पाक्षिकांत 

सामाजिक, राजकीय व इतरहि विषय येत 
असंत. - क्र 

या पत्राचा जन्म सन १९४७ सालीं मुंबई 
येथें झाला आणि १९४९ साली ते 'बंद झालें. 


“ आमचे गोंय? पाक्षिकाचे संपादक श्री. 
बा. भ. बोरकर हे होते. 


0८१... 
दैरॅफ्गृह 
सन १९४७ साळच्या अखेरीस राजकीय 
चळवळीमुळे ज्यांनां गोमंतक सोडणे भाग झालें 
त्यांत श्री. जनादेन जगन्नाथ शिक्रे यांचाहि 
समावेश होतो. गोमंतकीय स्डातंत्र्यलढ््याच्या 
प्रचाराचे एक साधन म्हणून त्यांनी मुंबई येथें 
सन १९४७ सालींच एका साप्ताहिंकास जन्म 
देळन त्याचें नांव 
पत्रांत गोव्याच्या तत्कादीन राजकारणावर 
सणसंणीत्त लेख येत असत. याशिवाय सामा- 
जिंक व इतरहि लिखाण यांत प्रसिद्द होई. 
_. ७४ 


कौतुकास्पद आहे. 


साप्ताहिकाचे अक भूमिगत संघटनेद्रारे गोमंतकांत 


*दीपग्रह असे ठेवले. या , 


“दीपग्ह पत्रांचा आकार सध्याच्या प्रदीप 
देनिकाएवढाच असे. वर्गणीहि माफक होती. १ 
दिवाळी व इतर वेळीं “ दीपग्रह "चे जे. खात. 
अंक निघत त्यांमधून विविध आकर्षक वाडूम- 
या'ची मेजवानी: वाचकांना लाभत असे. 


हें पत्न मुंबई येथें निघत असलें तरी त्याचे. 
अक. भूमिगत संघटनेंच्या द्वारें गोमंतकांतहि 
वांटण्यांत येत असत. सन १९६१ च्या माचे. 
महिन्यापर्यंत * दीपग्रह ? पत्र चाललें व नंतर न 
तें कायमचे बंद झालें. “ दीपग्रह्ा “नें तब्बळ । 
तेरा वेर्षे जनताजनार्दनाची जी सेवा केळी ती 


'आपल्या “ प्रदीप ? देनिक्रांत श्री. शिंकरे 
* दीपग्रह * पत्राविषयीं म्हणतात क्री-- 


“ आम्हांला १९५७ च्या अखेंरीत गोमंतक त. 
सोडणें भाग पडले, आणि तो प्रयत्न ( ज्वाला | 
३. प्रकाशनचा ) स्थगित झाळा. आम्ही मुंबई 
गांठली आणि गोमंतकीय स्वातंत्र्य-लढ्याच्या 
प्रचाराचे एक साधन म्हणून “ दीपगृह ? साप्ता- | 
हिक काढलें. कमभूमि मुंबई ठरळी, पण या. 


वांटळे जात होते. अल्पकाळ स्थगित झालेले 
“ज्वाला? नियतकालिकाचे प्रकाशनहि सायको" | 
स्टाईलवरून सुरू झालें. *“ दीपग्रह ? दुरून - । 
प्रकाश देत होतें तर ज्वाळा गोमंतकांत 


धगधगत होती. “क्वीट गोवा "चा संदेश सर्वत्र | 
गाजत होता......”. 


| _ सुंबई येथें स्थापन झालेल्या कोंकणी भाषा 
क _ मंडळातर्फे या नियतकालिकाचा प्रथमांक सन 
ऱः रौ ९५२ सालच्या डिसेंबर महिन्यांत प्रकाशनांत 
र | त्य “ सांगणी आनी मागणी ? या आपल्या 
रै क चया निवेदनांत कोंकणी भाषा मंडळाने 
हे होतें कीं, कर्मीत कमी एक हजार 
- मिळाल्यास हें नियतकालिक 
| मासिक स्वरूपांत प्रगट होत जाईल तथापि 
_ ज्यावरून याचा दुसरा अंकर निघाला नाहीं 


८; र 
वरून अपेक्षित वर्गणीदार लाभले नाहींत 
असें वाटतें. 


द स ञ ध 
व द *च्या पहिल्या अंकाचे संपादक श्री 
र 
० सरदेसाई हे असून कार्यकारी संपादक 
शक श्ली रामचंद्र नारासण नाय़क हे 


होते. प्रक 
् ॥रानस्थल 
होतें. गिरगांव-मुंबई ४ येथें 


| जं व य तर्वश्वी मनोहर- 
6२४ चि; डी क बोरकर, कांत हेगडे देसाई, 
' मेलबाराव क रामचंद्र शंकर नायक, 
_ सरदेसाई वसंत नेवरेकर, लक्ष्मणराव 

» पांडुरंग रा. भांगी, रा. ना. नायक 
आले ततच्या विषयांवरील लिखाण 
या अंकाचे चार अंकांची तीन रुपये व 
रेषत: क एक रुपया होतें. हें मासिक 
र कणी भाषेचा पुरस्कार करणारें 


यि 


कळे 


« हिंद २ साप्ताहिकाच्या आक्राराचें हें 
« विकास? साप्ताहिक पत्र १९५४साली रा. 
द. व्य. पे यांनीं वेळगांव येथ सुरू केल जा 
दणाळ्यांत बेळगावला हें सुदींत होई त्याच या 
मालंकहि या पत्रांचे भागीदार असावे अर्से . व 
वाटतें. * विकास चें ध्येग्र राजकीय . असर । १; 
तरी त्यांत सामाजिक व इतर विषयांवरहिचर्चा _ 
येत असे. हे पत्र अल्प कालच चालून उड ज 


बंद झाल. 


कश शर 

गोमंतकाच्या सर्वागीण प्रत्नाना वाहिलेले ळर 
पाश्षिक म्हणून हें मुंबई येथे दि. १५ ऑगस्ट  . 
१९५४ रोजीं सुरू झाल मुंबई येथील त्रिथुवन 9 
रोडवरीळ सागर साहित्य प्रकारनच ह मुखपत्र ग 
अह्ून त्याचे संपादक, [लक व प्रकाशक 
श्री. बा. ।द. सातोस्कर आणि कार्यकारी 
वा. व. 4 


श्री. ज. वि. कामत ि 
“भारत? पत्राचा आणि 


कार्ची १०१ 


संपादक 
७ रुपये होती. आकार 
प्ष्ठ प्रथमांकार्ची व द्रितिय र्‍ 
अंकोर्ची ६ किंवा. ८ मसत. ९" द ०... 


स्वातंत्र्याच्या अखेरच्या पर्वास प्रारंभ झाला, 
संसार इ. स्फुट तुषार 


7-..:2 आमची भूमिका 
____* आज भारतीय  स्वातंत्र्यदिनाच्या 
- सुमुहूर्तावर “ दूधसागर च्या पहिल्या अंकाचें 
__ प्रकाशन होत आहे. अनेक वर्षींची अनेकांची 
__! कामना सफल होत आहे. मुंबई शहरांत 
गोमंतकाची वस्ती इतकी वाढली आहे को, हा 
_ छोटा गोमंतकच मुंबईत अस्तित्वांत आला 
_ आहे. भारताहून या गोमंतकाची अस्मिता 
__ भिन्न नसली तरी विशिष्ट ऐतिहासिक कारणांमुळे 
निर्माण झालेले त्याचे कांहीं खास प्रश्न आहेत. 
गोमंतकीयांच्या स्वतंत्र प्रादेशिक संस्था व 
संघटना आहेत. व्यक्तिगत जीवनाप्रमाणेंच 
त्यांनां एक सामुदायिक, सामाजिक जीवन आहे. 
या दृष्टीनें या शहरांत गोमंतकीयांच्या एका 
मुखपत्राची गरज भासत होती. मध्यें कांहीं 
काळ चाललेल्या “ दौपग्रहा चा अपवाद 
सोडला तर मुंबईत असें वृत्तपत्र नव्हतें. म्हणूनच 
दूघसागरच्य! प्रकाशनाने गोमंतकीयांची एक 
महत्वाची गरज भागेल असा आम्हांला 
विश्वास वाटत आहे. 


महाराष्ट्रालाहि दूधसागरमुळें. गोमंतकाचे 
_ नवीन वास्तव ददन होण्यास मदत होईल 
अशी आम्ही भाशा करतों. गोमंतकाविषयींच्या 


खूप बातम्या मराठी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होतात 


आणि तरीहि गोमंतका विषयीं गोमंतकीयेतरांच्या 

कार्ही अस्पष्ट, अबोध, ढगाळलेल्या स्वप्नाळू 

_ कल्पना आहेत. त्यांनां स्वप्नसृष्टींतून वास्तव- 

सरटींत आणण्याचे काम दूधसागरच्या द्वारे 
झाल तर आम्हांला आनंद होईल. 


गोमंतकाच्या भौगोलिक व्याप्तींत आम्ही 
कारवारचा समावेश करतों हेंहि या ठिकाणीं. 


27 


नमूद करून ठेवलें पाहिजे पुरातनकालापासून 


भोगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक, .सांस 
वगेरे दृष्टींनी हा भाग शोमंतकाचा घटक 


पोठुंगिजांच्या निगमनानंतर चिरफाळलेला 
गोमंतक एकलूप व्हावा या दिशेनेच दूध 
सागरचीं पावलें पडतील. 


दूधसागरचें राजकीय वा इतर धोरण कोणतें. 
राहीळ याचा खुलासा करण्याची फारशी 
आव्यकता नाहीं. संपादकांची मतें ज्यांना 
माहीत आहेत त्यांनां दूधसागरच्या धोरणाची 
कल्पना येईल. ज्यांनां ती. माहीत नाहीत 
त्यांनां कांहीं अंकांच्या वाचनानंतर तें समजून श्‍ 
इल. । 

दूधसागरचा हा अंक प्रसिद्ध होतांनां ८२ 
वर्षाच्या गोमंतकाच्या दीध व उज्ज्वल पत्रव्यव- | 
सायाचा चित्रपट आमच्या डोळ्य़ांपुढून सरकत. 
आहे. १८७२ सारली के. आ. पु. सुखठणकर 
यांनीं “देशसुधारणेच्छु' सुरू करून गोमंतकातील 
मराठी पत्रन्यवसायाचा पाया घातला आणि 
के. हेगडे देसाई यांचा * भारत? हा त्यांचा 
अखेरचा चिरा ठरला.......... क 


याच अमग्रलेखांत पुढें “ दूवतागर ” या. 
नांवाविषयी चार शब्द लिहिले आहेत. 


म्रथमांकाच्या मल्पृष्टावर शेवर्टी असें लिहिले 
आहे -- 9 


* संपादक, मुद्रक, प्रकाशक बा. द. सातो- 
सकर यांनीं फेमस प्रिंटसे १२ त्रिमुवनरोड 
सुंबई ४ येथून प्रसिद्ध केलें. ” ह 


क क शी 


आ “२ (7) र. 


सिवा 


डेमी अप्टपत्री आकाराचं हें मासिक पुस्तक 


मुंबई येथ प्रसिद्ध होई. या मासिकाचे संपादक 
व प्रकाराक श्री. बा. द. सातोस्कर हे असले, 
तरी त्याचे मालकी. हक्क “ महाराष्ट ग्रंथ 
हार *कडे होते. * विसावा ? मासिकाच्या 
: अंकाची प्र. ६४ व वार्षिक वर्गणी ५ रूपये 
र गी. कागद गुळगुळीत व मुद्रण सुंदर असे. 
है मासिक कथा साहित्याला वाहिलेले असलें 
तर त्यांत इतरहि वाड्मयीन लेख व प्रचलित 
विषयांवरील चर्चा येई. याचे कांदी महत्वाचे 
विशेषांकहि निघाळे आहेत. * विसावा? मातिक 
र जद च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून पुढें 
५ वर्षे चाळळें आणि मग बंद पडलें ते 

कायमचेच ( 
00.00: 


ज्व्य 

व <7ज १९५५ च्या डिसेंबर महिन्यांत 
ह २ नियतकालिकाचा पणजी येथ जन्म 
। पा ऑगस्ट १९५३ रोजीं आरंभी है 
तक त्रेमासिक म्हणून सुरू झाल. 
हे देते. मचे संपादक श्री प्रेमानंद वळबईकर 
अक प स्वरूपांत प्रसिद्ध करतांनांदि 
ह वा ग. प्रगट करावे असा संपादकांचा 
मुळे क व त्यानंतर आलेल्या अडचणी” 
नि हे स्वरूपांत याचा दुसरा अंक 
टी. मुद्रित अंकाचे ' उदय 'चे 
. देवीदास प्र. तिरोडकर व श्री. 


पंढरीनाथ शो. नार्वेकर हे होते. उदयाचा 
आकार क्राऊन अष्टपत्री व प्र. ८२ होतीं. 
यांत लघुकथा, लघुनिबंध व कविताहि होत्या. 
र; ककी डे 

नवजीवन 


बेळगांव येथें सन १९५८ सालापासून 
: नवजीवन * पाल्चिक पत्र सुरू झाळें. या वषी 
१५.ऑगस्ट रोजीं त्याचा प्रथमांक थाटांत 
प्रसिद्ध झाळा. या पत्राचा आकार ' भारत र 


पत्राएवढा होता. प्रे ४ व कधी कधी ६ 


देखील असत. या पत्नांत मुख्यत्वे गोव्याच्या 
राजकारणावरील लेख येत असत. कांहीं वेळा 
सामाजिक (व इतर प्रश्नांची चर्चा येई. 
6 नवजीवन २ची वार्षिक वर्गणी ४ रुपये होती. 
या वृत्तपत्राचे चालक, मालक १ प्रकाराक. श्री. 
विश्वनाथ नारायण छवदे, . वकील है होते. 
दि. १५ ऑगस्ट १९५८ पासून सन १९६१ 
अखेर पर्यत नवजीवनचें प्रकाशन बेळगांव 
येच होई. आणि त्या कालांत श्री. बी. व्ही. 
नाईक हे नवजीवन चे भागीदार व सहकारी 
स्षपादक होते. 
गोवा मुक्‍तीनंतर १९६९ सालीं आऑगस्ट- 
पासून * नवजीवन *चा संसार गोव्यांत आणर 
णि बेतीं येथून त॑ पत्र प्रसिद्ध 


ण्यांत आला. अ क ग 
होऊं लागले यावेळीं त्याचे संपादक दरी. 


रघुनाथ देदापांडे व प्रकाराक लंबे णी. 
१९६२ सालीं * नव हा. 
पणजी येथ आणिण्यांत आल. त्यानंतर त्याच 


वर्गणींत वाढ दी 
आली. पुढें कांटी कारणामुळे € 


गोव्यांत ते फक्त दौड वर्ष चाललें. आणि 
_ १९६३त बंद झालें. * नवजीवन ? पत्र 
_ अद्यावत्‌ तयारीने अधेसास्ताहिक स्वरूपांत 
पुन्हां सुरू करावें असा त्याचे चालक उरी 


९५४८ 


>. 
"प 


* 2 > 


1) 


2 रं क द टं दीपावली न 

र 

ह :__ दरसाल दिवाळीस थाटांत प्रसिद्ध होऊन 
वाचकांच्या दिवाळीच्या आनंदांत वरेफाम भर 
रु घाळणार॑ दीपावली वाषिक १९४५ पासून 


मुंबई येथे सुरू झालें, याचे संपादक उरी 
__ दीनानाथ दामोदर दलाळ व दरी. रॉय 


“ - किणीकर हे होते. याचा आकार ' किर्लोस्कर? 


_____. मासिकाचा असून प्रे १५० ते २०० असत 


: _ विषय एकापेक्षा एक वेधक असत. अंतरंगा- 


प्रमाणेच बाह्यांगहि मोहक असे. मूल्य रु. २ 
ते २॥ असे. सन १९५४ पासून ' दोपा- 
वळी २ चे संपादक, प्रकाशक, मालक व मुद्रक 


__ * दीपावली ? मांसिक स्वरूपांत निघत असून 
त्याची वा. व. १२॥ रु. आहे. दर अंकाची 


धर अ क के 
- .भचेना 

२ पणजी येथ निघणार * कला ? नियतकालिक 
. झाल्यानंतर उरी, फ. बा. आगशीकर 
मुंबई येथें १९६२ पासून : अचना : 


नावांचे एक वार्षिक सुरू केळें असून त्याचा 
दर दिवाळीस थाटांत एक अंक निघतो. 
असेनेचे प्रकारन मासिक करण्याचाहि त्यांचा 


विचार आहे. 
। 0.3४. 


रव्नदींप 

_ मुळगांवकर आर्ट स्टुडियोतर्फे हे मासिक 
मुंबई येथे प्रकारनांत येत आहे. याचा आकार 
क्राऊन अष्टपत्री असून साहित्याप्रमाणेच सजा- | 
वटहि वेधक असते, रत्नदीपचा अलीकडील 
एकहि अंक अवलोकनांत न आल्याने हीचे 
'त्याचे संपादक व प्रकादाक कोण, वा. व. काय 
आहे इ. बद्दल कांहीं लिहितां येणे शाक्य नाहीं. 
कमक 

भारताच्या काळणीपूर्वी अर्थात्‌ पाकिस्तान- 

च्या जन्माआ्धी कराची येथें * गोवानिज * 
त्रैमासिक निघे. या त्रैमातिकांत इंग्रजी, 
कोंकणी ( रोमन लिपी ) व मराठी असे तीन . 
विभाग होते. डिसोजा नांवाचे एक गोमंतकीय 


खिस्ती याचे संपादक असून तेच परहिळे दोन 
. विभाग चालवोत. आणि तिसरा मराठी विमाग 


वेंगुळें येथील कुबळ नांवाचा एक मराठा तरुण 


. पाही. हे तेमासिक केव्हां सुरू झालें, किती 


वष चालळे, आकार कोणता होता, वर्गणी 
किती होती, या बद्दळची कांटरींच माहिती 
मिळत नाहीं. याचा एखादा अंकहि कर्धी 


अवलोकनांत आला नाहीं, त्यामुळे विरोष शू 


कोंदीं लिडरितां येत नाहीं 


1 क्ट 


क॒य्सायर 


____सन १९५९ सालीं जानेवारी महिन्या- 
पासून “ कथासागर ? मासिक पुस्तक मुंबई 
येथे सुरू झाळें, या मासिकाचा आकार डेमी 
चतुष्पत्री असून दर अंकाची प्ष्टे ६० असत. 
वार्षिक वर्गणी १० रुपये होती. कथासागर 
मासिक मुख्यत्वे कथा साहित्याला वाहिलेले 
_ होते. तथापि यांत इतर लेखनहि येत असे. 
याचे कांहीं विशेप्रांकहिं चांगळे निघाळे आहेत. 
८ कथासागर ?चे संपादक, मालक व प्रकाराक 
श्री. बा. द. सातोस्कर हे होते. 


हें मासिक सतत ५ वर्पे ठीक चालले आणि 
१९६२३ अखेर बंद झालं 


अय अ 


नवी नियतकालिके 
- तरुण गोवा 


गोव्याच्या मुकतीनंतर प्रजासत्ताक दिनी 
२६ जानेवारी १९६२ रोजीं ' गोमंतक 
ददेनिकाचा नमुना अंक निव्वाळा; पण ते देनिक 
| अजून सुरू व्हावयाचे होतं आणि त्याच जाने- 

वारीच्या २८ दिनांकळा “ तरुण गोमंतक * या 
__ पत्राचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. त्यावेळीं 
-_ एका * भारतमित्र ? मासिकारिवाय गोव्यांत 
दुसर॑ कोणतेंहि मराठी नियतकालिक नव्हत, 
अशा स्थितींत * तरुण गोवा ! नांवाचें एक नऱ्या 
दमाचे पत्र अस्तित्वांत आलेलें व त्यांचा 
॥ शला अंक निघालेला पाहून तरण वाचकांना 
_ जेरा कोतुक वाटलें 


होतें असें दिसून येई. या पत्नाचे सुख्य़ संपाद 
व॒ प्रकारोक श्री, वामन देताई हे असून द्वितीय 


प्रकारनस्थळ पणजी असे. 0१५40 0, 


: तरुंग गोवा ? पत्राच्या. प्रथमांकांतीलळ 
संपादकोय मजकूर असा होता --- कं 
छू 
-_ _ संपादकीय नी 
इ > शर 
“८ गोमंतकाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे एक जी 


पर्व संपून आतां दुसर॑ सुरू झाळें आहे. 


' गोमांतक स्वतंत्र झाला. या स्वतंत्र गोमांतकाचे र 


मुखपत्र म्हणून “ तरुण गोवा ? या नावाचे > 
आम्ही साप्ताहिक सुरू करीत आहोत. या 
साताटिकाचा पदिळा अंक दिनांक २६ जानेवारी 
या प्रजासत्ताकदिनानिमित्याने वाचकांच्या डो: 
देण्यास आम्हांला मोठा आनंद होत आहे. द 

कशे. १.” 


ओज आम्टी आनंदाने बेदोष आहोत. >. 
परंतु याचवरोबर आम्हांला कर्तव्य कार्य । 


9-५.) 
विसरून चालणार नाहीं, यापुढ आम्हांला 


बहुजन समाजाचे भरपूर कार्य करायचे आहे. 


१०१. 


7४% 
गोमंतक मुक्‍त झाला खरा, पण आतां 


यापुढरचे कार्य कठिण आहे. जबाबदारी फार. 
आहे. गोमंतकीय जनतेपुढे असलेल्या आर्थिक 


क 


न १/* 
“ 


शर 


आणि सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी 


संघटित प्रयत्नांची आज जरूरी आहे. आमचं 

साप्ताहिक जनताजनार्दैनाच्या हितासाठींच 
१ 

झटणार आहे. 


गोमंतकीय जनतेला लोकशाही आणि 
समाजवाद यासाठीं संघटित करणें हे प्रथम 


- साधळें पाहिजे. जातिभेदाचे निमूलन करणें 


आणि वर्गरदित समाजरचना उभारणे, सहकारी 
शेतीला उत्तेजन देणे, औद्योगिकरण, मच्छी- 
मारी धंद्याची सुधारणा करणें, तसेंच सामाजिक, 
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रगंति या मार्गानी 
गोमंतकीय जनतेला सुखपमृद्धीकडे नेण्याचा 
निर्धार केला पाहिजे, व त्यासाठींच या 
साप्ताहिकाचा जन्म झाला आहे 


.. आम्हांला वाचकांचा .संदेव पाठिंबा मिळेल 


: अक्ली आक्रा बाळगतो. 


श्री. वामन देसाई यांनीं संपादकाच्या 
नात्यानें वाचकांना जे वचन दिलं तें त्यांनी 
पुढील कालांत कितपत पाळलें हें नंतरच्या 
अंकांवरून सहज कळून येतं. 

आरंभीचे कांदीं दिवस हँ पत्र विन तक्रार 
चाळळे; पण पुढें पुढें त्याच्यावर अनेक 
तक्रारींची गर्दी झाली. राष्टीय किंवा सामाजिक 
प्रश्नांपेक्षां खासगी प्रश्नांना विशोष महत्व देण्यांत 
येऊं लागलें; टीकेची पातळी उतरळी आणि 


“त्यामुळे वाचकांची सहानुभूति कमी होत जाऊन 


प्रकारानांतदि अडथळे येऊं लागले, 


८० 


त्याच 


सालच्या जून महिन्याच्या सुमारास सहकारी 
संपादक श्री. किर्तीकर हें ' तरुण गोवा !पासून 
सुटले. सप्टेंबरांत आर्थिक पंचामुळें श्री. 
वामन देसाई देखील -' तुमर्ण गोवा ? सोडून 
चालते झाळे आणि ज्या छापखान्यांत हे 
साप्ताहिक छापण्यांत येई. त्या वास्कोच्या 
_नॅरानल प्रेसचे मालक श्री. स. वि. कामत 
यांनां इच्छेविरुद्ध सा पत्राच्या संसाराची 
सारी जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घ्यावी 
लागली. 


त्यांनीं अंकाचीं प्र. ४ करून मूल्य ६ पेसे 
केळे. आणि ' तरुण गोवा ? पत्र ऑक्टोबर 
पर्यंत कर्ते तरी चालविळे. सुढें ३८ व्या 
अंकानंतर त्यांनांहि त॑ कायमचे बंद करणे 
भार्ग झालें. श्री. कामत. यानांच .: तरुण 
गोवा * साप्ताहिकापायीं विशेष नुकसान झालं 
असें दिसून येतं ! 


१. 0... 


गोअन 


इंग्रजी आणि कोंकणी ( देवनागरी लिपी) ; ट्् 
भाष्रेत हें वार्षिक मुंबई येथें भायखळा भागांत 


सुरू झालें, १९६९ सालच्या जानेवारी मडहि- 
न्यांत याचा पहिला अंक निघाला आणि तोच 


शेवटचा ठरला, याचा आकार डेमी अष्टपत्री, __ 
मूल्य आठ आणे होते. संपादक 


पृष्ठ ४० 


एम्‌. कर्नाडेत व व्ही. शिरोडकर हे होते 
फक्‍त &लित साहित्यास वाहिलेले होतं. 


व 
ध्‌ 


0॥00.2/-1/44 र... ५. १५.८, ११0” 7%-8.5/ 
् 2, ८. 'ऐ. 
1-0 


'-२१-. 
गॉम्हंलक (देनिक ). 

“ गेलीं दीड दोन वर्षे गोव्यांत एखादें 
अद्यावत्‌ मराठी देनिक सुरू करण्याचा संकर 
मो सोडला होता. त्यासाठी. जरूर ते प्रयत्न 
चालूहि होते. जुळवाजुळव होत होती. आतां ते 
शरयत्न व ती . जुळवाजुळव निश्चित पूर्ण होत 
असून गोमंतकाच्या सेवेसार्ठी महिन्याभराच्या 

- आंत “ गोमंतक? हें देनिक प्रकाशित होऊं 
लागणार्‌ ह या भारतीय गणराज्य दिनीं जाहीर 
करण्यांस मला आनंद होत आहे 

गोव्यांतील सर्वधर्मीय जनतेच्या सर्व प्रका 
रच्या गरजा, आशा आणि आकांक्षा “गोमंतक? 
दंनिक व्यक्त करील. सर्वसामान्य माणसाला 
गोव्यांतील ताज्या घडामोडी व त्यांचें महत्व 

या दैनिकांतून समजेळ. आपल्या राष्टांतील व 
परराष्ट्रांतीळ सर्व प्रकारच्या महत्वाच्या 
बातस्या “ गोमंतक ? प्रत्येक खेड्यापाड्यांत 
पोहोंचवीळ. जनतेच्या सर्वोगीण उत्कर्षास 
“गोमंतक? आपल्यापरीने हातभार लावील 

या दैनिकाचे संपादक म्हणून सुप्रसिद्ध गोमं 
तकौय साहित्यिक श्री. बा. द. सातोस्कर यांची 

* निवड केली आहे. संपादक मंडळांत अनुभवी 

. कार्यकुशल आणि सेवातत्पर अशा व्यक्तींचा 

' समावेश असेल. अद्यावत मराठी दैनिकाचे 

ऱ . ९ अंग उणें राहूं नये म्हणून राकय ते 

'* ययत्न करण्यांत येतील 


थेवर्टो गोमंतकांतील व गोमतकावाहेर राह 
स्वि गोमंतकीयांनीं व इतरांनी “ गोमंतक ? 
- पले मानावे, तें सर्वोगसुंदर व्हावें 


_ म्हणून हरतऱ्हेनें व हरप्रकारानें साह्य करावें. 
: अशी माझी सविनय विनेति आहे. -- विश्वास 


दत्ताजी चोगुले, संचालक” ग्ध 


दि. २६ जानेवारी १९६२ रोजीं मुफ्त. 
गोमंतकांतील पहिल्या गणराज्यदिनीं निघा-- 
जेता (ऐपत "च शषतेव्याईन तारक. 
केंतीळ तथा नसुनांकांतील सदरील मजकूर 
वाचून गोमंतकांतीळ मराठीच्या वाचकांना फार 6 
आनंद वाटला. कारण सन १८६० सालापारून 
१९६१ पर्यंतच्या तब्वळ एका, शतकाच्या ऱ 
गोमंतकांतील मराठी नियतकालिक्र झेत्रांतीळ 
कामगिरीत “ गोमंतक हें पहिले वहिले मराठी 
देनिक असून तें अद्यावत व्यवस्थेत निघणार प 
होतें. त्याशिवाय श्री. विश्वासराव चौयुळे 
च्य़ासारख्या _ बहुररूत, वृत्तपत्रांचे. महत्व 
जाणणाऱ्या, दौर्घोद्योगी आणि यशस्वी उद्योग- 
पतीर्नीं  गोमंतकाला ? स्वयंस्फूर्तीने जन्म 
देण्याचें निश्चित केढे असल्यानें “गोमंतका* च्या. र 
दीधंजीवनावद्दळ आणि य॒शस्वितेवदलहि दाका 2” 
नव्हती. एकदां त्यांच्या व माझ्या प्रत्यक्ष 
भेटोंत वृत्तपत्र व्यवसायावदृढ आमची जी. 
बोलणी झांलीं त्यांतून त्या व्यवसायावदलचा 
त्यांचा जिव्हाळा स्पष्ट कळून आला. त्याच- 
प्रमाणें माझा या क्षेत्रातील अनुभव आणि 
गोमंतकीय मराठी देनिकांसंबंधींचा दृष्टिकोन शः प्र | 
समजून घेतांना त्यांनीं हळूवारपणे केळेळे प्रेमळ 
पण अत्यंत विचाराहे प्रश्न यांतून त्यांच्या 
व्यावसायिक चातुर्याबरोबरच गोव्यांतील मराठी 
दैनिकाबद्दलची जी तळमळ प्रगट झाली ती और 
होय. “गोमंतक? देनिकोच्या संचालकांच्या 
या उत्कट इच्छेमुळेंच त पत्रा दीघेजीवि होईल 
अशीआह्या करणेंअनाठा्यी नाही. 


€ र र 


नसुनांकांतील अभिवचनांप्रमाणे संचालकांनी 
पुढें लवकरच “ गोमंतक * दैनिक वाचकांच्या 
सेवेस सादर केळे, आणि आज ते पणजी येथें 
व्यवस्थित चाळू आहे. या वृत्तपत्राचे संचालक, 
प्रकाशक व मालक श्री. विश्वासराव द. चौगुले 
हे असून संपादक श्री. वा. द. सातोस्कर हे 
आहेंत. ी 

या दैनिकाचा आकार मोठा असून वा. व. 


२४ रु. व नेहमींच्या किरकोळ अंकाची किंमत . 


सहा पैसे आहे. 
८ शोमंतक ? दैनिकाच्या प्रकाशनाने गोमं- 
| । 
तकांतील मराठी वाचकांची सोय तर ठीक 


झालीच; पण या नव्या दैनिकामुळें जुन्यांचा 


दिमाखहि वराच उतरला. 

घ्येयघोरणाच्या वाबर्तीत कांटेकोरपर्णे पाळ- 
ण्यांत येणारा “* गोमेतका रचा संयम निशा 
एखादे वेळेस जरा. सुटला जातो अर्स तज्ज्ञ 
- वांचकांचें मत आहे. 


प्रदीप 


“ गोमंतक? दैनिकाच्या मागोम!ग गोमं- 


__ तकांत दुसरें देनिक प्रक्राशनांत आलें तें * प्रदीप? 
- गोसंतकाच्या मुक्‍तीपूवी मुंबईत चाळू असलेलें 
आपलें * दीपग्रह * वृत्तपत्र बंद करून श्ी. जनार्दन 
जगन्नाथ रिंक्रे यांनीं ६ सप्टेंबर १९६२ पासून 
'गोमंतंकांत पर्णजी येथें प्रदीप ? दैनिक सुरू 
श्री. शिकरे यांनीं द्वैमासिक, * पाक्षिक, 
साप्ताहिक अर्शी जरी नियतकालिके यापूर्वी 
चालविळेलीं असलीं तरी दैनिक चालविणे 


“२ 


म्हणजें सामान्य गोष्ट नव्हे! एखादें लहानसें 
मासिक देखीळ नियमीत चालविण्याच्या वाव- 
तींत जिथे नाकीं नव येतात, तिथें दैनिकाच्या 
बाबतींतील गोष तर विचारूच नये! तथापि 
महान जबाबदारी व त्रास स्पष्ट दिसत असंतांहि 
दवेनिक वृत्तपत्रक्षेत्रांत उडी घेण्याचें श्री. शिंकरे 
यांनीं जं साहस केलें तें और आहे. आंणि त्यांत 
विशेष हें की, सगळी जबाबदारी स्वत: एकाच 
व्यक्‍तीची ! ' ” 

« प्रदीप पत्राचा आकार “ भारत? साप्ता- 
हिकाएवढा असून दर अंकाची पृष्ट ४ असतात, 


रविवारखेरीज हें पणजी येथें दररोज प्रसिद्ध 


होत असते. किरकोळ अंकाची किंमत ५ पेसे 
आहे. 

* प्रदीप * देनिकारचे ध्येय स्पष्ट असून प्रत्येक 
अंकांत अग्रकेखाच्या वरती त्याचें ब्येयवाक्य' 
लिलेळें अपतें. ते व्येयवाक्य असें आहे -- 


« गोमंतकाची भाषा मराठी आणि कोंकणी 
ही तिची बोली म्हणूनच गोमंतक हा महा” 
राष्ट्राचा अतिभाज्य घटक आहे आणि तो 
कोणत्याहि. परिस्थितींत, जवळच्या भविष्य- 
कालांत अखंड महाराष्ट्रांत विलीने होणारच. 


* प्रदीप च्या या ध्येयाविरूद्ध इतर नियत- 
कालिकांतून ज॑ लेखन प्रसिद्ध होतें त्याच्यावर 


तो सारखा ताशोरा ज्नाडीत असतो. लाँच्ळुचपत _ 


| 


“१ 
र 


व काळोखी कृत्ये यांवरहि प्रदीपकारांच्या 


लेखणीचा फटकारा तीव्रतेने बसतो. अत:करणांत 
एक आणि लिहिणे निराळेंच अशी त्यांची 
कृत्रिभ वृत्ति नसून जसें वाटतें तसेंच मनमोकळे” 


पणे स्प2 लिहिण्याची त्यांची पद्धत दिसून येते. 


« प्रदीप? कारांची टीका माठ एखादेवेळी 


क 


1.५ 


४८ ४८- :.. 


इतकी प्रखर असते कीं, तीमध्ये सहानुभूतीचा 
ओलावा अगर्दींच नसतो, ” असें कित्येक वाच- 
कांचें मत आहे. 


कॉँकृणीं 


'सन १९६२ सालच्या सप्टेंबर महिन्याच्या 
२५ दिनांक रोजीं कोंकणी भांबेंतील “ कोंकणी ! 
पाक्षिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. या 
पत्राचा अक दरमहा दि. १० व २५ रोजीं 
प्रसिद्ध होत असे. याची वा. व. ४ रुपये असून, 
किरकोळ अंकाचें मूल्य १५ पेसे असे 

मुंबई येथील कोंकणी केंद्रातर्फे € कोंकणी ? 
पाक्षिक प्रसिद्ध होई. याचे संपादक, सुद्रक व 
प्रकाशक श्री. अ. ना. महांबरे हे शसून प्रकाशन 
स्थल स्लेटर रोड, मुंबई ७ हें होतें. 

सप्टेंबर १९६२ पासून जानेवारौ १९६३ 
पर्यंत या पाक्षिकाचे ८ अंक निघालि व त्यानंतर 
चालकांनी हें पाक्षिक बंद केळें असावें असें 
वाटतें. या पत्राचे सुद्रण व कागद ठीक होता. 
मजकुराच्या बाबतींत, कोंकणी भाषा विषयालाच 
यांत प्राधान्य असे. कांहीं राजकीय व सामा- 
जिक मजकूर यांत येत असला, तरी :कोंकणी 
भाषेची जहरी प्रतिपादन करून तिची तरफदारी 
करण्यांतच या पत्रांचे वैशिष्ट्य असे. इतर 
विषयांवरील यांतील लेखन समतोल असलें, तरी 
; कोंकणी भाषेच्या विरोधकांवर तुटून पडतांना 
__ यांतील टीकेचा तोळ सुटत असे. 

५ कोंकणी पाल्षिकाचा शेरा व ४था अक 

| -_ समाविष्ट असळेळा १९६ २चा दिवाळी विशेषांक 
. निघाला होता. तो साहित्य आणि सजावट 
8 ) 


या दोन्हीं दृष्टीनी इतका सुरेख वठला होता 
कीं, इतर कोणत्य! हि प्रसिद्ध नियतकालिकांच्या 
दिवाळी अंकांच्या पंगतींत तो सहज शोभण्या- 
सारखा होता, त्या विशेषांकांत ६ निवध, ६ 
ललित लेख, ४ कथा, १९ कविता, सुळाखत,  . 
खेळ व शिझुविभाग असा. भरगच्च मजकूर असून 
अंकाची ए. ८४ व मूल्य रु. १-५० होतें. 


त्र्व्णीं 

त्रिवेणी पाक्षिकाचा नमुना अंक १९६२ 
सालच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या दि १४ रोर्जी 
प्रकारानांत आळा आणि १ डिसिंबरपासून 
* त्रिवेणी ? पत्र सुरू झालें. याचा आकार _ . 
< भारत ? पत्राएवढा असून कोंकणी, हिंदी व 
मराठी अश्या तीन भाषांतून यांत विविध मजकूर 
प्रकाशीत होई. या पाक्षिकाची वार्षिक वर्गणी 


- रु. ४-५० होती प्र 


“ ब्रिवेणी *चे संपादक व. प्रकाशक श्री. 
चद्रकांत केणी हे असून प्रकाशन स्थळ' मडगांव 
येथें होतें. क १ जी 

१९६३ तारली अल्प कालांतच हें पाक्षिक 
बंद झालें. या पत्रांत राजकारणासोबतच इतरहि 
बरीच माहिती येई - प्पट 

> कव 
मांडवी... 
झांडंवी मासिकाचा प्रथमांक दि. ३० डिसंबर 
१९६२ रोजीं प्रकाशहनांत आला, पण तो 
जानेवारी १७६३ चा भसल्याने मासिकाची 
/ँ 
झाली असें | 
सुरवात १९६२३ सालापासूनच 9 
म्हणण्यास हरकत नार्ही. ४ 


८९- 


9 


पाहिजे. केवळ शाव्दिक सहानुभूतीने किंवा; ५ भे 
कोरड्या आशीर्वादाने व्यवहाराचा गाडासुरळीत॑ यी 
चालणे शक्‍य नसतें. कागद, मुद्रणादि विलांची घ्य डी. 
संभावना पैक्षांशिवाय अद्या सहानुभूतीने किंवा 
आकीर्वादांच्या वर्षावानेंहि होणें सद्यःस्थितीत १ 
अशकय ! 


__ “साहित्य, कला आणि राजकारण यांस 


__ वाहिलेले मासिक? अस मांडवी चें ध्येय 


___ वाक्यआहे. या मासिकाचा आक्रार ' किर्लो 
- कः शन 


- स्कर? मासिकाचा असून मुद्रण सुबक असते 
_ प्रथमांकांत १० कविता, तीन लघुकथा, उक 


(४: . 


0 पसन आणि निंबध इ: इतर वाचनीय विषय 
_ ' आले होते - यासाठी, मांडवी? मासिक दीघेजीवि करणें 
र द ककांत या मासिकाच्या संपादकांच्या , असे तर्‌ चालकांनी त्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा 
-__ जागी. श्रीराम पांडुरंग कामत वृ. प्रा मनोहर आधीं विचार केला पाहिजे आणि मागाहून 
; इतर गोष्टी 


मांडवी? मासिकाचे आरंभापासून आज- .. 
'पभैत जें निरनिराळे विद्षोषांक निघाळे त्यांत 
१९६४चा. दिंवाळी अक विशेष उल्लेखनीय 


र हि. सरदेसाइ यांचीं - नांवें असून, कार्यकारी 
____ संपादक श्नी. ज. पां. कामत व प्रकाशक थ्री 
पा. कामत हे' होते. वा. व. $२ रुपये होटो 

याचें मुद्रण वेळगांवळा आणि प्रकाशन अस्नोडें 
येथे झालें होते. आजचे याचे संपादक व आहे. हा अंकर अंतर्वाह्य सुंदर 
प्रकाशक श्री. श्री. पां. कामत हे असून कार्य चालकांचे वेरेच परिश्रम कारणीभूत झाले आहेत 
-___ सदर अंकांत निरनिराळ्या लोकप्रिय लर्छु 


कथाकारांच्या दहा कथा, सहा विन नोदी च. 
लिव, अद्रानीस-कविता. प्रा. प्रियोळ 
डॉ, पिसर्ळेकर, प्रा. बनहद्री, श्ी, प्रथान ड्त्या 


: नचे इतर लेख, वि तवणन, नाटिका 
या मासिकाचं दाचडइ ज्ञान, प्रवार 
ऱ्य] हृी तिसरें वर्ष सुरू असून प ७ कोकती भाषा आणि स्वतंत्र 


याला दीधजीवि करण्याचे चालकांचे प्रयत्न आवा या संवर्धीची 'सरवेश्ला बोरकर, 


| भ्र व नाईक यांची कैफियत; अनत 
२५ के: घ्येय्रामक्ति यांतील सर्वश्री भब्रे, का 
स्थित पार पाढण्याची तळमळ व चिकाटीहि मुळगांवकर, लेवदे मयेकर, हेगडे 
र आ 
डर शौ, तंत तता हरियांचा घ्याया हा. निवेदने असा विविध भर. मगा 
यिक दृष्टिकोनांतून पह्ाणाराळा व्यवसाय होतो मुखपृष्ठहि मोदक हो ण 
र आणि असळे या विशेषांकाचे मूल्य * नोड 
य साध्यासुल्या प्रापंचिकाला बरेच 'मांडवी चें संपादलकार्य टर | गि क 
। । ॥त.. अक्या उपदड्यापांसार्ठी” उरकून घेळगांवला मु उण करून घण रक 9 
म्हणून सढळ हाताने खर करणारा अक इथे आणून त्यांचे प्रकाश त 


त्याळा भरपूर पै्ांचे कटकटीचे काम आहे; ९ थाप 
ध्रनिक तरी लाभटा उत्साहाने करतात. 


सजावट यांच्या सुधारणेकडे' संपादक श्री 
_ कामत यांचें लक्ष बरेच वेवळेळें आहे व्र 


कोडकर, 
यांचं शि 


(ऱ्य २ र >> 
| 9] 
नव गाय 
“ नवें गोय हे. कोंकणी पाक्षिक मडगांव 
येथें १९६३ सार्ली जानेवार्रीत सुरू झालें. 
कोंकणी साहित्याचा परिचय, परामदी, प्रचार व 
त्या साहित्याला प्रोत्साहन देणें हॅ या पाक्षिकार्चे 
घ्येय़ असलें तरी तें कार्य करतांनां “ नवें गोंय 
इतर भाषांवर निरथेक घसरत नार्ही हें लक्षांत 
- घेण्यासारखे आहे. 


घ्येय़ानुर्य कथा, कविता, प्रचलित माहिती 
वगेरे विविध विषय या पाक्षिक्रांत येत असतात. 
, आकार क्रॉऊन अष्टपत्री असून वार्षिक वर्गणी 
६ रुपये व किरकोळ अंक्राची तिंमत २५ पेसे 
आहेत. 

“ नवें गोंय ? पाक्षिकाचे संपादक श्री गुरुनाथ 
केळेकर हे एक निष्ठावंत कोंकणी लेखक 
असल्यानें आर्थिक बाजूकडेहि न पाहातां 

,_ कोंकणीच्या प्रेमाने हें पाक्षिक ते आज़ तीन 
वर्षे नियमीत चालवीत आहेत.  ' 


या पाक्षिकाचे सुरक, प्रकाशक व मालकहि 

: श्री. केळेकर हेच असून त्यांनी मुद्राम पाक्षिका- 

_ साठीच नवीन मुरणालय सुरू केलें आहे. 
संजीवनी छापघर? हॅच त्याचं नांव. 

3 


1 


राष्ट्रमत 


सन १९६२ सालीं ऑगस्टच्या दि. २५ रोजी 
-_  राष्ट्रमत ? दैनिकाचा नमुना अक निघाला 


आणि दि. १ सप्टेंबर पासून हें दैनिक्र मडगांव 

येथें सुरू झालें. पहिलें.“ गोमंतक, इुसरें-“प्रदीप* | 
आणि त्यांच्या मागून हें तिसरें मराठी देनिके 
* राष्ट्रमत * मुक्त गोमंतकांत जन्म पावलें. 
“ प्रदीप ? पत्र/महाराष्ट्रवादी, तर * राष्ट्रमत ? 
याच्या अगर्दी उलट असून गोमंतकाचे राज्य 
भारतीय इतर राज्यांप्रमाणे वेगळे असावें या 
मताचे आहे. लोकशाही राष्ट्रांत राष्ट्रहिताच्या 
विविध मतांनां सारखाच वाव असल्यानें त्या. - ; 
त्या पत्रांतील मंतप्रतिपादनांतीठ मुद्दे समजून 

घेऊन, त्यांच्यासंबंधी स्वतंत्र रीतीनें शांतपणे 

विंचार करून आपलें मत निश्चित करण्यास 
वाचक्तांनांहि सोयिस्कर होत असल्यानें त्या 
दृष्टीनें गोमंतकीय मराठी वाचकवर्गानें य़ा तिन्ही 9 
दुनिकांचें संतोषाने स्वागत केळे. 


राष्ट्रमत? दैनिकाचे घ्येय त्याच्या पहिल्या 
प्रथम निघालेल्या न्मुता अकांतील अग्रळेखांतून 


असे प्रगट झालेलें आहे. -- ( 
१4 र 

: देश्यांपे टं 9 १ 

“ भारतांतील इतर प्रदेशांपेक्षां जास्त काळ . 


पारतंत्र्यामध्ये खितपतणाऱ्या गोमेतकाची भीक 
भारतानं ज्या क्षणाला मुक्तता केली त्या 
क्षणांलाच खऱ्या अर्थानें भारत पूर्ण स्वतंत्र 
झाला. भारतानें स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतल्या- . र 
नंतर पंधरा वर्षोरनी गोमंतक मुक्त झाला आहे. 
राष्ट्रीय प्रगतीच्या दृष्टीनें विचार केला तर, 
भारंतांतील इतर भूभागाच्या मानानें गोमंतक जी 
हा पंधरा वर्षोर्नी मार्गे आहे. भारतांतील 
पूवीच्या ब्रिटिश राज्यकर्त्योच्या मानानें पोर्तु- 
गीज राजवट ही अनेक पटीनें मागासलेली 
असल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्त झालेल्या ' 
गोमंतकाला या परिस्थितीतून इतर भारतीय १. 


रभूमांगाच्यी. जोडीस येण्यापॅर्यतचा .मोर्ग प्रथम 


* ओकमांवयाची आहे यांची' जाणीव "राजकीय 


* पक्षचिझिंडे नांचवंणाऱ्या!.संडळींनांज्जरी स्वार्था- 

- . पोर्टी नसली तरी गोमंतकात्वेटरभलें व्हावे ःअसें 

* चिंतिर्णाऱ्या गोमतकांतील! * व “गोमंतकाळ्या 

_ "बाहेरील विचारवंतांनां> निश्चितपणे |. आहे. 

__7गोमेतकाच्या विकासाचा - आजचा? खरा यक्ष- 
*यरश्न हा. असतांना; तो महाराष्ट्रांतअसावा, की. 

१ केंद्रशासित असावा, 'काः त्यांचें वेगळेंत्राज्य 

*न्षसाचें; >या आणि! कोंकणी मराठीः वादा दि 

वेगळ्याच प्रश्नांवर आज गोमंतकांतं वः गोमंतंक्रा- 

“बाहेरहि शाळ्दिक रणें माजत आहेः ही कोव 
करण्यासारखी गोष्ट आहे ठाळ्/त र 


/५////9? १११५०५० ॥-*०७४॥./२५ २1९ ॥/1./॥"६->2 


गोमंतका 


“ग, 
-_* परंतु जनतेचा. बुद्धिभेद करणारी मंडळी: दुदवाने 
7 ' आपल्या ' भूमीत बरीच असल्याने : जनतेच्या 

'सुखदुःखा चे, अन्नपाण्याचे*शिक्षणाऱ्वे, विकासाचे 


५ । 


सारे प्रश्नधाच्यावर बसवून गोमंतक महाराष्ट्रांत .: 


_ . विलीन झाला पाहिजें असा तिने धोशा लावला 
_ आहे; 'त्यालाः प्रथम, भारताबरोबर 'चीलायंला 
-__ १/दिक्रायंचे आहे. आणि? भारिताच्या “वेगानें 
१ * प्रगतिपथावर * घांवावयास!! लावण्याचे आहे 

भारताचे राजकोय. धोरण विस्तारवादी नाहीं 

१ म्हणून भाषा, संस्कृति; भूगोल असले' शब्द पुढे 
_ /कलून भारतातल्या. राज्यांनी : आपलें धोरण 
र. * विस्तारवादी! ठेवणें हें भारताच्या ध्येयधोरणा- 
_, मध्ये-वसणारे नाहीं त 


| ७४.) /> 


(1 


: हिंदी- भाबरा; आमलीच- आहे :-असें; म्हणावं, 


"आंगणिंः  काईंमीरपासून* 'कन्नाकुमारीपर्यतच्या 
* साऱ्या भारंतभमीचा. रांजा आहे अले मानावे 


चेर जेवितेव्येर गोमेतंकीयानोंचे ठर- : 


य च र्र 
दैनिक  राष्ट्रूमतः मोमंतकीयांच्या वरील 


र“ 
| 


भावनांनां व्यक्‍त .स्वरूप . देण्यातार्ठी गोमंतकांत 


आपली' संस्कृति भारतीया आहे £ असें“ म्हणावं 


असे आम्हांला ' वाटते. . त्थापि  प्रांतवादी 
भाषावादी संकुचिततेतून महाराष्ट्राची वेगळी 
संस्कृति, गरबी गुजरातची निराळी, पंजाबदी | 
"वेगळी अंसलीं* बांडगुळे निर्माग' झोर्ली/ आहेत न 
आणि या बांडगुळांचा आधार घेऊन राष्टहित- 
विरोधी वृत्तीच्या राजकीय. पक्षांर. बस्तान त्या प 
त्या भागांत स्थिर होत-आह हें स्पष्ट दिसत ब 
असतांनां, डोळ्यांवर कातडी ओहून निरनिराळ्या 


यांनीं बनतां_ क्रामा नये .असें आमच स्पष्ट. 


र्ग आहे...) :0:: (02. 
न ता नत्योशोत प्रक 

गोमंतक.हा.भारताचा. आहे. आणि -भारत 

" गोमंतकाचा आहे. 'गोमेतका गा आपली भाषा, 


एक घटक बन साधावयाचा (आहे. म्हणून 
गोमंतकाच्या संपूर्ण--सर्वोगीण विकासाच्या 
ध्येयथोरणासार्ठी, आमचें हें देनिक वाहिलेले. ; 
आहे असं आम्ही अभिमानाने म्हणतों. गोमंतक 
'ऱ्लहान- आहे, . त्याचें .राज्य अशक्य. आहे 

"कोणीं म्हणतात; : पण. गोमेतंकापेक्षां . लहा 


"भूभाग घींहि! राज्ये आहेतः! तेव्हा-भारताच्या //:-परहुरांमाच्याऱ्या भूमीत. वास्तव्य ;करणारी 


>. 


सतरावा ससार मांडला, मांडावयाचा विद्यार 'दुघखुळी' आहे अशी जणू र्‍या मंडळीर्नीः'समेजूंत 


साठा राज्यांच्या संपारांत गोमंतकार्ने आप्रला “हिंदु, ख्रिश्चन मुझलमान आदि जनतो. आगदी 


केला तर त्याचें दु:ख इतरांनां वाटूं नये. गोमं- करून घेतली आहे. जगांतल्या 'सर्वीतः जास्त 


तक्र हा दक्षिण भारतांतळा कारमीर व्हावा, जुलमी सत्तेविरूद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या 
. सुंबई शहर व ठाणें जिल्ह्या यांच्या खालोखाल गोमंतकीय शूर जनतेच्या सामर्थ्यानिषर्यी कोणी 
द्योगप्रधान भूभाग बनावा, गोमंतक्राच्या शंका बाळगू नये. गोमंतकोयांच्या मनगटात 


विकातांसाठीं भारतांतील सर्व राज्यांच्या वतीने पोठुंगोजांनां पळवून . लावून स्वातंत्र्य मिळ- 


; य 
मध्यवर्ती सरकारनें आपला आधिक सहाय्याचा विण्याची जक्षी दुदेम्य महत्वाकांक्षा होती 

योग्य तो वांटा उचलावा आणि गोमंतक हे त्याचप्रमाणें आपलं-ठहानसेंच जरी असलें तरी 

' भारताचे दख्खन नंदनवन व्हावे, हीच आमची गोमंतकाचें राज्य सर्वानां हेवा वाटावा अश्या 


इच्छा व आकांक्षा आहेत्याणि आपल्या या रीतीनें चालवून. दाखविण्याचेहि सामथ्ये आहे, 


राष्ट्रीय विचारसरणीर्शी भारतांतील सर्ग राष्ट्र. तथापि तो... निर्णय गोमंतकाच्या जनतेने 


4 


प्रेमी जनता सहमतच असेल. ग्राची आम्हांला _ घ्यावयाचा आहे आणि तो योग्य मकार. 


__ खात्रीाआहे. _____ घेण्याला गोमंतकीय जनता समथ आहे.” र 
११८7 ; रोका तले. ला? 

१ हँ नि रि ४॥/७) र 9 

. एकटहे लकेवळ आमचे विचार: नोहींत5 तर *: ०. होपराजम डी आळा (निर 


₹शोमंतक्राच्या भूमीत. राहाणाऱ्या गोमंतकीय *राष्ट्रेमतं दैनिक *'नवंगोमंत! प्रकाशन ? 
__) ब्रांबंवांचेःवित्ार आहेत. तथापि पक्षोपपक्षांच्या  संस्थेच्या,मालकीचे अंसून या संस्थेच्या चालक 


__ $श्नंचाराच्या, रस्सीखेंचीत 'गोमंतकीय) जनतेची वर्गात सर्वश्री तिंमलेंबंधु, 'साळगांबकरबंधु , 
___ स्थिति मात्र “सुर्को बिचार्री कुणी हांका? अंशी _ज्ञांतिळाल खुशालदासबंधु यांच्यासारखे उद्योग- 
या मंडेळोनीं करून ठेवली आहे. गोमंतकाळा पति असल्याने तें दौधकाल चालेळ अशी आज्ञा 

* वेवीरस समजून सँहारांष्ट्रवादी मंडळी त्याला करण्यास जागा आहे. याच संस्थेच्या माल- 
महाराष्ट्रांत ओहूं पहात आहे.  म्हैसूरवांदी .!कीच्यो ;9नवंगोमंत? छापखान्यांत याचें मुदण 
/___ मंडळीने आपल्याला समुद्रकिनारा हवा म्हणून 'व्होतः असून 'मुरक' व प्रकाशक श्गी. श्रीपाद, 


य, डु 


त 


मंडळी गोमंतक “ केंद्रशासितंच ठेवावा कते १९६७ ्या! फेब्र्वारीच्या ;पूर्वार्धापर्येत या. 


होते 040807.) कोरे हे असून त्यानंतरच्या कालापासून. हो 


> 


र 'गोमंतकावर ऑंपला डोंळा ठेवला आहे. तिसरी :गोप्नीनाथ घारसे हे आहेत आरंभापासून भे 


म्हणून गोमंतकावर तुळ्शीपत्र ठेवूनं मोकळी : पत्राचे 'जंब्राब्रदार संप्रादक श्री वतत पे 


४ १ ४” 9 न - व १७.४ 


जबाबदारी श्री. चंद्रकांत केणी यांकडे आहे. १९६४ पांसून या दवैमासिकारचे नांव 
. य़ा देनिकांची वा. वर्गगी २४ रुपये असुन बद्लण्यांत आलेलें आहे. 


् श्र 

नेहमीच्या अकाची किंमत ६ पैसे आहे. ह 

'आक्रार मोठा आहे. 
विरोधी मतांविषयीं योग्य सहिष्णुता अपु्बीय 


दाखवून आपलें मतप्रतिपादन करण्याऐवर्जी र 
मर्मभेदक टीका करण्यांत येते असें या दैनिका-  “सोबित साहित्य प्रकाशन? या पणजी येथे 
विषयीं कांहींकांचें म्हणणें आहे. कांहीं होतकरू तरुणांनी स्थापन केलेल्या संस्थे- 
; तर्फे हें छोटें कोंकणी मासिक १९६४ पासून 
सुरू झालें. याचे संपादक श्री. गुरुदास पै 
बाल्युग हे होत. 


1) 


पणजी येथें स्थापन झालिल्या प्राथमिक 
शिक्षक संघातर्फे मुलांसार्ठी एक मासिक सुरू 
करावें असा विचार संस्थेच्या चालकांच्या 
म मनांत आला आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ठराव 
घेतला. त्या ठरावाप्रमाणं सन १९६३ सालीं 
नोव्हेंबर महिन्यांत “ बालयुग ? द्वैमासिकाचा 
पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. र 


मुलांच्या स्वाभाविक, सांस्कृपिक व दौक्ष- 
णिक सुधारणेला हातभार लावण्याच्या हेतूनं 
सोबित साहित्य संस्था जन्म पावली असून 
तिच्यातर्फे मुलांसाठी लहान लहान सुबोध 
पुस्तके प्रकारानांत आणण्यास्रा संस्थेचा हेतु 
आहे. आपल्या ध्येयास अनुतरून संस्थेने 
पहिल्याप्रथम ' अपुर्वाय ” मासिक चाळू केळे 
“ बालयुग चे संपादक श्री. सुरेश बोरकर हे ऱ्ह: १७९), १ 
असून कार्यालय पणजी येथेंच आहे. 


प्रस्तुत मासिकाच्या नसुना अंकांत पुढील 

या द्वैमासिकांत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, पोतु- विषय आले होते -- ग 
.गीज व कोंकणी'अश्या पांच भाषांतून मजकूर ' १.४६ 
प्रसिद्द होत असून बहुतेक सर्व ठिखाण शिक्षण चाचा नेहरू, लोकांकाणी, कणी “ जांगेर 
विषयक व मुडांच्या उपयोगी छैसें असते. उत रे तोंगेर जय? (कविता ), वेताळ 
आकार पुस्तकाचा व आटोपक्षीर असाच. पंचविशी, भाव भानी भैण इ (११: 
असतो. ण | ्ि 


गॉमववाणी 


दि. २६ जानेवारी १९६४ रोजीं सकाळीं 
११ वाजतां गोमंतकाचे शिक्षणमंत्री श्री. वि. 
सु. करमली यांच्या हस्ते * गोमंतवाणी ! देनि- 
काचे मडगांव येथे प्रकारन झाले, आणि 
तेव्हांपासून हे पत्र नियमीत सुरू आहे. याची 
मालकी ' गोमंतक प्रकादान * संस्थेकडे असून 
प्रकाराक आरंभीं श्री. डॉ. राम कृ. हेगडे व 
आतां. श्री. मा. उ. तळावठीकर हे आहेत. 
प्रथम सालीं या पत्राचे संपादक श्री. श्री. शे 
नवरे हे होते आणि दुसऱ्या वर्षापासून आतां 
_ श्री. राम प्रधान हे आहेत 
: शोमंतवाणी ? चे ध्येय त्याच्या प्रत्येक 
 अंकांतून अग्रभागी दिसून येतं तं असं, 
“ मराठी भाषा व महाराष्ट्रांत विलिनीकरण 
यांचा स्पष्ट पुरस्कार करणारें दैनिक. 
गोमंतवाणींचा आकार मोठा असून दर 
अंकाची क्रिंमत ६ प्रेते आहे. ' गोमंतवाणी 
प्रे]? या स्वतःच्या मुद्रणाल्यांत ते छापून 
निश्रत आहे 9 
गोमंतक प्रकाशन संस्थेच्या भागदारांत 
सधन लोकांवाहरि समावेदा असल्याने त्यांची 
दृष्टि तत्त्वाकडे अधिक स्थिरावल्यास ग्रा 
. दैनिकाच्या दीर्घंजावित्त्राबंह्दळ टोका नाहीं. 
४ या देनिकाचा “ मराठो साहित्य़ संमेळन 
- विदोषांक ? साडित्पिक दृष्टीनं ठीक निराळा 
धता त्यांतीळ संणादकोय मजकूर अशा 


॥ होता: 


"प्रदेशाला कोणत्या दिव्यांतून जावे लागळ 


गोमंतकांतील मराठी सारस्वता 
मेळावा ?” 


“ गोमंतकांतीळ मराठी सारस्वताच्या 
अपूर्वे आणि” प्रचेड मेळाव्याला असिवा ४ 
करतांनां * गोमंतवाणी *हा आज अत्यानंद _ 
होत आहे. दि. १९ डिसेवर १९६१ रोजी 
गोमंतकाची पवित्र भूमि दास्यविमुक्त झाली 
म्हणून हा मेळावा भरविणे शाक्य झाळे, 
गोमंतवाणीचा जन्म होऊं शहाकळा आणि 
अभिवादनाचा हा शुभ प्रसंग प्रात झाला, हे 
सर्वांनां आतां कळून चुकळें आहे क्ट 
_ पारंत्र्याच्या यातना काय असतात आणि 
त्यामुळे सर्व बाजूंनीं बोद्धिक आणि मानसिक 
कोंडमारा कसा होतो याविष्रयीं येथे जमलेल्या 
भाषासेवकांच्या आठवणी विसरून जाण्याइतक्या 


विस्तार करण्याचे कारण नाहीं. तथापि ड्तके 
सांगणें अवऱ्य आहे कीं, प्रजेची संस्कृति आणि 


कठीण ! ब्रिटिश अमदानीचीं दुखे मोगलळे 
ल्य़ांनां देखील ल्याची बरोबर कल्पना येईल 
कीं नाहीं याची शंका आहे. सुमारें 
बाराशे चोरस मलांच्या आणि सहा. 
लोकवस्तीच्या या प्रदेशांतून आपण 
उडता फेरफटका केलात तरी या ट्या व्या 


याची आज जिक्रडे तिकडे दिसणाऱ्या खाणा- 
खुणांवरून आपणाला स्पश्ट कल्पना येण्यास 
अडचण पडणार नां 


गोमंतक हा भारतांतील सर्वात शेवटीं मुक्त 
झालेला प्रदेशा ! या छोट्या प्रदेशाची शक्ति 
-_ _ इतकी लेहान कीं, आज जगांत उपेक्षणीय 
समजण्यांत येणाऱ्या आणि दूर अंतरावर 
__ राहाणाऱ्या परक्या राज्यकर्त्यांशीं एकाकी 
____ लढून मुक्त होणें त्याला अशक्य झालें. तरीहि 
येथ स्वातंत््यासाठीं वेळोवेळीं झालेले प्रयत्न 
पाहिले म्डृणजे येथीळ लोकांचे कोतुक वाटल्या- 
वांचचून रहात नाहीं. शेवटीं, अत्यंत उत्नीरां 
-_ कां होईना, भारताच्या मिळालेल्या सहाय्या- 
मुळें त्यांनां आजचे सोन्याचे दिवत दिसले, 
किक ११2४. 
; प्रेस अँक्ट्चीं दुःखे भारताने पुष्कळच 
'भोगळेलों आहेत. वाणीची आणि लेखणीची 
मुस्कटदाबी त्यानें अनेकदां सोसलेली आहे 
पण वृत्तपत्रस्वातंत्य आणि सभास्त्रातंत्र्य त्याला 
' गोमंतकाप्रमाणे कायमर्चे गमावून कधींच बसावे 
लागलें नाहीं ! साथ्या लग्नपत्रिकाहि अधि- 
,____ कार्‍यांकडून अगाऊ तपासून घेण्याती. हास्या- 
__. स्पद परिस्थिति आमच्या कल्पनेतद्ि बसू गाकत 
! नाहीं. प्राथमिक शिक्षण देखील ,परक्या 
( पोतुगीज ) भाषेतूनच घेतळें पाहिजे, अद्शा 
अनैसर्गिक आणि कट्रप्रद अवस्थेतून त्याला 
 ञञावें लागले. 


>. याच अंकांत गोमंतक साहित्य संमेलनाचा 
_____ इतिद्दास विशेषतः गोमंतकीय स्वागताध्यक्षांचीं 
भाषणे -- सारांगरूपाने दिलीं आहेत. तीं 
वाचली तरी एकंदर परिस्थितीची चांगढी 

_ कॅल्पना येईल. येथें स्वतंत्र विचाराची वृत्तपत्र 
. काढूं द्यावयाची नाहींत आणि बीहेरचीं वृत्तपत्र 
हाताळा लागेल 


तं जुन॑वाड्मव जाळून टाकळे आणि नर्वे 
वाड्मय पूर्वी तपासणीवांचून छापू द्यावयाचे । र 
नाहीं. अक्का दुहेरी मार्‍यापुढें येश्रील जनतेला 
वर्षेच्या वर्षे काढावी लागलीं ! 


क 


तरीहि गोमंतकांतील किती तरी साहि- 
त्यिकांनीं मद्ाराष्ट्रांत जाऊन व राहून साहि- 
त्याच्या प्रत्येक महत्वाच्या क्षेत्रांत चिरस्थायी 
नांव कमावलं आणि मराठी साहित्य पुष्ट केलें 
येथीळ लोकांनीं खासगी रीत्या जागोजागी 
मराठीचे जुने नवे ग्रंथसंग्राह् प्राणापळींकडे जतन 
करून ठेवळे व वाढब्रिळे, आपल्या खर्चाने” 
खासगी शाळा चालवून आपल्या मुलांमुलींना 
मातृभाषेत रिक्षण, देण्याची व्यवस्था चाळू 
ठेवळी, सारांदा देशोधडीस लागलेल्या पारशी 
लोकांनीं भारतांत येऊन अग्यारींतन आपला 
पवित्र अग्नि फुळत ठेवला किंवा शतकानुदातके 
स्वदेशशास व स्वभाषेत पुकळेल्या ज्यू लोकांनीं 
आपला भाषाभिमान आणि देक्ाभिमान हृद्य- 
संपुष्टांत सांठवून ठेवून संघि मिळतांच आपल्या 
भूमींत परत येऊन स्वराज्याची उभारणी 
केली, वाळवंटांतून नंदनवन उर्भे केळे, त्या- 
प्रमाण येथील लोकांनीं आपल्या मातृमावेचा* 
अभिमान संदेव जाग्रत ठेऊन स्वेच्छेने वाग- 
ण्याची संघि मिळतांच मराठीच्या अभिमानी 
लोकांनां सिंहासनावर बतविळें, मराठीच्या 
शाळा भराभर उघडून तेर्थे आपल्या मुलां- 
मुळींनां पाठविण्यास, सुरवात केली, पुनः. 
महाराष्ट्राशी एकरूप होण्याचा मार्ग मोकळा 
करून घेतला आणि त्याची पूर्वतयारी म्ह्णून 
अखिल मराठी भाप़िकांनां आगर हपूर्वक प्रेमानं 


शं ५1 


क 


६.2 >... ०००३५८ 


7-१ «८ ही 


निमंत्रण देऊन स्वग्रदी' आजचा हा प्रचेड 
मेळावा घडवून आणला. 

याच ठिकाणीं १९३० सालीं करड्या 
पोतुंगीज अमलांत आणि पोठुंगीज शिपायांच्या 
गराड्यामध्य “शिवाजी आमुचा राणा, भवानी 
आमुची माता, मराठी आमुची भाप्रा ? असा 


उद्‌धोष ठासून करण्याची धिटाई ज्यांनीं 


दाखविली, त्यांनां आतां आपल्याच राज्यांत 
मात्रमाषेचे विज्लेष स्फुरण चढावे व त्यांचा 
दीर्घ काळ दबलेला आणि गुदमरलळेला मदा- 
राष्ट्राविषयींचा अभिमान शतपटींनी - सहत्त- 
पटींनी उसळून यावा यांत आश्चर्य कसळें?. . .” 


सदर विशोषांकांत पं. महादेवशास्त्री जोशी 
हे आपल्या “ एक.हीणकस वाडमय-प्रत्रत्ति ? 
या लेखांत लिहितात कीं --- 

“६ आजचा काळ धरमेदृष्टीनं 'अगदीं विपरीत 


-' आहे. आज धर्मांची आणि साहित्याची जोडी 


फुटली आहे. कृतयुगांत धर्म चतुष्पाद होता, 
असं म्हणतात, म्हणजे तो आपल्या चारी 


'पायांवर उभा द्ोता. कलियुगांत त्याचा एकच 
पांय शिल्लक उरळा आहे असं भागअत म्हणतं. 


खरं आहे ते... आजच्या विज्ञानयुगांत धर्म 
एकाच पांयांवर लंगडा चालतो. या लंगडत्या 
धर्माशी काडीमोड घेऊन आजचं साहित्य 


चौखूर उघळलं आहे. आजच्या साहित्यावर 


धर्माची सत्ता नाहीं. नीतीचा अंकुदा नाहीं 
आणि संस्कृतीचा प्रभावद्रि नाहीं......... १9 

“: छेखणी हे लेखकार्च शक्त आहे. हँ रात्र 
त्यान अन्याय, अनीति, आणि पाप यांच्यावर 


ि न र / टि (के नं 
उपसलळं पाहिजे, प्रसंगीं शासनसंस्थेलादि त्यान 


चार हिताचे शब्द सुनावळे पाहिजेत कुठल्याद्वि 
कलावंताचा तो ईब्ररदत्त अधिकार आहे. 
थोड्याच दिवतांपूर्वी “लो! या पाश्रात्य 
व्यंग चित्रकारावर लिहिलेले मृत्युळेव बहुतेकांनी 
वाचले असतील. त्याचीं कांटीं गाजलेलों 
व्यंगचिनेहि पाहिली असतील, फार मोठा 
कलावंत होता तो. त्याच्या हातच्या. कलमानं 
युरोपांतल्या वड्या बड्या राजकारणी घेंडांचं 
वस्त्रहरण केलेलं आहे. मोठमोठे मुत्सदी आणि 
हुकुमगह्ा त्याला घ्रावरत असं सांगतात 
लेखकाच्या लेखणीनंहि हे. सामर्थ्य दाखवलं. 
पाहिजे. आपल्या देशांतल्या कवींची, महा- 


क डेड हट 


शश 


कवींची < आणि ग्रंथकारांची 'परंपरा सत्तेपुढं 


नांगी टाकण्याची नाही, 


करण्याची आहे. अगदीं वेदापासून तुम्हांला 
ही गोष्ट दिसून येईल. विश्वामित्र हा वेदांतला 
एक सूक्तकार. तो स्वतःला ' बिचारा लेखक * 


तर सत्तवर आणि 
. जनतेवर अंकुरां ठेवण्याची व तिला मार्गदर्रीन 


समजत नाहीं. त्याला स्वतःच्या सामथ्याची 


पूर्ण जाणीव आहे. तो म्हणतो---* विश्वामित्रस्य 
रक्षति ब्रह्मदे भारतं जनम्‌ | ! माझं सुकत 
म्शणजेच. माझ हें वाड्मय भरतजनांचे रक्षण 


२ 


करीत आहे. १ र्‍ 

त्याच कालांतील सूक्‍्तदृष्टि सुनीता वागंभ्ग्गी 
म्हणते -- ' अहं ₹द्राय धनुरातनोमि | ब्रह्म- 
द्रिषे गरवे. हन्तवा उं | ! जे कोणी ज्ञानाचे 
द्वेष्टे असतील, त्यांच्यावर दारसंधान करण्या- 
साठीं मी स्द्राच्या होतीं धनुष्य देईन, 


भारतीय इतिहासांत शुस्तकाळ सुवणेयुग- शर 


मानलं जात. याच काळांत कालिदास अवतरला, 


त 


> 
| 

श्५ 
१ 


प 
र 


त्यानं रघुवंा हे मढाकाव्य समस्त रसिकांसाठी 
लिटिलेळं असलं तरी त्याचा मुख्य उद्देदा 


_ सुत्तसम्राटांच्या पुढे पुण्यक्छोक नूपावळीचे आदर्श 


उभे करण्याचा होता. तत्काळीन राजसत्ता 


__ शर्माच्या आणि कर्तेव्याच्या मार्गावरून भ्रष्ट 


204५ - 


होऊं नये म्हणून त्यानं रघुवंद्यांत जागजागी 


. वाकृप्रपंच केला आहे. 


जी गोष्ट कालिदासाची तीच त्य़ानंतर 
झालेल्या माखीची किराताजुनीय 
महाकाव्य: त्यानं त्याचे संगंच्या सग असे 
जळजळीत भाषेत लिहिले आहेत काँ, पद्‌- 
दलितांचा, पराभूतांचा स्वाभिमान चेतून 
उठावा. अली अनेक उदाहरणें सांगतां येतील. 


त्याच 


ललित लेखकानं आणि कवीनं आपला हा 


“ अधिकार जाणला पाहिजे. मागच्या पिढींतील 


कित्येक कवींनी व. कथा-कादंबरीकारांनीं तो 


- _ , जाणला होता. या सगळ्या साहित्यिकांचे प्रति- 


निघित्व घेऊन त्या काळीं केरावसूत गजून 
. म्हणाळे --' आम्हीं कोण १ आम्हांला वगळा 
हतप्रभ जणु होतील तारांगर्ण । आम्डांला 


वगळा, विकेळ कवडीमोळावरी हे जिणे | ! 


बर्‍याच अंगांनी ही! गोष्ट सत्य आहे. 


“साहित्याचा मान ह्या सर्वांत मोठा आहे. 
_ साहित्य घसरळं कौ; सारा समाजच घसरतो, 


/ 


सारं राष्टूहि घसरतं ! मध्ययुगांत रांकरा- 
चार्याच्या नंतर प्रभावी साहित्याचे निमळ आणि 
जीवनदायक झरे आटले. केवळ भाष्ये, टीका, 
टिपण्या, 
उलेषांच्या कसरती याच गोष्टींत साहित्यिक 
रममाण झाळे आणि याचा परिणाम म्हणजे 
त्या भध्ययुगार्‍चा सारा पुरुग्राथच खुंटला, अन्‌ 
महत्वकांक्षाहि मावळली ! ....... टार 2> 


अनुवाद, राब्दांचे आकृतिबंध; 


सदर विदेषांकांत मराठी शायरी, अडळीळ 
वाड्मय निरोधन; खिस्तीलोकांत देवनागरी 
लिपीचा प्रसार, हीणकस वाड्मय प्रव्त्ति, 
चित्रकलेचे , 
गोमंतकीय संतकवि बांदकर, 
आडच्या आठवणी, म्दणींतून घडणारे जगाचे 


पोळीस-वकील--धमंगुरु, 


गजां- 


दडोन, गो.“म. सा. संमेलनंनें गोमंतक दरान, 


बदलतं. 


222”, 


गोमतकाऱ्या इतिहासावर धांवता दृष्टिक्षेप इ. 


पंचवीसएक विषय होते टं 


) 
. गोमतवाणी दैनिकाचे मुद्रण, 
प्रकाशन 


आक्षेपार्ह लिखाण त्यांतून प्रगट होतं त्याला 
भू क 1१] | । . । 


आहे. 


नियमोत 
इ. बाबी ठीक आहेत. तथापि एखादे 
- वेळीं नजस्चुकीनं का असेना ज क्वचित्‌ 


-ज 


थारा मिळूं नये अद्यी कित्येकांची अपेक्षा 


पर “ 


वनिता 


“वनिता? वार्षिक वास्को येथील वनिता 


हिन्यांत सुरू झालें. याचा आकार क्राउन 
अष्टपत्री असून प्रथमांकार्ची ए्रें ४८ होतीं. हा 
अंक नॅशनल प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापून वास्को येथें 
प्रकारानांत आला होता. कागद सफेत व मुद्रण 
| स्वच्छ होतें. वनिता वार्षिकाच्या संपादिका 

-__ कु. कमल मुकुंद कामत या असून प्रकाश्निकाहि 

__ त्याच होत्या. प्रथमांकाच्या. संपादकीय मज- 
: कुरांत लिहिले होतें कीं -- 
“ वनिता मंडळाच्या भगिनींनी लिहिलेल्या 


टो या वर्षी जानेवारीत मंडळाला तीन वर्षे 
. पुरी होऊन तें चोथ्या वर्षांत पदार्पण करीत 
: ' आहे. त्या निमित्त हौ ' वनिता ? सादर कर- 
» _ ण्यांत येत आहे. वाढदिवर्शी पुढील आयुष्या- 
__ साठीं नवे संकल्प करण्यांचाः प्रधात आहे. 
४; त्याळा अनुसरून स्रिया व मुळें यांच्या सामा- 
1, जिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकासासार्ठी 
| आम्हीं झट अशी इच्छा करतों. ! 
श्री! 
१. _ लीन वर्षात मंडळाकडून अल्प सेवा घडलेली 
_ आहे व ती आपण गोड मान घेतळेली आहे 
क पुष्कळ करायचं आहे. आपल्या सहकार्याने 
तें पार पडेळ यांत शंका नार्ही. तीन वर्षीचा 
काळ म्हणजे उ्जित काळ नसून त्याला मुहूर्प- 
. सेढीचाच काल म्हणतां येईल. काल लावलेले 


मंडळातफे सन १९६४ सालच्या जानेवारी. 


वगेरे निरनिराळे २४ विषय आले होते. 


बीं आज रोपद्याच्या ख्पानें तटी कडे पहावयास 
लागतें. योग्य खतपाणी व जोपासना केली तर 
वक्षांत रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाहीं 
आज रोपट्याच्या रूपांत असलेलें संडळ हळहळ 
विस्तार पावेल व त्याच्याच छायेत आम्ही. 
भगिनी अधिकाधिक प्रगति करण्याची धडपड । 
कह. जेणेकरून आमच्या कार्याला अधिक्र 


' संधि मिळेल. 


“ वनितां ?त भगिनीनीं व सुलीर्नी लिहिलेळे 
आहे. आरम्ही साहित्यिक नाहीं हें आवजून 
सांगण्याची गरज नाहीं. आमच्या अल्प वुद्धीला 
जें पटले, जं प्रगट करावेंसें वाटलें तें आम्ही. 


इथें प्रगट केलें आहे. लिखाण कितपत लायकीचे. 


आहे तें भापण ठरवावें. कांहीं चुकळें सवरळें तर. 


- माफी करण्यास आपण उदार अताळ अशी 
: आझ्या करतें......-कु. कमल मुकुंद कामत > 


वनिता वार्षिकाच्या प्रथेमाकांत संपादकीय, 

तीन वर्षाची वाटचाल, त्री, तारतम्य, पदयात्रा,  । 
पुण्यभूमि गोमंतक, स्रिया व उच्च दिक्षण, ___ 
त्याग, पोलियो, गोमंतक दशन, श्राद्धांजली, 
सुग्रहिणीचे कोदाल्य, आम्हीं स्त्रिया आणि 


१ 
आमर्ची मंडळे, गोवा स्वातंत्र्याचा पोवाडा 


“ वनिता ?चा द्रितियांक गेल्या जानेवार्रीत 
निघावयाचा; पण तो प्रसिद्ध झालाच नार्ही. 
त्यावरून हें वार्षिक पहिला एकच अंकर प्रसिद्ध 
होऊन पुढें बंद झाल्यासारखे वाटत आहे. 

1 


प्रेरणा 


'माजी “ब्राह्मण* मासिकाचे संपादक श्री. 
रामकृष्ण नारायण केळकर यांनीं १९६४ च्या 


९३ 


र 


“ 


जानेवारीत ' प्रेरणा ? साप्ताहिक सुरू केलें. श्री. 
केळकर यांची जन्मभूमि मांद्रे; तथापि व्यव- 
सायानिमित्त त्यांचें वास्तव्य आहे आसगांवला 
आणि तेथेंच “ प्रेरणा * पत्राचें कार्यालय आहे. 

_ या पत्राचे संपादक, मुद्रक, प्रकादक व मालक 

केळकर हे एकटेच होत. सावंतवाडी येथील 
गजानन मुद्रणालयांत छापून सावंतवाडी येथेंच 
प्रेरणेचे अक प्रसिद्ध केळे जात असत. आसगांवला 
मजकूर तयार करून तो सावंतवाडीस पाठविणे 
आणि सुद्रणानंतर ते अंक तेथूनच पोस्ट करणें 
हें जिकीरीचे काम वृत्तपत्नीय आवडीमुळे केळकर 
मोठ्या संतोषानें करीत. 

__ प्रेरणा पत्राचा आकार लहानसाच असून 
वार्षिक वर्गणी ५ रुपये व किरकोळ अंकाची 
क्रिमत १० पेसे असे. “देवो. व: सविता 
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमार्‍य कर्मणे ) ( सवितादेव तुम्हांला 

' उत्तम कर्म करण्यासाठीं प्रेरणा देवो) असं या 
'पत्नांचे व्येयवाक्य असे 

हें पत्रा जवळ जवळ दीडेक्र वर्षे चाललें 

. आणि पुढें बंद झालें असें वाटतें; कारण याच्या 

__ दुसर्‍या वर्षाच्या २० व्या अंकानंतरचा एकहि 
अंक कुठें दिसला नार्ही. | 


वी भा गोमंतसूर्य 


_ दि. १ जानेवारी १९६५ रोर्जी या साप्ता- 
. हिकांचा १ला अंक प्रसिद्ध झाला, मराठी आणि 
_ रोमन लिपीतून कोंकगी अश्या दोन भाषांतून 
_ त्यांत मजकूर आला होता. अग्रलेखाच्या वर, 
/ . * जनतेचे साप्ताहिक गोमंतसूर्य * असें ठळक 


अक्षरांत दिसत होतें. वा. वर्गणीचा निर्देश 


| 


ऱा 
७. १ ० 


नव्हता; फक्त किरकोळ अंकाची किंमत दिली 
होती व ती ८ पेसे होती. 

या पत्राचे संपादक, मुद्रक व प्रकाशक श्री 
प्रभाकर मसुरेकर हे असून कार्यकारी संपादक 
श्री. जें. ए. फुर्राडो हे आहेत. कार्यालय चिचोणें 
आणि मुद्रण पणजी येथें होत असतें. 


तव्हॉकसग्राम 


मडगांव येथे दि. २६ सप्टेंबर १९६५ रोर्जी 
“ लोकसंग्राम ? साप्ताहिकाचा प्रथमांक प्रसिद्ध 


झाला. या पत्राचा आकार * भारत? साप्ता- 


हिकाएतढा असून ण. ८ व किरकोळ अंकाचें 
सूल्य १० पैसे आहेत. वार्षिक वर्गणी ५ रु. 
“लोकसंग्राम *चे संपादक, मुद्रक व प्रकाशक 
शनी. नारायण देसाई हे असून या पत्राचे मुद्रण 


व प्रकाशन मडगांव येथील नाटेकर प्रिंटिंग प्रेस 


मध्यें होत असतें. 
लोकसंम्रामच्या प्रथमांकांत आलेले विषय:-- 


पण दिग्विजयी भारता सावध रहा, गोमंतकाचे | 


विलिनीकरण, स्वातंत्र्याचा उदय व नंतर भे 
भारत पाक संघर्ष आणि त्याचे मूळ सूत्रधार 


- नवा कामगार, भारताचे चालू अध्रशासत्र, ल... 


"211 


विद्यापीठ वगेरे 


यग गोवा (तरुण गोवा) र 


संप्टेंबर १९६५ मध्ये जीं कांहीं नियतकालिके 


गोव्यांत सुरू झालीं त्यांत ' यंग गोवा ? नी ४ 
तरुग गोवा साप्ताहिकाचाहि समावेश होतो. 
हृपत्रतूत इंग्रजी त सुरू असल. 


स 


१-५“, 


यंग गोवा पत्राचे संपादक श्री. सदाशिव आर. 
१ देसाई व श्री. बोनिफासियु डायस हे अद्ून 
त्याचे प्रकादान म्हापशें येथें होत असतें. 


“उजो? हें पुस्तकरूपी कोंकणी साप्ताहिक 
श्री. जगदीशरावर हे वेळगांव येथें स्वस्तिक 
प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापून घेऊन तेथेंच प्रसिद्ध करीत 
आहेत. किरकोळ अंकांची क्रिमत १५ पैसे 


आहे. . 


। जळनगळना 


* ८ जनगजना ? हं लहानसे साप्ताहिक पत्र 


शू 
. तसा लीं जन्म पावलें व यंदा त्याचें दुसरें वर्ष 


१ 
१॥१॥).)/,.,: 
रः 


1 


४ 


'व मुद्रक श्री. ना. भि. ना. गांवकर हे असून 

. त्याचे मुद्रण व प्रकाशनस्थळ सावंतवाडी येथें 
असलें तरी कार्यालय करंजळें येथे आहे, याची 
वा. व. १० रु. व किरकोळ अंक्राची किंमत 
"१२ पेसे आहे. 


ल्न 


५७५ नयगोंबा 

« ळोकसंग्राम च्या आकाराचें “जय गोवा” 
पत्र यंदाच्या ऑगस्ट पासून पणजी येथें सुरू 
' झालें. या पत्राडी वा. व. रु. ४-५० व 
- किरकोळ अंक्राचे मूल्य १० पैसे आहे. जयगोवा 
साप्ताहिकाचे संपादक, प्रकाशक, व मुकक श्री 


त्यांत मराठी विभाग येणार असल्याचें कळते. 


< आहे. या पत्नाचे मालक, संपादक, प्रकाशक . 


० ड्जो जनगजना, जयगोवा यांचीं मतें निर... 
निराळी असर्ली, तरी हीं तिन्ही नियतकाटिके 
कमी अधिक प्रमाणाने एकाच सांच्याची 
दिसितात ! जशी हल्ली मुक्तछंद काव्याची 
वावटळ उठली आहे तशी या पत्रांनों “ मुक्त- 
बंध ? प्रथा स्वीकारल्याचे दिसतें. लेखनांतीले 
कोणतेंहि बंधेन पाळण्याची यांची इच्छा दिसत 
नार्ही! ५200७५ 


नियतकालिके. किंवा वृत्तपत्रे ही एक अत्यंत 
पवित्रा व सर्वश्रेष्ठ संस्था आहे. तिचे नियमहि, 
फार कडक आहेत. हे नियम पूर्णपणें पाळण्याची 
जाच्यांत ताकद आहे तोच मनुष्य या संस्थेत, 
यशस्वी होऊं शकतो. इतरांनां तिच्यांत या 9 
लोकशाहींत मज्जाव नसला तरी यदाश्गी 
त्यांच्याकडे दुंकूनहि पहात नसते. प्रेमळ व गोड 
शब्दप्रयोगानें आथी जनतेंत आपुलकी आणि 
विश्वास उत्पन्न करून मग लोकांत सामाजिक व 
राष्ट्रीय एकता निर्माण करणें आणि लोककल्याण 
साधणे. हें नियतकालिकांचे आययकर्वेव्य आहे. 
या. कतव्याकडे पाठ फिरवून समाजांत फूट 
पाडण्याचा प्रयत्न एखाद्याने केला तर त्या- 
वहदळचे दुष्परिणाम कमी अधिक कालानें त्याला ११ 
नि इतर सगळ्यांनांच भोगावे, लागतात यांत॑ 
संशय नको र ०.१५ 


नं 
. भ्‌ 
(ग. 
01 


क 


>, > 


न्यायसंस्थेचें यश जसें नी्तीत आहे त्याच 
प्रमाणे वृत्तसंस्थेचें यशहि  नीतींतच आहे 
'नीतीमान निय़रतकालिकांतच समाजांत योग्य न 
विचारकांति घडवून आणून राष्ट्राचा अभ्युदय 
किंवा कल्याण साधण्याचे सामर्थ्ये असते हे. 


कोणीच विसरून चालणार नाहीं. , ी ९ भं 
20 ९५ णी 

| 9) क्क शा 

९५७ 


१९२७ सालीं गोमंतकांत जारी झालेला 
फिरंग्यांचा 
वृत्तपत्र - कायदा 


र“ 


संपादक -- कोणत्याहि नियतकालिकाच्या 
संपादकास “ लिसेव ?च्या शिक्षणाचा पांचव्या 


__ वर्गाचा दाखला आणि उच्च किंवा स्वतंत्र 


शिक्षणकोसे उत्तीण झाल्याचा दाखला यांची 
जरूरी असून तो इसम राजकीय व दिवाणी हक्क 
न गमावलेला असा पोतुंगीज नागरिक असावा 
लागे. नियतकालिकाची प्रसिद्धी ज्या तालु 
क्‍्यांत होई त्याच तालुक्यांत संपादकाचे 
वास्तव्य असावें लागे. 


एका इसमाला. एकापेक्षां अधिक नियत- 


___ कालिकांचा संपादक होतां येत नसे. सरकारी 


-_ नोकराला कोणत्याहि सववीवर संपादक म्हणून 


काम करतां येत न्से 


पोर्तुगीज खेरीज इतर भाषांतून नियतकालिक 
सुरू करणें झाल्यास वरील अर्टीशिवाय त्याला 
गव्हर्नर्चा परवाना लोगे व तो हवा तव्हां 
कारण न दाखवतां रद्द करून नियतकालिक वंद 
पाडण्याचाहि त्याला अधिकार होता 


ला शिक्षणाची अट नव्हती; पण त्याचें 
पान छापखान्यांतील कोणत्याहि मु. 

वर किंवा पुस्तकावर ठळक जार्गी घालावें 
निवडणुकीच्या चिंद्र्या, आमंत्रणपत्रक्रे 


११ 


. हे चार विषय खेरीज कलून कोणत्याहि पत्राचा 


गेल्यास छापखान्याच्या मालकास क्रिंवा 


सुद्रकास पहिल्या खेपेस एक ते सहा महिन्यांची 

व दुसर्‍या खेपेस अधिक काल दंडाची शिक्षा र 
होई. नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर ठळक जागीं क 
संपादकाचे नांव व. शैक्षणिक पदवी, प्रकाशकाचे ' 

नांव व शेक्षणिक दर्जा, प्रकाशन स्थळ व सुद्रणय 
स्थळ, पत्राच्या मालकाचें नांव, . मुद्रकाचें व ी 
मुद्रणाल्याचे नांव इ. घालावी लागत. हा 1; 
नियम न पाळल्यास मुद्रकाळा ३ ते ६० दिवस 
कैदेची सजा आणि पत्राचा मालक,व संपादक 
यांनां २८५० रु. पर्यंत दंड होई. प्रसंगीं पत्रहि 
बंद होई.. 2000000८01)...” 


ग हि 
प्रकाशक -- वाथ्मय, कला, शास्त्र व धम 


किंवा पुस्तकाचा प्रकाशक राजकीय व दिवाणी. 
हक न्न गमावळेला, पोतुगीज नागरिक असून 
त्याला * लिसेव *च्या निदान पांचव्या वर्गाचा 
दाखला असावा लागे. निवडणुकीच्या चिठ्र्या, 
निमंत्रण-पत्ररके, व्हिजिटिंग कार्ड ही खेरीज 
करून इतर सर्व पत्रकांवर क्रिंवा पुस्तकांवर टळक 
ज्ञार्गी, प्रकाशकाचे नांव व शैक्षणिक दर्जा 
तसेंच प्रकाशन स्थल वगेरे घालावी लागे. यांत 
कसूर झाल्यास खटला भरण्यांत ये (व * 
शिक्षाहि होई. १1९ 


1 


| 
| 


ऱरे षु ऱ्र 


सेंसर 


सन १९२७ पासून गोव्यांत चाळू अस- 


लेल्या उृत्तपत्रीय कायद्यांत १९ ३५ सार्ली कांही 
बदल झाला आणि पुन्हां १९३७ त जो त्यांत 
विशेष फरक करण्यांत आला तो पोठुंगिजांच्या 
अखेरच्या कालापर्यंत कायम राहिला. 


गोमंतकीय वृत्तपत्र-कायद्याला १ ९३४ पासून 
“ सेसॉर ची जोड देण्यांत आली. आरंभी 
संसॉरची फारशी तीव्रता नव्हती; पण १९३७ 
पासून ती विशेष वाढली आणि त्यामुळे वृत्तपत्रे 
नकोत नि पुस्तकेंहि नकोत अशी स्थिति झाली. 


सद्र वृत्तपत्र-कायद्याच्या ७व्या विभागांत 
खालील प्रमाणें संसॉरबद्दठचीं कलमें होतीं:-_- 


कलम ६४ -- कोणतीहि वृत्तपत्रे, मासिके, 
पुस्तकें किंवा पत्रकें यांची सेसरकडून तपासणी 
करून घेण्याची जरूरी आहे, 
के. ६५--सेत्य, न्याय, नीति, चांगला 
' कारभार, समाज व राष्ट्रहित वगेरेविसूद्ध 
एखाद्या मजकुराची प्रसिद्धी होऊं नये हाच 
सेसॉरचा मुख्य उद्दे आहे. 


क. ६६ -- सेसॉरचें काम वसाहत सरकारनें 
नेमणूक केलेल्या कमिटीतर्फे व्हावे. गव्हर्नरला 
वाटल्यास या कमिर्टीतील सभासदांना वेतन 
देतां येईल, 


१४ 


पो. क. १ -- कमिटीतील सभासद लायक, 
_ सरकारचा अत्यंत विश्वासू आणि फोजदारी, 


गप, द्वि कि 
वाणी किंवा इतर कोणताहि दोष नसलेला 
असावा. व 


ह 


पो. क. २ -- नेमणूक केलेल्या संभोसंदांना 


जरूर वांटल्यास 
*टाकूं शकेल. धर 
क. ६७--सेंसर कमिटी नेहमी गव्हनरच्या 
हाताखार्ली राहील. (८१ 


गव्हनंर केव्हांहि काहून 


के. ६८ -- रह केलेल्या मजकुराच्या जागी 
इसऱ्या मजकुराचा सेंसरलळा उपयोग करतां. 
येणार नाही. 


क. ६९-- सेसरनें रद केलेल्या मंजकुरांबददळ 
गव्हनेरकडे अपिल करतां येईल ; पण त्याच्या 
निकालावर पुढें अपिल करतां येणार नाहीं. 


क. ७०-- सेंसरसंबंर्धीच्या व इतर कायदेशीर ह 
कारणामुळें नियतकालिकांची प्रसिद्धी बंद कर- 
ण्याचा गव्हर्नरला अधिकार देण्यांत येत आहे. 


क. ७१ -- सेसरसंबंधींच्या कोणत्याहि 
गुन्ह्याबद्दल गुन्हेगारास कायद्याप्रमाणे दंड कर. 
ण्यांत यावा. गुल्ह्याचें स्वरूप वाढविल्यास तो 
दंड चौपट करतां येईल आणि नियतकालिक डर 
१८० दिवस बंद पाडतां येईल. गुन्हा इुसऱ्यानदां 
केल्यास शिक्षा दसपट, नियतकालिक बंद आणि वि” 
व्यावसायिक परवाना हि रद्द होईल. १. धी) 


पो. क. १-- दंडाची रकम प्रकाशनाच्या 
किंमतीच्या दसपटीपेक्षां केव्हांहि कमी नसावी. | | 
प्रकाशनाच्या अभार्वी ही रकम ५०० इस्कूदां. ८ 


-५ १८४ 


पेक्षां कमी असावी. इ. इ. वक... 

गोमंतक मुक्त होतांच. हौ संसरची कटकट. 
गेढी आणि ऑगस्ट १९६२ पासून भारतीय. 
मुद्रण कायदा येथें जारी झालां. 


"अश %00010 2 "7७.११ ४ आकळे. 15350 यता रक्रोका 


- यग्ाझेत दःगोअ 


क्रॉनिक कोस्तितुसियोनाळ 


यॅकु द लुझितानीअ 
बोलेती दु गोल्हेच 


_ व्हिजिलांति 


बिब्ल्यॉर्तक द.गोअ 
ऑगव्सेर्व्हादोर 


ट्र एन्सिक्लॉर्पिदिकु 


कोपिलादोर 


कुव्हैयु-दःनॉव्ह“गोम 


आपेंसु_आउ'बोलेती 


_ व्हॉजःदुश पोव्हुश 


झ्यॉ. द सांत इगप्रेश्य 


. गांबिनेति लितेरारियु 


__ मॉझाइकु 


__ देफेसोर द ऑर्दें 


दे. दु रेआल पाद्रोआदु. 
__ रेव्हिस्त इल्रतरातीव्ह 


_ आउरार द गोअ 
_ सेतिनॅल द लिंबदीदि 


झॉ, द. नोतीसिअ- 


__ इम्प्रेस 


गाझेत द गोअ 


_ मेंसाझ्येरु 


पाईश् 
प्रॅमिसु 


_ ओपिनियांवः पूव्लिक 


ओरियेंति 
गाझेत द बादेझ 


क्र्झ 
पात्रिअ 


- सिंव्हिलिझासांव 


' इस्पार्सयाल 
उनियांव 
समान 
अ व्हॅर्दादि 
यॅकु पोपुलार 


“ कुव्हेयु दं इदिअ 


'पेरियॉदिकु दु पोव्हु 


प्रॉम्रेस्‌ द गोअ 
टाईम्स ऑफ गोवा 
दिंशूकुसांव 
कोंव्हिक्सांव 
फार्प्सः 


. रेपोर्तेर द ईदिय 


दॅमॉकरासीअ 
ओरतीगश्‌ 

मांदोवी 

'व्हिति इ उं द सॅतेंब्छ 


' व्हॉज दु पोव्हु 


>> 2:०५ 


कॉऱ्हॅस्पांदॅसिय द गोअ 
गाझेत 'द इंदिअ 
इंन्हेस्तिगादोर 
नोतीसिअस्‌ 

ब्रादु इंदियानु 
'लिंबराल 


- पॉईझ 


येव्होळुसांव 
बि, द. नोतीसिअस्‌ 


-रोमन लिपीतील नियतकालिर्के 


- नॉव्ह गोअ 


यॅर नॉव्ह्‌ 
पुर्तुगेज 


आथलेत 


* ऊं येराल्दु 


'नासियॉनालिस्त 


' बादेज्ञानु ' 


इंद्यु 
ओरियेंति 
दिनारियु द॒ गोभ 


.यॅकु द ईैदिअ 


रॅफॉर्म 
इम्पार्ियाल 


- 'पिग्मेड 
* झराल्दु 


आररियानुः 
फुतूरु 
कॉर्मसियु 


'“ देंबाति 
*'पोपुलार 


पोव्हु 
झा. द. इंदिअ 


"बो. दु कॉमॉर्सियुः 


पात्रिअ 
रॅबाति 
व्हीद नॉव्ह्‌ 
झॉ. दु पोव्हु 
'लांतॅन 
'लिंबराल 
तॅऱ्ह्‌ 

प्रॉग्रसु 
ओपिनियांव 
पुठुंगरेज 


नासियानाल 


| दिआरिबुं द नोइति देवनागरी! लिर्पीतील नियतकालिके 
र, ब्रिवून - सर्वसंग्रह भारतोदय मय 
॥._ प्रोव्हीसिअ आनंदलहरी भारतमित्र र 
कुऱ्ढेयु द बार्देझ देशसुधारणेच्छु नापितोदय 
ईंदिअ पुरठुगेज ज्यॉ. द. ना; कोंकीस्तश शैदिअ 
_ लुज दु भोरियेंति गोवामित्र हिंदु 
प्रकाश गोवात्मा आर्यविज्ञान 
__ प्रदीप आर्यबंधु सुबोध 
र " न्द्दि गोवा-पंच गोमंतक 
झ्या. दश कोमुनिदादिश ज्ञानादश भनमोहन 
वावराड्यांचा इष्ट जो चैझ्य 
पोर्जेचो आधार न्यायच्सु पतितपावन 
| व्हाज द ईंदिअ गाझेत द. पेरने युगांतर 
र, ंग्वाद कालिकादरीन. गोमंतक 
दिआरियु द गोअ ज्ञानांजन नवें गोंय 
झ्यॉ. द ईंदिअ र्त गोवा कामग्यर 
कुऱ्हेयु द बिशो्ली मिट क्ला भः 
गोवा मेल हितचिंतक ब्राह्मण वी 
गोवा टाइम्स सुदशन ज्वाला 6. 
| आव्हॅमारीअ सती आमचें गोंय न 
गोत वर्ळुड्‌ पथ्यबोध दीपगृह न 
आंग्लु लुझितानु - चित्तांकर्षण साद शी 
इस्तादु द दैदिअ प्राचीप्रभा विकास जा 
द. म. रोटी हिंदुमत दूधसागर ह मी 
नवहिंद टाइम्स . . हळदकुंकू विसावा. > 
स्‌त्‌ प्रभात भल 
न्यू इरा भारत नवजीवन 
-_ यंग गोवा विद्याप्रसार दौपाचली 
_ इंड्या स्वयंसेवक या 
£ नकेतर स्वदेश रत्नदीप 
__ ज्या. द. नॉ. कोंकीस्तस्‌ ... गायकमित्र गोवा नाची 
0७ "पाविअ ' _.. “नवजीवन प म्य 
__ गोवांनिज - प्रगति तरुण गोंबा 
7:22 गडगडाट गोअन 


गोमंतक हस्तलिखित नियतकालिके 
प्रदीप विद्यानंद,  शिरोडें नन्दादीप, मडगांव 
कोंकणी क्रषिवन, रिवण अरुणोदय, क 
त्रिवेणी स्वदेश, मडगांव वेश्य उत्कष,  ।,, 
मांडवी बालमित्र, डे मीलन, क 
नवें गोंय विद्यार्थी, पणजी चंद्रवाडी, केपें 
राष्ट्रमत जागृति, म्हापदं सिनेमा संगीत, पणजी, 
बाल्युग किरण, बांदिवडे मवारंद, डक 
अपुर्वाय सुप्रभात, सांखळी ज्योती, बास्को 
गोमंतवाणी कणधार, कुमारजुवें उद्धार, म्हापरों 
तिडी मार्गण, मडके नीलिमा, रे 
सागर, सांगे अरुण, वागाळी 
प्रेरणा उत्तेजन, मडगांव संगम, सांगे 
गोमंतसूर्य जीवनकळ ४ उत्कर्ष, रिवण 
लोकरसंप्राम कौमुदी, की जागृति, तिणे 
उञो उदय, छ निनाद, 2 ॥/८/, 
जनगर्जना वसन्त, ह प्रात:काल, कुंडई 
जयगोचा तेज, पणजी उदय, कालापूर 
जैत सेवा, सांखळी विजय़ानंद, डिचोली 
परमळ हिंदु, रिवण अभ्युदय, पणजी 
2: निकास, मडगांव आझाद, सांखळी 
बऱयाच कालापासून गोमंतकांत हस्तलिखित नियतकालिकांची सुरवात झाली होती. 


तथापि त्यांपैकी कित्येकांची व्यवस्थित माहिती मिळत नाहीं. जुन्यांपैकी * 


विद्यानंद ? पाक्षिकाचे 


कांहीं अंक शिरोडें येथे, जुन्या पिर्ढीतील एक विचारवंत साहित्यिक के. गोपाळ कृष्ण गुढे यांकडे 


आम्हांठा आढळले. 

हस्तलिखित नियतकालिकांचा पूर्वकालीन उत्साह पुढें टिकला नाहीं 
तो मुळींच दिसत नाही! भ्र 

१९३० सार्लीं मराठी सा. समेलनाच्या १५ व्या अधिवेशनाच्या 


हीं आणि आज तर 


वेळी मडगांव येथें 


हस्तलिखित नियतकालिकांचे पहिलें प्रदशन भरलें. दुसरें १९४२ सारली मडगांव येथेंच श्रीदामोदर 


विद्याभुवनांत भरविण्यांत आळे आणि तिसरे प्रदरीन श्रीरामनाथ देवस्थानातर्फे 

होतें. त्यानंतर प्रदर्शन नाहीं आणि हल्ली हस्तलिखित नियतकालिकेंहि दिसत न 

अभ्यासासाठी अजूनहि प्रत्येक विद्यालयांत हस्तलिखिन नियतकालिकांची फार 
समाप्त 


"र १०० 


रामनाथी येथे भरलें 
र्हींतः! लेखनाच्या 2 
गरज आहे. 


७ १७४४ १७५५. वीक) 
"१ / क हो वेली 


 ऑ* 


किं $ र! 2३2३... 
री 


नेक डा रॉ ह”... 


न 


रि क्ल 

ध्या 
ग्य ्े श्न्ट 
व, 


टि 


